मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


व्ष तिसरें 


अंक आठवा 


ऱ्ड्ळ र) 


. आचार्यश. द. जावडेकर-आचार्य स. ज. भागवत - श्री. हरि कृष्ण मोहनी - प्रा. वि. मः बेडेकर 
|. 


का, संपादक. . 
: >याणाचा वारसा ह प्र प्रा, गौ; के. मंट “वद 
हे आइन्स्टीन ! . र श्री; विंदा करंदाकिर 0: & 
९/विश्वसाहित्याची भूमिका न्य "१. ' रवींद्रनाथ ठाकूर ९१५ - -: 


अनु९ प्रा, सो. सिंधु जोशी 


*विरोधाविकासपद्धति : युद्धिवादाकडून गूढवादा हंडे त. तो. लक््मणश्ाह्यी जोशी .१६-२६ 


सुशिक्षित मध्यमवगोची राज्यनिष्ठा : थोडा पूर्वीपीढिका श्री, शकरराव देव 4 :. २७-३१ 


“मेल, माक्से आणि लास्की  -. : आचाय शं. द्‌. जावडेकर ., ३२-४१ 
भ्रयाचे वांटेकरी | यशवन्त 1, महर 
'काब्यकिर्रीटा'ची जडणघडण श्री. यद्षवन्त दिनकर पेण्दरकर ४४-५१ 
कविवये यदवन्त : राजकवि कॉ लोककवि ? प्रा, रा, श्री, जोग ५२-५७ . 
यदावन्तांची ' बंदीशाळा ! ह. प्रा, ल. म, भिंगारे री, ५८-६१, द र 
कवि यशवन्त .*_ शो. नाळ गू. गोह. . ६९०६५ 


सारसंकलन, | _ ६६-५२ 


बार्षिक र. ९ सहामाहीरु,.५ न आँकासरु.१. 


हें मासिक र. ग. जोली यांनी सुलभ मुद्रणालय, २९१ शनिवार, पुणे २,. येथ छापून 
सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमालेच्या, विश्वस्त-मंडंळाकारतां तेथन्च. प्रासेद्ध केळ 


चफबफभपफ़र४ळररवश 
चपसह४च्ठर 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी चि. पट विकास संस्शे फेरे 
अनुक्रमणिका राज्य मराठा [वकास सस्थद्वार 


संगणकीकृत 


वीक म १.2८ > 04/> 
०८७५८ 2२७६६, ५०”४. 
५६४६८८८०७७ ८७८८१$%& 


2002. 


१३०५१ ट्या न 99 » 
$ट(५७८५ ९५० » »4220/2023)7९07२४८७ ८. ८००७५७९९- ४३५.) १०७० 4८४५. 


2:1> /:, 
523.349..1: 


१३02 
2७ ०412 


श्र 


७८५५॥॥/ ७४८७४८४ 


: नवभारत, मे १९५९० 
 लेखक-परिचय 
कींच्या लेखकांचे लेख “* नवभारतां 'त' या वर्षी. 


[या.अंकांतील खालील लेखकांशिवाय बरा 
यापूर्वी आळे असून त्या त्या वेळी त्यांचा परिचय दिला. आहे.-शका. सं. ] . 


- “प्रा, गो. के. भट-- अहमदाबाद येथील गुजरात कॉलेजमध्ये संस्कृतःचे.प्राध्यापक, प्रणय ?, ' ग्रहृदाह ' र अ: 
। ५ अधार-उजेंड ! या पुस्तकांचे लेखक. 


प्रा, सो. सिंधु जोशी- बडोदे येथांल कामस कॉलेजमध्ये इंग्रजांच्या प्राध्यापिका, . 
प्रा. रा. ज्ोग-- पुणें येथील फरग्युसन कोलिजमध्य मराठीचे प्राध्यापक, * अमिनव काव्यप्रकाश !. 
':/ __ 4 सोन्दरयशषोध आणि आनंदबोध , इत्याद पुस्तकोऱचे कत, ; 


प्रा, ळ, म. भिंगारे ( पुरणे )-- सोलापूर येथांल डॉ. ए. व्ही, कॉलेजमध्ये मराठ्चि प्राध्यापक होते. 


स्री 


व्य 
क. 


नानवाच्या व.मानवसंस्कृतांच्या विकासास ,पोषक होईल अला प्रकारे...महाराष्ट्रीय जावनाचा व 
: " संस्कृतीचा विकास करणें हें या मासिकाचे, श््येय व उद्दिष्ट आहे :2 र मज 
ठे शेष्ट मताचा; वादाचा, 


>: ल्ल 
शयाम 


या मासिकांत येणाऱ्या खांत कोणत्याहि वि पक्षाचा कवा पया. 
. करण्याचा.हेतु नाही प र 

क. मंडळांतळ सर्व व्यक्ती यांचेदि सै विषयांत .मंतैक्य आहे, अस नाही 
तिक मूल्यासंबेधी सद्दा अश्रा दृष्टिकोनानेंच त्यांना एकत्र आणले आहे 
वेचारस्वातंत्र्य यांचा, ।वनास न होतां, विकास व्हावा. यां इृष्टीनंच . 
आपल्या नांवाने प्रासद्ध होणाऱ्या ठेखांबद्दलच जबाबदार राहील, 


संयम, आणि 'सहिष्णुंता. असतील अशी काळजी 


व संन्चालक च. संथाद 
: मानवी जीवनविषय़क व सांस्कृ 

'तथापि प्रत्येकाचे व्यक्तिवेशिष्ट्य व 1 
* त्यांने सहकाय राहाल प्रत्येक व्या फे 


मासिकांत प्रासिद्ध होणाऱ्या लिखाणात सत्यनिष्ठा, 


धतला जाईल. त आक र. 285. हक 


"कखगघर चिज 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


ऱ 


संस्कृत वाछूमयांत बाणभट्ट हे एक महान्‌ नांव 
आहे, “ इर्षनचेरित ? आगि “ यावंतीपरिणय ? हे 
ग्रंथ सोडून दिले तरी, ज्या * कादंबरी 'शीं बाणाऱ्चे 
नांव सहजच निगडित झालें आहे तो संस्कृत 
वाडूमयांतळा एक अपूव ग्रंथ मानला जातो. हें 
अपूवेत्व अनेक गोष्टींवर आधारलेले आहे. संस्कृत 
गद्यलेखनाऱची परंपरा यजुवेदांतल्या गद्यमागापयंत 
नेऊन मिडावितां येत असली तरा, हा गद्यलेखना*चा 
जो एक नवा अवतार झाला तो अपूवच म्हटला 
पाहिजे. . ऐतिहासिक :दृष्टीरन पाहातांना या नव्या 
गद्यशळींचा जनक म्हणून बाणाऱचें नांव सांगतां 
येणार.नाहीं, हें खर्र; कारण, बाणाच्या पूर्वी या 
लाळत-कथात्मक गद्यलेखनाचा आरंभ झालेला 
होता, हें अनेक प्राचीन उल्लेखांवरून स्पष्ट झालेलें 
आहे. हे ग्रंथ आज उपलब्ध नसले तरी त्यांची व 
त्यांच्या कर्त्यांचीं. नांवें संस्कृत वाडूमयांत नमूद 
आहेत.. शिवाय, ज्या -विशिष्ट शेलीचचा संबंध 
बांणाही जोडला ' जातो, त्या शेलीच पूवल्प 
पाहेल्या ख्विस्तशातकांपासून उपलब्ध असलेल्या, 
विशेषतः 'इ. त. ५२ मंघलि रुद्रदामनूच्या गिरनार 
येर्थाल, ' शिलालेखावरून. आपल्याला .पाहावयाला 


- सांपडते. असे असूनहि, या. विशिष्ट लेखनप्रकाराळा 


आणि. लेखनंशेलीला बाणाच्या हातून जा उज्ज्वलता 
आणि वेभव लामले त्यांमुळे संस्कृत गद्याच्या या 
नव्या' अवताराशी बांणाचें विभ्रातमत्व जाडढळ 
जांवें हा साहिंत्य-संकेत सहज समजण्यांसारखा आहे 
बाणांच्या कांदंबर्रीनें दोन गोष्टी साधल्या,जुन्या लाक- 
कथांचा आघार घेऊन, चिनी पेटीप्रमाण गाच्या 
पोटांत. गोष्ट घालण्याच्या .तंत्रांचां अवलंब करून, 
दोर्घकंथोःलेखनाचा. एक नवा पायंडा घोतलां गेलां 


नब, १ 


र वभ र २३ श्‍्युळ कही. 
प्रा, गोविन्द केशव भट 


बाणाचा वारसा 


याचें अनुकरण इतर संस्कृत लेखकांनी केलें. 
लेखना'चें तंत्र कालानुसार बद्लळे॑ तर्री, कथा- 
वाळूमयाच्या आधुनिक इतिहासांत, बाणाच्या 
नायेकेरचें “ कादंबरी ? हॅ नांव दोर्ध कथाप्रकाराचें 
नामामिधान म्हणुन आजपर्यंत मराठींत प्रच्चलित 
आहे. क्ट 
बाणाच्या कादंबर्रानें साधलेली दुसरी गोष्ट 
म्हणजे विशिष्ट तऱ्हेची गंद्यळेखन-शेळी. बाणाचा 
हा वारसा जरा कसोरशानें तपासून पाहणे जरूर 
आहे. र रत्न 222. 
बाणाची हा. विशिष्ट शेळी कोणती! या 
गद्यशेलानचें बाह्यस्वरूप दोर्धे समासांनी घाटत: 
आणि शब्दाथोलंकारांनीं नटलेळें असे आहे. हिच. 
अतःस्वरूप म्हणजे काव्याचा विलास, कवीच्या 
कल्पनेन्चा अनिबेध, मुक्त विहार आहे. क, 
संस्कृत साहित्यांत, काव्याइतका गद्याचा 
उपयोग सर्रास करण्यांत आलिला नसला तरी 
उपानेषदे,लोककथा यांमध्ये निवेदनार्‍चा हेतु घरून 
गद्याचा अवलब बाणपूर्वकार्ली झालेला आहे. हें गद्य . 
रल, सार्थ, प्रासादिक, आणि कांहीं वेळेला काव्य-__ 
मंय असेंहि आहें. या गद्याला' बोलमापेर्चा' डौळ 
नि जिव्हाळा आहे आणि म्हणून एंक प्रकार 
जिवतपणाहि आहे. हें असे गद्य केवळ अपवाद 
म्हणून, शैलीच्या विविधपणांतीलं एक भाग म्हणून;' 
णांच्या कांदंबरीत कांही स्थळी दिस्त;. परंतु 
बाणाऱ्ची जी मुख्य होळी आहे ती. वरील सरल 
शेलीचें दुसरें टॉक आहे. _ गद्यळेखनाचें हे नटलेले 
अवडंबर कर्से अस्तित्वांत आळे हा एंक संशाधना- 
चा आणि स्वतंत्र चर्चेचा भाग आहे; 
नय्वेपैणापुरतेंचे बोलांवयाऱचे म्हटले 


१९० ०५०------>>> 


11 


नवभारेतें 


अवताराचे मूळ संस्कृत साहित्यशास्रांत आहे 
अर्स म्हणावयाला हरकत नाही, 


कान्याच्या छायेत गद्याचा आनेबंध [बिकास 


गद्य आणि पद्य या लेखनप्रकारांत प्रकार-भेद 
म्हणून संस्कृत साहित्यशास्रानें कर्धीच केला नाही, 
पद्यलेखनांत इृत्तादिकांचें बंधन सवे कवींनी 
निःसंशय पाळळें आहे यांत शंका नार्ही; पण म्हणून 
गद्य व पद्य यांच्या सामारेषा कांही वेळा जवळ 
येत असल्या तरा, त्यांच्यांत खरूपभेद आहे याऱ्ची 
जागरूक जाणीव एकाहि साहिव्यश्शास्त्रज्ञाने कर्धांच 
ठेवलेली दिसत नार्ही. ध्वानि हा काव्याचा आत्मा 
असें ध्वन्यालोकाचा कर्ता आनंदवधेन सांगतो. 
६ रसात्मक वाक्‍य २. म्हणजे काव्य ही विश्वनाथा*ची 
व्याख्या, आणि * रमर्णाय अर्थ प्रतिपादन करणारा 
शब्द म्हणजे काव्य ? अर्से जगन्नाथपाडताचें म्हणणे 
एकूण, काष्य या संश्रेलळा आवश्यक असे गुण किंवा 
विदोष ज्यांत असतील ते तें सवे काव्य, मग तं 
पद्य असो अथवा गद्य असो, असें मत तयार 
झाल्यामुळे वाडूमयप्रकाराच्या दृष्टीने गद्य . आणि 
पद्य, यांच्यामध्ये कांही आकारभेद आहे ही 
जाणाव*च उंरली नाहीं, ' काव्य ) हा शब्द वाडमय 
अथंवा साहित्य या सामान्य अथाने रूढ झाला. 
६ गद्यकाव्य ? असा शब्दप्रयोग प्रचलित होण्याला 
कांईी| कारण उरले नाद्दी, याचा साहजिकच असा 
परिणाम झाला कीं काव्याची जीं जी म्हणून लेणी 
साहित्यशास्त्रकारांनी सांगितली ती ती सवव 


- गद्यार्ने मोठ्या होशीर्ने नि कांही वेळा सोसाने 


आपल्या अंगावर चढविली. 


काव्याच्या छार्यंत गद्याचा [वकास अशा 


| रतीने होऊं लागला त्या वेळीं गद्याच्या एका 
,_ नब्यां सामेर्थ्यांचा प्रत्यंय लेखकांना आठा असला 


पाहिजे. काब्या*चौ' विलास कितीहि. मनोहर झाला 
तरी गणमात्रांच्या आणि तालासुरांच्या 'च।कडात'च 
काब्यांची पार्वळ पडावयाची, कवांच्या कल्पनंला 
बंघ नसला तर्री ती कव्पना प्रकट करतांना 
वृत्ताचे आणि अवकाह्याचें बंधन पाळावेच लागणार, 
प्रमाणबध्दतेचें, आटोपद्षीरपणारचें आणि नीटनेटके 
पणाचें सौंदर्य काव्याला सहजच लाभलं तरी 


. विद्यषणांच्ची मालिका 


त्याबरोबर थोडे बंधन आलेच, थोडा संकोचं 
आलाच, दोन-चार ओळींची किंवा इतर जी 
कांहीं मयादा असेल त्या मयादेत कल्पना पुरी 
करण्याचची जबाबदारी असल्यामुळें त्याच मर्यादित. 
व्याकरणदृष्ट्या वाक्‍य पुरें करण्याची जबाबदारीहि 


काव्यलेखकावर आली. विशेषणांन्ची माका 
किती  लांबवावयाच्ची  यालाहि  मयीदा 
आली; आणि गणमात्रांचे नियम पाळतांना 


किती आणि कोणते शब्द योजावयाचे 
यांवराहे थोडें बंधन आलेच, शिवाय वृत्तरचनेचा 
जो अपारिहा्य कृत्रिममणा आहे, दृत्तांत बसविण्या- 
साठी शब्दाचचा क्रम सोर्याप्रमाणें. फिरविण्यानचा 


जो आवश्यकपणा आंहे तो ध्यानांत घेतला म्हणजे 


समासांचची लांबी किती ठेवावयाची हाहि एक 


विचार टाळतां येण्यासारखा नव्हता;कारण, नाहीं तर 
कुत्रिमतेबराबर काव्यांत मनस्वी दुर्बोधता यावयाची ! 
ही सवे बंघर्न पाळण्याची जबाबदार्री गद्यावंर येईल 
असा संभव कर्धांच नव्हता. कल्पना किती लांबवाय- 


ची, वाक्य कुठे आणि केव्हां पुरे करावयार्चे, 
कुठवर न्यावयाचची, शब्द 
किती व कोणते वापरायचे, समास किती लांबीचे 
करावया'चे यांसंबेधीचे नियम गद्याला गैरलागू 
असल्यासुळे कवीच्या  प्रातिभबरोवर किंवा 


कल्पनाशक्तीबरोबर 'वोखूर उघळावया'ची. मोकळीक , 


गद्याला साहजिकच प्राप्त झाली. जशी कर्वानची 
शाक्ते त्से. ओज, तेज आणि वैभव. गद्याला प्राप्त 
झालें, काव्याला ज्या गोष्टी अशक्‍य होत्या त्या 
गद्यार्ने करून दाखवल्या. छछष आणि 
भ्ाधारलेळें साम्य किंवा विराघ काव्यांत येत. असेल 


तरी त्यांना अवकाशाची मर्यादा होती, क्लिष्तेची 
विशेषणापुर्ढे : 


मर्यादा होती. परंतु गद्यस्चर्नेत 
थैशेषण सरळ मांडीत जाण्याची सोय असल्या मुळे 


हठषाच्या आश्रयाने सांम्य-किंवा-विराघाची वणर्ने . 


कितीहि लांबवीत नेली तरी हरकत नव्हती... या 
लांबटपणावुर; मयादा आली तर ती फक्त कवीची 
कल्पनादयाक्त तोकडी पडटून, साम्य-विराधाला नवा 
मुद्दा न सांपंडल्यामुळ आली 
सारखी हाती. तर्सेच काव्याच्याप्रमाणे . विशिष्ट 
हांबीरुंदीत वाक्‍य पुर॑ करण्याची 


ह: | 


"करगघरचछ 


झेषावंर . 


तरच . येण्या- 


जबाबदारी 


“६ 


ट्‌ 


1.होता. 


_- नव साहृत्य-तत्त्व या 


| बाणाचा वारसा 


गद्यावर येत नसल्यामुळे केवळ विशेषणवाकयांचे 
खांब उभारीत गद्याची माळ कितीहि लांबवर 
नेण्याचा विक्रम गद्याला सहजच करतां येण्यासारखा 
बाणानें छेप्रावर आधारलेल्या साम्यावैरोधी 
वर्णनांची कारंजी उघडली; आणि विश्षेषणवाक्यांचे 
हात एकमेक्रांत गुंफून, अक्षरशः सहा छार्पाल पानां- 
पर्थेत करेवंळ एका वाक्‍्याऱची सारी काढली ! हा 
विक्रम अपूव हाता.हें वेभव आगळें होते. तत्काठीन 
किंवा पुढें येणाऱ्या लेखकांना अंनुकरण करावयाला 
जसा एक नवा आदश येर्थे सांपडला, तर्से टीका- 
कारांचचेहि पण डोळे दिपले. या झगमगीत प्रकाश्ांत 
एक नर्वे साहेत्य-तत्त्व,उदयाळा आलें! ' गद्यं कवीनां 
निकषं वदान्ते । १. काव्यंठखनावर कवीच्या योग्यतेचे 
मोजमाप करणें अपुरे वाटू लागलें. गद्य हा 
कवीच्या सामथ्यांचा निकष बनला ! 

बाणाच्या ळेखनाचचा ऊजस्वल पुरावा आणि हू 
दा्होनच्चा परिणाम पुढील 
वाड्मयाच्या इतिहासावर झालेला आहे यांत संशय 
नाहीं, केवळ काव्यंलखन हात राहल तरा, खतन 
गद्यकेखन या विशिष्ट तऱ्हेने हाऊ लागल, जेथें 
गद्याचा उपयोग आला तेथे, म्हणजे नाटकांतील 


. गद्य संभाष्रणांत आलंकारिक गद्य लिहिण्याचा प्रथा 


पडली; आणि गद्य व पद्य यांचा एक संमिश्र प्रकार 
चम्पू ? या नांवाने आ.सत्तत्वांत आला, 

अलंकारांनी मढलेली शेली ही वाढ्ययाच्या संसारांत 

एंक न टाळतां थ्रेण्यासारखी गोष्ट होऊन बसली, 


- या दोळींची इष्टानेष्टता तपासून पाहातांना या 
शेळचि प्रणेते आणि अध्वर्यू , त्यांना अन्याय होऊ 
देतां नये, त्यांच्या वास्तव. सामथ्यांची ओळख 
प्रथम . पटवून घेणें इष्ट आहे. मगच या प्रर्थेतलीं 


< ओनेष्ट बोर्जे वेगळी करून 'दाखावैणें उच्चित 


होइल, 


४बणेन हा शेळीचा प्राण 


_ वणन हा बाणाच्या गद्यशलांचा पाया आहि 

ंगावया'चें तें खुलवून, फुलवून डोळारन, भरखासपण 
सांगावयाचें . अशी बाणाची पद्धाते आहे 
यां निवेदनाच्या पद्धतींत साध्या घटना घडत नाहींत 
किंवा त्या घटनांची साधी. सरळ विधाने येत 


: सव वाहूनोचा या 


त्याच्या 
मातंगकन्या पोपटार्‍चा पिंजरा 
घेऊन येत नाहीं; तेथे नुसता इंद्रायुंध नांवाचा 
घोडा नसतो; किंवा . चंद्रापीडाला नुसते अच्छोद 
सरावर दिसत नाहीं, राजांच्या सार्वभोमपणाच्या 


नाहींत. येथें नुसता शूद्रक राजा नसतो; 
कडे एकं साधी 


लळकाऱ्या देत, भरजरी पोशाखाने नटलेला. पारि- . 


ऱचारकाचा थवा प्रथम पुढे यावा आण मगच 


भव्य राजरबिंडी आकृति दिसावी, त्याप्रमाणें भर्जरी 


विशेषणांचे भालदार चोपदार शूद्रकाला ललकारंत 
पुढें येतात, आणि मगच ' शूद्रक राजा होता ! या 
घटनेची ओळख आपल्याला पटते. जी मातंगकन्या : 
आपल्या समोर येते तीहि साधीसुधी नाही 
तिच्या अंगप्रत्यंगांतून लावण्याचे पाट. वहात 
आहेत आणि त्या सोंदयाच्या प्रभेने आसमंत भरून 
गेलेला आहे. तिनें आणलेला: : पोपटाहि 
अदूभुत! त्याच्या अदूमुतपणाचे गुणवर्णन झाल्या- 
शिवाय पोपटार्‍चा पिंजरा राजांसमोर कसा ठेवावयाचा! 
ज्या घोड्यावर चंद्रार्पाड बसणार त्या घोड्या*ची 
सव जातकुळी सांगितल्याशिवाय - ज्ञात-अज्ञात 
इंद्रायुधाशीं तुलना . करून 
साम्य-विरोध दाखविल्यादीवाय, त्या सुसज्ज आणि. . 
आतुर अश्वाचें जे जे शक्‍य 'म्हणूनं आहे ते त 
सवे वर्णन पुर॑झाल्यांशिवाय चंद्रापीडहि त्या 
अंश्वावर आरूढ होणार नाहीं. आणि वास्तव- 
अवास्तंव अशा सर्व कल्पनांचा खच * पाढून 
विशेषणांच्चा लांबच लांब दाब्दसोपान बाणाने 
बांधल्याशेवाय चंद्रापीडाची सारी अच्छोद सरोवरा- 


“पारशी पोहो'चणारहि नाहीं! 


वणन हा शेलींचा प्राण आहे. : वणेनांचे सव. 
टप्पे घेत घेत येथील निवेदनाची सांगताहोते,. वणन 


करण्यानचा. एकहि मोका किंवा प्रसंग बाण “हातचा . 


जाऊं देत नार्ही. बाणाने केलेली * वणेने 
स्थलकालाची.. आहेत; वस्तूची . आणि 
वास्तूची आहित; . .. पशुपक्ष्यांचची 

एऐखाददुसऱ्या व्यक्तंच्या आककातमत्त्वारची, किंवा 


राजपुत्राला पह्यावयाला घांदलीने, आतुरतेने एकत्र 
जमलेल्या. स्नासमूहाची, आणि शिस्तीने चाललेल्या 
सैन्यसंमूहाचची . आहेत; ... नितगशोभेची. आहेत 
मानवी मनांतील विविध विकार-विच्ारांची आहेत. 


"करखगघरचि््नचतञ, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
ल तापे 
राज्य मराठी विकास सस्थद्वार 
संगणकीकृत 


५१७ ४४८ 4 
> 222035/:)0: 2 
९८ धर 32. :: 
५१४७. श या 


:1385::8 


आहेत, 2 


नवभारत 


या वणेनांत वास्तवतेच्या छटा मधूनमधून 
तरळत असल्या तरा, मुख्य आणि गडद रंग 
कल्पनाशक्तीचे आहेत. बाणाच्या कल्पनाशत्त|चा 
हा मुक्त विलास खरोखर आश्चयंकारक आह. 
एखाद्या अलौकिक पक्ष्याप्रमाणे स्थल-काल-अवकाशा 
यांन्चीं__ बंघने ओलांडून बाणाऱ्चा कल्पनाद्याक्ते 
अप्रातिहृत इिंडतांना दिसून देते. दव, यक्ष, किन्नर, 
गंधर्व यांच्या काल्पनिक आणि कल्पनास्म्य जीवना- 


५ पासून तो दशादेशांच्या कोनाके!पऱ्यांत किंवा 


- पाताळांतील अंधाऱ्या गुद्दांत दडलेल्या तत्त्वापयत; 
., वर्तमानकालाच्य़ा नजरेत येणाऱ्या वास्तव किंवा 
. आभासमय वस्तूपासून तॉ. भूतकालाच्या धुक्यात 


- रम्य झालेल्या आणि इतिहास्-पुराणांनी उजळून 


ठेवलेल्या दुतकथांपयेत-सवे तपशाल बाणाच्या 
कल्पनाशक्तीच्या कक्षत एकावेळी येतात. त्यामुळ 


- डोळ्यांसमोर स्पष्ट दिसणाऱ्या एकाद्या जड वास्तवा*च 
. आभासमय, तरल, खप्तरंजित वस्तुत रूपांतर जस 


* सहज होऊं राकते, त्याचप्रमाणें कल्पनेच्या सृष्टीतच 


केवळ असणाऱ्या एकाद्या वस्तूर्चे जड वास्तवात 
रूपांतर करून, बाणाचा कल्पनाशाक्ते, शेक्सर्पाअर 


* म्हणतो व्याप्रमार्णे, अमतोला नांव-गांव देऊन मूत 


हळ 


रूपांत आणून 


' आहे तेवढा सवे जसा बाण सांगता; 
' तपशील जितक्या म्हणून 


- सरोवरानची 
, कल्पनांनी सांगतो, त पाहावे, 


नवटदिशी दाखल करते, अच्छोद 


सरोवराचे किंवा चंद्रापीडाच्या शैन्याने वर उघळ 


लेल्या धूळीचें अ वर्णन बाणाने केळ आहेतेया! 
. वर्णनाचा एक सलग नमुन 


1 म्हणून पहाण्यासारखे 


आहे. अद्य कल्पनाराजेत वर्णनाकडेच्च बाणा'चा 


- ओढा आधिक आहे. 


*गद्यशैठीचें अपूव ेश्वये 


वर्णन. करतांना एकाद्या कल्पनेचा अगदीं कीस 


पाडावयांचा अश्ली बाणाची तऱ्हा आहे. 
वस्तूचा जेवढा म्हणून तपशाल कल्पनेला दाकय 

तर्से एकादा 
तऱ्हेने सांगतां येणे शक्‍य 


आहे, तितक्या विविध कल्पनांनी सांगितल्याशिवाय 
अच्छोद- 


बाण पुढे जात नाहीं. उदाहरण म्हणून 
स्फटिकंशुश्रता बाण किता विविध 


आआआ 


एकाद्या । 


क 


ही वर्णने फुळावितांना बाण समास योजतो, 
उपमा, उत्मेक्षा किंवा रूपक यांन्चे हार गुंफतो, 
छेघानें साम्य-विरोध साधतो आणि सही क्ते-अलं- 
काराने विविध. कल्पनांन्वा समुच्चय करतो, 

बाणाची शब्दसंपात्ते 'घानेकाला हेवा वाटावी 
अशी आहे, पण बाणाच्या ठिकाणी पुंजीपतीन्चा 
कृपणपणा नार्ही. कणोच्या औदायोर्न बाण ही 
शब्दर्संपात्ते उधळीत असतो. वेंचचणारा थकून 
जाईल, भांबावून जाईल पण बाणाचे उघळलेले 
सुवणकण संपायचे नाहींत अशी वस्तुस्थिति आहे. 

पण बाण हा जागरूक कलावंताहे आहे, शब्द 
कणांचा खच पाडतांना तेच त॑ नाण पुन्हां पुन्हां 


न फॅकण्याचें चातुर्य जसें बाण_दाखवतो तर्स त्या 


नाण्यानचे रंगरूप आणणि नाद यांकडेहि पूण बाणाऱचे 
पुरेपूर लक्ष असतें. रंगरूप आणि नाद यांमधील 
वैभव आणि माधुये बाणाच्या गद्यशेलींत दिमाखाने 
मिरवीत असतें आणि हे नादमाघुय मेघधघ्वनी- 
सारखे धीरगंभीर केवा 


माठेकांप्रमाणें मव्य आणि भरघोस आहे. 


बाणाच्या वर्णनपध्दतांची जरी वर सांगितल्याप्रमाणे' 
ठराविक एंक तऱ्हा असला तरी 'वतुर कलावन्ता- 


प्रमाणे स्चंनेची विविघता साधघण्याळा बाण ।वेसरत 
नाहीं, अनावर पहेदारपणा हा बाणाच्या वाक्‍यरऱचने 
ऱ्या प्रमुख विदोष असला तरी. विशिष्ट प्रसर्गी - 


स्वगत किंवा प्रकट उंदूगार सांगतांना बाण सुट्या 
सुट्या वाक्यांची योजना करता. विशषणांन्ची 
मालिका गुंफतांना. शब्दांचे प्रमाण राखतो किंवा 


। लांब-आंखूड शब्दसमुदायाचा समतोल. 'साघतो 
, 'क्रियापदाच्यांएवर्जी 


कमाणे  भूतकांलवानचक 
विशेषणांनी वार्क्ये पुरी करतो आणि कल्पनेला 
किंबा शाब्दांना उठाव देण्यासाठी वाक्यांच्या 
चनॅत शब्दांची जागा उलट-सुलट फिखतो 


गंद्यशेलीचें हे रेख्ये अपूर्व आहे. काव्याचे 


जे विविध संकेत आणि गुणं साहित्यकारानी मानले 
आहेत त्याचा एक्का ठिकाणी संमुचय पहावयाचा 


असेळ तंर तो बाणाच्या गंद्यशेलींतचच, काव्याच्या 
एकेका गुणांत बाणाला वस्चढ असलेले लेखक संस्कृत 
साहित्यांत सांपडतील पण संव गुणांच्या एकत्रित 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ऑगेनमधीळ स्वर-- 


विकार-विचारांचें धणन करतांना किंवा व्यक्तीचे. 


1, 
४ 


वेभवाचचा विन्चार केला तर बाण कोणाला हार 


जाहल अर्स वाटत नाह, 
पंडितांचा आनंद, पण रासेकांची निराशा ! 


आणि एखर्ढे असूनहि बाणाच्या गद्य-शेलीत 
कार्ही धोक्याची बीजे आहेत, यांताहि शका नार्ही. 
-वर्गनावस्च सारा भर असल्यामुळे या भारा- 
खाली कथा-वस्तु अक्षरशः गुदमरून जाते याकडे 
बाणाचें लक्ष साहजिकच राहिलें नाही. कादंबशच्या 
अफाट शगब्दसागरांत कथावस्तु दी एखाद्या आडक्या 
प्रमार्णे कशीबशी तरंगत राहिलेली दिसते, वाहात 
वाहात वाचकांच्या मनाऱ्चा किनारा ती केव्हां 
गांठते, तर वर्णना*ची प्रचंड लाट लगेच. येते आणि 
तिला नजरेच्या टप्प्याबाहेर धेऊन जाते. या शिवा- 
शिवाच्या खेळाला अंत नाहीं, कारण. या 
वर्णनाच्या लाटांवस्च वाचकार्चे मन सारखें 
हिंदकळत असते. 
या पद्दतीमुळें वस्तू-वस्तूना कांही प्रमाणशीरपणा 
आहें यांची जाणीवादे उरत नाही. वणन घोड्याचे 
असा, नाही तर पापटारचे असो; दोन्हीहि दिग्गजांच्या 
वेभंवार्ने आणि विस्ताराने झुलत असतात ! सवेच 
' वस्तूंना जणुं अवकाशाचे अस्ताव्यस्त पारेमाण 
असल्यासारखे वाटतें. माणसां-माणसांताहि भेद 
' उरल्यासारखा वाटत नाहीं, शद्रकार्चे ऐेहिक ऐश्वर्य 
जाबाळीला नसले तरी विशेषणांच्या संपत्तीत त्याला 
उणेपणा नारहह्दी; आशि त्याचा आश्रम तारापाडाच्या 
किंवा झुकनासाच्या प्रासादाहून शब्दर्किमतींत कमी 
नाहीं, सवच श्रत्रियांच्या 
वहात आहेत. चकचकीत नखांतून. निघालेल्या 
शुभ्र किरणांचा प्रकाश साराच आसमंत उजळून 
टाकीत आहे-प्रग*तीं नर्खे एखाद्या लावण्यवत। 
नायेकेचवी. असात, 'चन्द्रापीडा ची असोत र्किंवा 
प्रतिह्ारी आणणि - मार्तंगकन्या * यांच्यासास्ख्या 
स्रियांचीं असोत ! अभेरिकेंतळे पैशाचे व्यवहार जउ 
टक्षावाधि डॉलरांच्या प्रमाणांत चालतात; तंच 
येथील शाब्द-व्यवहार कुबेराच्या परिमाणावर 
चाल हेळे आहेत. 
आणणि हे शाब्दनव्यवद्दार करतांना बाणाने जा 
शब्द-संपातते उघळली आहे ती दिपविणारा सुला 


लावण्यान्चे पाट सारखे 


. वांडमयाला 


बाणाचा वारसा 


तरी ती समज-ह्क्तीचा अंत पाहाणारी आहे. 
समासांचे अनावर _ _.ओघ, अपरिचित. 
शब्द आणि पुराणादे दंतकथांचे ओझरते उल्लेख 
यांन[._ वाचक भांबावून न गेला. तरच नवल; 


त्यांतच छेषाचे दुहेरी अथे आणि अलंकारांचे 


एकमेकांवर बसलेले_थर. एखाद्या प्रवेश करण्याला :- 


कठिण. अशा भक्कम, अफाट संगमरवरी प्रासादार्चे, 
किंवा पाश्चात्य टीकाकारांच्या भार्षेत सांगावयाचे 
म्हणजे दुर्गम, गहून, श्वापदांनी भरलेल्या अरण्यार्चे, 
स्वरूप बाणाच्या गद्यशैलळीला प्राप्त झालेलें आहे. 
केवळ संस्कृत भाषेचें ऐश्वर्य आणि विलास म्हणून 
या शेलींचें कौतुक ठीक आहे, परंतु एक वाडूमय- 
प्रकार म्हणून, निवेदनाची शेळी म्हणून, या 
पद्धतीर्चे योग्य मूल्य पाहणीेहि आवरयक' आहे. 
बाण हा पंडितांचा आनंद अतला तरी वाःचकांचा 
खेद आहे; आणि प्रमाणबद्धता, वास्तवता इत्यादि 
वाड्मयीन गुणांचा आदर असणाऱ्या रारकांच्वा 
निराशा आहे 

छे टागोरांनी म्हट्ले॑ आहे की, शब्दांच्या व 
समासांच्या झुपक्यांनीं आणि अलंकारांनी भारावलेल्या 
या संस्कृत गद्याळा उपमा द्यावयाची तर ती मेदार्न 
फुगलेल्या स्रींची द्यावयाळा हवी, अशी श्री 
आपल्या पायार्ने चाळू शकत नार्ही, टाकाकार 
आणणि पाडित यांर्नी आपल्या खांद्यावरून वाहून 
आणले नसतें तर हॅ गद्याहे चाललें नसर्ते. आणि 
1 गद्याच्या हातापायांत, कानांत, गळ्यांत असे 
अलंकार घातलेळे आहेत की, है गंद्यराज एखाद्या 
लड राणाप्रमार्ण शाभत आहत. भाषा ६। एखाद्या 
राणाप्रमाणे मिरवत पुढे चालला आहे; आणि 


कथा. बिचारी एखाद्या पंरिचारकेप्रमार्णे हातांत छत्र. *: 


घरून मागून येत आहे 

तत्कालीन साहित्यमूल्यें , ध्यानांत घेतळी म्हणजे 
बाणाचा. हा केवळ भाषांविलास आपण समजूं 
दाकूं यांत शंका नाहीं. रस, भाव' आणि गळी 
यांवरच . साहित्यांचे लक्ष खिळले असल्यामु 
वाड्मयांत इतर कांही गुणांचा जरूस आ 
इतर कांहीं ध्येय आहे याची जाणाव 
1 संस्कृत लेखकांना उरली नसली तर त्यांत नवळ 
नाही, बाणाची कादुबरा म्हणजे एक चित्रमेदिर 


ध्‌ 


“४, 
११०८११०७६० 
2५-८८: 


८८-८२ 


नवभारत 


। आहे, मानवी घटना सांगण्यांपेक्षां एकापुर्ढे एक 

| अशीं चिर्त्रे मांडून बाणाने आपली कथा सजविली 

। आहे, त्यांत रंग आहेत, प्रण गति नाहीं. आणि 
हा चित्रे मांडतांनाहि त्यांच्या भोवती भाषेच्या 
भव्य सोनेरी चौकटी बाणाने घातलेल्या आहेत. या 
चौकटीचे सौन्दर्य कुणाळा दिसणार नार्ही १ पण 
यांत मानवी भावमावना बंदिस्त होऊन पडल्या 
आहित हेंहि कुणाला दिसणार नाहीं ! 


टॉश्शयापे क्षां भाषा महत्त्वाची ! 


आज साहित्याकडे पहावयाची दृष्टि उजळ 
झाली असळी तरी हा बाणाचा वारसा आपण 
राखून ठेवळेला आहे. हें परंपरेचे घन जपतांना 
बाणाच्या स्वतःच्या सामथ्यांचा आपण विचार 
ठेवळा नाही की बदललेल्या . चलनाची आपण 
आठवण राहूं दिली नाहीं, बाणाच्या व्याक्तेमत्वाचा 
परिणाम केवळ संस्कृत साहित्यावर्च झाला असे 
नाहीं. मराठी साहित्याहे या विपर्यस्त मूल्यांच्या 
कचाट्यांतून अजून सुटले आहे असें वाटत नाही, 
दण्डीसारख्या लेखकान कथा आणणि निवेदन 
यांच्यांत प्रमाण साधण्याच्या थोडाफार प्रयत्न केला, 
संस्कृत काव्याने आपल्या प्रसन्नंतेळा गढ्ठूळपणा येऊं 
न देण्यांची कसोशी राखली, पण गंद्याची भुरळ 
जणुं कर्धी संपलीच नार्ही, न्वम्पू-वाड्मयांतील गद्य 
आणि पुढील संस्कृत नाटकांतील गद्य-संमाप्रणें यांचे 
जखडलेळे हातपाय मोकळे झालेच नाहींत, दुसऱ्या 
तिसऱ्या दर्जांच्या लेखकांचे राहो, पण.मवभूतीसारखा 
प्रातेमावान्‌ नाटककार जेव्हां या सा ह्ित्य-संकेताला 
निरुपायाने बळी पंडलेंळा दिसतो तेव्हां कोणाहि 
सहृदयाला, वाईट वाटल्यावाचून राहणार नाही; 
कारण शुद्धीवर असलेला कोणीहि मनुष्य असे गद्य 
_ बोलेल यावर विश्वास बसणें कठीण होतें! इतकच 
नव्हे तर, अशी भाषा कोणी मानवांची जात 
बोलत असेळ याविषर्यीदि संदेह वाहूं लागतो. 


संस्कृताच्या संस्कृतपणाची. ही जी परवड साहित्य- 


कोरांनीं काढली त्यांत साहित्यमूल्यांची गळया 
झाली. आणि संस्कृत भांषा ही कधी , बौ्लभींचा 


होती की नाहीं या.प्रश्नावरद्दि वा्दंग:माजल, 


ह. 


मरारठार्ने श्ञानेश्वरानंचा वारसा पुढे 'चालविण्या- 
खेवर्जी संस्कृताची ,मंजुळ छाया पत्करली. आणि 
त्यांतच . [तिळा अभिमान वाटला असें दिसते. 
मराठीतील जुन्या किंवा नव्या पंडितांचे काब्य 
म्हणजे हा बाणाचाच पुढे चाळळेळा- वारसा 
होय. मोरोपंतांनी आयाभारत स्चळें किंवा एकॉ- 
आठ रामायणे लिहिलीं, भाषेची ही प्रचंड सर्कस 
पाहूनच आमचे डोळे इतके दिपतात काँ कथेचे, 
मानवी भावभावनांचे, .विकारावेनचारांचे येथें . 
काय झालें आहे हा 'विवेकच आमच्या मनांत 
उरत नाहीं, आधुनिक काळीं शब्दांची अद्यी 
आतषबाजी गडकऱ्यांनी केळी; भाषेचे घनदाट कुंज 
उभ केले, “ वाखेजयंतिंत शब्दमणि अगाणित? अशी 
घोंषणा करून जी तारांची: बरसात गडकऱ्यांनी 
केळी तिःचा मोह .अजुनाहे आम्हांला अतोनात 
आहि. या मोहक शब्दाटवीत मानवी मूल्य, जीवनां- 
तीळ सत्य, वास्तवता यांची सा हित्यांतर्गत मूल्ये 
कुठे तरी अंग चोरून घाबरून उर्भी आहेत याचा 
आम्हांला खेद होतो आहे अर्से दिसत नाही. 
आणि आंजाहि या प्रवृत्तीत बदल झाला आहे 
असे वाटण्याला जागा नाही.. गेल्या पिढीतील 
कादंबरीकार आणि कावि आणि_चाळू पिढीतील 
: लेखक यांच्या मनावरची भाषेची घछुदी अजूनाहि 
कायम आहे. कांदेबरींकाराच्या तंत्राचे आणि 
शेळीचे आम्ही कोतुक करतों. गोड गोड नादमधुर 
स्वना करणारा कावे आम्हांठा मोह. घालतो. 
जाहिरातीपासून तो. भारदस्त लेखनापयंत. भाषेचे, 
निवेदनपद्धती'चे लावण्य पहावयाला आम्ही आतुर 
ऱ्य जणुं. काय शब्द म्हणजे ' रंगीबरगी 
लपांखर!. ही फुलपाखरे नाजुक हाताने जमा करून 
टांचण्या लावून, आकषक, “गोंडस तावदानांत 
बसंविलीं म्हणजे वाढ्यया'चें दाळन सुसज्ञ झालें. रंग 
आणि नाद यांची निवड करण्यापुरतेचच डोळे आणि 
कान उघडे ठेवळे आणि स्चनेचचा थाट ' साधला 
म्हणजे सौंदर्याचा म्युझियम सिद झाला! . 
या दृष्टपिक्षां वेगळी हाष्टि आज मुळीच नाही, 
असे नव्हेः दृष्टीचा निर्मीड साधेपणा आणि 
॥ीसमतोळं* जा णीव.' कुठल्या. तरी . मनांत ' 
बहुधां प्रत्येक' काळी . असावीत. प्रगंतीची आशा 


2-2. अडी शा ॥। . 
"करखगघरचिघजसज ५62 


गघरुनचिछजतज, 


भज बाणांचा वारसां 


तेथेच असते, परंतु चलनी नाण्यांवर चालू घर्डीचे- 
व्यवहार चाललेले असतात याकडेहि दुलक्ष करतां 
येत नाही, जॉवर आशयांपेक्षां भाघेळा आधिक 
महत्व असते, काय सांगायचे यापेक्षां कर्से 
सांगावयाचे यावर लेखनशाक्ते केन्द्रित झालेली 
असंत, निवेदनाची तंत्रे आणि कथनाच्या कला 


“ चार कळावन्त ? 


यांच्या तंत्राने आणि कलानें साहित्याची पावलें 
पडत असतात, तोंवर वाडूमयाच्या जगांत केवळ . 
बंदिस्त तळीं निपजत राहतातं. बाणाचां ह्या वारसा 
आम्ही चांगला सांभाळून ठेवला आहे. विचार- 
घनाकडे आमची एकत्रित दृष्टि अजून वळावयाचची 
आहे. 


1. 2 (> 0 की. > ५_ ७. ह्म क 1.) 
चोघधेही खेळून दमळे आणि बागेतील गवतावर बसले. भावी आयुष्यासंत्रेधीं त्यांच्या गप्पा सुरूं 


झाल्या. 


ऐकून डोलतील. ?? 


दुसरा मुलगा म्हणाला $ “ मी 
ळोक थक्क होतील, ? 


एक मुल्गा म्हणाला £ “ मी मोठा झालो म्हणजे कावि होईन, आणि लोक माझी गीतं 


पी मोठा झालों म्हणजे चित्रकार होईन. माझ्या कळाकृती पाहून 


१ भू 


तिसरा मुलगा म्हणाळा ४ “ मा मोठा झालो म्हणजे मी शिल्पकार होईन, मी निर्मिलेल्या मूर्ती 


। बघून लोक. वाहवा करतील, ?? 


४ & ८... ळी री ह. “ ची "(9 
चौथी मुलगी होती. तचे नांव “' सुंदरी !?. ती. म्हणाली $ “ मा सदैव तुमच्याबरोबर राहन 


अनू तुमच्या प्रयत्नांत साहाय्य करीन ” 


तिघेह्दी मुलगे मनाचे खंबीर होते. त्यांनी दिवस पाहिला नाहीं कीं रात्र पाहिली नाहीं; प्रयत्नांचं 


पराकाष्ठा करून घ्येयशिखर गांठर्ले, 


ची 


आणणि पंघरा वर्षानंतर एका मोठ्या समारंभांत ते एकत्र आले, आतां त्यांच्याबरोबर त्यांचा 


मोठेपणा होता. दूरदूर त्यांचे प्रश्मंसक पसरे होते. 


त्यांनी एकमेकांबरोबर गप्पा मारिल्या. एकमेकांच्या कलेची स्त केली आणि : म्हणाले 4 * ती 
पुंदरी कुठं गेली कुणास ठाऊक £ आमच्याबरोबर रहाणार म्हणून म्हणत असेना! | 


इतक्यांत एक सुंदर ्ली त्यांच्यासमोर उभी राहिली, 


ओळखलं. 


डून कुठे गेलीच नव्हती, नेहमीच त्यांच्या 


ना आठवलं कीं ती ठुंदरी त्यांना सो त च्या 
ह : चित्रकाराने तिच्याच तारुण्याची चित्रे 


घेरोबर होती, कवीने तिच्याच रूपार्ची गीते लिहिली होती, 
रेखाटली होती आणि शिल्पकारानं दगडांतून तिचंच प्रेम साकार 


ह, 


अनुक्रमणिका 


केलें होते 
'_>पंडित खुंदश्षेन, अनुवादक : सुंघाकरं 


"कखगघरचघजचञ, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


आणि तिघा मित्रांनी तिळा चटकन्‌ 


0400000003 201 मप च 
७.७४ यी ५९४,” भू क क जे 


3752:4121080 रया 


आनक 


"२५: 
(१, 


य 30123. 


2100)... 


कज 2 227757%2*6 


हे आइनस्टीन! 


भे 


हे आइनस्टीन ! 

तूं आहेस 
चेतन्यसृष्टीचा 
आमच्या जगांतील 
एकमेव उपासक; 
तुझी दष्टे - 
आहे स्थिरावली 


'अतिम संत्यावर; 


आहि तुझीच 
अदृष्टाला 


स्पष्ट करणारी 


प्रगाढ प्रज्ञा. 
जिर्ने दिला 


..: _.भानवी मनाला 


“सो5हूम*-चा साक्षात्कार! 


हे आइनस्टीन! 
दोन युदांनचची 


। वेर्डी वादळे 


आपटून . गेली 


- तुझ्या खिडकीवर; 
- नाहीं हाळली 


तुझी ज्योत! 
आणि म्हणूनच 


तिच्या धुराचे 
काळें काजळ 
डोळ्यांत धाळून 
झाल्या दिशा 
घन्य! घन्य ! 


हे आइनरस्टीन ! 
तुझ्या लेखर्णीतून 
संमाज-पक्षिणी 
घालते अंडी 
विज्ञान-विश्वां्ची ! 
-जीं उबविण्यास 
पाहिजे तिच्यांत 
सुजनशील संयम; 
-जीं उबविण्यास 
तिंच्या पंखांत 
पाहिजे ऊब 
मानवी प्रेमाची ]| 


हे आइन्स्टीन! 
तुंच्च सांग 
संशयी जगाला 
आंतिम सत्य; 


ढं 


ख्यान््या प्रकाशांत. 
काल-पुरूष 
आकारदपगंगेचचा 
घालून पॅंडटी' 
हुजऱ्या प्रमाणें 
येईल पुकारीत 
अटळ भविष्य !. 


हे आइनस्टीन ! 

५ कोण ? ,'काय * , 

५ कर्स ?, ' कुठे ? , 

५ कधी ! , ' किती. ? , 
ख्या 
सोत समेघ _. . 
माझ्या.मानेवर! .. . 
सूर्यमालेची 


. जपमाळ घेऊन .. 


अश्वत्थाभोवती 
प्रदाक्षिणा घालणाऱ्या. 


''गूढ महन्ता! .. 


बोल केव्हा . 
गाडझीळ यांना, 
विज्ञानं-गाणिताच्या 
एका'च कुर्पीत ! 


-बिदा. करंदीकर 


म्यान पय 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


रधीन्द्रनाथ ठाकूर अतुषादिंका प्रा. सौ. सिंधु जोशी 


ह विश्वसाहित्याची भूमिका 


आपल्यो .अंतःकरणांत ज्या कांही प्रवृत्ती आहेत 
त्या केवळ शरवोर्शी संबंघ-योग-साधणप्यासाठी 
आहेत. यां संबंधाच्या द्वारेच आपण सत्य होर्तो, 
सत्य मिळवितो, नाहीं तर, मी आहे किंवा इतर 
कांही. आहे, याला कांहीं अर्थ राहात नाही. 


सत्याशी आपला त्राविध संबंध 


जग्रांत आपला सत्याशी हा जी संबंध आहे 
तो तान प्रकारचा आहे; . बुद्धीचा संबंध, प्रयोज- 
नाचा. संबंध .आणि आनंदाचा संबंध, यांमध्यें 
बुद्धीच्या संबेघाला एक प्रकारची प्रातेद्दंद्विता 
( ९्ण्प्फगध ) म्हणतां येईल. तो जणुं व्याघा- 
बरोबंर शिकारीचा संबंध आहे; बुद्धि जणुं सत्याला 


_ आपण _ निर्मिळेल्या एका पिंजऱ्यांत उभे करून. 
, त्याची 


उलटतपासणी करीत करीत त्याच्या 
पोटांत][ल॒ गोष्ट तुकड्यातुकड्यानें बाहेर काढते. 
म्हणून सत्याच्या बाबतीत बुद्धीचा अहंकार 
राहतो, ती जेवढया अंशार्ने सत्य जाणते . तेव- 


ढवयाच अंद्यार्ने ती आपल्या शक्‍तीचा अनुभव घेते, 


या प्रयोजनाच्या 


1 


व्यापाऱ्यांनी ष्याप्रमार्णे एक दिवस नबाबापुरढे डोके 
नमवून त्याला कांही मेट देऊन काम साघून घेतळें 
आणि कृतकृत्य होऊन ते शेवटीं आपणच सिंहा- 
सनावर बसले, त्याप्रमाणें सत्याला व्यवहाराला 
लुंपून काम साधून घेऊन आपण शेवटी. मनांत. 
म्हणतो. की आम्हींच जणुं जगाची बादशाही 
मिळविली आहि, तेव्हां आपण म्हणतो. की प्रक्ाते 
आमची दासी आहे. जल, वायु, आम्नि हे आमचे 
निवेतन चाकर आहेत |! 1/., 
त्यानंतर आनंदाचा संबंध, या सोंदयाच्या किंवा 
आनंदाच्या संबंधामुळें सर्वे एथकूपणा नाहींसा होतो. . 
तेथे1 अत्यंत लह्वानाशीं, दुबलाशी - खतःला मिसळू । 
देण्यांत कांहींच अडचण येत नाहीं. तेर्थे म्थुरेचा . 
राजा वृंदावनांतील गवळणीपाशीं आपली राजमर्यादा 
झाकण्यासाठी आणखी एखादा मांग शोर्धात नाई. * 
जेथ आनंदाचा संब्रँघ आहे तेर्थे आपल्या ' बुद्धीच्या 
शक्‍तीचाहि अनुमव येत नाहीं, तेथें द्द खतःचाच 
अनुभव येतो, मध्यें काहीहि [किंवा हिशेबीपणांहि 


असत नाहीं. 


एका रीर्तर्नि सत्याशी असलेला बुद्धीचा. संबं, : व 


वक 


:. त्यानंतर प्रयोजनाचा संबंध. । शा अस डाचा.सेतर्षः 
१ म्हणजे आपली शाळा; प्रयोजनाचा संबंध म्हणजे” . . 


संबंधांत सत्याबराबर 


' अथोत[| कामाच्या य दाचा दवेष म की 

आपल्या .. शक्‍तीचा पक प्रकारचा आपलें ऑफिस; आनंदाचा. संबंध म्हणजे ' आपले. 

सह्योंग . उत्पन्न होतो. या गरजेच्या घर होय, शाळेताहि आपण संपूरणत्वाने असत'नाही, 
ऑफिसांताहि. संपूर्णपर्णे आत्मसमर्पण करीत' नाही, :. _. 


संबंघांत सत्य आणखी जास्तच आपल्याजवळ येते, 


(>. - ४&४०10020/0- 
पण तरीहि त्याचा एथक्‌पणा नष्ट होत नाही, इंमज घरांतच आपण अनिबैधपरणें आपर्ले सवश्व सोडून 


क 


१. (साहित्य '7 नांवाच्या निर्यधर्ंमेहापँकी * विश्वताहित्य * विषयक निबंधांती् पू्वोर्धाचा प्रस्तुत. 
लेथ अनुवाद अहि, . “' विश्रसादित्य.?? हा. शब्द रीन्द्नाथॉनी “' कंपरोटेष्ह छेटरेचर !' या अर्थाने 


बापरहेडा आहे, "अमु, ' 
नेव ह. 


देऊन राहातो. शाळा निरळंकार असते, ऑफिस 
निराभरण असते,. पण आपण घर किती साजसरं- 
जामानेशीं सजवून ठे्वांत असतो ! 


आवडणे म्हणजे स्वतःला पूर्णतर करणें 


- या आनेदाच्या संबंधाची क्रिया कोणती £ 
दुसऱ्याला आपलें करतां. येणे, आपल्याला 
दुसऱ्याचे करतां येणें | जेव्हां अश्या प्रकारें आपणांस 
कळूं लागते तेव्हां कारही प्रश्नच रहात नार्ही. मी 
- स्वतःला कां आवडतो या गोष्टींची आपण कधीहि 
जिज्ञासा दाखवीत नाहीं, माझा भापल्या अनुभूर्ती- 
तच आनंद आहे, ती माझी अनुभाते मी मिळ- 
वितो; तेव्हां मळा माझे 'चांगर्ले कां वार्टते या 
गोष्टींची जिज्ञासा दाखविण्याचे कांही प्रयोजन'च 


राहात नाही, 
. याशवल्क्यानें गागीला म्हटलें आहे 


' नवा अरे पुत्रस्थ कामाय पुत्रः प्रियो भवाति 
आव्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रियो भवाते । 

-.न ब्रा अरे वित्तस्य कामाय ।वत्तं प्रियं भवाति 
आत्मनस्तु कामाय ्वत्तं प्रिय वाते ॥ 


मळा पुत्न आवडतो म्हणून पुत्र प्रिय होतो 
असे नाही; आत्मा आवडतो म्हणून पुत्र प्रिय 
*होतो. वित्त आवडते म्हणून वित्त प्रिय ह्ठोते 
. कर्से नाही; आत्मा आवडतो म्हणून वित्त प्रिय 
होते, ! ढी 
याचा अर्थ हा की ज्यामध्ये मी. खतला 
पूर्णतर म्हणून समजु दकता. तेंच मला आवडते. 
पुत्र माझा अभाव दूर करतो, याचा अर्थ असा 
की मी पुत्रामध्ये खत$ला आणखी नवीनत्वा्ने 
. मिळाधैतो.म्हणून ती माझा आत्मयि होतो. माझ्या 
- झोल्याठा माझ्या. बाहेराहे तो सत्यरूप करतो. 
म स्वतःमध्ये ज्या सत्याचा अत्यंत निश्चितरूपार्ने 
अनुभव. घेऊन. प्रेम अनुभवीत असतो, त्या सत्याचा 
पुंत्नामध्ये. तसाऱच खूप अनुमव घेतल्याने तें प्रेम 
बाढते म्हणून एखादा मनुष्य कसा आहे ते पाहाव- 
थांचे अंसेल्याठ त्याला कांय आवडते तें कळून 
घ्यावें लागेळ.याच्यायोगें-कळून येते काँ या व्वरा'चर 
जगतांत कह्यामध्ये माणसाने आपळा छाभ कलन 


१७ . सा 


घेतला आहे, किती दूरवर त्याने स्वतःला गुत 
केळे आहे, जेथे माझी प्रीति नाष्दी तेथे माझा 
आत्मा आपल्या सर्मिच्या टॉकापर्यंतच, येऊन 
पोचतो ! 


मुलाने बाहेर प्रकाश पाहिला ॥किंवा त्यानें कोणा 
एखाद्याला हिंडतां-फिरतांना पाहिले तर ते॑आनं- 
दाने इंसते, ओरड्टूं लागते, तें त्या प्रकाश्यांत, त्या 
चेचलतेत. आपली चेतनान्च आधिकतर - उत्कट 
स्वरूपांत मिळवीत अस्ते; म्हणूंनच त्याचा तो 
आनंद असतो. परंतु इंद्रियंबोधाशिवायहि क्रमशः 
जेव्हां त्याची चेतना हदय.व मन ही. भरून टाकून 
नाना आविष्कारांनीं प्रकट हाऊ लागते, तेव्हां 
त्याला केवळ चंन्चलतेंत, आंदोलनांत आनंद होत 
नाही; अगदींच होत नाही अर्से नव्हे, तर क्रमी 
होतो, | 


याममा्णें. मनुष्याचा विकास जसजसा. होत 


' जांती तसंतसा तो आपलें सत्य अधिकाधिक अनुभवू 


पाहतो. 


ह अ स्वतःच्या अंतरात्म्याला बाह्यतः अनुभविर्ण 
आहि तें प्रथम मनुध्यामर्ध्येंच माणसाळा. . सहजपणे 


व॒ संपूर्णपणे करतां. येते. - डोळ्यांच्या 


' वाहृण्यांत, कानांच्या ऐकण्यांत, मनाच्या विःचारांत, 


कल्पनेच्या खेळांत, हृदयाच्या विविध आकर्षणांत 
तो मनुष्यामध्ये स्वतःला , पुरेपूर संग्रहीत करात 
असतो, म्हणून मनुष्याला जाणून, - मनुष्याला 
आकषपून, मनुष्याचे काम करून तो कांठोकांठ. भरून 
जातो. म्हणूनच देश व काळ याच्या ,ठिकाणी . जो 
माणूस जेवढ्या अधिक माणसांमध्ये आपला आत्मा 
मिसळून आपली अनुभूति. प्रकट करूं शकतो 
तेवढ्या प्रमाणांत तो.महान्‌ मानव होतो. तो -यथा- 
शैतेने महात्मा असतो, . उलट सवे. मानवांच्या 
ठिकाणीच आपल्या आत्म्याची साथकता आहे हे. 
समजण्याची शाक्ते ज्या व्यक्तीच्या ठिकाणी 
दुर्दैवाने फक्त अल्पप्रमाणांत आहे त्या व्यक्तीच्या, 


भाग्यांत मनुध्यत्वाचचा भाग कमी 


आलढिळा असंतो; आत्म्यांला बाह्यतः न ओळखतां 
- स्वतभमध्येच जाणून लहान. करणें ( एवढेच"). त्या 


व्यक्तीला माहीत असतें | . 


&- 


खली विड उक 
"करखगघरचघजसज, 
य विध द्धात” 

212) र १] 


-सवींच्या ठायी खत$ला जाणणे हा आपल्या 
मानवात्म्याचा जो एक खाभाविक धर्म आहे त्या- 
मध्ये स्वार्थाचा अडथळा येतो, अहंकारा'चाहि 
अडथळा येतो, जगांतील या विविध अडचणींमुळे 
आपल्या आत्म्याच्या स्वाभाविक गर्ताला फांटे 
फुटतात, मनुष्यत्वाच्या पारिपूर्ण सौंदर्याला आपण 
अबाधितपर्णे पाहूं शकत नाहीं. 

परंतु मळा हॅ माहीत आहे कीं कित्येक तर्क 
करतील कीं मानवात्म्याचा जो खांभाविक धर्म 
आहे त्याची जगांत एकढी निंदा कां व्हावी ! 
ज्याला तुम्ही अडचण म्हणून बाजूस सारतां, जो 
सखाथ, अहंकार आहे, त्यालाच खाभाविक घम काँ 
म्हणत नाही. | 

वस्तुतः अनेक माणसें असेंच म्हणत असतात; 
कारण स्त्रभावधर्मांपेक्षां स्वमावांतीळ अडथळेच 
खास्त नजरेपुढे येतात, दुचाकीवर माणूस जेव्हां 
प्रथमच बसण्याचा अभ्यात ( संवय ) करतो तेव्हां 
त्याच्या :नाशिबांत चढण्यापेक्षां पडणेंच जास्त 
असते. अक्वा वेळीं जर कोणी म्हणूं लांगळ कीं 

' ढोक ( सा[्‌यकळवर ) चढण्याचा अभ्यास करीत 
नाहीत, पडण्याचा करतात, . तर . त्याबाबत 
( त्याच्याशी ) वादावैवाद करणें व्यर्थ आहे ! 
संसारांत स्वार्थ व अहंकार यांचे आघात 'पावलो- 
पावली , अनुभवाला येतात, पण त्यांतून -पार 
पड्डून  ( तेथें) माणसाचा आपल्या निगूढ 
स्वघर्मरक्षणाचा  चाळळेला  प्रयत्न-ः'म्हणजेःच 
सरशी मिळून जाण्याचा  प्रयत्न-<-अनुभवाढा 
.आला नाही, आणि आपण केवळ वादाविवाद 
करूं लागलो की पडरणेंच स्वाभाविक. आहे, तर 
तो केव्हांहि वितेडवादच ठरेल, 

., वस्तुतः जो धर्म आपल्याला स्वाभाविक असतो 
तों स्वामाविक म्हणून जाणून घेण्यासाठीच, 
म्हणजेच . त्याच्याकडून सपूर्ण काम करवि- 
ण्यासाठीच : त्यावर आघात करावे. लागतात, 


यां योगेंच आपण  खतःला सचेतन भावार्ने जाणू 


शकतो. आणि आपले चैतन्य ज्या प्रमाणांत पू 
होत जातें त्या . प्रमाणांत -आपळा . आनंददि गाढ 
. होत असतो. प्रत्येक-- बिषयांत . ,अर्सेच* . होत 
असते. / व्य ह 2 क 


विश्वसाहित्याची भूमिका 


जगाशी बुद्धीचे मीलन 


बुद्ीच अर्सेच आहे. कार्यकारणसंबंध . शोधर्णे 
हा बुद्धीचा एक घर्म आहे, सहजऱ-प्रत्यक्ष वस्तूमध्ये 
ती जेवढा वेळपर्यंत सहजपणे शोध घेत्र असते 
तेवढा वेळपर्यंत ती स्वतःला संपूर्णपर्णे पाहूंच 
शकत नार्ही. परंतु चराचर जगामध्ये कार्यकारणाचे 
संबेध इतके गुसपणणे राहिलेले असतात कीं त्यांना 
बाहेर काढण्यासाठी बुद्धीला. सतत निछ्ठेने . परिश्रम 
करावे लागतात. ही अडचण दूर करण्याच्या . पारि- 
भ्रमांतचच बुद्धीला विज्ञानक्षेत्रांतील खूप गाढ असा 
अनुभव येतो-त्यांतच तिचा गौरव बृदिंगत होतो. 
वास्तविक नीट विचार करून पाहिलें तर विशान- ' 
दशन म्हणजे दुसरंतिसर॑ कोंदी नसून विषयाच्या 
ठिकाणीं बुद्धीला स्वतःची अनुभूति होणें होय. ती 


आपला नियम जेथे शोधून काढते तेर्थे पदार्थ व 


स्वतः आपण यांना ती एकत्र असें पाहते. यालान्च 
म्हणतात “ समजर्णे १. या पाहण्यांतच बुदीचा 
आनंद असतो. नाहीं तर ज्या कारणार्ने संफरचंद 
जमिनीवर पडलें, त्याच कारणाने सूर्य एथ्वीला 
आकार्षितो, हँ प्रस्थापित करण्याने माणसाला .एवढा 
आमेद होण्याचें कांही कारण नव्ह्ते, सूर्य आकर्षीत 
असला तर आक दे; माझें त्यांत काय आहे! 
माझे त्यांत हें आहें की चराचर जगताच्या व्यापक म 
व्यापाराचे ज्ञान मीं बुद्धीमर्ध्ये मिळविले, . सर्व 
माझ्या बुद्धीचा अनुभव घेतला. माझ्या बुंदीबरोबर 
घुळीपासून सूर्य, चेद्र, तारे, संव एकरूप झाले. अश्या 
प्रकार जगताचे अंतह्दीन रहस्य माणसाच्या बुददीळा 
बाहेर काढून तिळा माणसाच्या ठायी आधिक 
प्रकाशेत करते, आखिळ चंराचराबराबर तिला 


"एकरूप करून परत माणपाला ती तुंपूत करते, 


समस्त जगाबरोबरचे हे बुदीरचे मालन म्हणजेच . 
ज्ञान, या मीलनांतच आपल्या घारणाशक्तीचाी 


: .( बुद्धीचा ) आनंद आहे. 


त्याप्रमाणेच समस्त मानंवांमध्यें संपूर्णपणे 
आपल्या मानवंत्वाचे माळन ( एंकरूपव्य ) साधणे , 
हा 'मानवात्म्याचा स्वाभाविक 'घर्म आहे. आणि 
त्यांतच त्याचा यथार्थ आनंद आहे.' हा धर्म पूर्ण 
वेतनरूपॉत प्राप्त करून घेण्यासाठांच त्याला आंतर 
बाहा. अश्या विराधॉमधून व अडथळ्यांमघून पार 


"११ 


कटी 


. मिळत 


नवभारत 


झार्वे लागतें. म्हणूनच सार्थ एवढा प्रबळ आहे, 
आत्माभिमान एवढा अचल आहे, संसाराचा मार्ग 
एवढा दुर्गम आहे, या सवे अडचर्णींमधून जेव्हां 
मानवाचा ( स्वाभाविक ) धम समुज्ज्वळ होऊन 
पूर्ण सुंदर खूपार्ने, आवेशाने आत्मप्रकंटीकरण करतो 
तेव्हां अत्यंत आनंद हातो. तेव्हां आपण स्वतःला'च 
उन्नत करीत असतो, 


मोठ्यांची चरिर्े आपणांस कां आवडतात ? 


. महापुरुषांचे जाविनचरित्र आपणांला यासाठीच 
वाचचावेसें वाटतें, त्यांच्या 'चारित्रांत आपली खतःची 
अडचणींना भरलेली, आवरणाखाली दडलेली 
प्रकातिच आपणांला दिसत. असते. इतिहासामध्ये 
आपण आपलाच स्वभावधर्म विविध लोकांत, विविध 
देशांत, विविध कालांत,विविध घटनांत निरानेराळ्या 
पारिमाणांत व निरनिराळ्या आकारांत पाहून 
आनंद प्राप्त करात असतो. त्या वेळीं मला स्पष्टपणें 


- कळो वा न कळो पण मी मनांत घरून चाललेला 


असतो. कीं समग्र मानवांबरोबरचाचच मी एक आहे, 


तें ऐक्य ( एकरूपत्व ) जेवढ्या प्रमाणांत मी 
अऱचूंक अनुभवीन तेवढ्या प्रमाणांत मार्श मंगल, 


. माझ्या आनंद आहे. 
ग परंतु वरित्रांमध्यें [किंवा इतिहासामध्ये आपल्या" 


लां सर्वच. पाहिल्यापासून शेवटपयत .पहावयास 
| नाही. ' ती चरित्रेहि 
अनेक  अडचणीर्नी, अनेक संशयांनी 
झांकळंलेलीं आपल्याला दिसून येतात. त्यांमधूनच 


आपणं माणसा'चा ( मनुष्यत्वाचा 9) जो परिचय 
मिळाधेतों, तो खूप मोठा असतो यांत सद्य" 


जाही, परंतु ती परिचय पुन्हां एकदां. आपल्या 
मनाला हवा तसा करून घेऊन आपल्या इच्छे- 
प्रमाणें सजवून, भा्घेंत चिरकालापयेत प्रस्थापित 
करण्यासाठी आपल्या अंतरात्म्याचा एक प्रवत्न 
चाळळेला असतो. त्से करतां आलें म्हणजेच. तो 
( परिचय ) विशेषत्वाने आपला होतो; त्यांत 
सुंदर भार्षेत, सुरचित निपुणतेत. माझी प्रीति 
प्रकट. करूनच तो , ( पुनःप्रकाशेत. परिचय ) 
मनुष्याच्या हृदयाची सामग्री बनतो 4 तेव्हांच मनुष्य 


या संसारांतील' यातायातींत ' ' जा-ये !च्या प्रवाहात 
बाहइत जाणार नाहीं, दन. 

याप्रमार्णे बाहेरील जो कांही -अपू्व प्रकाश 
मग ती सूर्योदयाची छटा असो, महान्‌ चरित्राची 
दाप्ते असो किंवा आपल्या अंतरात्म्याचा आवाज 
असो-.र्केवा जे क्षणाक्षणाला आपल्या हृदयाला जागृत 
करीत असतें त्याला आपर्ले हृदय स्वतःच्या सृष्टीशी 
( स्वभावघमाशी ) अनुबद्द करून, आपलेसे करून, 
जखडूने ठेवत. अद्या रीतीनें.ते सवे उद्दिष्टांच्या 
(हेतूंच्या ) द्वारे स्वतःला'च विशेष रीतोर्नि प्रकट 
कर्रात असतें. भर | 

संसारांत मनुष्य स्वतःला जो प्रकट कर्रात 
असतो त्या प्रकटीकरणाचचे दोन मोठे प्रवाह आहेत. 
र॒क प्रवाह आहे माणसाचे क्म आणि दुसरा पवाह 
आहे माणसाचे साहित्य.हदे दोन प्रवाह एकाच .वेळी 
जवळजवळ वाहतात. माणसाने आपल्या कमेरचर्नेत . 
व. भावरचनत स्वतःला प्रवाहित केळे आहे. हे 
दोन्हीहि एकमेकांना पूरक बनवून चाललेळे आहेत. 
या दोहोंच्या द्वारेच इतिहासामध्ये व साहित्यामध्ये 
आपण माणसाला पुरेपूर जाणले पाहिजे, . 


आत्मप्रकटनाचा आनेद 


कार्यक्षेत्रांत मनुष्य आपला देह, मन व हृदय , 
यांच्या सवे शक्‍तीचा व शञानाचा उपयोग 
करून गह, समाज, राज्ये व घंमंसंप्रंदाय घडावेत. . 
या घडणुकीमध्ये. मनुष्य र्जे जाणता, अ मिळवीत 
असतो, अ इच्छांत असतो ते सवच प्रकट होत 
असतें, याप्रमाणें मनुध्याचा, स्वभाव. ( घर्म ) 
जगाशी निगडित होऊन खूप धारण करून ' सर्वो- 
मध्ये. स्वतःला. उर्भे. करीत असतो. याप्रमाणें 
अ भावरूपांत अस्पष्ट असते ते भवरूंपांत (. जमांत.) 
झाकारथुकत जन्म वे्ते, जे एकामध्ये क्षीण 'झालेळे 
असते ते अनेकांमध्ये . नानागुणावाशेष्ट अद्ली महान्‌. 
एकता प्राप्त करतें. यामुळें क्रमशः ...अर्स “होते. 


काँ अरत्येक स्वतंत्र (एथकू) व्यक्तीला दार्घकॉळपासूम 


अनेकांनी निर्मिलेली घर, समाज, राज्य व : घर्म- 
संप्रदाय . यांमधून .. पार. झाल्याशिवाय: स्वतःला . 
स्पष्टपणें व पूर्णपर्णे प्रकट: करंतांच येत नाई. ह्वा. 


, सर्व माणसापा्शी राहून'त्याला प्रकाश. देत असतात... 


विश्वसाहित्याची भूषिका 


झ्सें न॒वंत होत नाही. तोवर आपण त्याला 
सभ्यता) ( संस्काते ) म्हणजेच पूर्ण मनुष्यत्व 
म्हणूं शकणार नाहीं,राज्यांत म्हणा किंवा समाजांत 
म्हणा कोणत्याहि ब्यवद्दारांत आपण प्रत्येक. जण 
स्वतंत्र असतो; परंतु जेथे एकाशी (व्यक्तीशी) 
सवीचा ( समष्टींचा. ) मेळ नसती तेथेच 
आपण असम्य ( असंस्कृत ) बनर्तो, म्हणून 
सभ्य ( सुसंस्कृत ) समाजामध्ये जर राज्यावर 
आघात झाला .तर त्या राज्यांतलळि प्रत्येक 
जनसमूहाच्या ब्रृह्त शरीरावरहि आघात होतो. 
समाज कोठल्याहि दष्टनें संकुचित झाला तर त्या 
तंम।जांतील प्रत्येक व्यक्तींचा आत्मविकास झांककून 
जातो. संसारक्षेत्राची ही सर्व रचना जेवढ्या 
अंशाने उदार (.विद्याल.) असते तेवढ्या अंशार्ने 
मनुष्य आपल्या मनुष्यत्वाचें अप्रतिबंधपर्णे प्रकटन 
करूं शकतो; जेवढ्या अंशाने ती संकुचित असते 
तेवढ्या ' अशाने प्रकटनाच्या अभावी माणूस 
हीनदीन होऊन जातो, कारण संसाराच्या कायार्चि 
उद्दिष्ट या  दृष्टनें मनुष्याला आत्मप्रकटन. हाच 
एकमात्र आनंद असतो.* अ 

कमैक्षेत्रांत मनुष्य स्वतःला प्रकट करीत असतो 
परंतु तेथे आत्मप्रकटन हाच कांही त्याचा 
यथार्थ हेतु नसतो, तें केवळ गौण फळ असते. 
ग्राहणी घरांतील कामामर्ध्ये स्वतःला प्रकट करीत 
असते, पण. आत्मंप्रटन हाच कांही तिच्या 
मनाचा स्पष्ट हेतु नसतो. ग्हकमोच्या द्वार ता 
आपल्या अनेक इच्छा तृस्त करीत असते, या सर्वे 
इच्छा कमीला बाजूला सारून तिचा स्वभावधर्म 
झापल्या!पुर्ढे उंभा करतात, 

,पंण अशीहि वेळ असते, जेव्हां मनुष्य मुख्यतः 
स्वतःला (.आपल्या स्वमावघर्माला ) प्रकट कॅर- 
. प्याची इच्छा करीत असतो. समजा, एखाद्या 
दिवशी घर्संत विंवाहसमारंम आहे, तर त्या द्विशी 
एकीकडे विवाहाचे कार्य संपावेण्याची योजना 
झालेली. असंते आणि दुसरीकडे केवळ काम सैफ 
: विण्यांचा नव्हे तर हृदयाची ओळख देण्याच्या 
हेतूर्न योजना असते. त्या दिवशी घरातील लोक 
मंगळाची घ आनंदाची . सवीपुढें धोषणा, केल्या” 
बांचून:राहांत : नाहीत, घोषणेची साधने 'की णर्ती 1 


न्न 


तर बांसरी वाजत असते, दिवे छावलेळे असतांत, 
फुलापानांच्या माळांसमी घर सजविण्यांत येते. 
सुंदर ध्वनि, सुंदर गंघ, सुंदर हृदय यांच्या द्वारे, 
उज्ज्वल्तच्या द्वारे, शतधारांच्या कारंज्याप्रमाणें चारी 
बाजुंना तुप्रारा उडवीत हृदय स्वताला .: प्रसृत 
करीत असते. याप्रमाणे नानाप्रकारच्या इंगितांनीं 
ते आपला आनंद इतरांमध्यीहि जागत करून 
त्या आनंदाला सवीठार्यी सत्यरूप करूं इच्छिते. 
आई आपल्या मांडीवर्रीळ मुला'ची सेवा केल्या- 
वाचून राहणारच नाही, पण केवळ तेवढें करूनच 
नव्हे, केवळ कम करूनच नव्हे, तर आपल्या- 
आपण अकारणच ( तिच्यांतील ) मातेचा स्नेह 
स्वतःला व्यक्त करूं इच्छितो. त्या वेळी तो (स्नेह) 


* कितीतरी खेळांतून, कितीतरी आदरांतून, कितीतरी 


भाषांतून प्रकट होत असतो. तेव्हां बाळाला 'अनेकें 
रंगांच्या साजद्वांगारांनी संजवून अनेकं दागिने . 
घाळून कांही कारण. नसतांहि आपल्या विपुलतेर्‍चा 
विपुलतेच्या द्वारे, माधुयांचा सोंदयाच्या द्वारें बाह्यतः 
आपिष्कार केल्यावां'चुंन तिच्यानें राहवतच नाही. 
म्हणूनच असें मानलें जातें कीं हा मनुष्याच्या. 
हृदयाचा घर्मच कीं तो आपला आवेग बाह्य 'जगा- 
बरोबर मिसळून टाकू पाहतो. तो .आ।पल्यांतच स्वतः 
परिपूर्ण नसतो, अंतरांतीळ सत्य कोणत्या तरी मार्गाने 
बाह्यतः यथार्थ-सार्थ केलें म्हणजेच तो स्वस्थ होतो. . . 
ज्यां घरांत तो राहतो तें घर म्हणजे केवळ चुन्या*्‌ 
मातीचा ब्यापार त्याला वाटत नाहीं, त्या घराची 
वास्तु करून त्याला हृदयाचा रंग तो देत असतो. 
ल्या देशांत हृदय निवास कर्रात असते. तो. देश. 


त्याळा केवळ माती, पाणी, आकाश (एवढेंच), असत़ . _ 
इंश्वरी, जीवघात्रीरूपासारखा 


नाही. तो देश त्याला इंश्व तासा वाय 
असतो; जननीमावानें ते ( हृदय ) जेव्हा त. (जाव. 
घांत्रर्पि ) प्रकट करते तेव्हांच त्याला .आनंद 
मिळंतो. असें झालें नादीं तर हदय स्वतःला बाह्यतः ' 
पाई. शकत नादी. ते हृदय उदासीन होते आणि 


औदासीन्य हे हृदयाला मृत्यूतारखे आहे. 
हृदयलक्षमीचा बुदधिळपी खजिनदार. .. 


याप्रमार्णे हृदय सत्याशी केवळ रसाचा संबंध ताधते. 


रसाचा सबंध असतो तेय) देव-ेब चांद. असते, 


१३ 


“.. नवभारत 


आपल्या दृदयलक््मांला या जगदुरूपी कुटुंबातून जशा 
भेटीच्या वस्तू मिळतात, तक्याच्च अनुरूप वस्तू जर 
तिला परतभेट म्हणून पाठारवतां आल्या नाहीत तर 
तिच्या ग्रहिणीपणाळा कमीपणा येतो. अशा भटी- 
च्या वस्तूंनी आपली आत्मीयता (-स्वमावधमे ) 
प्रकट करण्यासाठी तऱ्हेतऱ्हेचा मालमखाला वापरून 
'माषेच्या द्वारे, स्वरांच्या द्वारे, तिला निर्मीति करावी 
लागते. त्याबराबरच तिच कांदीं काय (व्यावहारिक 
कर्म ) संपर्ळे तर उत्तमच; पण बरेच वेळां ती 
आपले कर्मी सोडून केवळ स्वतःचं म्रकर्टाकरण 
करण्यासाठी आतुर असते. ती दिवाळखोर बनूनहि 
स्वत्वाची घोषणा करू इच्छिते. मतुऱयाच्या 
स्वमावामर्ध्ये हा जो आत्मप्रकटनाचा विभाग आहे 
तोच त्याचा मुख्यत्वे जादा खर्चाचा भाग आहि; 
येथेच बुद्धिर्पी खजीनदाराला वारंब]र कपाळावर 
हात मारायची पाळी येते. 
__ हृदय म्हणते १ * मी अतरांत ज्याप्रमाणांत आह 
तेवढ्या प्रमाणांत ( बाह्यतः ) कर्से सत्य हॉऊं ! 
तरा सामग्री, तसा, सुयाग बाह्मतः कोठें आहे £ ' 
तें केवळ कुरकुरत बसते की मला-स्वतःला मी 
व्यक्त. करूं दाकत नार्ही, म्हणजेच मी. स्वतःछा 
बाह्मतः स्थापित करूं शकत नाही ] घनवान्‌ मनुष्य 
जेव्हां आपल्या द्दयांत भमिंतींचा. अठुम्व घेतो 
. तेब्दां ती भामंती बाहेर प्रकट करण्यासाठी कुबेराचे 
. क्ैमवॉहि. उघढून टाकतो. प्रेमेक आपल्या हृदयांत 
जेव्हां यथाथ प्रेम अनुभवतो तेव्हां तेंच प्रेम' व्यक्त 
कुरण्यासार्ठी-म्हणजेच बाह्यतः सत्य म्हणून पक८ 
करण्यासाठी-ती आपले घन, प्राणःमान सगळे कांही 
एका क्षणांत करूं शकतो. याप्रमाणे 
'बाह्याला अंतराची व . अंतराव्म्याला बाह्या*ची 
९ प्रकटन) सामग्री बनवण्या'ची प्रबळ व्याकुलता 
हुदयांतून कांही केल्या नष्ट होत नाही, बलराम- 
. दासाचें एक. पद आहे $ - 
तोमार हियार भितर दैते क केळ बाहिर । 


(तुझ्या हृदयाच्या आंत होते त कोणी बाहेर आणले!) 
म्हणजेच प्रियंवस्तु ही जणुं , हदयाच्या आंतील 
वस्तु: असते. ती कोणी जणुं बाहेर ' काढली, म्हणून 
ती पुन्हां अतरंगामध्ये. नेऊन ठेवण्य क 
(तो ) .माकांक्षा |. आ णे.. याहून, _ 


प्रकटन म्हणून रणवार्चे ळर 


होत असते | हृदय आपल्या अंतरीची आकांक्षा 
ब आवेग ही बाह्यतः कोठें तरी प्रस्थापेत करूं शकले . 
नाहीं तर निदान त॑ अनेक साधनांच्या द्वारे 
आपलीच एक प्रातिमूर्ति घडाविण्यासाठी प्रण वेचून 
प्रयत्न करत. याप्रमार्णे जगाला आत्मीय बनवि- 
ण्यासाठी व*आत्मीयाळा जगदूरूप बंनावेण्यासाठी 
केवळ द्वद्याच्या व्याकुळतेर्चे कार्य चाळू. असते. 
स्वतःला बाह्यतः प्रकट करणे हें या कार्याने*च 
एक अग आहि. यासाठीं-या प्रक्टांकरणाच्य! 
कायौसाठी--माणसाचे सर्वस्व गमावळें तर्री हृदय 
त्याला खुष ठेवत. 

रानटी लोकार्चे सैन्य लढाई करायळा जातं 
तेब्हां ते केवळ शत्रुपक्षाला हरविष्यांतच गक नसते; 
तेव्हां ते सवोगाला रंगाबेंग फासून व्वीत्कार 
करीत, वार्ये वाजवीत, तांडवरत्य करीत जाते. 
हें अंतरंगांतील हिंधेला . मुर्तमान्‌ करून टाकणें 
होय, अर्से झालें नाहीं तर जणुं हिंसा संपूर्ण रूप 
घारण करीत नाहीं. हिंखा आपली अभिलाषा 
सफलं द्दोण्यासाठी युद्ध करते व आत्मप्रकटनाच्या 
तृत्तीसाठी सव तुच्छ विषम व्यवहार करते..' 

हृ्ींच्या- पाश्चात्य युदांतहि विजयाच्या . इच्छेचे 3) 
साजसरंजाम, . मुळींच . 
नसतात अर्से नार्ही, पण. या सवे आधुनिक 
युदांत बुद्धीच्या कुटिळ कोशल्याचंच प्राधान्य .. 
असते. आणि क्रमाक्रमार्ने मानवद्ददयाचा घर्म . 
यापासून दूर होत जातो. ईजिप्तमध्यें. मुसलमान 
सैन्यानें लेव्हां इंग्रज सैन्यावर 
आक्रमण केळे तव्हा ते. केवळ. लढाई. 
जिंकण्यासाठींच केलें नाही... ते... अंतरांतील .. 
उद्दी्त तेज प्रकट करण्यासाठीच ज्ञेवटच्या माणसां- : 
पर्यत सर्वी ( लढून) मरून गेळे, जे केवळ. . 
ळढाद जिंकू पाहतांत ते असे अनावश्यक विषम 
ब्यवहार कर्रांत नाहीत. आत्महत्या. करूनि ग 

वे हृदय स्वतःला प्रकट करूं पाहतं. एवव्या 
मोठ्या प्रमाणाबाहिरच्या ( व्यथे.) खर्चाची कल्पना । 
किती विस्मयकारक आहि ! ७.1: 


बिनादिदोबीपणांतील. सोंद्य 


आपणं जी पूजा. करात अंसंतो. ती 
( आपल्यांतीळ ). बुद्धिमान लहोक एका. , भावनेने : 


रं 


कश 


| विख्वसाहित्याची भूमिका 


| 


करतात | व भाकतमान्‌ लोक दुसऱ्या भावनेने 
करतात. खुद्धिमान्‌ मनुष्य मनांत म्हणतो $ “ पूजा 
करून भगवंताकडून सदूगति वसूल करूं !? आगि 
भक्तिमान्‌ माणूस म्हणतो £ “' पूजा केली नाहीं तर 
माझ्या भक्तीची पूर्णता हाणार नाही.तिचें आणखी 
फाँहीहि फळ न का मिळेथा ! हृदयांतील भक्तीला 
ग्राह्मतः स्थान मिळून तिला पूर्ण आश्रय तर दिला 
जाईल |१? अश्या प्रकारें भक्ति पूजेच्या द्वारें स्वतःला 
प्रकट करून स्वतःचेच साथेक करते. बुद्दिमान्‌ 
माणसाची पूजा म्हणजे पैसे ब्याजी लावणे 
दोय. भाक्ततिवान्‌ माणसाची पूजा म्हणजे अगदी 
व्यथ॑ खर्चे होय, हृदय स्वतःचे प्रकटीकरण 
करतांना खर्चाचा हिशेबच करीत नाही. 

या जगांत जेथें आपणांला आपल्या हृदयाचा घम 
दिसतो तेर्थे आपर्ले हृदय आपण होऊनच आत्मसम- 
पंण करीत असतांना दिसतें. कोठल्याहि गोष्टींची 


चौकशी कर्रात बसत नार्ही,जगांत ही जी बिनहिशोबी . 


खर्चाची प्रदत्त तींतच सौंदर्य आहे. फूल केवळ 
बीजांतून बाहेर येऊन उमलण्यारचें कर्म करण्यासाठी 
त्वरा कररत नार्ही; आपल्या सर्वे प्रयोजनांच्या पार 
जाऊन तें सुंदर होऊन उमलते. मेघ केवळ पाणी 
वर्षून, काम संपवुन, धाईघाईनें रजा घेत नाही; 
थांबत-थांबत अकारण'च रंगाच्या छटांनीं आपले 
नेत्र आकर्षित करतो; झांडपाळा केवळ धुष्क काष्ठ 
बगून. जातो, तो क्षांण कंगालांप्रमार्णे केवळ दृष्टि 


व प्रकाश यांसाठी हात पसर्रात नाही, तर तो . 


हिरव्यागार शोभेच्या पुंजापुंजांनी दिग्वधूंची ताटे 
भरून देतो. समुद्र म्हणजे एथ्वीच्या म टी. दिशांना 
: पांण्यास्या प्रसार मेघरूपार्ने करण्याचे केवळ एक 


| 


मोठें ऑफिस नाहीं; तो आपल्या तरळू नीलिम्याच्या 
अतलस्पशे(अथांग)भीतीमुळे भाषणाहि आहे. आणि 
पर्वैत केवळ पृथ्वीतलावर नर्दाच्या पाण्याचां पुरवठा 
करून थांबत नाहीं; उलट, योगनिमम़ . र्द्राप्रमार्णे 
तो,' जे भयंकर आहे तें आकाश्यांत शांत करून, नि- 
स्तन्घ करून ठेवतो. हें सर्व जेव्हां आपण पाहतो 
तेव्हां जगामध्ये. आपणांला हृदयघमा'चा परिचय 
हातो. तेव्हां चिरपवीण बुद्धि डोके हालवीत प्रशन 
करते : “ जगभर असा निष्कारण खचे कशासाठी 
चालता !?” चिरनर्वान हृदय म्हणते : ““ केवळ 
मला भूल घालण्यासाठी, दुसरे कोर्ही कारण नाही, 
हृदयच्च जाणत असतें की या जगांत एक हृद्‌यच 


मात्र स्वतःला प्रकट करीत असतें... _ नाहीतर 
-सृष्टीमध्ये॑ एवढें रूप, एर्ढे गान, 
एवढे हावभाव, एवढी आमभास-डोशेर्ते, 


एवढी साजद्योभा कशासाठी असणार ! हृद्य - ह 
व्यवसाय करणाऱ्याच्या कृपणतेनें सुलत नार्ही. 
म्हणूनच त्याळा -सुलविण्यासाठी  जळी-स्थळी, - 
आकाद्यांत, .पावलापावली हेतु गुप्त ठेवुन योजलेली 


इतकीं अनावश्यक साधने दिसून येतात | जग. जर .. . 


रसमय नसर्ते तर आपण अगर्दाःच क्षुद्र बनून अव- 
मानित. होऊन बसलो असतो. आपर्ले हृदय मात्र 
बॉळून उठ्ळें असतें $ “' जगतांतील यशामध्ये मलाच 
निमंत्रण नाहीं ! !? परंतु सर्व जग स्वतःच्या असल्य 


कर्मामध्यीहदि रसाने भरून जाऊन हृदयाला. हीच - . . 


मधुर गोष्ट सांगत असतें कीं * मी तुलाच पाहुतं 
असतो, अनेक प्रकार पाहत असतो-हंसप्यांत | 
पाहतो, रडण्यांत पाहतो, भयांत पाहतो, विश्वासात. - . 
पाहतो, क्षीभांत पाहर्तो, शक्तीत पाहतो | / 


चक्का 


बुद्धि आणि सहज मेरणां 


बुद्ी( 088800_)ची. प्रंगाते, होत अंसते; 
नाहीं. ती. आहे. तिथंच्च आहे, पांच्च इजांर वषे झाली, 


प्राणी. बांधतो. त्या घरांत काणतादी नवीन. सुधारणा. नाही». 


त्याच्या उलट, 
; पण मधमाश्यांच्या मोहोळाच्या' स्ेर्नेत किंवा बाव्हर .. 


हद्दज प्रेरणे( ग!वर्श1 ०0६) चा वाढे होत 


ह. "-_“कोल्य्न, तार २३-५७ 


१६ 


त. ती, लक्ष्मणशाखी जोशी 


विरोधविकासपडति : बुद्धिवादाकडून गूढवादाकडे 


तर्यक्ानक्षेत्रांतील अचाट घेये ! 


विरांघाविकासपद्धाति आजपर्यंतच्या 
तकशाह्मांच्या मूलभूत प्रधान ग्रहीत कृत्या- 
(ष8७) ला खोडून काढते १ निराळें उलटे ग्रहीत- 
कृत्य सांगते, असे हेगेळ व मार्क्सवादी म्हणतात. 
अरिस्दाटलपासून चालत आलिल्या त्कशास्तराचे 
हं प्रंथम ग्रहीत कृत्य तीन प्रकारांनी मांडलेळें असतें $ 
(१) तादात्म्याचा नियम (7% गी विभारिफ, ) 
(२) अविराघाऱचा नियम(18 ० 
लॉक, ) (३) तृतीय राक्ीचा परिहार 
म्व्गैणवंव छांवंती७ ). तादात्म्याचा नियम 
कळ अ ;( 5.) ता मांडतात; अ” 
घिराधाचा नियम "अहा अ नाही अर्से नाही ' 
असा सांडतात; तृतीय राशींचा पारिह्वार “अ व 
अ हून मिन्न अळा दोनच राशी जगताच्या संभव- 
तांत; अ.व अहून मिन्न यांच्या शिवाय तिसरी 
- राशे जगात संभवत नाही | असा मांडतात. 
 सिग्वाटू. यो जमन तर्ववेच्याने या. नियमांचा जों 
अर्थ केला आहे; तो सोपा १ 
त्यामुळें तो वाचकांच्या ' सोयीकारेता थोडक्यांत 
सांगतो, तो असा “ .५अश्वहा प्राणी आहे ' या 
विधारनांतील अश्वाची. 'प्राणिर्पता (मगध) 
निश्चित आहे, अर्से धरूनच. त्या' विधानाशी संबंड 
असा बाकीचा विचार नयालतो. तः विधान डळ- 
प्रळात असढे, तर त्यावर्डून. पुढील विचार करणे 


परंपरागत 
(?०- 


॥01-00॥तॉ- 
र 1७४ ० 


१्डः 


पाया. होय; 'उदा 


हे वाक्य .खरें नार्ही; 


समंजसपणाऱचा अस- । 


शक्‍य नसतें. ते वाक्य डळमळीत आहे, असें 
मानलें तर पुढील निश्रित विचार "कुंठित होतात. 
एका निश्चित विचारावरून दुसरा निश्चित विर्‍चार 
काढण्याचे नियम म्हणजेच तर्कशासत्र होय.?'.' अ... 
आहे? यां वाक्‍यांतींळ निश्चय पुढील. दोन 
प्रकासनी व्यक्त होतो $ (१) अश्व प्राणी आहे, 
असे मनांत . धरलें तर तो प्रांणी नाही. हे घररण 
अशक्य आहि. (२) कारण अश्व हा प्राणी. तरी 
असला पाहिजे किंवा अप्राणी तरी असला पाहिजे; . 
तिसरा प्रकार. संभवत नाही, वरील . तिन्दि न 
नियमांना '-अविरोधाचचा नियम असें . ऐकाच . 


सशेने उल्लोशितां येते. अनुमान काढणे हे तर्क- .. 


शाक्ञारचे कार्य होय; त्याचा हा अविरोधाचा नियम. 
हरणार्थ, प?! आणि 'क' या 


प्राणी 


दोन वाकयांपैकींच एकच वाक्य खरे आहे; परंतु 'प! * 
यावरून असे अंनुमान . 
निवती. की. “क! हे वाक्य खरें आहे. अबी 
अनुमानरीते दोय. टू “वात 

हेगेल व मार्क्सवाद यांर्चे या अविरीघाच्या 


नियमाच्या विरुद्ध म्हणणें आहे. असून अच 


"अळ-3.), असेंहि. म्हणणे बरोबर आहे असें ते 


सांगतात, ' मष्ये. मधु आहे”, ' वृक्ष अदुक्ष 


आहे  ' सॉकेग्सि हा सॉक्रेटिस नाही! ही विघार्ने. 
निरमक व मोण्येपूर्ण माचे. नयेत; असते ' लांचे, 
निक्षून सांगणें आहे. असे निक्षून सांगण्याचे अचाट 


1 


"करखगघरचिछज- हिं ््््म्् शज” 
०202230222 2 


विरोधविकासपद्धाति : बुद्धिवादाकडून गूढवादाकडे 


। 
बैयेभ त रे शानाच्या क्षेत्रांत हेगेल व माक्‍सवादी ... विरोधाचा ॥भैरास म्हणजे जीवनसमाति होय, !? 
णा प्रकट केलें आ जों हेखानो (७. [4पच)णाय०४ट, ७७४1-ऱया] 

९६५३0०४ ) हा मार्क्सवादी ' तक व पेरोघ- _-. 5 नड 

विकास ! या निबंधांत म्हणतो की, “जे आहे तें प्या याचा मागात 

नार्ही; आज जे नाही ते॑ आहे?! अर्से म्ह॒टल्या- 
शिवाय या संतत परिवर्तनशील जेश्वारचे स्वरूप 
भकलनीय ठरत नाही.ठेखानोला मास्कोतील मार्क्त- 
वादी मुख्य घर्मपीठार्ने आतां अमान्य ठराविळे 
आहे, म्हणून. प्रमाणशिरोमाणि एंगूल्सचेंच 
म्हणणे येथे सांगतो, म्हणजे झालें, 


एंगेल्तने पूर्वीच्या तकशात्नाचें मूलभूत ग्रहात 
कृत्य चुकीर्चें ठरविण्याकरितां गतीचा दृष्टान्त दिला, 


फसविले आहे. झीनो (2200) नांवाचा आ्रीक 
तच्वद्शी होऊन गेला. त्याने जे गताीसंत्रंधी कोडे 
मांडळे, त्यांत हा इ. सनाच्या १९ व्या शंतकांतीळ 
“ आपण वस्तूंना स्थातेश्ील व जीवनशून्य ह तय आति या विळा याज, आखत, 

अते. . जवी 1. , तोपय “ वाटतें. “ गति म्हणजे एकाच क्षर्णी त्या स्थळी 
0. ' पयंत समजता. « तापयंत आपण असर्णे व नसर्णे ? हें वाक्‍्यच अर्थध्त्य आहे: तीचं 
त्यांच्यांतील विरोधाच्या पॅचांत सांपडत नार्ही, वस्तू ज्या एका क्षणीं ज्या स्थळीं आहे त्याच क्षणी 


परंतु जेव्हां वस्तुंचा त्यांच्या पारवर्तनमय स्थितींत, त्या स्थळास सोडून दुसऱ्या स्थळी आहे, हे म्हणणे. 


।जेवत ख्पांत, त्या एकमेकांवर. वम करीत [वेचचारास समजु शकत नाही. 
असतांना. आपण विचार करतो, तेव्हां निराळीच वकि उदा त्ये - 
बाजू. घेर्णे प्रात होतें. तेव्हां आपण लगेच विरोधाच्या रा उंदणणे डाले पळ कक वध्यन्याताक 
फॅचांत सांपडतो. साधी गाते. ( ग्प०्पठ्या ठे. म्हणजे क करत क म 
साक्षात्‌ विरे ००पपबिताटा10 ) होय, एकादी म ह > 

कळ, ( ) अ क "शिक गतिमान्‌ * आहे, अर्से म्हणतां येत नाही. त्याच्या 


गातिमान्‌ ८ न्हा स्थळी वद. ठे आहे. दो. वस्त गति. 
असते षः य्य एकाच क्षणी ब्न् त्या 'णप्याच तात्पय॑ अर्स आहे कीं, वस्तूत गति र 
विवारि $ तो 0 लात त्या ही, असते हें लिढधच करतां येत नाहीं. “गति? हा. 

धत. स्थळीं आहे व नाई7 कवळ मतिभ्रम आहे. एंगेल्सला गति हॅ सत्य आहे, . 


ह > वन्य >. तशा त्र 2.९ 
अह ठरतें. विरोध व विरोधपारेहार यांचा क्रम म्हणजे असे मानावयाचे असल्यामुळें, त्याने विचाराची 


ग ळर त ल “२. यय डौ कं रं 9 हे> ४) 
गति होय, म्हणून वस्तास्यितीांतच मूर्तिमंत विरोध गति कुंठित करणारी विम्रतिपात्ते (०२००४१वॉंटध०0) . 


असता, अर्से म्हणावे लागतें.,....साधी स्थलांतर हीकारडी व सगळ्या विचारखृष्टीचा आघार नन 


करविणाररी यांत्रिक पद्धर्तांची ग्राते जर विरोधम़य 
असते,तर भौतिक वस्तुंच्या उच्चतर स्वरूपांत, विशेर्षे- क््डाः नं 
तर भोतेक वस्तूंच्या उच्चत ी गतीची व्याख्या बदलली कीं,झ्ीनोचा पॅच सुटतो, 


करून ' सेंद्रिय जीवनरूपांत व विकासमयतेंत ही क या पाळा रावत, 
, विराधपूर्णता असते, हे म्हणणे अधिकच खरे 'गाति! ही कल्पना 'कोणत्याहि स्थळी व काळा राहण 
वड र ल या कल्पनेच्या विरोधी नाहीं.गाते म्हणजे क्रमार्ने अनेक 
कालखंडांत अनेक स्थळी राहण्यास लावणारा वस्तु- . 


मानलें पाहिजे. ..,..जावन म्हणजे अगदी असेच 


यांत मोठार्‍च चूक झाळी आहे. त्या दृष्टान्ता्न त्याला 


स्थळी अमुक क्षेणीं आहे अर्से जर म्हटले तर ती. 


का, जावेत बस्तु प्रत्येक क्षणा स्वतःच्या घर्म, प्रश्न एवढाच शिलछ़क राहतो. की,.* गति डी ्ि 


स्वरूपांत तचि आहे व स्वतःहून अन्य आहे 


नन 


७2 ०0९०९७ ०. छ९टप]81 7९ 


र, 1 आ विर ल 1 १105; 06 81670१ ॥0॥8 
ठार 8 प्डयपींटत छत. ए98 


विद्याधर! ०७७०७७७ 18 00९ ० ग्री कती चा 
थपवेद्व्७ु, या ७ 80ऱ ० पम्प्ठाय. क ९ क छा 0ां९ 
ए॥606 » क र 5 €ए९॥ (0 8017. ण ढु १) 1 
यमन अवललर यी ग, 5०७ “ फश शिभारगर ग पब्डय ”, 0. 98 
न्य डं क 5 3 भं 


१७, : 


0 107001९118. 


नेव, ३ 


"करखगघर्ल ण मि, 
-रढड्टण४तथदधन ” 
नि 21. रत्ना 


“चसर४0 


1९ मिथ्टथांछा] एप ला1० ०£ ७८. 


न्तेः 


ल्क क्ापा०१॥ा० केल क््स्स्म््म्म्क््स्स 


न्परिवतनश्लील आहे, असा निणय अता 


अहे. माक्‍पवादा व ह 


नेदभारंत 


या. कल्पनेच्या विरुद्ध * स्थिति ! ही कल्पना आहे. 
हा विराध कसा सोडवावयाचा यास उत्तर असें 
वां गाते ? या कल्पनेंत अनेक कालखंड व अनेक 
दूथळखंड असतात; त्यांतील एका स्थलखडांत 
अनेक कालखंडांतील “ स्थिति? हीच “गाति ! 
याः कल्पनेशी विरुद्ध आहे; सर्व स्थित्ते नव्हे. 
गतीचा अभाव स्थितीच्या कल्पनेत मानण्याची 
रारज. नार्दी. । 

झीनोचे मत असें होते की, सर्वे गाति हा 
आभास आहे, या गत्याभासाचे उत्कृष्ट उदाहरण 
आधुनिक छठिनेमा-चित्रपटांतील गत्याभास होय. 
त्यांत. चित्र बदलतात, त्यामुळे गतीचा आभास 
निमोण होतो. त्यांत गाते आभासमयं असली 
तर्थ चिर्त्रे सत्य असतात. व्हाईंटहेडच्या क्षणाच्या 
व्याख्येप्रमाणे विश्वांतील सवच गाते ह्या आभास 


, ठरतो; त्याने झीनोचे मत ग्राह्य घरळेळं दिसतें. 


बोध्दांचेंह्रि झीनोप्रमा्णेंच मत होते. 
€ आढे !-' नाहीं ! दोन्हीहि सापेक्षतेने खरी 


विश्व संतत व अविरत परिवतंनशील आढ; या 
परिवंवन्लीलळ विश्वतत्यास अतुसरून निमाण 


'झांळेल्या. आंवदयकतेची पूर्ति लुर्ने तर्कशास्र कल 


शक्त नाही. हें कार्य विरोधविकासपद्धतीच करू 
शकते, असा अनेक माकछवाद्यांचा दावा आहे 
स्यांत मूलभूत दोप्र आहे, तो अता 

विश्व कर्ते आहे,ते स्थिर आहि काँ पारवतनशाळ 
आहे, इत्यादि वस्तुवेप्रयक विचार!च्या निर्णयांवर 


तर्कशात्ञ अवलंबून नसतें. तुम्ही कताहहे निणय 
काढा, एका विचारापासून दुसरा विचार याऱ्य 


रीतीर्ने कसा काढावा, याचे नियम तकशात्न सांगर्त, 


मिश्व स्थिर आहे, असा निणय असो अथवा विध 
तो निणय 


काढण्याची योग्य रीति सांगणें हें तकशात्लांच कास 


त$%शात्त्राचा आधार समजतात; परठु उलट त ढे 
झाल्ञद्वाराच विराघविकातपद्वाते बराबर आहे क॑ 
नाही हे. तपासावे लागेल, विशेधविकासपद्धतांस 
त$शात्लाचे नियम जर लागू करावयाचे नसत! € 
तर: त्याठंबर्घी:साधकबांधक- चचा 


ग]ेळ विराधविकासपद्धतास 


चं. असंभवर्नाय . 


ठरेलं, तकंशास्र हें विचारांच्या किंवा श्ञानाच्यां 
सुसंगतीर्ने [नियम कथन करणारें शाह्ल आहे. विचार 
कशाऱचाहि करा, व कांहीहि ठरवा, केवळ, विचार- 
संगर्तांच्या तत्त्वांचे पालन करण्याची जबाबदाररी 
तकेशात्त पत्करीत असतें. विचांरसंगतीचे तत्त्वच. 
जर उखड्डून टाकळे, तर वेचारिक बेबंदशाही उत्पन्न 
होऊन बुदर्न्चि कार्यच स्थगित होईल, जगत्‌ सारखे . 
बदलते, विश्वांत कार्यकारणभाव आहे असे. विचार 
गोतम व भारिस्टोटल इत्यादिकांच्या वेळींहि दोते 
विश्वांताळ सव अस्तित्वच क्षणिक म्हणजे -प्रतिक्षण- 
विनाशी आहे, अर्से मानणारे बोढ होते. त्यांनी 
आपल्या तर्कशास्रांत अविरोघाचा सिद्धांत मूलभूत 
म्हणूनच मानला होता, अविरोधाऱचा सिद्धांत मानला 
नाहीं तर ज्ञान होण्याची क्रियाच कुंठित होईल; . 
कोणतेंहि विधान एकदम खरं.आहे व खोटें आहे, . 
अर्से दुहेरी म्हणणें बरोबर ठरून उन्मत्तप्रलापाची 


प्रतिष्ठाचच वःढेल र 


एंगेल्सच्या मागील उताऱ्यांतील विधानाचा आधिक 
खोलांत जाऊन विचार केला. तर त्यांतून. एक 
मयकर वैचारिक अनवस्था कशी ओढवते हे प्रतीत 
होईल. द्रव्य एका'च क्षणी परस्परविराधी अवस्थेत 
राहतें, असें त्या म्हणण्याचे तात्पयं आहे. त्याप्रमाणे 
भांडवलशाही समाजव्यवस्था हीच. कम्युनिझमचचा 
स्थति आहें, असे म्हणावें लागेल, क्रांति व प्राति- 
क्राते एकाच क्षणी समाजाला लागूं पडतील, 
रशियांत क्रांति झाली आहे या विंधानाबरोबरच 
। राशयांत प्रतिक्रांति झाला आहे? हें विधान सार्व 
सत्य व तुल्यबळ मानावें लागेल, तात्पर्य, स्थितीचे 


तक्षणात्ञ वेगळें व परिवर्तनशील्तेरचे. निराळे, 


म्हणणें शुद्ध वेडगळपणांर्चें आहे« ताच वस्तु सुंदर .. 


"व कुरूप, असे. म्हणतां: येते, परंतु त्यांत. कालभद : 


ग्रहीतं घंरावा लागतो.” तारुण्यांत सुंद्र व : वृद्ध-- 
रुग्णावस्थेत कुरूप, अशी व्यवस्था सांगावी लागते 


' एकच वस्तु विष व अम्रृत, असें सांगतां येते; त्यांत 


परिस्थितिभेद किंवा वस्तुपारेणामभेद' ग्हत घरावा 
लागतो. “आस्त' व 'नार्तत? असें- एकदम 
एकाच वस्तूसंबंधी म्हणतांना “ कशाच्या अपेक्षेने? | 
हं गोमते. असत, एगस्सनच" नकाराचा ' नकार'* 
(०९४७0०० ९ 9९28170 )/ह्या मुद्यावर प्रतिपादन 


भः 


0. 


वि्रिधाविकापध्दाते 
करतांन! गर्भित सापेक्षतेचा खुलासा 
केळा आहे. तत्त्वदशनासवर्धी तो म्हणतो : 


तत्वदशन ( छ]०ण॥7 ) आतां नष्ट झाले 
आहे व “शाबूत राहिल आहे, ? यांतील सहृद्दशना 
आढळणारा विराध पुढील वाक्याने काढून टाकला; 
तें नष्ट झाले, यान्या अथं, त्याचा बाह्याकार 
(पण ) नष्ट झाला; तें शाबून आहे, याचा अर्थ, 
त्याचे सार (०००(७॥४) सुरक्षित आहे, ' आतां मूळ 
याक्यास अलंकारपूणता येऊन त्याचा शामा दसु 

' ळागते. हा विराधाळकार राखण्याच्या विरुद्ध तके 
शास्र खास नाही, त्य़ाकारितां. त॑ मुळापासून 
बंदलण्याची गरज नाही. 


विराधविकासपद्धतीतील या. भयंकर घाष्ट्यीची 


परंपरा भारतीय नन तकेवेच्यांपर्यंत 
पोचचवितां येते. त्यांनींहि “ घटः अघटः ' असा 
विराध. मांडतां येतो, अर्स म्हटलें आहे; परंतु 


सापेक्षता स्प्हात धरली आहे, त्यास त व्यपेक्षाभद 
म्हणतात. त्यांच्या या पद्तीस स्यादूवाद अश सा 
आहे. अश्व आहे व नार्ही, हे विधान बराबर आहे; 
परंतु त्यांत आधिक भर घातल्यावरच त॑ बराबर 
आहे, ग्रामांत अश्व आहे, वनांत नाही; आराम 
व वन ही व्यपेक्षा भिन्न आहे. द्रव्य, काल, क्षेत्र व 
स्वभाव . यांच्या भेदामुळें विरोधपूण 'वाक्य़ सह्य 
ठरते. 
ओऑरिस्टाटलपासून चाळत आलेले तकशाल्ल वाश 
आहे, असा आक्षिप लड ्रेकनच्या काळापासून 
घेत आले आहित. मार्क्सवाद्यांनी 'याचा गवगवा! 
खूप केला, एवढेंच. जुन्या तक्रद्याछा'चा वांझपणा 
मान्यं-केला तरी त्याचें थुध्दत्व कमी होत नाह, ह 
तितकेच खरे आहे.पंरखितैनशील वेचित्र्यपूर्ण जगता'च 
नवे नवे नियम शोधून काढण्याकरिता तकशात्राचा 
एक नवी 'ह्याखा बेकन, मिळ इत्याद तार्किकांनी 
निर्माण केली. प्रयोग व अनुमवसंम्रह करून सामान्य 
नियमांचा शोध करण्याची रीति सांगणार ह नव 
आगमंनात्मेक ( पातणए०1ए० ) तकास्र आवर 
घाच्या ग्रंहीतकृत्यास स्वीकारंतंच; त्याचा बाध 
करात नार्ही, जुने तकद्यास्त्र निडातपर एंकस्थान 
स्थित आंत्मितनपरायण . व्यक्तींच्या मननाल पुरे 
पडत, होते. हॅ नवे तर्कशास्त्र प्रयोगान १ अन्वेषणान 


$- बुघ्दिवादाकडून गूढवादाकडे 


"सिध्द होणाऱ्या नित्य. वार्धिष्णु विद्यांच्या $उपासंनेन 


साधन बनलें आहे. विरोधाविकासपध्दाते 'विज्तानसहा- 
यक कशी बनते है 
आले नाहीं. ही पद्धाते विज्ञानाचे उच्चतर सोघन 
बनविण्याकरितां विज्ञानसंक्यीधनास उपकारक कल्प- 
नांची तपद्षीलवार मांडणी केली पाहिजे, तोपर्यंत 


ही पद्धातिसुद्धां या क्षेत्रांत वांझच राहीळ. 
' विरोधा ! चे भिन्न अर्थ 

एंगेल्सू्ने विराधविकासपडधतांचे तीन नियम 
निवडून काढले आहेत. त्यांतील पाहिला नियमच 
अत्यंत मूलभून होय; तोच या.पद्धतीचे प्राणबोज 
आहे. त्याचा संबेंब तकशास्त्राच्या गण्हातक्तत्याशा 


पॉन्चतो- तकेशास्त्राचें ग्रहीत कृत्य हा वस्तुतत्त्वदशे 
ना( ००००९५४ )च्या चर्चचा विषय असता, त्याची 


तपासणी त्यांत होते. वस्तूचे स्वरूप 
वेराधात्मक आहे की अविराधात्मक -आहे 
तो ..तंक 


हा वस्तुतत्त्दशनांचा प्रश्न आहे 
शास्त्राचा नाही, किंवा ज्ञानोपपत्तीचा म्हणजे 
प्रमाणविद्ये-( 117007१ र्थ ४००क]७0९० )चा. नाहीं 
लेनिन म्हणतो कीं, विराघाविकासपद्धति ही भ्रष्ट 
ज्ञानोपपात्ति आहे. हे त्याच म्हणणे ज्ञानोपपत्तीच्या 


शास्त्राचा जा मया 


मात्र कोणासाहे सिध्द करतां! 


दा आहिं त्या मर्यादेत नाट बसत... 
सगीसामान्य विकासाचे नियम. .शञानाच्या . 


नाही. 
नीट लागूं पडतील. - म्हणून तं नियम. खास 
ज्ञानोपपात्ते सांगणाऱ्या शास्त्राचा विषय होऊ शकंत 
नाहीत.  तर्कशात् (7.०ट्टांठ ), वस्तुतक्वद्शन 
(051००४४ ) व प्रमाणाविद्या ( उफ्ार्डश0०1०९४ ) 
यांच्या स्पष्ट विषयंमयादांची . -दललागरी 
नं घेतल्या पळ माक्‍सवाद्यारनी -, 


विराघाविकासपद्धतींत फार'घोटाळा. माजावला आहे 
वस्तुतः विराघविकासपदतीचचा. प्राणभूत [नियम हा 


वस्तुतक््वदशीनाचा विषय आहे दो वयम 
लेनिनच्या शब्दांत असा सांगतां येतो: "' निवेरीत 
जा कावे. ( 07००९७७९७ ) चालडही असतात. जी 
ह्द्ये 0101011078 ) 'आहत्तित्वांत येतात, तीं 
सर्वी एकमेकांपासून मित्न व विरुद अशा प्रदसीनी 
भरली असतात. त्या “कायाताल व हृत््यांताठ या 
विरांधी प्रदृत्तांची एकता व सढझता ओळलल्यानच 


१ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नेबभारत 


निसगोरचें शान प्राप्त होऊं शक्त, वस्तूंवील विरुद्दां- 
शांमध्ये ( ०00०81(63 )एका परान एकरूपता असते, 
ती एकरूपता ( ण्ण7 ) तात्पुरती, सापेक्ष, पोपा- 
धिक (९००तें०॥७]) अकते;व झगडा (७पट्ट्ा०) 
निरपेक्ष व कायम सुरू असतो; कारण गति वा 
बिकास संततपर्णे व निरपेक्षपर्ण चाललेला अततो.!* 


विरोधाविकरासपध्दतींचा हा प्राणभरूत शिद्ांत 
थोडक्यांत असा मांडतात! वस्तूंतील विरुध्द दंद्रांच्या 
मध्यें एकता व झगडा चालविणारा विरोध अततो; 
बिरोध प्रकर्षांच्या परमावधीस गेल्यावर वस्तूचे पूर्ण 
रूपांतर होते. 
या नियमांतीळ “विराध'या शब्दाच्या अथाचा स्पष्ट 
व निश्चित उलगडा व्याख्या मांडून कोणाच केलेला 
आढळत नाहीं. विराधाची देगेळ, माकते, एंगेल्व व 
लेनिन यांनी दिलेली उदाहरणे विराधाचे भिन्न 


भिन्न अर्थ दर्शित करतात, असर्णे व नसर्णे ( भाव 


ब अभाव); तैं व त्याहून अन्य (उदा० घट व 
अघट); हा एक विरोधाचा अथ असतो, या 
दवंदांतील विराधा-( 0००४४ता०109 )चीं दशकदि 
कांही उदाहरणे आहेत; हा ग्हात धरला तर 
त्याच्याशी * झगडा ? या कल्पनेचा संबंध पो'चत 
नाहीं. “या भांड्यांत पाणी आहे. ''व “ या 
भांड्यांत पाणी नार्ही ?? ही वाक्ये विराधी आद्ित, 
परंतु त्यांत झगडा नाहीं. “ लोखंड असुवर्ण म्हणजे 
तुवर्णाहून अन्य आहे?” या वाक्यांतील अन्यत्वरूपा 
विराघ झगडा दर्रित करीत नाहीं, लोखंड व सुवर्ण 
यांच्यांत झगडा आदे, हं कोणत्या अर्थाने म्हणतां 
येईल £ विराघविकासपद्धतींतीळ अशा विरोधाचे 
छुंक उदाहरण हेगेळनें शरि तें आहे ते म्हणजे 
सत्‌ ( 0न॥९८्टो) व असत्‌ “ 0०(ेथ्ंपष्ट १ या 
दृंदार्चे, एकसमयावच्छेदॅकरून सहभावाने एकत्र न 
राहणारे घर्म म्हणजे विराधी घर्मरअसा बिराधाचा 
दुसरा अर्थ कांही उदाहरणांवरून सचेत हात 
उदांहरणार्थ,वस्तूची बीजावस्था,अकुरावस्या कद 
वस्था किंवा अणूचा संयोग(९०पागं॥७1०7) व ५” 
(५७७००1७107) हे विरुद्ध धम होत. संयोग र्र 
असेल तेव्हां वियोग अतणार नाह!” क्रिया व प्राते- 
क्रिया, आकषण व प्रातिसारण ही दंळेदि याच 
विराधाचीआधिक समर्पक उदादरणे हात. विराधाचा 


तिसरा अर्थ आहिनकुलवत्‌ वध्यघातकभाव होय. 
हवाच अर्थ माक्‍तवादांतील अनेक दृन्दांना लागूं 
पडतो. वर्गविग्रह्माच्या कल्पनेत या अथॉला महत्त्व 
आहे. भांडवलदारी समाजव्यवस्था व उत्पादक 
सामथ्ये यांच्यांत वध्यघातकभावरूप विरोध आहे. 
ही सामथ्ये विशिष्ट मयीदेपर्यथंत वाढल्यावर भांड- 
वलदारी व्यवस्था नष्ट करून समाजवादी क्रांते 
करतात, विरोधाचा एथकूपणा (विर्णी9/०९००७) 
असाहि एक अथ असावा, अर्से दिसते. भाषत 
तसा अथे रूढ नाहीं, हे. खर॑ आहे.  विराधाचं 
पाहिळेच तीन अथे प्रासेद्ध आहेत, ते लागूं पडत 
नाहींत, अशी उदाहरणें हेगेळ व माक्‍सवादी यांनी 
दिळी आहेत.उदाहरणार्थ,*घनाविद्युत्‌ ब कुणाविद्युत्‌, 
हे उदाहरण लेनिनचे आहे. धनविद्युत्‌ व कण- 
विद्युत्‌ एथक्‌पर्णे वास करत]त; एकत्र समप्रमाणांत 
'आल्यास लय पावतात. मूलद्रव्यांत विद्युदणु घटक 
म्हणून वसत असतात. तेथे त्यांच्यांत झगडा असतो, 
अर्से म्हणण्यापेक्षा सहकायच असतें असं म्हणर्णे 'चांगर्ले 
शोभेळ:कारण त्यामुळेच मूलद्रव्यांचे अस्तित्व असते, 


विरोधाबिकासवाद कीं गूढवाद ! 

परस्परांशी सापेक्ष अशा कल्पनांच्या . दंदांचे 
ब्रिरोधी ( ००००७७ ) म्हणून उंध्दरण माक्‍संवादी 
करतात. उदाहरणार्थ, सामान्य ९४५५६] ) व 
विशेष (पटा), 'सॉक्रेटिस' हा विशेष आणि 
“माणूस? हा सामान्य, या सामान्य-विशेषांच्यामध्ये 
विरोध आहे, अर्ले म्हणतात, म्हणजे काय ! सॉक्रेटिस 
माणूस भाहे! असें म्हणण्यांत विरोध आहे; कारण 
विशेषाळाच सामान्यवाचक. नाम लावले आहे. हा 
विरोध उकरून काढलेला विरोध आहे. हा सापेक्ष 
नामें आहेत; त्यांची सापेक्षता वा परस्पराधीनता 
हच महत्वाची आहे. लेनिन म्हणतो कीं, दृंदांचा 
विराध निरपेक्षपर्णे संतत झगड्याने भरळेळा असतो. 
सामान्य व विशेष य़ा दृन्दांत संतत . झगडा. आहे, 
यांचा अथ अगम्यचे. आहे. द्रष्टा व॑ ! दृदय 
(भ्णॉग० & ०४०० ), कार्य व. कारण, 
बाह्याकार व सार ( ४0" & ०0011 ).या 


दंदांचा आपसांत संबंध परस्परपूरकतेचा आहे. . 
त्यांच्यांत भिन्नता आहे. परंतु झगडा आहे,. अर्से 


, क७ 


विरांधाविकासपध्दाति : बुध्दिवादाकडून गूढवादाकडे 


) 
करस म्हणावयाचे ! लेनिनर्ने दिळेळें दुसरे उदाहरण 
गाणितांतील -- व -. या दृन्दांत झगडा कोठून 
काढावयाचा ? त्यांत विरुद्धता आहे, हँ म्हणणें 
ठीक आहे. लेनिन म्हणतो की घटकभूत दंदांतील 
एकता ( प्णा!४ ) तात्पुरती आहे, झगडा कायम'चा 
आहे. सामाजेक संबंध व उत्पादनसामधथ्ये हे दद 
एकमेकांवर अवलंबून आहे, त्यांत एकता (पप्पॉण) 
आहे. सामाजिक संबंध हा आकार (1०१०) व 
उत्पादनसामध्य़े हे. सार ( ९०भ्र४) आहे. 
आकारावांचून सार व सारांवांचून आकार आहे, 
असे एकहि उदाहरण सांपड्टे शकत नाही, अशा 
स्थितींत एकता ही तात्पुरती व झगडा कायमचा, 
हॅ म्हणणे निर्थक आहे. एकता बदलते, तसा 
झगडाहि बदलतो. कांहीं कालपर्यंत एकता व कांहीं 
कालपर्यंत झगडा हे म्हणणें आधिक सयुक्तिक होथ. 
तात्पर्य, विराघविकासपध्दतार्चि व्यवास्थित एथकरण 
करूं लागल्यास हा एक विसंगर्तानें भरलेला विचित्र 
गूढवाद आहे, असेच समजून येईल. या गूढ- 
विद्येच्या प्राप्तीकारेतां छेनिनम्राड विद्यापीठांतील 
आचायीना भ्रध्दाभक्तिसमान्वित हऊन शोरण 
गेल्यास गुरुकृपा होऊन प्रकाश पडला तरच पडेल. 


पक्ष, प्रातेपक्ष आणि समन्वय ( 110085 अ. ि- 
पाह्डंऊ 8711108518) हीं त्रिकोटिव्यवस्था विरोघ- 
विकासपध्दतरनि स्पष्ट स्वरूप आहि. ही व्यवस्था 
विश्वव्यापी मानळी आहे. पक्ष व प्रातेपक्ष या दृन्द्वांच्या 
झंगडंयावर व एंकतेवर वस्तूची प्रगाते व स्थिति 
अवलंबून असते, असे समजतात. माक्‍सैवादी अथे- 
शास्त्रांत उत्पादन व विभजन किंवा मागणी व पुर 
बठा इत्यादि अनेक द्दे सांपडतात. त्यांत पक्ष 
कोणता व प्रात्तेपक्ष कोणता, हँ निश्चित 
करण्याक्त कांहीहि प्रमाण मिळत नार्ही. ही द्न्दॅ 
परस्परावलंबी आहेत. एवढेच दिसतें. त्यांच्यांत 
कायम विराध आहे, म्हणजे काय १ त्यांच्यांत 
कित्येकदां विरोध येतो, . ह मात्र खरे आहे. पुष्कळ 
उत्पादन करून विभजन थोडें केल्यास कालान्तरानें 
उत्पादनांत घट करावी लागते. पुरवठा 
पुषकळ व मागणी थोडी होत असल्यात 
पुरबठाहि कमी व्हावयास , ळागतो* म्ह 
य़ा दोन द्वद्वांत एकमेकांची. वृध्दि व एकमेकांचा 


अनुक्रमणिका 


ऱ्हास करण्या'चा स्वभावघमे आहे. म्हणजे विरोधाचा 
हा एक आधिक अर्थ यांत सांपडतो . इंदें एकमेकांची 
वृध्दि करतात व एकमेकांचा ऱ्हासदि करतात, 
एकमेकांचा ऱ्हास करतात म्हणून तीं विरोर्धा 
( ००४०अ७) होत. दंदवांच्यामध्ये परस्परवृाध्दे- 
ऱ्हासकरत्व हा महत्वाचा घम सांपडतो. 'विरोध- 
विकासपध्दतीर्ने दे एक महत्वाचे तत्त्व निदर्शनास 
आणले आहे. * 

सामाजिक तत्तज्ञानांताळ सुप्रासिध्द दंद्द म्हणजे 
मांडवळदारवग॑ व कामगारवर्ग होय. त्यांच्यांत 
परस्परांची द्ृध्दि किंवा ऱ्हास करण्याचा स्वभाव 


आहि, परंतु त्यांत पक्ष कोणता . .व 
प्रतिपक्ष कोणता हे कर्से  ओळखावयारचे 
दोन्दींहि. ' समकालीनची व्दद्रें होत. म्हणून 


अगोदरचा पक्ष व नंतरचा प्रतिपक्ष असेहि त्यांच्या- 
विंषर्यी म्हणतां येत नाहीं, 


त्रिकोरिव्यवस्थेंतील ओढाताण 


भौतिक द्रव्यांच्या अनेक घटना पक्ष-प्रातेपक्ष- 
समन्वय अक्या त्रिकोटिव्यवर्स्थत सामावितां येत 
नाहींत. हेडोजन व ऑक्सिजन हे जलाचे. घटक 
आहेत. व्यांस द्र ही संज्ञा लागूं पडत नाहीं. 
- दृंद्वांतील प्रत्येक कक्षा अन्यसापेक्ष असते.. वरील 
जोडी सर्वत्र सापेक्षतया राहत नाही; विलगपणेंहि 
पुष्कळ ठिकाणी असते. कार्बन, हेडोजन, ऑकित्तजन 
हे तीन प्राथामैक सुराद्रव्यांचे घटक आह्वित ,त्यांना 
द्वंद्ाची पारिमाषा दोनपेक्षा. आधिक संख्या 
असल्यामुळे उपयुक्त नाही. स्रीबीज व पपुंब्राज 
यांच्या विशिष्ट संयोगाने गभ बनतो. यांत . पक्ष 
कोणता व प्रतिपक्ष कोणता ! ५, 
घटक पदाथीरचें अमुक एक विशिष्ट पाश्‍्माण 
0१01/1१10/ 3) असेल तर अमूक एंक विशिष्ट गुण- 
कार्य € पण्बगॅए ) उत्पन्न होतें; एका विशिष्ट 
उष्णंतामानांत जलार्चे हिम बनते व. दुसऱ्या एका 
विशिष्ट उष्णतामानांत॑ वाफ बनते. येथे परिमाण व 
गुणंकार्य यांच्यांपिकी पंक्ष व प्रतिपक्ष कर्स ठराविणार ! 
वं त्यांच्यांत झगडा कसा दाखावणार १ ज्या.उष्णता- 
मांनार्ने जळांची वाफ बनते व जलत्व नष्ट हातें 
त्या उष्णतामानाचा जेलत्व या गुणाशी पूर्ण विराघ 


| 0 
* 


२१ 


: कला व धर्म हें पक्ष व प्रतिपक्ष र 


नंदभारतं 


आहे. म्हणजे ते सद्दमावी असू, शकत नाहीत, पण 
त्यांच्यांत झगडा नाहीं, तर्सेच त्यांच्यांत पक्ष १ 
प्रतिपक्ष असाहि संबंध आहे,असे म्हणतां येत नार्ही. 
कारण भांडवलदाखगे व कामगारवगे या 
दंद्वाप्रमाणे त्यांचे साहचर्य नादी; किंत्रा केव्हांहि 
एकता ( प्णा7) नार्ही, पक्ष व प्रतिपक्ष यांच्यांत 
केव्हां तरी ब कोर्ठे तरी एकता असावी लागते. 


मूलद्रव्यांच्या योगानें रासायनिक द्रव्ये बनतात. 
मूलद्रव्य व रासायानिक द्रव्य यांच्यांत पक्ष व प्राते- 
पक्ष असा संबंध कसा निश्चित करावयाचा ! 
कारण यांच्यांत विराघ सिद्ध कर्ण दुेट 
-आहे. 

लेनिनर्चे एक समन्वया (870९७) रचे उदा- 
हरण प्रातिद्ध आहे; ते अर्से तो म्हणतो-माक्‍्सवाद 
हा इांस्िश अर्थशास्त्राचा, फ्रेंच कल्सनारम्य 
समाजवादाचा व जमन तत्वददीनांचा समन्वय 
आहि. यांतील पक्ष व प्रातिपक्ष अर्क दृन्द क्स 
दाखाविणार ! हा समन्वय तान पदा्थींचा आहे, 
दोन पदाथोर्‍चा नव्हे. 

'तात्पये,  त्रिकोटिग्यवस्था ही एक ओढून* 
ताणून सर्वव्यापी ठराविळेळी व्यवस्था आहे. 
या सांचेब्रद पद्धतीत विश्वसंस्था व इति 
दवासांतीळ सर्व घटना कोंबून बसविण्याचा 
्र्यत्नं अनेकदां विफल होतो. रसेलनें अत्यंत 
वोचकपर्गे यासंबंधी म्हटलें आहे. तो म्हणतो $ 
: सरंजामदार (पक्ष), भांडवलशाही 
कम्यूनिझम ( समन्वय ) द्वीच त्रिकीटिंग्यवस्था 
माक्हेंबादास अभिप्रेत आहे. ” कारण क्रांतिकारक 
क॑म्युनिस्टपक्षाळा एवढ्यांत'च बौध्दिक प्रचार भरपूर 
करतां येतो. 
हेगेळचीहि त्रिकोटिव्यवस्थेची अनेक उदाहरणे 


6६१४३१ 


नीटरीतानें त्या पध्दतीने उल योड 
नाहीत. त्याची कला, घर्म व तखशञान' ह तिक 
( पणं&0 ) प्रतिध्द आहे. 


पक्ष व प्रतिपक्ष असून ततल 
दृणून कसे मानावयाचे 


व॒ तश्तवज्ञान हा कला-व-घर्मरूपी दुंद्वाचा समन्वय 


होय, हें कर्ते पिध्द करावयाच | 


अनुक्रमणिका 


( प्रतिपक्ष ) व. 


हेगेलनें सांगितलेली दुसरी अत्यंत वरिष्ठ त्रिकीटि 
म्हणजे अव्यक्त बुध्दितत्व ( 8059780 10९9801), 
निसर्ग ( अ&!प्प) व चैतन्य ( आं) होत. 
अव्यक्त बु्दितस्त्वांतत निसगी ( भौतिक विश्व.) 
अस्तित्वांत येते व बुध्दितत्व आणि निसगे यांचा 
महासमन्वय चितन्यांत म्हणजे पूणे ब्रह्मांत होतो. 
अव्यक्त घुध्दितत्त्वांतुन निसगे ( भौतिक विश्व ) हा 
हा प्रतिपक्ष कसा .निष्यन्न होतो, हॅच शुध्द तार्किक 
संगतीस॑ निश्चित . करतां येत नार्ही. गाणितांतील 
एकत्वादि शुध्द संख्या म्हणजे अव्यक्त "बुद्धितच्वाचं - 
उदाहरण होय. शुद्ध संख्या ज्यांत पव्यक्ष पाहतां 
येते अद्या निसगीतीलळ गाय, घोडा, आंबे इत्यादि 
वस्तू होत. म्हणून, अव्यक्त बौध्दिक कव्पनां्शी 
मूर्तिमंत निसर्ग कसा संबंध्द्‌ आहे, दे समजतें. परंतु 
बौध्दिक कल्पनांतून म्रू्तिमंत निसगे 
येत नादी. हेंगेलवर मुख्य जबाबदारी निसर्गाचं 
बौद्विक कल्पना-( १५०५ )मूलक आस्तित्व सिध्द 
करण्याची आहे. ती. त्याला पार पाडतां. आली 
नाही म्हणून ब्रंडूडेने त्याच्याबद्दल म्हटलें आहे, 
तें बराबर 
मूतिर्हान, 
अर्से तो म्हणतो. 


माक्‍सेच्या समाजशांद्यांतलें वरिष्ठ डन्द 


हृंगेळ सोडून पुन्हा माक्‍सेवादाच्या विराघ- 


 विकासपद्धर्ताकडेच वळणे बरें. कारण या पध्दतीचा 
बोलबाला माकपैवाद्यांनींच फार केला आहे. मार्क्स- 


च्या समाजद्यात्नांतळे वरिष्ठ दद उत्पादकसामर्थ्ये व 
सामाजैक संबंध हॅ. होय, : या इंद्राचा 'औतमः सम- 
न्वय कम्यूनिझम्‌ हातो. कम्यूनिझममध्यें या दंदाचचा 


झगडा छमतो कीं नाहीं असा मरमस्पशी प्रश्न उप- 


स्थित होतो. उत्पादकसामर्थ्ये व सामाजेक: संबंध 


यांचे परस्पंरावळेबित्व आहे; यांबद्दल कोणीहि वाद 


: करण्याचे कारण नाहीं, त्यांचा 'विराधंहि..अनेक 

त > - ९ 
निदर्शनात येती. भांडवलदारी 
समाजव्यवस्थेत उत्पादनसामध्ये वाढतां. वाढता ' 


स्थितींच्यामध्ये 


अश्या मथीदेपयैत पोचतात कीं शेवटी विद्यमान सामा- 
जिक संबैधांच्या मठ्ठादा त्यांना अपुऱ्या होतात. त्या 


अपुऱ्या मयीदाःअसह्य. हातात तेव्हां त्यांचे विदारण 


२्थ 


राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


अस्तितलांत. 


आहे : 'हेगेळर्चे सत्य म्हणजे रक्तमांसंहीन | 
स्पर्शहीन अदला, पोकळ कल्पना होत! 


प कालवड 


रि 

उत्पादनस्ञामर्थ्ये ( उदा०कामगार वर्ग) करतात व 
क्रांति होते. परंतु पुढे कम्युनिस्ट क्रांति 
सिद्ध झाल्यावर ह्वा. उत्पांदकसामथ्ये व सामाजिक 
शब्रंध विरोध टाकून परस्परपूरक बनतात असें 

मानलें पाहिजे. कारण ती मानवाची मोक्षावस्था 
आहे. तेथेतुद्धां विराघ सजीवपर्णे कार्यकारी बनत 

असेळ, तर हा मोक्ष न ठरतां, तात्पुरती इष्टस्थाति 

ठरेळ, विराघ मावळूं लागत असेल तर विरोध 

विकासपध्दाते कम्युनिझमच्या त्थितीस लागू पडे- । 
नाशी होते, असें म्हणणें प्राप्त होतें. 


परिमाण आणि युण यांचा संबंध 


हेगेल व माठ यांच्या अनुसारानें एंगेल्सर्ने 
विरोधाविकासपध्दतीचे दोन उपासिध्दांत सांगितले 
आहेत. त्यांपैकीं पहिला असा 4 वस्तूंची परिमाणे 
विशिष्ट मयीदेच्या बाहेर नवीन गुणघमीत रूपांतर 
पावतात; उलट नवीन गुणघमे वस्तूच्या ठिकाणी 
नवीन पारिमाणें निर्माण करतात. 


' पदार्थविज्ञान व रसायनविज्ञान यांत या निय- 
मार्चा उदाहरणे मुबलक प्रमाणांत , सांपडतात. 
उष्णतामान दांभरापुढे॑ गेळे॑ म्हणजें पाण्या*ची 
वाफ बनते; व शून्यावर आले म्हणजे ह्मि' 
बनर्ते. कार्बन १, र, ३». ४, (९५ 
हेड्रोजन .२, ४, ६, ८, १०, व ऑक्सिजन २ 
या पॉरेमफ्ांत क्रमार्ने बदल केल्यास त्यांच्या 
संयोगाने फामिक, असेटिक, प्रापिओनिक, बीटिरिक 
व व्हेलरिक ओसिडें बनतात, अर्शी पुष्कळ 
उदाहरणे आहेत. 

माक्‍तर्ने अर्थक्षास्त्रांत ह्या 
महत्त्व दिलें आहे. कमीत कमी अर्छक ह्तके 
रुपये असल्याशिवाय छापखाना बनविणारे * भांड" 
बल ? होत नाद्दी. छापखान्यास पुरें असलेले भांड- 
वल हे मोटार कारखान्याचे मांडवल हीत नाही. 
विशिष्ट संख्या पुरी केल्याशिवाय विदीष्ट प्रकारचा 
कारखाना उभारण्यास आवश्यक * भांडवल टं 
अशी संज्ञा. त्या. रुपयांस प्रात्त होत नांही. अरा 
तऱ्हेनं संख्या व गुणे यांचा संबंध अर्थैक्षास्त्रविचा- 
रांत महत्त्वाचा ठरतो. युध्दास्त्रांतळे नेपोल्यिनर्चे 
उदाहृरण:फार मार्मिक आहे, तो म्हणत 


नियमास खूप 


पोः१ ' दौन 


विरोधांविकासपध्दाति : बुध्दिवादाकडून गूढवादाकडे 


मामेल्यूक शिपाई तीन फ्रॅच शिपायांची . बरोबरी 


करतात; शंभर मांमेल्यूक व दांभर फ्रेंच तुल्यबल : 
ठरतात; परंतु हजार फ्रेंच शीपा्ड दीड. इजार ' 


ममिल्यूक शिपायांचा पराभव करतात. ? 


हा परिमाण व गुण यांच्या संबेधांचा नियम मान्य . 


केळा, तरी विराघविकासपध्दाते मान्य करावी 
लागते, असे मात्र मुळींच नाहीं. तर्केशास्त्रांतील 
कार्यकारणभावांच्या तपशीलवार उपःनेयमावलींत हा 
नियम समाविष्ट होऊं शकतो. एंगेळ्सूने मांडलेला 


_ हा नियम अगदी ठोकळ खल्पाचा आहे. नवीन . 
गुण उद्‌भवला म्हणजे परिमाण बदलतं'च अस नाही. 


मूलद्र्याचीं रासार्यानिक द्रव्ये बनली म्हणजे त्यांची 
संख्या किं्रा वजन बदलत नाहीं. परंतु अजीव 
द्रब्यांतूनच सजीव द्रव्य निर्माण झालें आहे; नि 
सजीव द्रव्य ( जाविपिंड ) सजातीय रजावापिंडांचची 
हंख्या वाढवीत असतें. दुसरे अर्से कीं, पारेमाण 
किंती प्रमाणांत बदलळें म्हणजे नवीन गुण उत्पन्न 
होतो, याळाहि कांही विशिष्ट इयत्ता सांगतां येत 
नाहीं, मित्न भिन्न द्रव्यांच्या बाबतीत मिन्न मिन्न 
परिमाणे गुणजनक हातात. तिसरें अर्से की,. कांही. 


द्रव्यांची पारेमाणे कांदींहि असोत, दुसऱ्या .दब्याच्या 


संयोगांमच गुणान्तर-प्रात्ति दोते. म्हणजे गुणान्तर 
होण्यास पारिमाण अशा उदाहरणांत महत्त्वाचें ठरत 
नाहीं. तात्पर्य, वरील निय 
योग्य दिसतो. त्याची छाननी 
प्रश्न उत्पन्न होतात. 


। नकाराचा नकार डर 


एंगेल्सर्ने क्रांतिकारकाच्या विध्वंसक प्रदत्तीलाः; 


चेंतविणांरा दुसरा उपसिद्धान्त सांगितला . आहे. 
त्यास “ नकाराचा नकार | 
एं० ) अर्से म्हणतात. सृष्टीत, 
जी उच्चतर 
निर्मितीची पध्द 
क्रांति महासूत 
नकारान्चा नकार म्ह्णजे 
विनाद्यांतून इुसरा विनाश 
माठका म्हण 
भिन्न भिन्न पायऱ्या 


आहि« नकार म्हणजे . विनाश. 


निर्माण होणे, विकासः. 


श्झूः ह 


अनुक्रमणिका 


उुख्य डाळ". 
क 


-करगपन “ऐञोजॉन यप्स्मा झडत, 
१222212222: 


ड्ठ टा 


म ' ठोकळ स्वरूपांतच - 
केल्यास त्यांत अनेक 


- विनाशाचा विनाश; एका: 


१ ( उ९टटडप ्यज०2व- 
समाजांत व ज्ञानांत : 
नवीन स्थिति निर्माण होत जाते त्या 
ति या नियमाने प्रकट होते. ह. 


जे विनाशमालिका होय. विकांसाच्या.. . 
म्हणजे विनाश्यांची परंपरा होय, . 


नॅवमारेदे 


उदाहरणद्वारा तान पायऱ्या मांडल्या म्हणजे 
हा नियम लक्षांत येतो, माक्‍सर्न हा नियम 


५ झांडवलळ * या ग्रंथांत 
स्पष्ट केला आहे. ( ९, ०. 1-1, 0. 


836-37, उभ न्या ). संपत्तीच्या तीन क्रामिक 
“विकास स्थितींना ह्या नियम लागूं करून दाखविला 
आहे. (१) स्वतःच्या मालकीच्या साधनाने उत्पा- 
दन करून पोट मरणाऱ्या कारागिरा*ची संपत्ति. 
(२.) व्यापारी लोकांनी संचित संपत्तीच्या बळावर 
अनेक कारागिरांची अल्पोत्पादक साधनें निरूपयोगी 
करून टाकल्यावर त्या कारागिरांना केवळ वैतनिक 
श्रमजीवी बनविणारी कारखान्यांच्या रूपाची भांड- 
वळरूपी खाजगी मालकांची संपत्ति, (३) काम- 
गारवर्गांच्या प्रभावी संघटनेने कारागिरांना नागवि- 
णाऱ्या मूठमर भांडवलदाखर्गाला पुनः नागवून 
( ख्फा'ण१ंधा?रि० गी फट ब्छाण१ंबॉश'5 ) 
समाजाच्या मालकीची केलेली संपात्ते. पाहेल्या 
छोटेखानी संपत्तीचा विनाश म्हणजे मांडवलदारांन्ची 
संपात्ति होय. हवाच पाहिळा नकार होय, या विनादा- 
ऱचा विनाह म्हणजे भांडवळदारीचा नाश करून 
उत्पन्न झालेली समाजवादी संपत्ति होय, दहाच 
नकारान्चा नकार होय. र्‍ 
पूवीस्थितींचा विनाश झ 
उच्चतर स्थिति उत्पन्न होते, म्हणून सष्टींतालि १ 
समाजांतीळ विकासपरंपरा ही विंनाश्यपरपराऱच 
म्हणावी लागते, असा या उपासेध्दान्ताचा अभिप्राय 
आहि. 
यांतील प्रथम दो 
,विनाश. म्हणजेच नंतर प्रा 
स्थाते. असें समीकरण मांडत 
संस्कृतीचा विनाश झाल्यावर 
संस्कृति. उत्पन्न झाली नाही 
बुद्धिप्रचान होती. ते राष्ट्र छ्याला गेल्यावर 
विचारंप्रवणतेचा लोप शाळा? लघारअग आलें. 
बोजाचा विनाश म्हणजेच अंकुरोत्पात्ति नव्हे. 
मरडून पाठ होते. ते. पीठ वांझ असत" ह. मानण 
बीजांतून कांहींच निघत नाही, प्राप्त स्थिती'च! 
विनाद्य म्हणजे उच्चतर स्थित 
बरोबर नाई. दुसरें असें की, 


ल्यांर्मचच उत्तरकालीन 


घ॒असा कीं, प्रथम स्थितीचा 
प्त होणारी उच्चतर 
1 येत नाही, ग्रीक 
लगेचच उच्चतर 


उदाहरणाने न 


, ग्रॉक संस्काते 


व्हावयास आंब्याऱचा ब्ुक्ष नष्ट व्हावा लागत नाहीं. 
कणीस आल्यावर धान्याची वनस्पति नष्ट, होते, 
असां' दृष्टान्त एंगेल्सर्ने दिलां आहे, हा नियम आंबा 
व द्राक्षे यांना ळागू होत नाहीं, उच्चतर स्थिति 
प्रात्त व्हावयास पूर्वोस्थितींचा नाश व्हावयाची . 
अपारिहाय॑ गरज नार्ही, प्रोटान व इलेक्टून 
या  विद्युत-अणूच्या नाह्यांतेन ऑक्सिजन 
इत्यादि मूलद्रव्ये उत्पन्न होत नाहींत. मूलद्रव्ये ज्या . 
विद्युतू-अणंच्या आविष्ठानावर उत्पन्न दातात, तें 
अधिष्ठान तर्सेच शाबूत राहिळेळे असतें. शक्ती 
(५६४ )ची नवी नर्वी रूपॅ कितीहि प्रकट झाली 
तरी तिचें सातत्य भंग पावत नार्ही, पोलादाचे सुंदर 
यंत्र बने, यंत्र ही स्थिति उत्पन्न करण्याकारेतां 
पोलादाच्या पोळादपणा नष्ट होण्याची गरज नसते. 
पूवीधैनाशांतून'च उत्तरोत्तर प्रगति व्हावी हा सिद्धान्त 
नोट तपासल्याशिवाय व सुघारल्यांशिवाय अंगीकार 
ण्यास अश्याप्रकारच्या पुष्कळ वैचारिक अडचणी 
उत्पन्न होतात. उच्चतर विकासस्थिति प्राप्त होण्यास 
प्रतिबंध करणारीं शक्तीची रूपे निसगीत विद्यमान 
असतात व त्यांचा निरास करण्याची अपरिहार्य 
आवश्यकता असते; हें मात्र सामान्यरूपार्ने मान्यच 
केळ पाहिजे. परंतु त्याकरितां विवेक वापरण्याची 
कार आवश्यकता आहे. प्रथम जी साधनें म्हणून 
असतात; तींच सुधारी नाहींत, तर तीनच मिन्न 


पारिश्थतीत बन्धनेहि बनतात, हेंहि मान्य करावे 


लागते, 
मूळची तार्किक सुक्ष्मता गमावली ! 
काळ॑माकठने विरोधविकासपद्ाते हेगेलकडून 


घेतली; परंतु तिची संस्कार करून अधिक शुद्दे व 


अधिक व्यवस्थित मांडणी करण्याची काळजी घेतली . 


नाही; एवढेंच नव्हे, तर हेगेलच्या . मांडणीतील 
तार्किक सुक्ष्मताहि माक्‍सेवाद्यांनी गमावली. त्यामुळें. 
तिळा अधिक भ्रष्ट स्वरूप प्रात झाडे आहे. वो. 
विग्रहाची आणि सदासत्र बंडाची क्रांतीस कशी गरज . 
आहे, एवढेच बोदक दृर्ष्टने वटविण्याचि हाये 
म्हणून या पद्धतीचा उपयोग माकर्सवादाने केला 
आहे. . चांगळे संस्कार केल्यास .तेचा हा असा 


विरोधविकासपध्दति : बुद्धिवादाकडून गृढवादाकडे 


धपयोग होईल की नाही, अशी इंका येऊनाहि 
शस्कार करण्याचें टाळळें असर्णे संभवनीय आहे. 
निसर्ग,वा समाज अपरिद्दार्यपर्णे विकास पावत 
भरतो, हया पध्दतीतला एक महत्वाचा मुद्दा आहे. 
परागाते. (8600०९७500 ) सुध्दां निसगीत व 
एमाजेतिहासांत सांपडणारी स्थिति आहे. विकास ही 
एक स्यात (४४७४) आहे,परंतु तो विश्वाचा सर्व्या प! 
नियम नाही, हीनावस्थेला पो'चळेळे वनस्पतिवर्ग 
१ प्रागिवगे निसर्गात आढळतात; त्याप्रमाणें हीना- 
पर्स्थेत पोचलेली रासायनिक द्रब्येंहि सांपडतात; 
माज व राष्ट्रें हीनावस्थेला गेळेली,इतिहास सांगतो. 
अनेक मानववंश आहारदोषार्ने निथुड, मंद व 
धिकळ झालेले दिसून येतात. रानटी टोळ्यांचे 
भतत हल्ले झाल्याउुळें शतकानुशतके नित्य विपन्न 
गाहेलेळे सुघारळेळे समाज आपणांस माहीत आहेत, 
राष्ट्र भ्रष्ट किंवा नष्ट होत नाहीत अर्से नाहीं. 
अन्तर्गत प्रवृत्तींचा संबंध व विरोध जसा प्रगताशि 
कोरक ठरतो, त्याप्रमाणें बाह्य प्रवृत्तींचा संबंध व 
विरोध प्रगतीस पोषक होतो; म्हणून विरोधविकास- 
| वस्तूच्या अन्तर्गत दवंद्ाठुळेंच प्रगति होते, 


१ ९ मुद्दा एकदेशीय आहे, अर्थ म्हणावें लागते. 


भाह्य प्रवृत्तींच्या विकाससंबंधाची  दखलागेरी 
माक्‍कवादार्ने घ्यावयास पाहिजे. हिंदुस्थानवर 
्रेटिशांनी आक्रमण करून राज्यस्थापना केली, 
त्यामुळे केवढे विद्ाळ प्रगतिरूप श्थित्यन्तर हिंदु 
स्थानांत घडून आलें £ त्याच कारणास्तव आता! 
अन्तर्गत शक्तींना हुरूप चद्न क्रांति होण्याचा 
संभव वाहूं लागला आहे. बाह्य गोष्ट ( थ्बॅभापध 
षिटाठा ) शेवर्टी अन्तरंगांत परिणाम घडवूनच 
बदल घडविते, हॅ मात्र खरे आहे. 

अन्तर्विराधानेंच प्रगति घडते, असें विरा” 
विकासपद्दतीचे सांगणें आहे. म्हणून, वर्गविग्रह 
हाच समाजाच्या प्रगतीचे अपरिहार्य साधन म्हणून 


माक्ठवादी छो (तु वर्गविग्रह्वाने तप 

किठवादी घोषणा करतात, पर वगा ९” ... सग आहे. अहे सांगून विनाशक आत- 

प्रगाति होइळच असें म्हणतां येत नादीं, प्रगांते न ढिाहा ऱ्य | 
244. 


४. 588181 50८01०87, 07. 23962 


हातां बेंबंदशाहीहि होऊं शकते. युंद्रानें उमयपक्ष* 
क्षय झाल्याचा उदाहरणें इतिहासांत भरपूर सांपड- 
तात, त्याप्रमाणे वर्गविग्रह्वार्ने युध्यमान उभयवर्गाचा 
शाक्तेपात होऊन समाज विदाणीवस्थेताहे जाऊ 
शकेल, दुसर अर्से की विम्रहान प्रगति होते, याच्या 
उलट सहकाय निंदि प्रगति होते. याची अगणित 
उदाहरणे देतां येतात. वर्गांच्या नित्य तहकाय!ची 
संभवनायताऱच नाही, हें करस विद्ध करणार ! 


विक्ञानात्मक कां तत्त्वक्षानात्मक ? 


मार्क्सवादांत विरोधी दृन्दांचीं अनेक अनपोलित 
घोटाळ्याची उदाहरण दिलेली सांपडतात, प्रा, 
हेकर ( घया! ) म्हणतो>“' ऐतिहासिक प्रगतीचा 
विराधविकासनियम, पाया व बाह्याकार यांच्यांतील 
परस्पर क्रियाप्रातिक्रियेत धिद्ध होतो. मात्र. पाया 


हा अधिक महत्त्वाचा आहे. १? “ कामगारवगीच्या 


राशेयन हुकूमश्ाह्रीत विराधाविकासपद्धतीचे स्वरूप 


असे तापडतें की, या. हुकूमशाहीत दडपशाही हि 


आहे व स्वयंक्षेवकांच्या स्वयंप्रेणेग घडलेली सुजन- 


शालतेची दर्शक का्मीहं आहेत. !? .विरांधविकास- 


पद्धाते श॑ वैचारिक बेबंदशशाहीला कशी प्रसवते,याचा... 


हा नमुना आहे, अत्यंत धोर अत्याचार करावेत; 


त्यांचे समर्थन  पिरोंधविकासपड्धतीने . करतां 
येतें, कारण या पद्धतीच्या 


दृष्र्ने एका श्थितीतून अगदी विरुद्ध स्थात 
'नेर्मांण होत असते. म्हणून जुल्मांतून स्वातंत्र्य 
निर्माण दोण्यार्चें आश्वासन देतां येव, गुलाम- 
गिरींचा पोलादी किल्ला बांधावा, व म्हणार्वे का ही 
झपण स्वातंत्र्यतिद्वीची पूर्वतयारी आहे. एम्‌. एन्‌. 
रा 
र्भा 
शाक्तिरूपी देवतेनच पूव।नेय॥ येर पण 
असल्यामुळें, त्या पूकनेयोन्ञेत, अपरेहरर्‍य क्रांतीचा 


3. एकह शड, शण. या, ० ७7. 814. 
२५ 


नन, ४ 


"करखगघरचिघजचञ, 


£ 


12 "चिछसज, 


स्पू मा एन. 
य एक ठिकाणी? म्हणतात की.'“विराधविकासपद्धीत 
॥त व राजनीति यांची काडीमोड घडवून आणते; 


विरतन मूल्यांना नकार देते. क्रांति. इतिहा > 
नियोजित म्हणून अपरिहार्य “ 


नवथारंच 


« नायी. दृत्तींचा घुमाकूळ माजवुन ता त्यांना 


मनुष्याच्या कह्याबाहेर नेंऊन ताडत 


विधिनिंध्रघ वा. सूक्तासुक्त विचार बाजुस सारून 
बाटेळ ते उपाय योजण्याच्या प्रदृत्ताला वेंचा]स्क 
-सामथ्ये देणे एवढेंच काय ही पद्धात करत नवीन 
विनचारसंयदा . वाढावेण्यासाठी तिचा उपवाय 
कोणीही करीत नार्ही, जुन्या अदूसुमस्म्स 
(एका) समाजवादाच्या ऐवजी . विज्तान 2 
समाजवाद सिध्द करण्याकरितां मार्कतर्ने या पद्दताचा 
' 'झंभ्रंग 'केळा, परंतु या. पध्दतीचे अंतरंग माज 
'गूढवादीच राहिल. क्राप्ते माणसाच्या सादच्छन 
“घडत नसते; क्रांति ऐतिहासिक अनिवार्य आर्चनच्या 


अध्यात्माची आवश्‍यकता 


प्रगावेपर क्रमामुळेंच घट्टून येते, असे माळेने या 
पध्दतीच्या आश्रयाने .सांगितळें. परंतु मानवी | 
च्छा व अनिवाय ऐतिह्यासंक्र ]नयात यांच्यांतील 
संग्रेयाची चर्चा हा विज्ञानाचा भाग नार्ही, तो 
तरूश्ञ:नाचा भाग आहि, विरोधविकात द्वतींम ! 
समाजवाद हा विचार आधिकच तध्वज्ञानात्मक 
बनला; विज्ञानात्मक नव्हे. अद्‌भुतरम्य समाजवाद 
हें नैतिक सादिच्छेचें आविष्करण ठरळ. मार्क्सचा 
समाजवाद तत्वदश्नाच्या संस्काराने. आधेक तात्विक 
बनला. माक्‍सचा समाजवाद हा विश्ञानात्मक झाला, 
ह म्हणणें, आतिदायोक्तिपूणे आहे. कारण विराघ- 
विकासपदधाति हे एक वस्तुतत्त्वज्ञान ( ००००४४) 
आहे; वैज्ञानिक पद्धाते नव्हे. (४८ 


| 
*ज| 
| 
| 


एद्य्ा०७ 90१ रिभाष्टां० ) या पुस्तकांत अध्यात्माचा 


रसेलने आपल्या विश्ञान आणि घमं ( 


चांगलाच ऊदापोह १ला अ 
आहे, संधीच्या. अनुभूतींत एकमत आहे. ती गोष्ट 
पापे,चा प्रश्न ( 7०७]ण ० ७रा] ) राहात नाहीं 

. विश्व. आहे त्याची समस्या त्यांना उर 
अनुभूतीची जगाळा कांदी गरज अ 
अश्या प्रकारचा दात प्रगातिकारक आहि, का 
होते, अध्य़ात्माजवळ संव जीवनाचा विचार क॑ 
-अध्यात्माचची आवरयकता मासंतै, अश्या प्रकार? 
ज्ञानाचा उंपेयींग जावन तुधारण्यासारठी कराल, 
आपली ममत्वर्धत्ति सींडाल, कारण ₹ 
क्रांत्या होत असतात त्यापासून त 


जाण्याचे तघ्वज्ञान १*्ह लट अध्यात्म म्हणजेचच ज। 


काखार येंथीळ एका च्या 
| ६ 


अनुक्रमणिका 


हि. त्याच्या मताप्रमाण ज 


तर्सेच देशका ल-का!यक्रा 


हे काय ! त्याच उत्तर त्यान 
रण मानवा 
रण्याची डा 

अध्यात्मवादी अनुभूता'चा माणूस आपल्या आध्यात्मिक 
अन्याय दूर करण्याठ 


यान्चा विराच व्यत्त, 


1 आलित्त राहूं कणार 
धन होय. 


गांतीळ सत्र अध्यात्मवाद्यांचा एका बाबतीत अभद्‌ 
म्हणजे हें जग विराघराहत आह. त्यामुळे त्यांना 
रणभावार्न युक्‍त असं ज बाह्य 
असा प्रश्न निमाण केला की अश्या प्रकारच्या 
_ “होय? अर्सेच दिळें आहे. तो.म्हणती र्की 


र्ठी कर्रळ, अन्याय दूर करतांना तो 
न्वारांशी आहे. समाज-जावनांत ज्या 


शीं नसून 1१ द त 
जीवनापासून . पळून 


नाही. कारण अध्यात्म 


--आचाये भागवत, _. 
ख्यानामधून; ' सांधंना । ( १४-५०. 


क 


| 


(३353048 जवे 


-करखगघलचिघनसञ? 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नेण्याचा प्रयत्न करीत आहित, 


'एशिक्षित मध्यमवर्गाची राज्यनिष्ठा: (2) थोडी पूर्वर्प 


स्वातंत्र्यप्राप्ति ही एक अभूतपूर्व, रोमहर्षक व 


४दात्त घटना आहे. आणि म्हणून तिच्यामुळे 


ऐैशांतील प्रत्येक माणसाचे हृदय आनंदातिशयार्ने 


भड गेळें पाहिजे, व उत्साहाने उनत झाले पाहिज. 
, स्ातंत्र्याशिवाय स्वोद्धार शक्य नसल्यामुळें प्राण 


पना त्याचें रक्षण करण्याळा मनुष्याने तयार 
॥सळ पाहिजे. 
मध्यम वगीची उफराटी मनोदृत्ति 
किक. आपल्या देहांत आज याच्या अगदीं 
भाचा का येत आहे असें म्हंटळें तर ते फार्रस 
ढे होणार नाहीं. स्वातत्र्याविषयी ज्यांची दवात्ति 
वदळमलादात्यातत्तापिडातात दावता! ? . अशी 
् जक आहे व म्हणून जे आनंदाने व उत्साहाने 
रले. गेळे. आहेस अशी माणसें देशांत फार थोर्डी 
आढळतात. सास्विक आनंदांवून वा. उत्साहांतून 
उत्नन होणाऱ्या कठोर कमैव्यतत्परतेचादि आप- 
त्यांत अभावच दिसतो. ज्यांनीं स्वातत्य मिळविळें 
व जे त्याथें रक्षण व संघटन करण्याचा प्रयत्न करीत 


' आहेत . त्यांच्यामद्दल सर्वेसाधारण समाजांत-77 


विशेषतः मध्यमवर्गीय लोकांत दिसावी तशी कृतशता” 
झड व आंद्र्‌ वसत असलेला दिसत नादी, जे 
स्वातंत्र्याची नोका आपत्कालांतून सुरक्षित हांकून 
त्यांना त्यांच्या 
त्यांच्या चुकांकडे 


कामांत सहकार्य देण्याची वा 
हुण्याची हि प्रद्वत्ति 


ब ब सहानुभूतीने पा 
कांत सहसा आढळत नार्ही. 
तही ग गो लोकांत व 
य लोकांच्या अंतःकरणात 
ते चालविणारे लोक यांच्यानद्दठ एक प्रकारच! 


विशेषतः सुशिक्षित 
सध्यांचं सरकार 


श्री, शंकरराव देव 


बेपीठिका 


विरोधी भावनाच वसत असलेली दिसते. याचे. 
एक द्योतक है की, सरकारच न्यून भरून काढण्याचा 
बा पुरते करण्याचा मनाचा मोठेपणा ते दाखवीत, 
नाहींत; तर उलट ते न्यून उघडे करून त्याचा 
विचका करण्याचा मनाचा कृपणपगाच ते दा खवितात. 


आहेत त्यांचें मित्रभावनेनं मूल्यमापन करून त्या- 


बद्दल स्वतःच्या मनांत व जनांत 
ब त्याच्याविषयी जनतेत अनुकूल 
करून सरकारबदंल निष्ठा व मक्ति 


पण ही मंडळी मंध्यस्थाच्या 


अर्से दिसते. 
रिपुमाव हाच प्रध 
मिंदेच्या ख्पार्नेच प्रगट 
असा परिगाम झाला आहे की, या वगीतील लोकांचा 
वोटासाठी पैसा मिळविगे हा पहिला पेशा, व 
सरकारवर विध्वंसक टीका करगे ह्या दुसरा पेशा 
बनळा आहि. शिवाय या वगीतीळ 'लोकांच्या 
पोटाच्या पेशावर सध्यांच्या प्रतिकूल परिस्थितीचा 
जो विपरीत परिणाम होत आहे, त्यांचेंद्दि खापर ही 
मंडळी सर्वस्वी सध्यांच्या सरकारवरच फोडतात व 
पचे अधिकच दुष्मत्‌ बनतात! | 
या देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने .ही.. स्थिति 
स्थितीत. दा . मध्यमवगीच, 


भयावह आहे. कारण तद्यःर 
बहुजनसमाजाचें नेतृत्व करतो; म्हणून तो/आज जें 
बोळतो किंवा करतो वच उद्यां सामान्य जन बोलतात 


किंवा करतात* तेव्हां या वगीतीळं सरकारबद्दलच! 


[नभाव आहि व 


२१ 


3 


ट होत असतो. या सर्व गोष्टींचा 


पणापणिणाणानस्नच््कस्स्स्स्स्चा 


नवभारत ी (3 


शब्नुभाव स्पर्हेजन्य रोगाप्रमाणे सर्वसामान्य जनतेत 
दूरवर पसरला, तर देशापुढील संकटांचा सामना 
करण्यासाठीं आज समाजांत ज्या बलाची व वृत्तीची 
आवदयकता आहे तीं उत्पन द्ोणार नाहींत. एवढेंच 
नव्हे तर उलट समाजाचें मन खचेल. आणि तो 
स्वतःची हानि व नाश करून घेईल; म्हणून बाहेरच्या 
संकटांना तोंड देण्याला समाज समर्थ व्हायचा असेल 


.तर प्रथम या आंतरिक संकटांना तोंड दिलें पाहिजे. 
“यासाठी मध्यमवर्गातील ही मनोव्ृतत्ते कितीहि 


आप्रिय व उद्देगजनक वाटली तरी, तिची तटस्थ 
वृत्तीने चिकरित्वा करून ती नष्ट करण्याचा प्रयत्न 
करणें भविष्यकालाच्या दृष्टीनें आवदयक आहे. 
दुखावळेळा अहंकार | 

. माझ्य़ा मर्ते मध्यमवर्गातील या उफराट्या वृत्तार्चे 
विन्छेषण केळें तर तिर्चे मूळ कारण त्यांच्या दुखा- 
बढेल्या अहकारांत आढळेल. सध्यांच्या सरकारवर 
कडक व कोरडी टाका करणाऱ्या पांढरपेशा 


' बगीतील बहुसंख्याक लोक असे आहेत कीं ज्यांनी 


स्वातंत्र्याच्या लब्यांत मुळींच भाग घेतलेला नाही. 
गांधीचे तत्त्वज्ञान अठ्परवहा्य आहे, त्यांची 


ल  जावनदृष्टे प्रभावश्यून्य व विफल होणारी आहे अशो 
'स्यांच्या! बुद्धीची ठाम समजूत होता व " म्हणून 


गांधीजींच्या नेतृत्वावर त्यांची श्रद्धा केव्हांच नव्हती. 
की : 
त्यांनीं मनापासून त्याचा कधीहि स्वीकार केला 


_ नाहीं आणि कौग्रेस व तिचे कार्यक्रम यांच्याबद्दळ 


त्यांना कसडेंहि प्रेम वा उत्साह वाटला नाहीं; नव्हे, 
मनाने ते त्याला विरोधचं करीत राहिले. गांधीजी 
ब त्यांची कॉग्रेस आपल्या बुद्धिमत्तने ब कर्तृत्वाने 
स्वातंत्र्ययंपादन करून या देह्यांत सत्ताधारी 


नाहीं. उलट गांधीजींना, निदान कॉंग्रेसला, अखेर 
आपलेंच तत्त्वज्ञान स्वीकारावे लागेल व आपले 


: साग पत्करावे लागतील असा जजरदस्त अहकार 


टु 
या लोकांच्यामध्ये बसत होता. पण * ईबराची 


करणी व नारळांत पाणी ? या म्हणीप्रमाणे जं 
अशक्यप्राय असें वाटत होतें त॑ एक दिवस झालें! 
गांधीजी “ राष्ट्रपिता ? या नामामिधानाला पाचर 
ठरलें व कॉंग्रेत स्वतत-मारतांत सत्ताधारी झाली. 
अहंकार दुखावला म्हृणजे मनुष्य खळपुरुष ह्वोतो 


.होतीळ असा त्यांना स्वभांत सुद्धां विश्वास वाटला . 


डु 


| 

1. & 
असा मानवी मनाचा सर्वसाधारण अनुभव आहे. 
अहंकाराला धक्का बसला तर त्यांतून विनयशीलता 


उत्पन होऊन मनुष्य उदात्त बनतो असा अनुभव - 


नाहीं अर्से नाहीं. पण तो “ मनुष्याणां सह्तेषु ? या 
पंक्तींतलळा असतो. 


देशांतील मध्यमवर्गीय सुशिक्षित वगीतील .. 


बहुसंख्याक लोकांनीं गांधीजींचे नेतृत्व मान्य केळे 


नाहीं व कॉंग्रेस आपल्या कतृत्वार्ने स्वातंत्र्यप्रात्ति ; 
करूं शकेळ असा विश्वास त्यांना वाटला नाही, ... 


यार्चीहि कांही ऐतिहासिक कारणें आहेत. ती 


पाहिंलीं म्हणजे या लोकांची दृत्ति सांप्रत उफराटी. :- 
कां झाली हे आपल्याला समजते व त्यांच्याबद्दळ : 


एक प्रकारची सहानुभूतीहि वाटूं लागते. 


गांधीजींचा स्ातंत्र्यप्रात्रीचा अथवा सत्तासंपा- 


दनाचा मार्ग अभिनव होता, त्याला आजपर्यंतच्या 


जगाच्या इतिहासांत दाखला नाही. असेंच म्हटले. 


पाहिजे, गांधीजीनी भारतीय जीवनांत प्रवेश केला 
व त्याचें नेतृत्व. त्यांच्याकडे आलें, तत्पूर्वी या देशां- 
तील मध्यमवर्ग स्वातंत्र्याची सुखस्वर्मे पाहूं लागळा 
होता व ही स्वर्भे प्रत्यक्ष सष्टींत आणण्याचे त्याचे 
प्रयत्न अनेक वर्षांपासून चाळू होते. लोकांना जागे 
करर्णे व स्वातंत्यप्राप्तीताठीं त्यांना संघटित करणें हदी 


कार्मे तो यथामति यथाशाक्ते पार पाडीत होता. जगां- 


तील अन्य देशांप्रंमार्ण आमच्या देशांतहि समाजां- 


तील हा मध्यमवर्ग आपलें हें नियतकाय निठ्ेनेंव 


त्यागाने करीत होता. 
गांधीपूर्व ' शब्दशक्ती "चें युग ! 


गांधीपूर्व कालांत स्वातंत्र्यप्रातीचे १ सत्तातंपा- .. 
दनाचे जगाला दोन मार्ग ज्ञात होते. एक, “ रणा- : 
वीण स्वातंत्र्य कोणा मिळाळें£?? या उक्तीनुसार , : 
रणाचा वा क्रांतीचा व दुसरा मार्गसनदश्यीरवा घटने- : - 


नुसार प्रतिनिधि-मंडळांत सहकार वा विरोध कर- 


ण्याचा. आमच्या देद्यांत पहिल्या मार्गाची परंपरा > 


१८५७ सालच्या स्वातंत्र्ययुद्धापासून सुरू. होते. 


विसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या कालांत आमच्या ... 
देशांत जन्मांठा आलेली क्रांतिकारक मंडळी पाश्चात्य - : 


देशांतील दहशतवादी संप्रदायाचीच नक्कल होती. 
दुसऱ्या . मांगी'ची परंपरा स्थूलमानाने कोंग्रेसच्या 
स्थापनेपासून सुरू होते अर्से म्हटले, तर राजा राम- 


द 


तव ० ल 


क्र 


सुशिक्षित मध्यमवर्गाची राज्यनिष्ठा : ( १ ) थोडी पूर्वपीठिका 


मोहन राय, न्यायमूर्ति रानडे यांसारख्या मंडळींना 
ब्य़ाचे प्रवर्तक समजावें लागेल. फेराजशह्ा मेथा, 
श्री. गोपाळ कृष्ण गोख, सुरेन्द्रनाथ बानर्जी, 
पंडित मदनमोहन मालवीय हे समाजधुरीण या देशां- 
तीळ सनदशीर मार्गाचे आधारस्तंभ. हात. लोक- 
मान्य टिळक, बाबू अरविंद घोष, ब्रिपिनचंद्र पाल, 
ढाला लजपतराय हे श्रद्धेने कांतिकारक व म्हणून 
वृत्तीनं जहयाळ असले, तरी व्यवहारानं ते सनदशीरच 
होते हें कबूल केळे पाहिजे. श्रद्धा क्रांतीची असल्यामुळें 
बहिष्कार, करंदी, सरकारी राज्ययंतर बंद पाडणे 
या गोष्टींचा सनदशीर मागीत अंतभीव होतो, ही 
गोष्ट या नेत्यांच्या बुद्धीला पटली होती व अल्प- 
काळ त्यांनीं तसा प्रचारह्िि केला. या गोष्टी यशस्वी 
व्हावयाच्या तर त्याला शांतीच्या मागीची जोड 
मिळाली पाहिजे याची अंधुक कल्पनाहि त्यांना 
आली होती. पण श्री. अरविंद काय, किंवा लोक- 


भान्य टिळक काय़ हे गीतेंतल्या विशिष्ट तत्त्वज्ञानांत' 


मुरलेले असल्यामुळें त्यांच्याकडून शांतीची साधना 
होणे शक्‍य नव्ह्ते. जेव्हां बाबू अरविंद घोष सार्वे- 
'जनिक कायोतून निवृत्त झाळे व योगसाधना करण्या- 
साठीं पॉडिचरीला निघून गेले तेव्हां शांतीवर वा 
अहिंसेवर श्रद्धा असळेळा नेता भारतांत अवतीर्ण 
होऊन तो त्याला पुढें नेईल अशी आशा त्यांनीं 


: व्यक्त केलीं होती. लोकमान्य टिळकांनी मंडालेहून 


परत आल्यानंतर प्रतियोगी सहकारितेचें जे॑तच्व- 
शान लोकांपुढे मांडळें त्याने देद्यांत व खात 
महाराष्ट्रांत सनदशीर मागीवरील लोकांची श्रद्धा 


*-हृढ केळी, 


१८५७ सालापांसून पहिल्या जागातिक महा- 


'युद्धांच्या अंतापयेत म्हणजे ६० . वर्षीच्या कालांत 


या देशांत क्रांतिकारक आणि सनदशीर अद्या दोन 
मागोनी जे कार्य झाळें त्यामार्गे निष्ठा, त्याग व 
ह्वेश पुष्कळ होते; पण एकंदरीने पहिला मार्ग 
देशांच्या आकांक्षा पुऱ्या करण्याला असमर्थ तर 
दुसरा निष्प्रम ठरला होता. देश निरारोच्या व 
बिफलतेच्या दलदर्लींत इतका फसला होता की, 
रवीन्द्रनाथ ठाकूरांनीं म्हटल्याप्रमागे * “होक स्वतःचा 
स्वतः उद्घार करूं द्राकतील ही आद्या कार 

ज्र्ठी झ्ोती 1१ ] र ; 


२९ । र 


अशा प्रकारे लोक ' निराशेच्या अंधकारांत घड- 
पडत असतांना भारताच्या क्षितिजावर महात्मा 
गांधींचा रावि उगवला. त्यांचा मार्ग ना लढाईचा 
ना बंडाचा हाता, ना सनदशीर चळवळीचा होता. 
अहिंसात्मक असहकार. वा सत्याग्रह हा त्यांचा अगदी 
नवीन मार्ग होता. या मार्गानें चाळून जाण्याची पूर्व- 


तयारी म्हणून त्यांनीं देश्यापुढें विधायक कार्यक्रम . 


ठेवला. 
आतांपर्यंत ञ्यांनी देशाचे राजकारण 'चाढ- 
विळे होतें व कॉंग्रेसर्ची सूत्रे. हळविर्ली होतीं त्या 


मध्यमवगीतील मंडळींना या सर्वच. गोष्टी अगर्दी, 


नवीन होत्या, राजकारणांत सत्य व आहिंसा ही , 
आणणे म्हणजे त्यांची विटंबना -करणें होय अंसें 
त्यांना प्रामाणिकपणे वाटत होते, असत्य व हिंसा 
एक प्रकारें राजकारणाचा प्राण होत असे त्यांचें 
राजकीय तत्त्वज्ञान त्यांना सांगत होतें. त्यांना 
शस्राचा व सनदशीर हे दोन मागी माहीत होते. 
पण सत्याग्रह व अहिंसात्मक असहयोग हा. माग 
अगदी अपरिचितच होता असें म्हणळें पाहिजे. 


अर्थात्‌ गांधीजींचा दक्षिण आफ्रिकेंतीळ सत्याग्रह 


व येथें आल्यानंतर त्यांनीं चंपारण्य. व खडाजिल्ह्यां 
वाळ चालविलेले सत्याग्रहाचे लढे त्यांनीं ऐकले. होते 
बा पाहिळे होते; पण या विषयाचा. त्यांनी गाढ 
विचार व खोल अभ्यास केला नव्हता. सत्याग्रहाची 
यशस्विता त्यांना नाकारणे शक्‍य नव्ह्त; कारण ज़ 
प्रत्यक्ष दिसत आहे ते नाहीं के म्हणतां येईल 
विशिष्ट तक्रारी वा मागणी सत्याग्रहाने दूर. होईल 
क्रिंवा मान्य होईल, पण त्यांने स्वराज्य मिळणे 


शक्‍य नाहीं असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्यांना... 


शब्दशक्तीचा साक्षात्कार झाला होता. पण प्रत्यक्ष . 


कार्यीचा प्रभाव त्यांना माहीत नव्हतां. भाषणे 
करगे व सभा जिंकणे हा त्यांच्या हातचा. मळ 


होता; परतु 


त्यांना माहीत नव्हतें. जसा सुताने स्वर्ग मिळत 


नाहीं तर्से चरख्याने स्वराज्य मिळणार नाही हा 
मंत्र त्यांच्या मुर्खी. होता. शेकडो वर्षीच्या परंपरेने 
मध्यमवगींची जी प्रक्षति बनली होती ती एका 
दिवसांत कशी. बदलणार? महात्मा झाला तरी 
त्यांच्या कतृत्वाला कांही सामा आहेच ना ! 


'त खेड्यांत जाणें, किंवा चरखा फिरविणे 


* 


दोघांच्याहि राजकारणांत सामान्य जनते 


नवभारत 


विधायक कार्यावर श्रद्धा नव्हती 

पण गांधीर्जींनी सामान्य माणसाच्या मनाची 
तत्काळ प्रकड घेतली. गांधीजी हे असे पाहिलेच 
लोकनेते होऊन' गेळे कीं ज्यांचे बोळ सामान्य 
जनतेच्या हृदयाला जाऊन मिट्ट लागले. तथाकथत 
बुद्धिमान्‌ ळोकांना सत्याचा व आहिंसेचा धम 
“ गहन ? वाटला खरा ! जले सुवर्णमय पात्रानें 
सत्याचे मुख झाकलेले आहे-' हिरिण्मयेन पात्रेण 
सत्युस्यापिहितं मुखम्‌ *--त्याप्रमाणेंच वित्त, सत्ता 
इत्यादि अनेक मोह्दांच्या आवरणामुळें सत्यअहिंसा- 
धर्माचे दरीन होत नाहीं. ज्यांचे जीवन साधें व 
परिचयात्मक अतएव कष्टाचें आहे, त्यांना मोहाची 
बाधा होण्याचे प्रसंग कमी, तसेंच त्यांना असह- 
योग करणें सुलभ. सरकारी शिक्षण, पदव्या, नोकऱ्या 
कोर्ट-कचेऱ्या यांच्यावरील बहिष्कारानें सुशिक्षित 
मध्यमवगीच्या वृत्तीचा छेद होणार होता हॅ खरे 
पण त्या मध्यमवगीची वृत्ति सामान्य जनाच्या 
शोषणावर अवलंबून होती. म्हणून महात्मा 
गांधींचा हा असहकाराचा व बहिष्काराचा कार्य- 
कम मध्यमवर्गाने अमलांत आणला तर त्यामुळें 
सामान्य जनतेचे हितच होणार होतें. विधायक 
कार्यक्रमांताळ खादी, ग्रामोद्योग वगेरे बार्जीपुळे 


गरीब लोकांची आर्थिक स्थिति सुधारण्याठा मदत, 


दोगार हाती, तर हिंदु-मुस्लिम ऐक्य अस्पृर्यता- 
निवारण यांत सामाजिक समतेची प्रस्थापना अमि- 
प्रेत होती. ज़ सामान्य जनतेचे नेते होऊं इच्छि- 
तात त्यांनीं त्या जनतेच्या जीवनाशी समरस झालि 
पाहिजे, तिच्या शोषणाचे सर्व मागी त्याज्य मानले 
पाहिजेत, या तत्त्वाचा पुरस्कार गांधीजीनी .आपल्या 


- जीवनाने प्रत्यक्ष व प्रभावी करून दाखविला, 


क्रांतिकारकांचे काय किंवा सनदशिरांचें काय, 
ला कसळूच 
स्थान नव्हते. ' मुकी बिचारी कुणी हांका अशीच 
त्यांची आजपर्यंतची स्थितिं होती, जसे परकीय 
सरकार तसेंच सकीय बांधव. त्यांना दोन्हीहि 
सारखेच. दोघेहि त्यांची पिळवणूक करणारे म्हणून 

दोघांनाहि भीत-व दोघांनाहि वूर ठेवीत. आ 
स्थितींत त्यांची वृत्ति स्वराज्योन्सुख कशी व्हावी १ 
ने त्यांची शाक्त स्वातंत्र्याच्या ब्यांत कशी लारा 


- महात्म 


वी! 


र ९ गळ भू 
"करखगघर निघत, 
टण तथदणन 


महात्मा गांधीनी हिंसा निन्य्य मानली व. कायदे- 
मंडळावर बहिष्कार पुकारला, त्यांनी स्वराज्याची 
चळवळ सामान्य जनतेची चळवळ _ केली. 
खादी, ग्रामोद्योग, मद्यपानबंदी, अस्पृश्यतानिवारण, 
मिठाचा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, या विधायक 
व विध्वंसक बाबी अशा. होत्या कीं, ज्यांचा सर्वे- 
सामान्य जनतेशी जिव्हाळ्याचा संत्रंध होता. स्वराज्य 
आपल्यासाठी आहे, व आपल्याला त्याच्यासाठी 
लढावयाचें आहे अता बोध सामान्य जनतेला 
प्रथमच झाला. लहान-थोर, स्त्री-पुरुष, गरीज-श्रीमंत 
अशा सवीना स्वातंत्र्याच्या यत्तांत आपली आहुति 
देण्याची संधि गांधीर्जींनी, दिली. समाजाच्या' 
सर्व थरांतून एक नवचैतन्य संचारले, अखिल देश 
खडबड्टून जागा झाला व स्वातंत्र्याच्या दिशेने 
जोरानें पावळें टाकू लागला. झेझावात सुटला 
म्हणजे जसे लहान मोठे दृक्ष नमतात किंवा मोडतात 
तक्षी देश्यांतीळ मध्यमवर्ग व त्यांच्या, नेत्यांची 
अवस्था झाली. जे केवळ सुधारणावादी होतेव. 
सुरतेच्या कॉँग्रेसनंतर “ कन्हेन्शनवादी * बनले 
हाते ते सर्व आपलें बस्तान-बाजळें ? घेऊनं 
कॉग्रेसच्या बाहेर पडले. सुरतेच्या वेळेपासून जो 
जहालपक्ष म्हणून ओळखला जात होता व ज्यांत 
पुढें दोगरूलळवादी वगेरे प्रवाद येऊन. मिळाले ते 
लोके स्वराज्यवादी म्हणून, अ या 

राहिळे. असहकारितेच्या आंदोलनाच्या प्रारभ जरी 
1 गांधींनी कॉँग्रेतकडून कायदेमंडळावराल 
तला होता तरी लवकरच 


बहिष्कार मान्य करून घरे र रः 
ग्रह्मानें. म. गांधींना या 


या मंडळींनी आपल्या आ 
बाबतीत माघार घेण्यास भा 
बयास हरकत नार्ही. 


प्रवृत्तीने येथ आतां कायम | 
क छा गोभाचिए 185 ९०१९ 


9111910078 "१७११. 
0 हर 9 ही गोष्ट गांधीजीनी शेवटीं मान्य 
केळी व आपल्या अहिंसात्मक लेब्यांत कायदे- 


मंडळांतीळ कामाचा कायमचा अंतर्भाव केला. 
गांधीजीनी या बाबतींत नमते घेतलें. नसते व 
देष्कारांचा आग्रह अखेरपर्यंत 


मंडळावरील ब र झलेरपयेत 
का डळी कांग्रेतम्ध्ये 


घरला असता तर ही जहाल. म॑ 
1 नादीं. 'याबद्दळ जंजरद्स्त 


राहिली असती किंव 


ऱ्क्ख 
"रढडटच्ण' 


खेरपर्येत कॉंग्रेसमध्ये. 


ग. पाडले, असें म्हणा- 
कायदेमंडळी कार्याच्या _... 
चेंच वास्तव्य केळें आहे. 


सुशिक्षित मघ्यमवग(ची राज्यनिष्ठा ५ ( १ ) थोडी पूदेपीठिका 


शका आहे. कारण महात्मा गांधींच्या जीवन- 
तत्त्वशानावर व त्यांच्या प्रत्यक्ष जनसेवेच्या विधायक 
कायील्र या लोकांची खरी श्रद्धा नव्हती व त्यांचा 
त्यांनी कर्धींच मनापासून स्वीकार केला नाहीं. 
कायदेमंडळांतीलळ कामच त्यांचें खरें राजकीय 
जीवन होतं. महात्मा गांधींचा सत्याम्रह् त्यांनी मान्य 
केला होता. पण तो स्वातंत्र्याच्या लब्यांतील निः- 
शास्त्राचे शस्त्र म्हणून केळा होता; जीवनक्रांतीचे बा 
सामाजिक क्रांतीचे अहिंसात्मक साधन म्हणून मान्य 
केळा नव्हता. या लोकांच्यामध्येंह्ि जे मुळ प्रक 
तीने मवाळ तथापि “ गुण नाहीं पण वाण लागला? 
या म्हणीप्रमाणे संगतीने जहाळ बनले होते असे 
श्री. केळकर, जयकरादि सुधारणावादी, “ प्रतियोगी 


_ सहूकारितावादी * म्हणून स्वराज्यपक्षांतून फुडून 


बाहेर पडले व थोड्याफार अंतराने कॉंग्रेठमधून 
जवळजवळ नामशेष झाले. 
मध्यमंवगे मनाने विरोधी 
__ गांधीजी भारताच्या आकाशांत सूयीप्रमाणे 
तळपायला लांगण्यापूर्वी देशांत जे दहृदतवादी वा 
कांतिवादी लोक होते त्यांपैकी पुष्कळांनीं तत्त्वतः 
आपंली श्रद्धा सोडली नाही. तरी व्यवहारतः ते 
निस्तेज झाले, मधून मधून त्यांच्यापैकॉ कांही मिजली- 
प्रमार्गे चमकले तरी त्यांच्या कार्यपद्धतीला एकदा जै 
ग्रहण लागळें तें कायमचेच असें म्हणावयास हरकत 
नाहीं. महाराष्ट्रापुरतें बोलावयाचे तर बॅ. सावरकर 
व सेनापति बापट हे अर्थात्‌ आपापल्या भिन्नमिन 
परींनी अद्या क्रांतिकारकांवैकी होत. - क्रांतिकारक 
“चळवळ गुप्त व बेकायदेशीर असल्यामुळें क्रांति- 
- कारकांचा पक्ष कॉंग्रेसमध्ये येण्याचा व काम 
करण्याचा प्रश्नच नव्हता. तो स्वाभाविकपर्णे प्रारभा- 
पासून शेबटपीत कॉँग्रेतच्या बाहेरच राहिला. 
आचार्य कृपलानी, डो. प्रफुळचंद्रथोब, आचाय काळा 
. कालेलकर, स्वाथी आनंद अश्या कांहीं थोड्या 
क्रांतिकारकांना गांधीजी, एक अभिनव 2. मॉक 
कांताचे प्रवर्तक ' भासळे व त्यांनीं त्यांचें नेठूत्व 
पत्त्करळे, यांच्यापैकी कांडी पुढे कॉग्रेसमध्ये राजकीय 


१ 


क्षेत्रांत व कांहीं बाहेर विधायक क्षेत्रांत महात्माजींचे 
उजवे-डावे ह्वात ठरले. कै. अण्णासाहेज परांजपे.व कै. 
काकासाहेब खाडिलकर यांचा विशिष्ट अथीने व 
अंशाने याच वगोत समावेश करावा लागेल. 


अश्या रीतीनें स्वातंत्र्यप्राप्तीपर्यत देशांतील 
सुशिक्षित मध्यमवगातील बहुर्सख्य लोक गांधीजींच्या 
ब एका अथीर्न कॉंग्रेसच्या विचाराचे वा आचाराचे 
कर्धांच झाले नाहींत. उळट मनानें ते त्यांचे विरोधीच 
राहिले. आचारांत त्यांनीं त्यांचें कधीं व कांही 
अनुगामित्व केळे असलें तरी त्या बाबतींत श्रद्धाजन्य 
उत्साह असा त्यांनीं कधींच दाखविला नाहीं. या 
वगीमैकीं जे थोडे लोक कॉंग्रेसमध्ये. होते त्यांनी 
गांधीजींचे राजकीय नेतृःव मान्य केळे असलें तरी 
त्यांचे सर्वोदयी तत्त्वज्ञान त्यांनीं . कित मान्य 
केळे होते. गांधीजींचा सर्वोदयी दृष्टिकोन ज्यांनी 
आपलासा केला होता असे फारच थोडे मध्यमवर्गीय 
लोक कॉंग्रेप्तमध्ये होते. ज्यांनीं गांधीजींचा सर्वोदयी 
विचार स्वीकारला नव्हता पण.' ज्यांनी गांधीजींचे 
क्रांतिकारक नेतृत्व मान्य केळे होते असे मार्क्त- 
प्रणीत तत्त्वज्ञानावर निष्ठा असलेले कांहीं थोडे मध्यम. . 
वर्गीय समाजवादी हेहि पण १९३५ पासून कोंग्रेस 
मध्ये होते. तथापि काँग्रेसमधील स्वराज्यवाद्यांच्या. ..: 
मानाने या सर्वोदयी व समाजवादी लोकांची संख्या . 
दी की, भाल्याचा मागचा लाकडाचा 


इतकी अल्प हो व ् 
दांडा व त्याचे पुढें पोलादी टोंक असे त्यांचे प्रमाण 


म्ह्णतां येईल, 

अश्या स्थितीत राष्ट्रीय व.आंतरराष्ट्रीय परिस्यि- 
तीच्या दडपणामुळे १५ ऑगस्ट १९.४७ रोर्जी, 
इंग्रज लोकांनी पाकिस्तानांतील सत्ता मुस्लीम . 
लीगच्या व भारतांतील सत्ता कॉग्रेसच्या हातांत 
1 देद्याचा निरोप घेतला. जगाच्या इति- 
नतोड अशी एक विलक्षण घटना घडली. 
नाही असे बुद्धिमंतांना वाटले 
स्वतंत्र झोंळा आणि कोंग्रेस 


देऊन य 
हासांत भरि 
ब जें कर्धी होणार 
देते तै शोले. मारत 
सत्ताधारी बनळी- 


न्न्न् मि. 


आचांये शु. दु. जावडेकर 


मिल, माक्स आणि लास्की 


/ प्रो, हॅरोल्ड लास्की यांच्या अकार्ली निधनामुळे 
इग्ढडांतीलच केवळ नव्हे तर एकंदर जगांतील एक 
काडी राज्यशासत्रज्ञाचा अस्त झाल्याचा अनुभव 
पीर जाळा विचारवंतांना आज येत आहे. मानव- 
“दते आज एका सवीगीण क्रांतीच्या भोंबऱ्यांत 
काळ जा आहे. सुमारें तीनशे वर्षापूर्वी ब्रिटनमध्ये 
स्कृतीच्या आधुनिक युगाला प्रारभ झाला. 
"ययुगीन सामाजिक अवस्थेतून आधुनिक युगां- 
स क अवस्थेंत प्रथम पदार्पण करण्याचा 
तच 7 राष्ट्रानि इतवी सनाच्या १७ व्या दतकांत 
कांतीदून ला. १७ व्या शतकांतील ब्रिटिश राज्य- 
कोंतांच्या आधुनिक लोकशाहीचा जन्म झाला. याच 
काळांत लोकशाही क्रांतीला समाजवादी 

हित देण्याचा प्रयत्न करणारे विचार-संप्रदाय 
आणि क्रांतिकारक नेते प्रथम जन्मास आळे. पण 
य वेळचे ब्रिटन समाजवादी क्रांतीस जन्म देण्या- 
व्यय राष्ट्र नव्ह्ते.. ज्या कामगार-शक्तीतून 
शसिः दी क्रांति जन्मास यावयाची ती कामगार- 
स्थेस जा ब्रिटिश समाजांत परिणत अव- 
कांत,: हेंचिलेळी नव्हती, यामुळें १७ व्या यत” 
।भ्या क्रांतीचा प्रारंभ ब्रिटनमध्ये झाला, तिच्यां- 
बह वाचा जन्म झाला नव्हता. केवळ 
जेकीय ळोकशाहीचा जन्म झाला, आणि ही 


त्रा 
र अकोय लोकशाही भांडवढदार वर्गाच्या आहारी 


स्वरू तिळा सामाजिक व आर्थिक घनिकशाहीचें 
प प्रात झालें, तरीहि ब्रिटिश लोकद्याहीला जड” 
मन धनिकशाहदीची वि्ठाति इंग्ढंडांतील राजन, 
ञ्मेरि्‌ च्या लक्षांत आली नार्ही, १८ व्या शतकात 
का ब्रिटिश्य साम्राज्यांदुन झडून निधन तैथे 


एक नवें ठौकशाही राष्ट्र जन्मास आले. या राष्ट्रां- 
तीळ लोकशाही हीसुद्धां आज धनिकशाहीच्या 
विकृतीनें. पछाडळेळी आहे. अमेरिकन . स्वातंत्र्य 
युद्धानंतर १८ व्या शतकाच्या अखेरीस फ़ान्स 
देशांत अश्लीच लोकशाहीच्या -नांवार्ने सवीगीण 
क्रांति करण्यांत आली. या फ्रेंच क्रांतींतू्नाहे जी 
लोकद्याही जन्मास आठी तिला धनिकशाहीने पछा- 
डळें आहे. अशा प्रकारे. इंग्हंड, अमेरिका आणि 
फ्रान्स या देशांत जी लोकशाही १७व्या व १८व्या 
शतकांत निमीण झाली, ती त्या देशांतील धनिक- 
च्या आहारी गेल्यामुळें विकृत. बनलेली 
आहे, याची 'जाणीव १९ व्या शतकांत युरो- 
पांत निर्माण झालेल्या समाजवादी विचारवंतांनी 
प्रथमतः समाजशास्त्रज्ञांस करून दिली. पण सामा- 
जिक शास्त्रांत. निमीण झालेला हा नवा समाजवादी 
संप्रदाय ९९ व्या हातकांत युरोपांत प्रतिष्ठा पावू 


हीं. ब्रिटन, अभेरिका, फ़ान्स या राष्ट्रां्‌ 
वै समाजरास्त्रर 


शाही 


शकला ना 
तील प्रतिष्ठित गणलेळे बहुतेक स 


१९ व्या शतकाच्या अखेरंपर्येत प्रायः 
१९ व्या शतकाच्या 


विचारसंप्रदायाचेच होते. 
पाडाव ब्रिटिशांनी केला आणि 


प्रारंभीं नेपोठिअनचा 
हिंदुस्थानांत मराठ्यांचा पाडाव 


मारास 
प लव्यि सत्ता सावभौम बनंठीं. या वेळेपासून 
१९१४ सालीं ब्रिटिश व जमन या राष्ट्रांमधील 
साम्राज्यसंबंधीच्या चुरशीदन पाहिलें र जागतिक 
युद्ध सु होईपर्यत सुमारे शंभर वर्षाचा काळ 


शेला. या दभर वषी ह वया 
सर्व'राष्ट्रांच्या होतें. व्य संमांज- 
शात्रज्, अर्थश्राछश व रांज्यद्यांक्श यांच्या विचार- 


श्र 


व्यक्तिवादी 


त न्रिटिद्य राष्ट्र ईं जगांतील 


न्यू 
त 


- .. कांति 


त्यांचा 


वा ह 
"७ दी क्रांतिकारक आंदोलनाच्या या काळा 


/ मिळ, मार्क्स आणि लास्की 


प्रभुत्वाचा हा काळ होता. सर्व प्रकारच्या सामा- 
जिक शास्त्रांत व्यक्तिवादी विचारसरणी आणि 
प्रागतिक सुधारणावाद यांचाच प्रभाव पडल्याचे 
दिसून येत असे. या दृष्टीनें विचार करणारास 
ब्रिटिश राष्ट्र हेंच खरें पुरोगामी राष्ट्र आणि 
ब्रिटिश संस्कृति हीच खरी पुरोगामी संस्कराति असें 


महायुद्ध होऊन गेलें त्यानंतर या व्यक्तिवादी प्रागतिक 
विचारसांप्रदायाला जबरदस्त धक्का असला आणि 
त्या विचारसंप्रदायावर आधारलेला ब्रिटन- 
मधील लिबरल म्हणजे प्रागतिक राजकीय पक्ष हा 
तेथील राजकारणांत कोलमडून पह लागला. अशा 

तीने सुमारें एक दातक ब्रिटनमध्ये एकसारखा 
वाढता प्रभाव गाजविणारा व्यक्तिवादी प्रागतिक 


विचारसांप्रदाय पहिल्या महायुद्धानंतर मार्ग पडून, 


समाजवादी क्रांतिकारक विचार आणि आंदोलने 


. आपला प्रभाव जगभर गाजवू लागलीं. १११७ 


पार्ळी नोव्हेंबर महिन्यांत रशियामध्ये समाजवादी 
यां झाळी. यानंतर जगांतील प्रत्येक देशांत 
रोशयांतील. क्रांतापासून प्रेरणा घेतलेला एकेक 
फेम्युनिस्ट पक्ष अस्तित्वांत आला आणि त्याने, 


 भिटिनमध्ये जन्मास येऊन सर्व जगभर पसरलेला 


 पेणो्डी प्रागातेक विचारसंप्रदाय हा मान 
स्क्तीतीळ पुरोगामी विचारप्रवाह नसून ती एक 


" मानव संस्कृतीची पिछेहाट करूं पहाणारी प्रतिगामी 


रसरणी आहे, असा प्रचार धूमधडाक्यान 


-्ऱ्चे ी क्ती | म 
क व केला. .रशियांतील क्रांतीनंतर निर्माण झालिली 
_“गाजक्ांतीची ही लाट सर्व युरोपखेंडांत 4 


आहियांत जोरानें केळावूं लागली. 


नर 

या महुह्युद्धानंतर निर्माण झालेल्या तमाज- 
त प्रो, 
छास्की हे एक सुप्रातिद्द समाजशास्त्र व 
: राज्यशासत्रज्ञ या दृष्टीनें प्रतिष्ठा पावूं लागले 
१९२१ ये इ. स १८९३ साली झाला” म्ह्णजे 
से वषी महायुद्ध सुरू झालें त्या वेळीं ते खमार 
रेशियांत चे तरुण होते. हे युद्ध चाल जसतानॉचि 
पो क्रांति बोल्शोविक क्रांति घडून आली. , अ , 
: घडवून आणणाऱ्या, लेनिन, दरो 

नेब, ९ न 


श्राल्ड 
विशेषत 


- राष्ट्रांतील 


प्रभ्नति क्रांतिकारक समाजवाद्यांनी 

कम्युनिस्ट हें नांव घेऊन ' थर्ड इंटरनेशनल ? या 
नांवाची एक जागातिक क्रांतिकारक संस्था मास्को 
येथें स्थापन केळी. इ. स. १९१७ तील रशियन : 
राज्यक्रांतीपूवी ६०-६५  वर्घे मणजे इ. स.. 
१८४७ सालीं काळ मार्क्स व फरेडरिक एंजल्स 


वाटत असे. परंतु १९१४ ते १८ या काळांत जें : यांनी ल॑ंडन येर्थे भरलेल्या कम्युनिस्ट ढीगमध्ये 


“कम्युनिस्ट जाहीरनामा या नांवाने प्रसिद्ध असलेला 
क्रांतिकारक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. . थोड्यांच 
दिवसांत १८४८ सालीं स्व युरोपखंडांत राज्य- 
क्तांत्यांची एक छाट उसळली. निरनिराळ्या देशांत. 
उठलेल्या या राज्यक्रांतीच्या लाटेत कम्युनिस्टांनी 
समाजवादी क्रांतीचे पहिले प्रयत्न केले. हे संव 
प्रयत्न विफल होऊन सर्व युरोपीय देशांत एक 
समाजवाद-विरोधी मनोदृत्ति आणि प्रतिगामी 
राजकारण निर्माण . झाले, युरोपीय संस्कृतीला 
आर्थिक क्रांति करून समाजवादी स्वरूप देण्याचा 
हा प्रयत्न फसल्यानंतर पुनः १८७१ सालीं फरान्स- 
मध्यें पॅरिस शहरांत कम्युनिस्ट राज्य स्थापण्याचा 
प्रयत्न करण्यांत आला. जमन व फ्रेंच राष्ट्रांतील 
युद्धाचा फायदा घेऊन हा प्रयत्न करण्यांत आला . 

होता, पण तो दडपून टाकण्याच्या कामी दोनहि ' 

भांडवलदार पक्षांनी ऐक्य केलें. यानतर. . 
होईपर्यंत कम्युनिस्टांचें नांव व. 
तत्त्वश्ान याला कोणी फारसें महत्त्व दिले नाही. 
या अर्धशतकांतील राजकीय व सामाजिक विचार- 
बंतांवर ज्या व्यक्तिवादी प्रागतिक मतप्रगालीची 
छाप बसली होती तिचा प्रमुख प्रणेता जॉन 


त्ट॒अर्ट मिळ हां समजला जातो. - 
जु मिल यांचा अभैद्यास्त्रावरील ग्रंथ इ.स. १८४८ 
मध्ये प्रथम प्रसिद्ध झाला, या वेळी कार मार्क्स हं 
युरोप-खडांतून निव सित होऊन .ईग्ठडात येऊन 
हेला होता, तो; सवे भांडवलशाही संस्कृति 
रा. निर्माण दोणोर्‍्या वंर्गकलहांत. लौकरच 
विण वि असें शास्त्रीय पद्धतीने सिद्ध- 
मगारवर्गाळा या कांतीसाठी 
/ परंतु जॉन स्ट॒अट मिल या. 
माजतच्ववेच्यास त्याच्या म्हणजे मावसच्या 
ब दीर्घदर्शी समाज्यास्रीय विचारांचा 


रशियांत क्रांति 


३, 


नवभारत 


परिचयहि झालेला नव्हता. माक्संच्या शास्त्रीय 
समाजवादाच्यापूर्वी इंग्लंड व फ्रान्समध्ये युरोपियन 
छोशलिस्ट नांवानें प्रासिद्ध असलेले सेंट सायमन, 
फोरीअर व रोबर्ट ओवेन्‌ यांच्या समाजवादी विचा- 
रांचा परिचय मिलने करून घेतला होता. त्यामुळें 
त्याची व्यक्तिवादी आर्थिक घटनेवरील श्रद्धा डळ- 
मळूं लागली होती. उत्पादनाची साधने खासगी 
मालकीची ठेवल्यामुळे समाजांत निर्माण होणारा 
सालक-मजूर यांचा वर्गभेद आणि या दोन वगीत 
सामाजिक संपत्तीची होणारी विषम विभागणी हे 
धृश्य पाहून त्याला भांडवलशाही आर्थक घटनेंतील 
अन्याय स्पष्टपर्णे दिसूं लागला होता. या अन्यायाचे 
वारण समाजवादाच्या संस्थापनेशिवाय होणें शक्‍य 
नाहीं असे दिसून आल्यास खाजगी मालकी हक्कावर 
उभारलेली भांडवलशाही समाजरचना मोडून 
जागीं समाजवादी घटना स्थापन करणें हें 

आपलें कतंब्य ठरेल असें त्याने स्पष्टपणें म्हटलें आहे. 
तरीहि तो व्यक्तिस्वातंत्रयाचा एवढा मोठा पुरस्कर्ता 
शेता की, खाजगी कारखानदारीचें व भांडवलशाहीचे 
समूळ उच्चाटन एकदम न करतां तिच्यांतीळ 
,_न्यायांचे क्रमाक्रमाने निर्मूलन करतां येईल अश्शी 
साची निष्ठा होती. यामुळें सामाजञेक विचारांचे 
व्यक्तिवादांतन समाजवादांत घडवून 
.भाणणारा सामाज्ञेक तत्त्व्व अशी त्याची प्रासीद्वै 
* इंग्लंडांतील समाजवादी पक्षाचा उदय पुढे 
साळा, त्या पक्षाच्या सुधारणावादी विचारांचा उगम 
“जान सुअर्ट [मेळ याच्या विचारसरणींत आढळतो. 
भाज मिऴ याच्या विचारांतील संदिग्धता अथवा 
िसंगति काढून टाकून या समाजवादी पक्षाने आपलें 
> समाजवादाची संस्थांपना करणे असे निश्चित 
आणि उत्पादनाची साधर्ने सार्वजनिक माल- 
ल्यावांचून आर्थिक विषमता नष्ट होणार 
पाही यां एवढेंच नव्हे तर - राजकोय लोकशाद्दी 


हु समाजवादाच्या अभावीं खरी लोकशाही , 


स्त कत नाहीं अशी निश्चित भूमिका इंग्लंडांतीळ 
'माजबादी पक्षाने स्वीकारळी, पण या पक्षाच्या 
न य व सामाजिक विचारांवर माक्‍सपेक्षां 


न विचारांची छाप अधिक पडलेली होती. 
त्यांना समाजवादाची संस्थापना करावयाची 


य 8४ 


दुःस्थिति निवारण 


असली तरी ती क्रांतिमार्गीने न करतां कमाकर्माः 
सुधारणावादी पद्धतीर्ने करावी असा त्यांचा आग्रह 
होता. समाजवाद म्हणजे राजकीय लोकशाहीचं 
आर्थिक लोकशाहीत रूपांतर, अशी त्यांची दष्टि 
असून हें रूपांतर घडवितांना राजकीय लोकशाही 
नष्ट न करतां तिच्या आधारानेंच तें करावयाचें 
अशी ब्रिटिश समाजवाद्यांची विचारसरणी होती. 


यामुळें मार्क्सच्या सामाजिक व आर्थक सिद्धां- 
तांचे व क्रांतिकारक दृष्टिकोनाचे महत्त्व त्यांना 
समजलें नव्हतं, इतकेंच नव्हे तर त्याविषयी त्यांचे 
अनेक पूर्वग्रह होते. यामुळें इंग्ढंडांतील व्यक्तिवादी 
अर्थशास्त्रज्ञ व राज्यशास्त्रज्ञ जसे मार्कसवादासंबंधी 


'पूवेग्रह्दूषित बनले होते तसेच इंग्लंडांतील हे 


समाजवादीदेखील मार्क्सच्या क्रांतिकारक दृष्टिकोना- 
संबंधीं व त्याच्या अनेक सामाजिक व आर्थेक 
सिद्धांतांसंबंधी पूर्वप्रह्मानें कठषित झाले होते. इ.स. 
१८५० पासून पहिलें महायुद्ध सुरू होईपर्यंतच्या 
६०-६५ वर्षीच्या काळांत . इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन 
वगेरे युरोपीय राष्ट्रांची भांडवलशाहीच्या वाढीमुळे 
व जगभर पसरणाऱ्या व्यापारामुळे आणि ब्यापारी 
साप्राज्यामुळे इतकी भरभराट होत गेली कीं तेथील 
कामगार-वगीची स्थ्राति सुधारण्यास लागणारे 
कायदे करून भांडवलशाही समाजघटनेचा पाया न 
उखडतां समाजांतील दलितवर्गाच्या अनेक सुख- 
सोयी करणें अथवा , करविषे तेथील सरकारांना 
शक्‍य झालें. मात्र त्से करतांना सरकारच्या लय 
क्षेत्राची व्याप्ति वाढवून आर्थेक क. कुण थो्डे- 
कार नियंत्रण करणे त्यांना भाग होते. वः |क्‌ल्हां- 


तूंन निर्माण होणाऱ्या क्रांतीचा धोका टाळण्यासाठी 


या मार्गांचा अवलंब करणें अवशय. आहे असे, 
तेथीळ मुत्सद्दयांना दिसून आल्यामुळें अनिर्यंलिंत 
भांडवळझाहीला नियंलण.. घाळून दलितवगीची 
| केळी पाहिजे व आर्थिक च 
णांतच कामगार 
राहील इतक्या ममा ं 
लाट दिळें पाहिजे ही विचांरसरणी 


घण चाढूं. पा ह... 
धा राष्ट्रांतील प्रागतिक मुत्सद्दयांनीं स्वीका- 
ळव यामुळें प्रागतिक पक्ष आणि - सुधारणावादी 
र्ला 


जवादी पक्ष यांचें सहकाय थोडेफार होऊं 
कडवट तसेंच आपल्या सुधारणावादी मागान 
लागले, | र 


मिल, मासे आणि लास्की 


। 
समाजवादाच्या संस्थापनेरचे शिखर आपणांस गांठतां 
येईल अश्शी आशाहिं समाजवाद्यांना वाटूं लागली. 
केवळ सुधारणामार्गानें समाजवादार्चे शिखर गांठतां 
येईल, या' विचारसंप्रदायास प्रागतिक किंवा सुधा- 
रक. समाजवाद (110९091 0" हि्ि११1ांॉ 
9001811311 ) असे नांव देतां येईल. प्रो. लास्की 
यांनीं या सुधारक समाजवादी विचारसरणींतील 
हेत्वाभास निदर्शनास आणून दिला आणि मार्क्सच्या 
क्रांतिकारक समाजवादाचे महृत्त्व व्रिटिशा. विचार- 
वंतांना पटवून दिलें. हीच त्यांची राज्यशास्त्रीय 
क्षेत्रांतील मोलिक,कामगिरी होय असें वाटतें, तर्से 
करतांना त्यांनीं आपल्या राज्यमीमांसेंत मार्क्सवाद 
आंत्मसात्‌ केला, पण त्याच्ररोबर मार्क्सवादाला 
लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टॅलिन प्रभ्रति बोल्शेविक पुढा- 
ऱ्यांनी ज॑ स्वरूप दिळें व ज्यांतून एक प्रकारची एक- 
पक्षीय हुकूमशाही निर्माण केली, त्यांतील दोष व 
एकान्तिकता यांवरहि त्यांनीं शास्त्रीय प्रकाश टाकला. 


वास्तववादी राज्यमीमांसक प्रो. लास्की 

प्रो. लास्की यांचा उदय होण्यापूर्वी ब्रिटिश 
राज्यशास्त्रज्ञांत आदर्शावादी अवास्तव दृष्टिकोन 
केलावूं लागला होता. त्रिटिश राज्यश्ास्रांतील या 
प्रवृत्तीचा उगमहि जॉन स्टुअर्ट मिलच्या वबिचारां- 
पर्यंत जाऊन पोहोचतो. मिलनंतर ब्रिटनमध्ये ग्रीन, 
बोझांके वगेरे राज्यशास््रज्ञांनीं तत्त्वज्ञानांतील अध्या- 
त्मवादाच्या आधारे राज्यमीमांसेला आदर्दीवादी 
बनविळें. पण या आध्यात्मिक आदर्शवादामुळें राज्य- 
शास्राचे पाय वास्तववादी भूमीवरून उचळून ती 
__ राज्यमीमांसा कल्पनेच्या आकाशांत लिदंकूप्रमार्ण 
. लोंबू लागली. या आध्यात्मिक राज्यमीमांसेनें वर्णन 
केलेली. आदश राज्यसंस्था जगांत कोठेंहि आढळेना 
* आणि त्या आदी राज्यसंस्थेच्या चिंतनाने कोण- 
त्याहि वास्ताविक प्रश्नाचे उत्तर मिळेना, राज्य 
. शास्त्रांत वाढलेली ही आध्यात्मिक विचारांची प्रदत्त 
एक - प्रकार राज्यशासत्र& व झध्यात्म 
दोघांनाहि विघातक ठरली. . आणि दोनही 
शास्त्रांत तिने विकृती निर्माण केल्या. राज्यमीर्भा- 
सकांनीं आध्यात्मिक दृष्टीने वर्णिलेळें आदर्श राज्य 
हेंच आपल्या देशांतील प्रस्थापित राज्य होय, असा 


भ्रंम सामान्य जनतेत फेळावून प्रातिगामी रोजनिष्ठा 


३५ ; 


निर्माण करण्यांत येऊं लागळी आणि कोणत्याहि 
परिस्थितींत कायदेभंग करणें किंवा क्रांति करण्याचा 
प्रयत्न करणें हें नेतिक व आध्यात्मिक दृष्टीनें पांप 
गणण्यांत येऊं लागलें. जमनींतील हेगेलच्या प्रति- 
गामी शिष्यांनी प्रवर्तित केळेलळी ही आध्यात्मिक 
राज्यमीमांसा एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस 
इंग्लंडांत आली आणि विसाव्या दातकाच्या प्रारंभी 
तिनें आपला प्रभाव ब्रिटिश राज्यशास्त्रश्ञांवर पूर्ण- 
पणे बसविला, यामुळें राज्यशास्त्र जसं विकत झालें 
तर्सेच नीतिशास्त्र व अध्यात्मशास्त्र यांतहि त्यामुळे 
विकृति निर्माण झाली. राज्यसंस्थेला आंधारभूत 
वाटणारी. देडनीति हीच आदर्शनीति म्हणून मिरवू 
लागली आणि वास्तववादी दृष्टीने समाजंधारणेंत 
मान्यता मिळविलेली आर्थिक विषमता व सामा- 
जिक वर्गसंस्था यांना सनातन स्थान देण्यांत आर्ले. 


अशा प्रकारें प्रस्थापित राज्यसंत्या, समाजसंस्था व 


आर्थिक घटना यांना सनातन व शाश्वत मानव- 
धर्माचें पूज्यत्व व पावित्र्य देण्यांत आल्यामुळें क्रांति- 
कारकं वृत्ति दही एक सैतानी वात्ते ठरळी आणि 
प्रस्थापित राजकीय, सामाजिक व. आर्थिक संस्था 
या सर्वथैव संरक्षणीय ठरून त्यांचें संरक्षण कर- 
ण्याची वृत्ति हीच दैवी दत्ति म्हणून मिरवू लागली. 

प्रो, लास्की यांनीं या विकृत . राज्यमीमांसेवर 


शास्त्रीय हला चढविला आणि राज्यमीमांसकांर्नी _ _. र 


हेगेलेच्या आध्यात्मिक आदरवादाच्या पाठीमागून 
न जातां मार्क्सच्या भौतिकुवादाचा आश्रय कून 


राज्यम 


दिलें. हेगेलच्या प्रतिगामी शिष्यांची आध्यात्मिक 


राज्यमीमांसा जशी भ्रष्ट आहे. तसेंच देगेल्चे 


अध्यात्म व 


आहे आणि म्हणूनच जर्मनीत उदंय पावलेला 


एकोणिसाव्या शतकांतील वेदान्त विंकूत बनला व | 


त्याला नीळोच्या विकृत समाजरास्त्राचे कडू फळ 


आलें र 
करावें लागत आहे. पण ठो र 
तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रांत पंदापॅण केलें. नाहीं, त्यांनी 
मार्क्संची राज्यर्मामांसा आत्मसात केढी आणि 
त्या दृष्टीनें आपल्या राज्यप्रीमांसंत आर्थिक वर्गे- 


भेद, या वर्गमिदांवून निर्माण. होणारा वर्गकलह 


[मांसा केली पाहिजे, हे. ब्रिटिशांना पटवून, 


१. जु 
1%3*...४-५८२%%%-॥७/ 
1८43009:38250:). ५८ 2:01/1//1.:: 


नीतिश्यास्रहि विकृत वा सदोष... ् 


असेंहि तत्वज्ञानाच्या इतिहासशांस मान्य 
प्रो, लास्की यांनीं या. . 


नवभारत . 


आणि या वर्गकलहाचें निवारण करण्यास समाज- 
यादाच्या संस्थापनेची अनिवार्य आवश्यकता, या 
गोष्टींना महृत्त्वार्चे स्थान प्राप्त करून दिलें. या 
समाजवादाची संस्थापना करण्यास बोल्शेविकांनीं 
जो मार्ग आक्रमिला त्या मागीतील धोकेहि 
त्यांनीं दाखवून दिळे आहेत. कम्युनिस्टांची राज्य- 
मीमांसाहि एक प्रकारें एकांगी किंवा एकान्तिक 
* आहे हें त्यांनीं दाखवून दिळें आहे. पण कम्युनिस्ट 
क्षांतीचा धोका ज्यांना टाळावयाचा असेल त्यांनीं 
तेंच ध्येय दुसऱ्या अधिक सरस अथवा अधिक 
श्रेष्ठ मार्गोनीं प्रात करून दाखविण्याची जबाबदारी 
स्वीकारली पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे. 
आपण जर ही जबाबदारी स्वीकारली नाहीं तर 
. मार्क्सने वर्तविळेळें कम्युनिस्ट क्रांतीचें भांविष्य खरें 
ठरेळ, निदान त्या भविष्यांतील भांडवल्याही 
संस्कृति आंतरविरोधांनीं विध्येस पावेळ, येवढा 
भाग तरी निश्चित खरा होईल असें प्रो. लास्की 
यांचें मत होतें. 
प्रागतिक लोकशाहीची मीमांसा 
प्रो. लास्की यांनीं, आपल्या वास्तववांदी दृष्टि- 
कोनांतून प्रागतिक लोकशाहीचे एथक्करण करून 
असे दाखवून दिळें कीं ही ठोकशाही पूर्णपणें भांड- 
वल्शाहीच्या अधीन झालेली असून प्रागतिक 
सुधारणावाद सामान्य जनतेचें . कोणतेंहि महत्त्वाचें 
गाऱ्हाणें यापुढें दूर करुं शकणार नाहीं. भांडवल- 
शाही 'आर्थिक घटना 'शाबूत. ठेवून राज्यसंस्थेला 
छोकसेबक बनविण्याच्या मयीदा आतां भांडवलदार 
राष्ट्रांहि गांठल्या गेल्या आहेत. १८५० नंतर 
पहिलें महायुद्ध होईपर्यंतच्या काळांत युरोपीय राष्ट्रास 
तील राज्यसंस्थांना जे लोकसेवक संस्थे-(. ॥/९७॥£ 
988) चे स्वरूप प्राप्त 'झाल्याचा भात झाला, 
'तो खरा नव्हता. भांडवलदार राष्ट्रांनीं साम्राज्यांतून 
आणिलेल्या ठुर्टामुळेंच त्यांना तसा देखावा काहा 
'काळ निमोण करतां आला. आतां साम्राज्यवादाचा 
आश्रय करून भांडंवद्याहींतून निर्माण होणारा वर्श- 
कलह थोपवून धरण्याचा काळहि संपळेला आहे. 
तेव्हां कम्युनिस्ट क्रांतीचा धोका टाळण्यास, त्यांना 
अभिप्रेत असणारी सामाजिक क्रांति अधिक श्रेष्ठ 


: भार्गानीं करून दाखविणे याहून दुसरा कोणताहि | 
४डरेद. ् 


मार्ग उरळेला नाहीं, यासंबंधीं प्रो. लास्की यांचें . 


मत अगदीं निःसंदेग्ध होतें व ते आरंभापासून 
अखेरपयेत म्हणजे १९२० पासून १९५० पर्यंत 
त्यांनी निरनिराळ्या प्रकारें पुरस्कारिळें आहे. 
प्रागतिक लोकशाही अपुरीच नव्हे तर यापुढें अन- 
्थाबहू ठरणार आहे व कम्युनिस्ट क्रांति टाळण्याचा 
तो पर्यायमार्ग नव्हे याबद्दल त्यांनी. संदेह प्रकट 
केलेला नाहीं. समाजवादी लोकशाही. हेंच त्यांचे 
ध्येय होतें व तीच आजच्या मानवाची जीवननिष्ठा 
बनू शकेल व बनली पाहिजे असा त्यांचा सिद्धान्त 
आहे. “181071, 1१९8501 810 (1011188100 


( निष्ठा, बुद्धि आणि संस्कृति ) या त्यांच्या पुस्तकांत . :. 


त्यांर्नी हाच आपला सिद्धान्त मांडिला आहे. या 
निष्ठेळाच त्यांनीं राशेयांत निर्माण झालेली निष्ठा 
असे म्हटलेळें असून रशियांतील एकपक्षीय हुकूम- 
शाही हेंच या निष्ठेचे किंवा मार्क्सेवादार्चे शुद्धस्वरूप 
मानणें बरोबर नाह्दीं असेंहि त्यांनीं प्रतिपादिले आहे. 


मासेवादाची मीमांसा , रो 

मार्क्सवाद आत्मसात्‌ करूने आपली राज्यं- 
मीमांसा मांडतांना प्रो, लास्की यांनीं मार्क्सवाद 
म्हणजे तरी काय याचीहि मीमांसा केळेली आहे. 


मार्कसवादाचे विरोधक किंवा त्याचे कांहीं अनुयायी . 


असें मानितात कीं मार्क्तची भोतिक इतिहास- 


मीमांसा (11812078115010 1111९11070(911011 01 


*11158(01४ ) हा एक जड नियतिवाद असून त्यांत 
मनुष्याळा “ अर्थ > किंवा “ अर्थकाम ” यावांचून 
दुसरा कोणताहि पुरुषार्थ नाहीं असे ग्रहीत घरलेलं 


आहे. पण प्रो, लास्की यांनीं हे आरोप अथवार्ही . , 
मतें निराधार आहेत आणि मार्क्सवादांत या दोहॉ-. .. 
वेकी कोणत्याहि सिद्धान्ताचा पुरस्कार केलेला नाहीं... ' 


|अर्से निःसंदिरधपणें मांडिळें आहेः 


2» ळ्या वांडल्यडडळाला 15. वळचाट 


खी फ्राढ पाव्वालांक्राड टयाटरपियगा ०. 


डळ४, प९ एपी पाते पणा एणाला 
00९ ७॥०९ 01 ॥8001॥)प१ पापड, 1191110- 


&0 18128, 001९ 11078९ 80_1९९08प86 1६ . 


ठठपणगप७8 (० 0९ झाड ॥500016- 
360९१ ७४ ॥15008118 910 8008] ां- 
[गुण थ, 1८१0९ ० यक्यांणा 180३81 


व्ह मक 
"करबगघर चिन, 


पब ठरव 


-चंफबभरम 


-_ माझे स्वतःचं मत आहे. 


मिल, माक्स आणि लास्की 


००8 ता'९ ७७७ 1७ ठा 8001017106 
1101708. 1७ १0०९७ 70 118180 ९06 
७४७ . शो] लाळाड७ 18 ९6०॥071086)17 
९8१5९06. 10 १0०७58 101 108९8) छा 16 
1९६8. छात फशाळणांण्पाः 0 पोहा हा९ 
1७१1180०00) 7९तशशापपांपाटते हाते 18 
स0९0९ 0९ 1] 07110, 01९ €0)९'४९॥०९ 
01 & &०न॥115 50००८ 18 111९011.0)९.” 
0 (ऐळणफपांडी शण 30९0 १. 

110"०पेपल01 05 1,887, 0880 72. 


_ ' प्रो. लास्की यांनी कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टोच्या 
प्रस्तावनेत मांडलेळे वरील विचार लक्षांत घेतल्यास 
माक्‍सीवादावरील अनेक रूढ आक्षेपांचे निराकरण 
त्यांनीं केळे असल्याचे दिसून येईल. मनुष्यमात्र 
आपल्या सर्वे व्यवहारांत. केवळ अर्थप्रेरणेनेंच प्रदत्त 
होतो अथवा त्यानें त्से प्रवृत्त व्हावे असे मार्क्सचे 
म्हणणें नाहीं. समाजांतील सर्व घडामोडी 
आर्थिक कारगेच असतात असें तो मानीत नाही. 
मनुष्यांची इच्छा असो वा नसो, ते समाजवादाच्या 
स्थापनेसाठी प्रयत्न करोत वा न करोत संमाजवाद 
.हा कतुपरंपरेप्रमाणे नियमाने व निश्चितपणानें 
येणारच आहे अशा प्रकारचा नियतिवाद मार्क्सने 
पुरस्कारिलेला नार्ही. तसेंच मनुष्याचे विचार व 


आचार हे एखाद्या कळसूत्री बाहुल्यांच्या ह्वाल- 
स्थितीनें निबद्ध झालेले 


चालीप्रमारगें जड, भौतिक परि 
सवात. तता ययांनिके शोतिगबॉद साहा 
इतिहास-मीमांसित आढळत नाही अस स्पष्टप 
प्रतिपादन करून प्रो. लास्की यांनीं मार्कसवादाची 
जी मांडणी केलेली आहे ती यथायोग्य आहे असे 
" वरील आक्षेपांचे निरा” 
करणं करून त्यांनीं मार्क्सवादाचें थड स्वरा आत्म- 
- *सात्‌ करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याचप्रमाण 
माकसे आणि एंजल्स यांनी क्रांतिकालांत ए्‌क 
प्रकारची कामगारवर्गाची हुकूमशाही (1)1लथ01- 
8010 00 ७९ ७॥०९ध्रफांकॉ ) स्थापन करावी 
लागेल अर्स म्हटलें असलें, तरी आज स्टॅलिननें 
रशियांत नशी आपल्या विशिष्ट. १ अथवा 
गटाची एकपक्षीय अनियंत्रित 
आहे, तशी सर्व समाजजीवनावर 
पक 


[ना केवळ ।€४७०॥९ 08 (. 


णे 88 01९ 107115 


पक्षाची हुकूमशाही स्थापन करावी अशी मार्क्स व 
एंजल्स यांची कल्पना नव्हती असेंहि त्यांनीं . स्पष्ट 
केळें आहे. कामगारशाही म्हणजे कामगारवगीतील 
"विशिष्ट पक्षाची हुकूमशाही असा मार्क्सच्या शब्द- 
प्रयोगाचा अर्थ होऊं शकत नाहीं असे प्रो. लास्की 


- प्रतिपादितात : 
““गू'001 0118 ६210, 10 8९९1118 (0 ॥)९ र 


10९0580919010 ऐं. ैव्चा'ड धत 1712९15 
तात ० ०णण्शंश९ "९ तांलंळा०'819 
0९७0०, (0 1108) 11९ वालंडॉल'- 
8111) 01 1९ ९0007॥॥ए॥॥018 08" 0ए९ 
९९७ ण फ९ ढ०पणाण पॉ, प्छा 18 
ए॥९ ८७९॥७"911580101 0 08 880 १०७ 
11 ॥00९॥कांत5 9 8 डाग2ा6 0"७७,; एणांला 
1111088858 8 शा] 59. ०७ ण ६ 
टा2९08 0पा810018 1811178. 1115 0010९01- 
11९ 8१0८४1७ 1017 ॥७ 88९ 
७९ 80 1010186. शा; 08 
ट0ए९111000 188 ॥0 शाटणाकगए€ पॉ; 
10 ए0०थक्कांगी 886 0 8९20९ पणा] 
1185 ८०1801१8९१ 118 छपए०(४. 1018 
100718101९, 9180, 
ट०एशापपाशयॉ; ग 0858९88100 ०. 0९ 
डळ6 100फथ' ॥)9४ गीयते 1100608881" ० 
९०8180 :'10180718 ०0" ७800९5 ७,00० 
९कश 118 581९४ 17 001९ 8811९ फछ8५ 
1 2०५7९११] 10पा)]च 1 
988011९ १78810 _॥0॥ए९0४ 


00फ' पो 8 


11९088881"37 [0 
कशा ७7281. 
छाीहा' 1) पणा 21012 
1 णय 


11 1940. 1८ फ8$;, 
11124 8170 ७2९४७४९ र्‍या पाटणा प 
885ए0९0 0018 1९ ए8९ ० गा९ ४8९- 
०४४५ 0४ 87१ 0 ७0९ फ०॥"४९"'5 ए०पव 
10९8] हय स्हकाडांणप धेणवे 00 8 त्ी: 


७०00 0 
1७९४ ठट०्प१ 7० (1९७९06, ॥87९ 'आा- 


९१ 0९ ठ०णण प॥180 कर्ण 8०३8 
88 8 तानक्रॉयधफ 0एथ प्रा९ शगणाऱागश 


संगणकीकृत 


७ ७ फण्या 


11९28९10९१ 0४ 1178901 - 


८, 8 8९007१ &ॉपकाण01 0018 क 


४ तैशा०अागिठ प00068.>- ०2. 


1 
)»** >> 


झट 
ऱ्य 
शि 
गै 

डा 

2] 

ल 
क! 


नवभारत 


ल85 काव ९लपताग2 ७] ०01७” 0800105 
तिठा पाट फटा (0 झाळा'8 ग, छो 
पीपश108 0ए७', आरा ९इशा'टांइ$8 ० 
0०७७९".” -"1/851त 
1072, 0880९ 08. । 
्ि वरील उताऱ्यांत प्रो. लास्की यांनी आजच्या 
रशियांत स्टॅलिनने आपल्या पक्षाची जी अनियंलित 


' हुकूमशाही स्थापन केली आहे तिला माक्‍सेच्या व 


एंजल्सच्या 'मतांचा आधार घेतां येणार नाही, 
असं आपलें स्पष्ट मत दिदरर्रित केलें आहे. 
त्याचप्रमाणें लोकशाही राज्याखालीं सावीत्रिक 


 मतांधिकार प्राप्त झाल्यानंतर समाजवादी क्रांति- 
' कारकांनीं बंडाचें हत्यार खाली ठेवून त्या लोक. 


शाही राज्यघटनेचा उपयोग आपल्या क्रांतिकायीस 
करून घेण्याचें धोरण स्वीकारावे असें एंजल्स यानें 
स्पष्टपणें. लिहून ठेवलें. याचाहि उल्लेख. प्रो, लास्की 
यांनीं आपल्या या प्रस्तावर्नेत केला आहे. सावीत्रिक 
मताधिकारावर उभारलेली लोकशाही राज्यघटना 
स्थापन झाल्यानंतर क्रांतिक्रारक त्या राज्यघटनेला 
जिवंत ठेवून तिळा आपल्या कायीसाठी राबविण्याचा 


. प्रयत्न करतात आणि आपणांस क्रांतिविरोधी म्हण- 
'विणारे भांडबलदारवर्गांचे पाठीराखे ती लोकशाही- 


ची राज्यघटना संकुचित करण्यास व प्रसर्गी उध्वस्त 
करण्यासहि प्रवृत्त हातात. आणि अशा प्रकारें कांति" 
कारक हे राज्यघटनेचच संरक्षक आणि क्रोंतिविरो- 
घक़ हे तिचे मारेकरी किंवा संहारक असल्याच 
विशेधाभासात्मक इद्य दिस. लागते, अशा अर्थाचा 
एक एंजल्सचा उताराहि ठार्स्कांनीं या ठिकार्णी 


- दिळा आहे. हा उतारा देऊन ज्या देशांत लोक- 


शाही राज्यघटना जिवंत आहे त्या देशांतील समाज- 
बादी क्रांतिकारकांनी त्या घटनेस. आपल्या काया" 


. साठी राबवून घेण्याचें धोरण स्वीकारगें ढेंहि. 


मा्कसवादास संमत होण्यासारखे आहे असा आपला 
हे, अश्या रीतीने 


अभिप्राय प्रदर्दित केला अ 
माक्‍सवाद म्हणजे .लेनिनवाद आणि ळेनिनवाद 
म्हणजे स्टॅलिनवाद हीं समीकरगे निराधार असल्या 
दाखवून देऊन मार्कसवादाची एक स्वतेत्र मांडणी 
त्यांनी केळेली आहे. रशियाच्या विदिष्ट परिस्थिती > 
च्या पाश्चभूमीमुळे मार्क्सवादाला जें विशिष्ट त्व्क्प 


- संस्थापना करतां 


प्रात झालेलें आहे तेवर्ढेंच मार्क्सवादाचें अथवा 


शास्त्रीय समाजवादाचं शुद्ध व केवळ स्वरूप नव्हे, 


खरा शास्त्रीय समाजवाद हा त्याहून अधिक व्यापक 
आणि अधिक अनाग्रही आणि वर्धिष्णु आहे असा 


प्रो. लास्की यांचा आदय आहे. या व्यापक 


शास्त्रीय समाजवादी निष्ठेलाच त्यांनी आजच्या 
मानाची जीवनीनष्ठा असें कल्पिळें आहे. 
सुधारणामार्ग की क्रांतिमार्ग £ 
प्रो, लास्की यांच्या एकंदर .राज्यशास्त्रीय 
विचारांत अशा प्रकारचे मौलिक व निःसंदिग्ध 
विवेचन असलें तरी एका महत्त्वाच्या प्रश्नासंबंधींचे 
त्यांचे विचार कांहीसे सांदिग्ध किंवा विसंगत 
असल्याचा वारंबार भास होतो. त्यांनी प्रागतिक 
लोकशाहीची मीमांसा मार्क्सवादी दृष्टिकोनां- 
तून केलेली आहे. भांडवलदार 
राज्ययंत्र हे वंर्गकलहापासून आलिप्त राहून 
निःपक्षपाती न्यायदान करणारें समाजाचें अंग आहे 
ही कल्पना त्यांनीं भ्रामक ठरविली आहे. भांडंवल- 
शाही समाजांत मूलभूत असा जो आर्थिक अन्याय 
व विषमता. आहे त्यार्चे निवारण करण्यास हं राज्य- 
यंत्र उपयोगीं पडणारे नाहीं आणि म्हणून त्याच्या- 
खालीं होणाऱ्या. सुधारणा अत्यंत मर्यादित . असून 
वरिष्ठ वगीचें वचैस्व नष्ट करू पाहणाऱ्या दलित 
वर्गाला दडपून ठेवण्याचे कार्यच भांडवलदार 
लोकशाहीतील राज्ययंल कर 
मत त्यांनीं प्रायः मान्य केलें आहे. याचमुळे 
केवळ सुधारणामार्गाने जाऊन समाजवादाचे ध्येय 
गांठतां येईल अशी त्यांना खात्री वाटत नाही. 
म्हणूनच ते क्रांतिमार्गाचे महत्त्व वारंवार वर्णन करतात. 
१९२० पासून १ ९२ 
लिखाणाचे पर्याळोचन केल्यांस सुधारणामार्गा- 
बरीळ त्यांची निष्ठा कमी कमी होत जाऊन 
क्रांतिमागीवर अधिकाधिक निष्ठा वाढत. नकी गेल्याच 
दिसून येते. तरीहि क्रांतिमार्गाने नि न्याय 
भरेईल अंश्ीहि माक्‍सवादी वृत्ति 
निर्माण झालेली नव्हती, 


त्यांच्या अंतःकरणांत 
[गौने न्यायसंस्थापना, करण्याचा 


म 


,संदास्त्र क्रांतीच्या सा” 
णी विफळ झालेला आहे आणि ही 
सं प्रारंम केलेल्यांनी. अखे- 


प्रयत्न अनेकवार 
न्यायसस्थापना करण्य 


समाजांतील 


१त असतें हँ मार्क्सचे . 


५ पर्यंतच्या त्यांच्या एकंदर . 


मिल, मासे आणि लास्की 


रीस न्यायाच्या नांबांने अन्यायाचीच संस्थापना 
. . केल्याचे दिसून येतें हे॑ ऐतिहासिक सत्य त्यांना 

कांतिमार्गांचा पुरस्कार करण्यापासून परावृत्त करांत 
होते. उलंट, इंग्लंडांतील सुधारक समाजवादी पक्ष 
केवळ प्रातिनिधिक संस्थांतील सनदशीर व 
कायदेशीर कार्यावरच अवलंबून राहून जनतेमध्ये 
आपल्या ध्येयप्राप्तीसाठी त्याग करण्याची निष्ठा 
निर्माण करीत नार्ही व प्रत्येक वेळी भांडवलदाराच्या 
अडवणुकीला भिऊन समाजवादी निष्ठेपासून व 
._ मूलगामी सुधारणापासून पराड्सुख होतो हं पाहून 
- क्रांतिकारक निष्ठेची महती ते वर्णन कहूं लागतात. 
_ लोकांमध्ये कायदे पाळण्याची संवय कायमची मुरणें 
* आणि अन्यायी कायदेसुद्धां लोकांनी निमूटपणे 
पाळणे हे॑त्यांना प्रदासनीय. वाटत नव्हते. इतर 
:_ लोक कायदेभंगापासून निमीण होणारे धोके वर्णन 
_ करतात तर त्याच्या उलट प्रो. लास्की यांनीं कायदे 
'पाळण्यापासून निर्माण होणारे धोके 1)87120'8 
- अ 0ठश्तांह्ि०७ या नांवाचें एक पुस्तक लिहिलेले 
आहे. १९३० साठी म. गांधीनी स्वातंत्र्य- 
- ध्रार्तांसाठी सत्याग्रहाची मोहीम केली; याच सुमारास 
प्रो. लास्की यांचें हे पुस्तक प्रसिद्ध झाळे. जन- 
तेच्या अंगी आपल्यावरील राजकीय .अन्यायाचा 
_ प्रत्यक्ष प्रतिकार करण्याचें सामर्थ्य येणें हेंच ठोव 
स्वातंत्र्याचे खरे रहस्य आहे ही म. गाथा” 
. च्या सत्याग्रही तत्त्वानामागीळ क्रांतिकारक 
' भूभेका आहे. प्रो. लास्की यांचा सुधारणामार्गा- 
वरील विश्वास उडाला होता. त्याचप्रमार्ण म. 
- गांधीचाहि प्रागतिकांच्या सनदशीर राजकार” 
_  बरील विश्वास उडाला होता. प्रोः लास्की यांनीं 
जनतेतील प्रत्यक्ष प्रतिकारांच्या प्रदृत्तीचें महत्त्व 
_ राज्यशास्त्रदृष्टीनें वर्णन केळे आणि कोणत्याहि 
'पारोस्यतीत कायदे. पाळलळेच पाहिजेत 


व क्रांति करतां कांमा नये, या दत्तीपासून संयाज:, 


. वर ओढवणार गुळामगिरीचें संकट आणि सर्व- 


नाशाची आपात्त यांच्याकडे लोकांचे चित्त वेधून 
घेतलें, मं. गांधी यांनीं गुलाम बनलेल्या हिंदी 
: जनतेत सत्याग्रहाने क्रांतिकारक दत्त निर्माण केली, 
म. गांधी हे क्रांतिकारक . असले तरी 


क्रांतीच्या मांगीरने सामाजिक न्यायाची संस्थापना 


ड़ 


लोक- 


'त्यांच्या जीवन 


री अत्याच री. 


होणार नाहीं हँ त्यांना प्रो. लास्की यांच्यापेक्षांहि 
अधिक तीम्रतेनें जाणवत होते; म्हणून त्यांनीं सत्या- 
ग्रहाच्या साधनेने अनत्याचारी क्रांतांचा मार्ग 
शोधून काढिला आणि प्रागतिकांचा सुधारणामार्ग 
प्रतिपक्षांकडून रोखला गेल्यानंतर राष्ट्राला सरास्त्र 
क्रांतीच्या मा्गीवर जाऊं.न देतां त्याला आपल्या 
मागून नेऊन हिंदी राजकारणाचे १९२० सालीं 
अडून पडलेळें गाडें पुढें रेटीत नेळें व गुलाम हिंदु- . 
स्थानंला स्वतंत्र बनविले. जनतेत सत्याग्रही निष्ठा 
निर्माण झाल्यास तिला पालमेंटरी राज्यपद्धति प्राप्त 
करून घेतां येते हं त्यांनीं दाखवून दिलें. इतर्केच 
नाहीं तर याच. आपल्या सत्याम्रह्मच्या साधनाने 
हिंदी जनंतेळा भांडवलदार होकशाहीचें समाजवादी 
लोकशाहीत रूपांतर करतां येईल अशी निष्ठाहि 
त्यांनीं या देशांतील समाजवादी पक्षाच्या अंतः- 
करणांत निमीण केली. म. गांधींचे हिंदुस्थानांतील 
ह कार्य ज्या काळांत घडून आलें त्यांच काळांत 
प्रो. लास्की हे एक सुप्रसिद्ध. राज्यशास्त्रश म्हणून 
इंग्लंडांत व युरोपांत नांवलौंकिकास चढले. 

म.. गांधी हे एक द्रष्टे संत आणि क्रांतिकारक 
राजकीय नेते दोऊन गेले, ते शास्त्र नव्हते. प्रो. 
लास्की हे. शास्त्रज्ञ होते. तरीहि त्यांना म. गांधींच्या 
सारख्या द्रष्ट्या संताचे महत्त्व आणि त्यांच्या जीव- 


नांत व्यक्त होणाऱ्या क्रांतिकारक निष्ठेचे कोतुक 


बाटत होति. त्यांनीं म. गांधींचे मोठेपण ओळखले 
होते. परंतु गांधींच्या सत्याग्रही तत्त्वज्ञानाचे राज्य- 
शास्त्रीय दृष्टीनें त्यांनी विवेचन केळेळे नाहीं. 
तीळ आध्यात्मिक निष्ठा त्यांना 


कदाचित्‌ आजच्या युंगांत न टिकणारी वाटली 


असल्यांचा संभव आहे. 

प्रो. लास्की यांना. आजच्या मानवाला व 
मानवसंस्कृतीला एका थोर जीवननिष्ठेची आव- 
इयकता आहे. आणि अश्ी जीवननिष्ठा त्याला 
भांडवलद्याही संस्कृत्ति देऊ शकत नाहीं, याबद्दल 
शका उरलेली नव्हती. म्हणूनच त्यांनीं आजच्या 
मानवाला हंबी असणारी जीवननिष्ठा रशियापासून 
मिळूं शकेल असें आपल्या एका पुस्तकांत प्रति- 
पादिळें आहे. तरी रशियांताल क्रांतिबादाच्या व 
क्रांतितंत्राच्या अंधानुकरणांतीळ धोका त्यांना 


नवभारत 


जाणवत होता. मग रह्षियापासून आजच्या मानव- 
संस्कृतीला जीवननिष्ठा मिळूं शकेल या म्हणण्यांत 
एक प्रकारची विसंगति दिसत नाहीं . काय ? प्रो. 
लास्की यांच्या एकंदर विचारांत अश्या प्रकारची 
विसंगति आढळून येते आणि सुधारणामार्ग कीं 
क्रांतिमागे, यासंबंधींचा निःसंदिग्ध निर्णयहि 
त्यांनी दिलेला आहे किंवा त्यांच्या बुद्धीला झालेला 
आहे असें त्यांचे ग्रंथ ब्राचून खात्रीनें वाटत नाहीं. 
_ याच्या उलट म, गांधी यांच्या वुद्धींचा निःसंदिग्ध 
निर्णय होऊन त्यांनीं सुधारणामार्ग व क्रांतिमार्ग या 
दोहोंतीलहि धोके. व दोष टाळून आपला सत्याग्रही 
"क्रांतीचा मागे जगापुढे आजन्म आचरून दाखवून 
ठेविला आहे. तरीहि या मार्गाचे व त्या मार्गानें 
गेल्यास प्राप्त होणाऱ्या सामाजिक अवस्थेचे, समाज- 
शास्त्रीय व राज्यशास्त्रीय दृष्टीने, अद्यापि पूर्ण विवे- 
चन झालेलें. नाहीं. तथांपि आजहि इतर्के निश्चित 
म्हणतां. येते कीं आधुनिक युरोपांत निर्माण झालेल्या 
समाजवादी व व्यक्तिवादी अशा दोन जीवननिष्टां- 
प्रमाणेच म. गांधींनी जगाळा एक नवी जीवननिष्ठा 
_ दिलेळी असून त्या जीवननिषठ्ठेचें एक क्रांतिकारक 
साधन सत्याग्रह्माच्या रूपानें जगापुढे आलेलें आहे. 
व्यक्तिनिष्ठा, समाजनिष्ठा आणि सर्वोदयनिष्ठा 
- म. गांधींनी -दिळेल्या जीवननिष्ठेस सर्वोदय- 
निष्ठा असं नांव. प्राप्त होऊं लागळें. आहे. इंग्लंडांत 
व्यक्तिनिष्ठा प्रथम उदय .पावळी आणि ्व्याक्ति- 
निष्ठेहा शुंद्द करून तिचे. समाजनिष्टेंत परिवर्तन 
करावें लागेल हा विचार जॉन स्टुअर्ट मिल यानें 
१९ व्या शतकाच्या मध्यभागीं ब्रिटिश व्यक्ति- 
वाद्यांपुरढे मांडला, यांतूनच पुढे ब्रिटिश समाज- 
वादाचा उदयं झाला. हा. ब्रिटिश समाजवाद 
प्रथमं केवळ सुधारक वृत्तीचा. होता ब त्याला 
करांतिवृत्तीची भीति वाटत. होती. - न 
. * ज्रिटिश समाजवाद्यांची क्रांतिकारक  वृत्ती- 
संबंधीची ही भीति नष्ट करून मार्क्सच्या क्रांतिकारक 
-संमाजवादाला आत्मसातू करण्याचें कार्य १९२० 
पासून - १९५०. पर्यंतच्या काळांत प्रो. लास्की 
यांनी केळे, लास्की यांनीं मार्कसवादांतील क्रांति- 
कारक वृत्ति आत्मसात केली तरी मिळ यांने 
- हैग्लंडांत रुजबिलेळें व्यंक्तानिष्ठेचे तत्त्व त्यांनीं उसड्डून 


अनुक्रमणिका 


काढलें नाहीं. लास्की हे समाजवादी असले तरी 
त्यांचा समाजवाद व्यक्तिनिष्ठ व संघरनिष्ठ आहे. या 
म्हणण्याचे स्पष्टीकरण होण्यासाठीं लास्की यांचेच 


समकालीन व समानधर्मीं प्रो. जी. डी. एज. कोळ 


यांचा एक उतारा पुढें देतों. त्यांत ते म्हणतात : 
“ व्यक्तिवाद व समाजवाद या परस्परांशी विसंगत 
अहा निष्ठा नाहींत. मी तर व्यक्तिवादी आहे 
म्हणूनच समाजवादी बनलो आहे. ” तो उतारा 
असा: 

6 [ठा ९, णशा 15 10 ४000105818 
७९७७॥९७॥ ॥900चाडणा 81त एताणांतवपक्ा- 
31). 1 81 '8 90०150 0028880 1 51 


 जाताणांतपवा58; छत त. हव्या (०0 5९658 


७७७ जगता एतेपछ]158क्‍ 0181 118137 ७100 
प56 ॥॥७ 108116९, 0९68प5९ 1 छा णांहा'- 
&5९त ग ९एश'ए याताएांतपछा, क्वाते गि 


ठढा'€छपयाश ७ 8०टांलफ फणांला उपा टाए6 


7७ 21९७0९5 ०181085 (0.16 शा"९७६७5 


1710111061. । 


-" 1९12४९. णाक्ा 8. 2पणांत8 (0 ॥॥९ 


०8-१1] ॥7०॥व, 8४8 68. 
व्याक्तिवांदी बनर्ण म्हणज समाजांतील प्रत्येक 


व्यक्तीचा सवीगीण विकास होईल अशी निष्ठा ठेवून. 


त्या निष्ठेस अनुल्प अश्ली संमाजघटना निमोण 


करण्यासाठीं झटणे असा अर्थ करून प्रो. कोल : 


यांनीं वरील उताऱ्यांत र्व्याक्तिवादाचा व समाज- 
वादाचा. समन्वय करण्याची आपली वृत्ति 


- प्रकट केली आहे. प्रो, लास्की यांचीसुद्धां 
: वृत्ति अशीच होती, आणि त्यांनीं क्रांतिकारक 


समांजवांदाची महती वर्णन केली असली तरी 


व्याक्तिवादांतील उचच तत्त्वे केव्हांहि नाकारलीं नाहींत. ' 
त्यांचा क्रांतिवाद हा या उच. स्वरूपाच्या व्याक्ते- 


वादांतून निर्माण झालेला आहे. मनुष्यानें आपलें 


सर्व जविन समाजाला अर्पण केलें तरी त्याची . 


जीवननिष्ठा समाजांतील कोणत्याहि विशिष्ट संस्थेला 
त्यानें कायमची देतां कामा नये. त्से होईल तर 
त्यांत त्या व्यक्तीचंच नव्हे, तर सर्व समाजाचं अन- 
हित असते. अखेरीस .सदसद्विवेक करण्याची 
जबाबदारी प्रत्येक व्यक्तीला, स्वतःच्या अंतरात्म्याला 


४१ 


₹..7- 


मराठीचा 


राज्य मराठी विकास संर 
संगणकीकृत 


र 
च 


न््ट 


मिल, माक्‍्से आणि लास्की 


शरण जाऊन, म्हणजेच पूर्ण निरहंकार व निर्भय 
वृत्तीने संत्यसंशोधन करण्यास प्रवृत्त होऊन, स्वतःच 
स्वीकारांवी लागते. प्रत्येक व्यक्तीच्या अंतःकरणां- 
तील. हाच सदसद्विवेकाचा प्रदीप माळाविळा जाऊं 
नये आणि त्या दिव्याच्या प्रकाशांत आपलें जीवन 


व्यतीत करून आपल्याबरोबरच इतर सवीच्या 


उद्धारासाठी झटण्यास सर्व व्यक्ती तयार होतील 
तेव्हांच, व्यक्तीचा व समाजाचा उद्धार होईल. 
केवळ समाजाच्या बाह्य घटनेचें यंत्र सुधारून राज- 
कीय व आर्थिक संस्थांच्या दडपणार्ने समाजाचा 
खरा उद्घार होणार नाहीं. हे व्यक्तिवादी तत्त्वश्ञानां- 
तीळ खरें सत्य आहे. यासाठीःच प्रत्येक व्यक्‍तीला 
विचार, उच्चार आणि. आचार यासंत्रेधीचें स्वातंत्र्य 
द्यावें लागतें. प्रत्येक व्यक्‍तीला आत्मविकास कर- 
ण्यास व त्याचबरोबर समाजसेवा. व समाजोद्धार 
करण्यास अवश्य असणारे हे व्यक्तिस्वातंत्र्य कायम 
ठेवून निसर्गाने दिलेली व सामाजिक श्रमशक्‍्तीर्दून 
निर्माण होणारी संपत्ति सामुदायिक मालकीची बनवून 
तिचा समाजांतीळ सर्व व्यक्‍तींना समान उपभोग 
घेतां येईल अशी. समाजघटना कशी निर्माण करावी 
हाच यापुढीळ खरा सामाजिक प्रश्न आहे, असे 
उद्‌गार जान स्ट॒अर्ट मिल यार्ने आपल्या आत्म- 
चरिन्ञांत काढलेले आहेत. इंग्लंडांतील कोल व 
छासंकी या समाजवादी शास्त्रशांनीं या प्रश्नाचे उत्तर 


देण्याचा प्रयत्न केळा आहे. तर्से करतांना त्यांनीं 


आपल्या समाजवादांत व्यक्तिनिष्ठिचे योग्य महत्त्व 
लोपू दिलेलं नाहीं. 

म. गांधींनी आपल्या आध्यात्मिक वृत्तीस साजेल 
अशा तऱ्हेने सर्वोदयनिष्ठा व सत्याग्रही क्रांतिशास्त्र 
या ख्पांनीं आधुनिक मानवाला एक नवी निष्ठा 
दिळेळी आहे आणि आजच्या सनाजाची घारणा 
व्हावयाची तर त्यांत लोकशाही समाजवादाची 
स्थापना केली पाहिजे असेहि आपलें मत भारतापुढे 
मांडळे आहे. या सर्वाोदयनिष्ठेने व सत्याग्रही साधनाने 
भारतांत त्रिमीण होणारा समाजवाद हा राशेया व 
ब्रिटन या दोनहि राष्ट्रांतील समाजंवादाहून मिन पण 
त्याहून अधिक सत्यनिष्ठ, अधिक अहिंसक आणि 
अधिक भ्रेष्ठ असा निर्माण होऊं शकेळ अशी आकांक्षा 
भारतीय समाजवाद्यांच्या अंतःकरणांत म, गांधीनी 


-निमीण केलेली आहे. ही आकांक्षा सफल करर्णे . 


हीच आधुनिक भारताची जीवननिष्ठा बनू शकेल. 

तशी ती बनतांना तिच्यांत आध्यात्मिक आदशवाद' 
आणि भौतिक वासववाद यांचा समन्वय होऊन 
गांधीवादाळा अधिक शास्त्रीय व बुद्धिवादी बनावे 
लागणार आहे. अद्यापि गांधीवादाला तर्से स्वरूप 
प्राप्त झालेलें नाहीं. 

_ _ त्याचे आजचे स्वरूप केवळ आध्यात्मिक आदर्श- 
बादीच आहे. त्याला भौतिक वास्तववादी शास्त्रीय 
स्वरूप देण्यास प्रो. लास्कीप्रभृति ब्रिटिश राज्यशास्र- 
ज्ञांच्या ग्रंथांपासून पुष्कळ श्रिकार्वे लागणार आहे, 


य्यम क. यी 


गांधीजींचे कार्य 


ग्ांधीर्जीनीं सामाजिक प्रगतीबाबत ल 
सोडविण्यासाठी त्यांनी “ सविनय विरोधा चा 
व काले मार्क्स यांच्या तोडीचे आहे. 


नेव. ६ 


री भर जर कोणती घात 
जो उपयोग केंळा 


"० ज्वर र 
--परो. ह्राब्ड ठास्की 


नच निरातजा, स नउ 
करखगधर निना) 


ली अवेळ तर ती म्हणजे सामाजिक'प्रश्न ै : 


&८०४,५-८६०८५२२/३-- 


० (10% ॥.७१/७- >>. धु 2२1९ 
0 ४६४३७४००>४६११८०५६४ ५५७१० ५/५४६७०००३०१॥२३०>५४ 


भप 
> 


१९४. 


वली र 


प 20-20 वी 
कने %६०१७2/१70%9::.0 05920/:46 11 


90760: 0 (४ 


र 


श्रेयाचे वांटेकरी 


- [ण्ञाति- युश्रिका] 


हॅ श्रेय येतसे आज भाझिया करी 
माझीच ढायकी सारी ही कशी म्हणूं मी तरी! नर 
घडपडत उठूं ढागतां ह 
: किति शिणसी ! बोळे पिता . 
छोटलीं तर्पे त्या अतां ! 
तें आशीवेच मज कवचकुंडलापरी 
माझाच पराक्रम सारा मग कसा म्हणूं हा तरी : 
ठिबकतां घाम वा टिसें 
निज पदरानें जी रिपे री 
श्रीमुळें शीण हारपे .. ह ह 
ती माय. सर्वथा जीवनदात्री. झरी 
माझीच भोरवी सारी जीवितीं म्हणूं कां तरी: 
पाठीशी बंधू खढे 
मग दैव किती बापुडे 
होणार तरी वांकडें ! 
टवयवे स्वतुकीतुर्के मनोवहरी 
माझीच लायकी सारी.मग कृशी म्हणावी तरी 
मागवून माझ्या मुका 
सावरून माझ्या चुका 
जांगरूक भाझ्या सुखा नत 
विहरते परी सहचरी सुमग- : 
हू अय सर्वया माझें मी कें म्हणावें तरी £ भै की 


४२ 


श्रेयाचे वांटेकरी 


, क्षि कुठें हार जो मिळे 
आणता, हरखती मुळें 
गुणगुणत ' मळे थोरळे-- 
कृवि मिळतिळ ? '---त्यांची होइ आस ही पुरी 
माझीच कमाई सारी ही कैंवि म्हणावी तरी £ 
किति प्थी दीपमाडिका 
स्नेहाळ नेत्रतारका 
जाहट्या सदा प्रेरका 
म्हणुनींच पॉचळों न का इर्थे मंदिरी. 
माझीच ळायकी सारी मग कशी म्हर्णू दी वरी! 
तैसेच घेउनी छिनी 
ना मुलाहैजा ठेवुनी 
__ जे तुटून पडळे कुणी | 
आकार डौळ हा-7$ृपाच त्यांची खरी 
माझीच थोरवी सारी मग केंवि म्हणावी तरी ! 
कुणि धरिती अबदागिरी 
कुणिं पायघड्या अंथरी 
जे रत्नाकर अन्तरी 
ते सुहृद चढविती अलंकार मजवरी 
माझींच वैभवें सारीं हीं कशी म्हणावी तरी: 
- अज्ञात कुणी बांधव 
असतीलाटि.माझ्यास्तव 
किति करीत हैशस्तव  - | 
“ हा यश्योसुगुट माझिया चंढावा शिरीं 
माझीच थोरवी सारी ही कशी म्हणावी तरी ? 


न्न्यक्षवन्त 


* पुणे 
१७>४-५० 


|. 


श्री. यश्चवन्त दिनकर पेण्ढरकर 


'काव्यकिरीटाची जडणघडण 


-_ सूतो$वाच 


हातीं येणाऱ्या टपालांत पुष्कळदां भवितत्यार्ची 


-_ .बीर्जे सामावलेली असतात. 


ध्यानीमनी नसतांना एक दिवस बडोद्याहून 
माझ्या हाती पत्र आलें. त्यांत विचारले होत की: 
£: श्रीमंत सरकार प्रतापर्तिह्महाराज गावकवाड 


' यांचा राज्याभिंबेक गेल्या एप्रिळ महिन्यांत मोठ्या 


समारंभाने पार पडला. ह्या समारभासंत्ंधी एक 
वर्णनपर काव्य रचून ते प्रसिद्ध करावयाचे आम्ही 
ठरविले आहे. हें काव्य. रचण्याचे काम आपणांस 


* देण्याचा आमचा विचार आहे. साघारणंतः १००- 


१५०. छापील पाने होतीळ एवढे काव्य रचल्यास 
चचाळेल. 
“ तरी हें काम' करण्यास आपण तयांर आहांत 
किंबा कसें व त्याबद्दल आपणांस काय मेहनताना 
पाहिजे ते॑कळवावे, त्याचप्रमाणे किती मुदतीत 
काम होईल तेंहि कळवावे. ” 
हँ पत्र वाचून मी गोंधळून गेलो. 
मागणीप्रमाणे काव्य करायचे ! आजपयत अशा 


 पदधतोर्ने कविता कधींच केलेली नाहीं. समभा-संमे- 


लनांसारख्या समारंभासाठी कोणी प्रासंगिक -कवन 
करून मागितळें तरी ते जमलें नांही. मग शे-दाडशों 
पृष्ठाचे काव्य करायचे कसे? आपला हा प्रकृति- 


धर्मच नाहीं. न मानवणारी कामगिरी पत्करायची 
कशी ? 

आणि .हें काव्य करायला मी संमति तरी 
दे. संस्थानचा 


कोणत्या नात्यानें द्यायची ? मी बडो ी 
प्रजाजन असतो तर प्रश्नच नव्हता. श्रीमंत मै 
विंइमहाराजांचा मित्र किंवा वर्गबंधु असतो. तरी 


हं काब्य करण्यास प्रवृत्त होण्यांत कांहीं अर्थ होता. 
आपल्या स्नेह्याच्यां यशाबद्दल अभिनदन, किंवा 
स्नेह्याच्या जीवितांतील लम्नसमारभासारख्या प्रसंगी 
अभीष्टर्चितन आपण करतोच की नाहीं £ पण मीं 
तर श्रीमंत प्रतापासेहृमहाराजांना प्रत्यक्ष पाहिलेंहि 


नव्हते. मग, परिचय वां स्नेह्संभव दूरच राहिलां. 


राज्याभिषेकाचा समारंभ फार मोठा झाला. पण 
तो पाहण्याचा योगह्ि आठेला नव्हता, उत्सवसमा- 
रंभाची भव्यता, जनसंमर्द, थाटमाट, श्गंगार, सोंदाळे 
बरे गोष्टींच्या दरीनारने डोळे दिपल्यामुळें मनाला 


चालना मिळते. बहुसंख्य जनतेचा ज्या घटनेत. 
संत्रंध आहे त्या घटनेश्रीं, त्या बहुसंख्याकांचा एक - 


( दूरचा कां होईना पण ) बांधव म्हणून भावनेळा 
प्रवाहित्व प्रात होऊं शकते. पण प्रत्यक्ष दर्शनाने येणारी 
जागहि अनुभवलेली नव्हती. अश्या स्थितींत. होकार 
कपा द्यायचा £ . 

वण संमारॅभ पाहिला. नव्हता, ही अडचण 
उपरोक्त पत्र पाठविणाऱ्या _पदाधिकारी व्यक्तीने 


'आगाऊ हेरून, सुचविले होते की, “ह्या समारं- 
भाची घेतलेली फिल्म आंपणांस दाखविण्याची. 
व्यवस्था करूं. ” समारंभ होऊन गेला होता. दर्रीन- 


लाभार्चे वैगुण्य अश्या रीतीनें काहीसे दूर करण्याचा 
मार्ग अर्थात्‌ रास्तच होता. .: ... 


वण होकार द्यायला मंन कोणत्या नात्यानें प्रदत्त 
व्हायचे ! कांहींच सुचेना.. पत्राचे उत्तर अर्थातूच _ 


देतां आळे नाहीं. गप्प बसून राहिलो, जे अगम्य 
आहे, ज्या प्रश्नाचा -उलगडा होत नाही. आणि 
स्वभावतः जें जमेल कां नाहीं ह्याबद्दल मन साइंक होतें 
त्याबद्दल मौन स्वीकारणे हाच सोपा मार्ग नव्हे का! 


र. 


. वर्णने असं साहित्य माझ्यां हातीं आलें. 


रि 


पण बडोदे सरकारचें खानगी खार्ते मला मोन 
कां स्वीकारू देईल !-कांहीं दिवस वाट पाहून त्यांनी 
पुन्हां तगादापत्र पाठविलें. आतां उत्तर घालणे 
मला भाग होर्ते. मनाचा निश्चय झाला नव्हताच. 
तेव्हां उपरोक्त सर्व मनःस्थितिच मी उत्तरी थोड- 


-क्‍्यांत पण स्पष्टपर्ग निवेदन करून लिहिले" की, 


६ मागील राजवटीत श्रीमंत सयाजीरावमहाराज 
आणि कांहीं राजकुट्टुंबीय यांनीं गुणग्राहकता दाख- 
वून माझा वेळोवेळीं जो गौरव केला आहे तो 
स्मरून मी अनुमति देत आहे. काव्य किती मोठें 
होईल त्याबद्दल आतांच काय सांगू ! आपण फिल्म 
दाखविणार आहांत ती पाहिल्यावरच कल्पना 
यायची. फिल्ममधीळ कोगता भाग काव्यासाठीं 
स्वीकारावयाचा आणि कोणता नाहीं ह्याचा विवेक 
कवीवरच सोंपवाबा. काव्याचा डौळ बिघडू नये ही 
मुख्य दृष्टि राहील. किती कालावधीत काव्य पुरें 
होईल हेंहि आज निश्चित सांगतां येणार नार्ही. 
कारण अशा प्रकारे कधीं लेखन केलेच नार्ही. 
शेवटचा प्रश्न मेहनेतान्याचा. पण त्याबद्दल मी 
काय सुचवावे माझ्या हातून”कामगिरी पार पडळी 
आणि श्रीमंत सरकारांना संमत झाली तरच तो 
प्रश्न. माझ्या कामगिरीचे चीज कर्से करायचे त 
मी श्री. महाराजांच्या औदायीवरच सोंपवितो. 


ईं पत्र दाखल होतांच, बडोद्यास बोलावणे आर्ले, 
फिल्म दाखविण्याची व्यवस्था झाली, राज्या” 
कार्शी संबद्ध असलेलीं राजधानीतील स्थळें, प्रासाद, 
राजचिह, आणि राजधानीला व राजपराण्याठा 
भूषगांवह झालेलें ऐश्वय़ अश्या सर्व प्रेक्षणीयांचें मला 
घडले, शेवटी,  राज्यामिधेकसमारमाचा 
छापील कार्यक्रम व वर्तमानपत्रांत आलेली त्याचीं 
“ ह्यांतोळ काय 'कोय नि कसकसे उपयोर्गी 
येईल, याचा मी विचार करून यथावकाश काय 
रंगरूप येईल ते कळवीन ” असें सांगुन मी निरोप 
घेतला. पी 
प्रेरणा री 
- होय म्हणून तर चुकलो ] 
आतां, त्यांत चुकारथणा करून चा 


तोंडीं सांगण्यांत आलिल्या 


: व्हायचा 


लायचें नार्ही; 
र य 


काव्यकिरीटाची जडणघडण 


चुकारपणा करणें हा आपला धर्म नव्हे. आंगि 


ऐतिहासिक किंवा पोराणिक कथाभाग वाचून कवि 


किंवा लेखक यांच्या चित्तवृत्ती प्रस्फूर्त होत नाहींत 
का? घटना वर्तमानकालीनच हवी असते असें 
थोडेंच आहे? चित्तवृत्ती प्रस्फूर्त होण्यासारखे त्या 
घटनेंत कांहीं असलें म्हणजे तं पुरें होतें. दरानाने 
स्फूतींला आव्हान पोहोचावे, ममत्वाने स्फूतीला 
चालना मिळावी किंवा वाचनांत आलेल्या इति- 
हासांतीळ सत्य-शिव-सौन्दर्याने स्फू्तीला भरती 
यावी. प्रस्तुत प्रकरणी छायाचित्रानं थोडासा परोक्ष 


साक्षात्कार घडलाच आहे, ममत्व-वैयक्तिक ममत्वंच ' 


असावे, असा कसा आग्रह धरतां येईल? . देश- 
बंधुत्व हें ममत्वाला पुरें आहे. शिवाय, इतरांच्या 
सुखदुःखांत आपलेंहि सुखदुःख पर्यायाने सांमाव - 
लेळें नसते का? आणि राज्याभिंबेकासारख्या मह- 
तत्वाच्या घटनेचे वर्णन वाचून, तपशील ध्यानांत 
घेऊन, सोहाळ्यांतीळ मम हैरून पाहणाराला सत्य 
शिव-सौन्दर्याचा गाभा आढळलांच पाहिजे. 


लक्षावधी जनांच्या भावेतंव्याशी निगडित असलेली  ,... 
राज्याभिंषेकासारखी घटना दुसरी कोणती <<. 
असणार (६. > 


अश्ञा विचारांनी, कार्यक्रमाचा तपश्लील' मी. : 
लागलो. कार्यक्रमांची इतकी गर्दी होती. : 
पर्गे पार पडण्यासाठी त्याचे एंक::.. . 


पाहूं 
की तै. घुसत | 
स्तकच छापून काढण्यांत 


पुस्तकांत दिनानुक्रमा ७ व 
लेल्या माहितीच्या अनुरोधाने 


त आले होतें. त्या 


विचार करतांना मला असे 


होता. खुद्द 
तीळ गेगा 
बाहिन्यांचें पा 
यांच्या कलशांवून सा 
केली होती. ह्या पूज्य उदंकोर्ने टृपालास अभिषेक 
राज्याभिषेकाचा हा विधि आणि. त्याची ही 

ह्यांत किती तरीं अथगर्भता. आहें ! 
द जनांच्या विवाह्ांत जीं मंगळा- 


सर्वसामान्य हिंदू जना. 
के गायिली जातात त्यांत “ गंगा, सिंधु, सरस्वती च 


नें दिलेल्या कार्यक्रमांचा, मला , 


से किर्ताक_ विधी व 
सोहाळे आढळले काँ त्यांत खोल अर्थ मरलेला. _ 
. खद राज्याभिषेक हाच. विधि पाहो: मारतां-्‌ प 
_'यमुना-सिंधु-सरस्वती. आदि तोर्थ- 
णी सोनें, चांदी, तांबे आणि माती . 
क्षपार्ने आणून त्यांची पूजा _.. 


नवभारत $$ 


यमुना०” असा 'छोक आहे. ह्या थोर तीर्थ- 
वाहिन्यांच्या संस्मरणानें वधूवरांच्या मस्तकी अक्षता 
उघळण्यांत येतात, इतर्केच काय, बहुतेक शास्त्रोक्त 
मंगलकायीत पुण्याहवाचन हा प्रारंभींच विधि 
होत असतो. तांब्याच्या पंचपात्रीत घरचेच ( विहि- 
रीर्चे वा नळाचे ) पाणी भरून, तें मंत्रोच्चाराने 
उपरोक्त विख्यात तीर्थवाहिन्यांचें आहे. अर्स 
कल्पायचं आणि त्यानें कार्यकर्त्या कुटुंबप्रमुखास 
( इतर कुटुंबियांसमवेत ) संमार्जन करायर्चे, हा 
तो विधि. ह्य किती तरी सुपरिचित. पण सुपरिचित 
म्हणूनच त्याचें इंगित पाहण्याची कल्पना आपणांस 
सुचेनाशीच झाली. नित्याच्या अवलोकनाने 
जिज्ञासेला अंघळेपणा येतो आणि अतिपरिचयारनें 
अवशा होते. मला ह्या विधीपाठीमागची 'कल्पना 
फार उदात्त वाटली. 

तशांत राजाच्या घरचें महान्‌ कार्य. नसलेल्या 
साहित्याबद्दल अक्षता अर्पणे ह्या गरीबांचा निर्वाह 
झालां, घरच्या पाण्यांत सगळ्या महानद्या सामा- 
अल्या आहेत अशी कल्पना असमथौनी करायची. 
मनुष्यबळाची आणि द्रव्यबळाची जिथे अनुकूलता 
आहे, कद्धिसिद्धी जिथ हात जोडून उभ्या आहेत 
तेर्थे. कल्पनेवरच कां व कोण . निभावून 
नेईल ? प्रत्यक्ष तीं तीर्थोदर्के अगत्यानें व॒थाटा- 


_ माटानें “मिरवीत आणण्यांत यावीत हे. राजवैभवास , 


साजेसेंच होय. बडोद्यास तर्से झालें होते. 


हुद्देपूजन हा दुसरा एक अर्थपूर्ण वाटलेला 


विधि. गादीवर येणाऱ्या राजानें प्रातिनिधिक राज- 
चिह्लांची आधीं यथाविधि पूजा करावयाची आणि 
मग ती. ओंगिकारांवयाचीं. प्रत्येक घराण्याचें 
मिरविण्यायोग्य . असे बिरुद, मानचिन्ह वा भूषण 
अस्ते, वदापरंपरां चाळत आलेली गादी, आपल्या 
नांवाची मुद्रा ( शिक्कामोर्तब ), नोबत, जरीपटका, 
समशेर हीं प्रस्तुत समारंभांतील पूज्य रांजचिहे. 
ह्यांची पूजा कडून त्यांचा . अंगीकार 
र॒पानें करावयाचा ! म्हणजे परंपरेची जाणीव ठेवून 
जबाबदारी पत्करांवयाची असांच अर्थ नाहीं का 
ह्या हुद्देपूजनांत £ स्वतः वंशविभूषण व्हावयाचे अशी 
आकांक्षा स्वाभाविकच मनांत उदित व्हावी प 
मुहूरतसमर्यी . मूळ वंदाभूषणांपुढे॑ विनम्र हात, 


क 


४ 


त्यांची महती जाणून घेणें हा खरोखरीच, गंभीर; 
अर्थपूण असा विधि होय. * समशोरबहादुर * 
“ सेनाखासखेळ ? ह्या उपाधी आणि “ जीन घर 
जीन तख्त ” हें ध्येयवाक्य यांचा अर्थाविष्कार 
करायला नको का? समारंभांच्या गदींत तो झाला 
नसेळ॑तर कवि म्हणविणाऱ्या भाष्यकाराने तो 
मागाहून करून द्यायला पाहिजे. 

राज्याभेषेकाला जसें वर म्हटल्याप्रमाणे महत्त्व 
आहे, तसेंच राज्यारोहणालाहि आहे.-राज्यांमि-_ 
ब्रेक आणि राज्यारोहृण ह्या शब्दांकडे ओझरतेपणीं 
पाहणारास वेगळेपणा वाटत नाहीं. पण किंचित्‌ 
थांबून शब्दावयवांकडे लक्ष दिलें म्हणजे सहजच 
त्यांच्यांताल अर्थभिनता ध्यानी येते. सिंह्मसनावर 
अधिष्ठित होणें म्हणजे राज्यारोहण. श्रीमंत सयाजीराव 
महाराज यांची उज्ज्वल कारकीदे संपलेली. त्यांच्या 
पाठीमागून येणाऱ्या राजानें त्या सिंहासनावर आरूढ 
व्हायचे. गतकारकीदींची ती अनन्यसाधारणता--या _ 
पार्श्वभूमीवर ही घटना, अतिशय महत्त्वाची होय. 
विक्रमाच्या सिंहासनाची पायरी चहूं पाहण्याऱ्या भोज- 
राजाला बत्तीस पुतळ्यांनीं हटकले, प्रत्येक पुतळीने 
दिलेल्या जाणीवेबरोबर तो माघारा वळला अर्से 


' सिंह्यासनबत्तीशीमर्ध्ये सांगितले आहे. बडोदा संस्था-. 


नालाच नव्हे तर .सर्व भारतवासीयांना अभिमान 
वाटावा अशा लोकोत्तर नृपतीच्या सिंहासनावर नवीन 
नरपति विराजमान होणार, ही घटना अर्थातच कवि-. 
वृत्तीला प्रस्फूंत करणारी होय. १ 

कार्यक्रमांतील एक एक समारंभाकडे दृष्टि टाकतां 
त्यांतील एकाहून एक अर्थपूर्ण असे विधी पाहून, 


' अंगिकारलेलें कार्य कवीच्या ठेखगीळा भूषणावहच 


होईल असें वाटले. आणि एकदां तदभिमुख वृत्ति. 

झाल्यावर कैद्याची सुटका, अनसंतपण अशा गोष्टींतहि 

थोर आहय दिसूं लागला. 

घागा 9 

तथापि, मन उठाव कशांतून घेणार ! » 
“ क्ेद्यांची मुक्तता. ” श्रीमंत सरकार गादीवर 

विराजमान होतां क्षणींच तोफा होतीळ, त्यांबरोबर 

तुरुंगांतील कैद्यांची मुक्तता होईल, असें त्या कार्यक्रम- 

पुस्तिकेत एके ठिकाणीं वाचलें.. तुरुंगांत खिंतपत 

पडलेल्यांची उरलेली शिक्षा माफ होऊन तें स्वजनांत 


काव्यकिरीटाची जडणघडण 


की नवीन राजवट मुह होणार ह्याचा पोर्टी बाळगून स्वातंत्र्यासाठी संग्राम चालूं असलेल्या 
क चनी प्रकारांनी फायदा व्हावा, ह रास्तच युगांत राज्याभिघेकाचे काव्य गायर्च £ केव्हढी 
त र च्या ललाटी दुरुंगवास आहे त्यांचा विसंगति ! कॉ 
क. वदी क्षणाला त्यांच्या व त्यांच्या पण विसंगति सवोर्शी नव्हे. राजा हा एकच एक 
केद्यांना 1 दृष्टीनें केव्हृढी आनंदाची गोष्ट ! राज्यशांसनसूत्रधार असावा ही अपेक्षा सद्यःकार्ली 
सुटकेचा दिवस किती महत्वाचा असतो, कोणाचीच नाहीं. राजा असूनहि लोकशाही स्वरूपाची 
त्याकडे ते किती अधीरतेने नजर लावून .बसलेळे शासनपद्धति अस्तित्वांत येणार नाहीं का! नव्हे, 


असतात हूँ मीं येरवडा रिफॉर्मेटरी स्कूलमध्ये नोकरीस ब्रिटिशांची राज्यशासनपद्धति तशीच नाहीं का £ 
असतांना अनुभवले होतें. राज्याभिषेकांतील अनेक आज संस्थाने विलीन झालीं आहेत. संस्थाने 
नष्ट करावीत अशा तऱ्हेचे आत्यंतिक उद्‌गार दहा 


गोशीी पूर्वरिचयाची अशी जर कोणती भावगभे 
होती तर ती ही. आणि तत्काळ मनानें उद्‌गार वर्षीपूर्वीहि कोणी कोणी काढीत होतेच. पणं खुद्द . 
महात्मार्जींचें मत, संस्थार्न नष्ट व्हावीत, अर्से स्पष्ट- 


र, “काढले ! 

गडगडल्या तोफा, निनादुन अंबर तों गेळें पर्णे नव्हते. आज माझ्या हाती (९प्( गगतां& हें 
कैदेंतिल बंदी अंतरी प्रमुदित तों झाले. पुरक नाहीं. नाहीं तर त्यांतील अवतरणच येर्थे 
तोफांनी झाळी तयांची सुटका जाहीर देतां आलें असते. ५ण त्यांत एका ठिकाणीं त्यांनीं 
गडगडुनी उघडे लागलें व्हायाला दार, असें म्हटलें होते कीं संस्थानाचा कारभार लोक- 
सुटकेच्या आनंदाबरोबरच ह्या कैद्यांना आणखी हिताच्या दृष्टीनें चालावा. संत्थानांत सुराज्य कसें 
काय वाटळें असेल ! असा विचार लर्गेच सुचून-- नांदेळ हें पाहवयास हवे. . . 
- शुन्हेगार कां हे गुन्ह्याच्या केवळ मोहाने आणि राज्यद्यासनरसस्थेला राजकीय तत्त्वत्ाना- 

झाले कीं अथवा धोरतर जीवनकल्हाने ? च्या दृष्टीने कोणतेंहि विशिष्ट नामाभिधान असलें 
तरी मथितार्थ हाच नव्हे का कीं त्या श्यासनपद्धतीत 


असा तेच. उलट वरही मळी 
प्रभानुरोधाने त्यांच्या ळक. र च सवीना गुण्यागोविंदाने नांदता यावे, राज्यांतील 
घडविण्याची स्फूर्ति झाली. सुटलेल्या कैद्यांच्या. मनांत सर्व प्रकारची संपत्ति ही कका मिन 
'रपालाबद्दळ कृतरता वाटणारच, ते त्याला दुवाहि त्वास्यातारठी व संरक्षणासाठी विशिष्ट वगीः - 
देतीळ पण त्यांची आकांक्षा मळ असेल? स्वभावतः एकाच व्यक्तीच्या किंवा एका विशिष्ट वर्गाच्याच 
गार नसून; शासनपद्धतीशीं संघर्ष आल्यानेच रेबआरामासाठी ती नसावी; त्त्य 

0 द्धतीशी संघष आल्या मग, ह्याच शासनपद्धतीचा पुरस्कार > 


ज्यांना काराग्रहवास आला असेल त्यांची भेबेकाच्या काव्याच्या द्वारे करतां येणार नाहीं का! 


सळमळ आणि तळमळ तर विशेषच आगळी प्रजासुखे सुखं राशः प्रजानाच ह्ति क 
प्रजानां ठु प्रिये हितम्‌ । 


* असणार---. | 
: आंगि त्मप्रियं हित राशः ग 
१ आणि विषमतेची नुरावीं. तव राज्या श््ल्ये न कुसकळ शेळ सूत्र अंतर्यामी ओवलेळें असावे. 
राज्ययंत्र ऐशा चालवी. उदंड कौशर्ल्ये , . उहणजे झालें. ' 
सुराज्य तेंच खरें ज्यामर्थ्ये ठुरंग ओस संदां कैद्यांची सुटका हें प्रकरण तयार झालें. काव्याचा 
विषर्यी कल्मना आकाराला 


हाच कडे तैशी जनांची झुके मती न कदा... रोल कता रढावा ह्मा 
ओळी ह्या बाबतीतला संदेश नव्हे का! पाऊणरी येऊं लागली, 
घेऊन च प्रकरण तयार झालें. कैद्यांचे मनोगत जाणून च्या दृर्शनासरशी 
त्यांची आकांक्षा बपांळाच्या कानी क्ृष्णासा क (४ 
कां ् 
|, शा वि हवी. प्रश्न एका दिवसाचा नार्ही, मल इतके सार ऱ तर जवळजवळ वर्षभर. ना- 
ल्याने राज्यशासन-पद्धतीचा आहे. ध्य वी. औषधोपचारासाठी इकडून तिकडे 
विसाच्या शतकांत, लोकशाहीचे तत्वशान उरी" इस्ल 
क रः र 1१ 


नट्र 


य 
949:4::.:/०4200 42:92: 4७001: 


नवभारत 


धांवत होती. एखाद्या कावऱ्याबावऱ्या हरिणाप्रमाणें 
: डायथमी नें काही गुण येता का, हें पाहाण्यासाठी 
कोल्हापूरला जायचें ठरलें. मिरजेला गाडी बदलावी 
लागते, कोल्हापूरच्या गार्डीत बसलो. सकाळची 
वेळ. त्या फाट्याला कृष्गनदी आडवी येते. गाडी 
त्या इतिहासप्रासद्ध तौर्थवाहिनीच्या पुलावरून 
चाळली होती. कृष्णा ही माझी धालीच होय. 
तिच्या दर्शनाने हृदय उच्चंळून यावें यांत नवल 
काय? आणि ती माझीच धात्री आहे का! 
जिव्ह्याम्रावर बोल आले : 
ये मराठियांच्या माते ' 
ये वत्सल कृष्णामाई 
ये समर्थांचिया दूती 
ये सखये कृष्णामाई 
तव जलांतल्या वीर्याने 
ली थाटली थोर शिवशाही 
- आणि या भावनेसरशीं मनांत किती वचर्कते फिरली 
आणि किती विद्युद्वेगाने फिरली ह्यांचे एथकर' 
:, "करतां येणें लेखणीच्या आटोक्याबाहेरचे आहे. इतर्के 
खरें कीं ह्या सुवर्णक्षणीं एकदम कल्पना चमकली 
कीं बडोद्याची नदी विश्चामित्री ही भारतांतील सर्व 
तीर्थवाहिन्यांना आंमंत्रण द्यायला निघांडी आहे. 
ती म्हणते : | 
मंगल राज्याभिंबेक मंगळ कार्य घरीं माझिया 
निघालं कार्य घरीं माशिया 
म्हणुनि, सयांनो, तुम्हांस आलें आमंत्रण द्यावया 


ही कल्पना सुचतांच एकदम दार उघडल्यागत 
झालें. राज्याभिंबेकासाठीं तीथारचें. उदक प्रत्यक्ष 
आणलें होतेच. वास्तवाच्या त्या सुतानें कल्पनेच्या 
ह्या खगौत भराऱ्या मारायला मिळण्याइतर्के अन्य 
सत्य-शिव-सौंदर्य-परिपूरित काय असणार 

पुण्याहवाचनानें सर्व मंगल कायीची सुरुवात 
व्हायची असते. आपणहि. तेंच करीत आहोत. ह्या. 
काव्याचा * श्रीमन्‌महागणाधिपतये नमः * संकेळ 
तीर्थांपगांना आवाहन करण्यांतच आहे. नद्यांच्या 
कांठचा प्रदेश त्यांच्या पाण्यानें सुफलित झालेला 
असतो. सुशतौंदर्यांचे भरणपोषगहि त्या करीत 
असतात. आसमंतांतील जीवमात्राचे त्या जीवन 


ह्या, र्ग फि७ शर 


असतात. त्यांच्या तीरावर केवढ्या ऐतिहासिक 
घडामोडी होऊन गेलेल्या असतात. मोक्षसाधनासार्ठी 
तपस्व्यांनीं त्यांच्या तीरी अनुष्ठान- केलेळे ! धमे- 
संस्थापनेत्ताठी झालेल्या संम्रामांतील रक्तांनी त्या 
रंगलेल्या ! विद्यापीठेंहि त्यांच्या कांठावर नांदळेली ! 
मोठमोठ्या देवालयांतील जयघोष त्यांच्या लहरीत 
निनादलेळे आणि निमील्य त्यांनीं मिरवळेला ! हे 
भावार्थसौंदर्य विशद करणारें ““ तीर्थास आवाहन 
वरच्या पालुपदार्ने गाइलें गेलें. 


आणखी एक स्फूर्तिस्थान - 
समत्र काव्य आतां वाचकांपुढे असल्यामुळे 


- इर्थे त्याच्या तपशिलांत आधिक शिरण्याची आज 


आव्यकता नाहीं. वरीळ आहय जो नीट ध्यानीं 
घेईल तो काव्याची. जडणघडण कशी झाली आहे, 
हें आतां स्वच्छ जाणू. शकेल, 

कीर्तिमंदिर ही बडोद्यांतींल: एक प्रेक्षणीय इमा- 
रत आहे. प्रेक्षणीय याचा अर्थ दिल्यकलाकोाल्याने 


युक्त असा मात्र करायचा नाहीं. भव्योदात्त कल्प- 


नंत तिची उभारणी आहे. ती कल्पना श्रीमंत सयाजी- 


राव महाराजांनीं त्या. मंदिराच्या उद्‌घाटन-समारं- 
भाच्या भाषणांत खालील ांब्दांत सांगितली आहे. - 


6 गृ॥॥18 10110. शक्ती 18 गाशा१९व, 


४98 8 पद्या र्ण ए1७॥0"७1108, 10. 
11९0100750 10 10९01९180(018 लगा २ ७ 


0 
886,. 111080007९ 01 1९1 70९, ९8४९ 


ठा ख'७९९१. ॥. फा]] ७९४७ 7९110९ 0 


९ पभ क्रा)० 
एजा९्त प भाचांपट 18 त%णयां%, 80 
8 एप प (0 ७९०१०४५ लाडात 
वप्छाां९8 १ पणाच्या नया गलत धाऊ 
फा९ टक्का 0४४ 70 डा". िएपा€. ४० 
ठप छिणा0प8 पथा पा 018 गयां8 
ताण तीय झणणेत 0९ वढेता 25९ 
11९011112-01800 79" गाशा क्षी 
8१ ल'९९१७, ह)श'९ फ९ १87 
छणा[ए_ झोत एपॉए ० 
7. पणपी कात काऱ 


835 8 
1९11210118 
डग श' 191 
॥प्प'०४6 10 86९ 


ह. 0: 


उसा दपक 
-ऐञओजओ आड” 
"कखगघरच्जज, 
हिन 'रव्डटण[तकद 


५८४४ कु 


म॑ 8 एपगके कोते 
६४७९ 11811९१. कात 


/१ 


। क्ाव्यकिरीटा 'ची जडणघडण 


७ 88 ७९७७ श2 1189 १० ॥॥९ 8९0"ए०8 0 
एप 8119. 

- कीर्तिमंदिराच्या उभारणींतील उपरोक्त अधि- 
छान कवितेचा विषय होण्यासारखे आहे. देवदरी- 
ओवर स्वारीत ह्या कीर्तिमंदिराचें महिमान गोंवण्यांत 

त्य आहे, ही जाणीव काव्याच्या जडणघडणीत 
झाली, ह्याचा मला अभिमान वाटतो. फेब्रुवारी 
१९३६ मध्ये ह मंदिर उभारळें गेळें. पण कोणा 
स्थानिक कवीर्चे लक्ष त्याच्याकडे गेळें नसावे ! 
स्वप्रदशन 

, समारंभ आठवडाभर चालला होता. कार्य 
कमांची गर्दी उसळली होती. अर्थातच सवीचा 
क करण्याइतकी काव्यात्मता त्यांत आढळण्या- 
नव्हतीं. मुळांत कथेची रंजकता किंवा 
भनुष्यस्वभावाचें रम्याद्मुत चित्रण, ह्या गोष्टींना 
अबसर नाहीं, तथापि, आशयावर भर देऊन रचना 
करण्यांत हि डोळ आणायाची कारागिरी वाचकाला 
त्यात आढळेल. सक्राळपासून सुरुवात करून संध्या- 
काळअखेर गुंफण केली आहे. एका टोकाला सकाळ 
यी दुसऱ्या टोकाला संध्याकाळ, ह्या अ. 

कावर हे इंद्रधनुष्य विलसत आहे, अर्से दिवत 

येईल नि » 
अनेक दरबार झाले, पण “मावमेटीचा सोहळा” 


आणि “ घनी नि चाकर ” ह्या दोन प्रकरणांची न 
ईै- ४ रक हीत. विजेच्या दिव्याचे घटण दाव- 


भ्या. द्रभारांवर उमारणी झाली ते दरभार 
अतिशय अर्थपूर्ण वाटले. राज्यारोइण-समार 


समग्र कार्यक्रमः जेव्हां महाराजांच्या संमत ी 


:._ कारभाऱ्यांनीं सादर केला तेव्हां महाराजांनी -* 
विलेळे हे दोन दरभार होत. “माझ्या राज्यांतील प्र 
गांवच्या पटेल-मतादारांना पाचारण करून तो 
खवतत्र द्रभार भरवावा. आणि दुसरा केवळ “ खास 
नाती नोकर लोकांचा दरबार ' भरावा" हया 
द्रभारांत प्रत्येकाचा मी स्वतंत्रपर्णे पुरस्कार १८ 
पार २ असा मनोदय महाराजांनी व्यक्त कैठा 
हेता. सरदार-द्रकदारांच्या किंवा ईतर आपचा- 


के स्वरूपाच्या दरजारांपेक्षां ह्या दोन दरबारांत 


एक 


निधिकता ह्याच दोन समारंभांना लाभत नाहीं 
का ? म्हणून इतर दरबारांना मी अवगगिळें आणि 
ह्यांच्याच आविष्कारांत रमलो. ह्यांतील. भावगर्भता 


मूळ काव्यांवूनच चाखात्री, यी 
इतर्के सगळें झालें तरी समारोप कसा करायचा ! 


भरतवाक्‍्य काय गायचे £ 

आणि असाच एक सुवर्णक्षण कालोदधीवर 
तरंगत तरंगत येऊन समोर दाखल झाला, ज्या क्षणार्ने 
६ तीर्थांह आवाहन ” सुचविळे अश्याच तोला- 
मोलाचा तो क्षण. . | 

सर्व समारंभ झाले, ही तर कारकीर्दीची सुरु- 
वात. नवीन राजवटीमद्दल किसान कामगारांपासून 
कारभाऱ्यांपयेत प्रत्येकाच्या कांहीं ना कांही अपेक्षा 
असणार. निरनिराळ्या. समारंभांदून अप्रत्यक्षपर्ण 


आणि शौंकर्डो मानपत्रांतून प्रत्यक्षपर्गे त्या प्रगट , 


|] गादीवर विराजमान होऊं पाहणाऱ्या 
अस्ते, आणि द्र- 


घेऊनच खपालारने 


झालेल्या 
नृूपालाकडे त्यांचें उंत्तरदा यित्ब 
एक समारंभांत त्यांची दखल 
संकल्प सोडलेला अत 
जाहीर फमीनांवून दिलासा 
नुसार सार घडावे 

मनःस्थिति. त्या ध्यासांतून स्तम्तांत 


उचंबळून आलेली तस्तरप्न 
र्तिझाली असल्याची खाष्ट कांन 


तकी सबीगीण परिपू! 
दिसावी ! भरतवाक्यांत हीच स्वझखष्टि रंगवावी, 


त 
बडतो आणि त्यासरशी खोलीच्या 


क र्सेच स्थूळ पण सामस्न्यांने 


तयार शोतो.. यक्ष्मता वा द्रज- 
* एकएक वस्तूवर द््ष्टि 
थर करीत जाण्यानेच अवयव व पैलू स्प्ट ह्वोत 
जाणार. स्वभदर्शनाची परिंगति काब्यांत भविष्य- 
ददीन शहा मथळ्याखाली आढळेल, आदश राज्य 
कर्ते असावें ह्यावंत्रंधींच्या कल्पना मूर्त रप पावल्या 

₹ बृपाळाला स्वप्तांत झाला 


खोळ अर्थ आहे आणि. हे खुद्द महाराजांनी पुच- आहेत असा साक्षाता 
र ठेके शंतत्योपुळे त्यांत त्यांच्या जाणकार, उदार आहि अशी कव्या केळी आहे, आणि त्या साक्षा- 
मनाचे दशन घडते. सर्व राज > 
श्‍$ र 


नब, |. 


तो, आश्वासन दिलेळें अस्ते, - : ह 
दिठेळा असतो, .तद- र्र 
, ते यद्य लाभावे अदी त्या वेळची 


अज दर्शन घडते. मरतिभेच्या ' 
होस. कलावन्ताठा अभिप्रेत _. 


म्ही २५ 0... 
४ '४७८८०८%४८५७८७७७ ४७.)  :- 


क्षणी घडते. काव्यांची धारया त्या क्ष्गी 


२ ५८-१ मिवड 


नंवंभा 


त्काराने विस्मयचकित झाल्यासुळे निद्रिताला जाग 
येते व त्या मविष्यदद्दनाच्या विलोभनीयतमुळें खुद्द 
खछूयाळच उगवत्या सूर्यनारायणाची प्रार्थना करतो 
र्दी: भं 

माझ्या मला कारकीदीमध्ये ही 

दिठो स्वप्नसृष्टी जहाली खरी. 

निढेॅंप मनाचा वाचक हँ.“ भविष्यदर्रीन 
याचून किंवा हें समग्र काव्य वाचून असेंच म्हणेल 
कीं ह्या काव्यांत “ राज्याभिंबेक ?--समारंभाचें 
स्वारस्य यथातथ्य रेखाटले गेळें आहेच, पण सद्यः” 
कालाच्या तत्त्वज्ञानाशी विसंगत असा एकहि सूर 
ह्यांत नाही. 
समाधान व आत्मविश्वास 

काव्य पुरे झाळें. सात-आठ महिन्यांच्या परि. 
श्रमांची ही फलध्रुति, ' बंदीशाळा ' खंडकाव्य पुर 
व्हायला किती तरी दीर्ध काळ लागला होता. 
दुसरे खंडकाव्य ' जयमंगला रचनापद्धतींत बंदी- 
झाळेचाच कित्ता न .गिरवितां कांही नावीन्य 
आणावे, ही आकांक्षा उदित झाली होती. म्हणून 
ते तर्से घडविले. प्रदीर्ध-खंडकाव्यसदृद-रचनेचा 


ह्वा तिसरा प्रयोग. ह्यांत आणखी-कांही नावीन्य 


साधावयार्च अशी . इच्छा. होती. ती इच्छा पुरी 
झाली. आत्मविश्वास वाहूं लागला कीं ह्या काव्य़ाच 
कंतृत्व मी सामिमान भिवीन. _ 
जेव्हां हँ काव्य प्रकारिलुछ 
.- स्वागत अथीतच नीट होण 
दृष्टीने ह्याच्याकडे कितपत 
शंका होतीच. पण आपलें क्रम 1 
नव्हे, तर डोळस चोखंदळपपाय 
. कोणी कांद्दी नाक मुरडळे तरी, 
“चित्ताला विचलळितता येणार नाह. 
'पॅण इतक्यांत-- मात. 
| जायाची आत तयार झाल्यावर ती बडोदे सर- 
कारकडे रवाना केडी, ती तिकडे पो्ढचप्याप 


6 राज्याभिंधेक ” ह्या गुजराथी काल्यांचीर त 
माझ्या हाती. आळी, साजिंक माश्या 
आपल्या कल्पनेशी ह 


जिज्ञासेने उचल धेतली” तती का?! 
काव्यांतील कल्पनांचा कुठे मेळ न कवि काय 
६ केद्यांची . मुक्तता ” ह्या. बाबतीत ह्वा 


रते . 


म्हणतो, पाहूं बरें १ म्हणून .मी पान उघडळें आणि 
पाहिळे तों खाळीळ चरण आढळले: 
राजवी गादीनशीन थया पंछी. तुत थया 
जही तोप बारो । 
ते समये करुणाळु सपे कई केदी. तणो 
| करियो छुटकारो । र 
ते सघळा थड बाणुं हता नव फांसी सजा 
_ मांही कौध घटारो | : 
फांसी. करी रद्द जन्मसुधी केद .अ बेद 
अति सुखकारो । ै 
समस्त केदीओ हता बसो अने सित्तर 
लाभ तेमने आपीओ करी सजामां फेर । , 


ज्या घटनेवर मी पाऊणदोंहून अधिक ओळींचे 


भाष्य केळें त्या घटनेची बोळवण अश्ली अवघ्या 
सहा .ओळींत केलेली पाहून मी .थक्क झार्लो. 
ह्याच्या उलट ज्या शेदीडर्शे संस्थांची मानपत्रें महा- 
राजांना समर्पण करण्यांत आलीं होतीं त्यांची नांव- 
' निज्लीवार नोंद करण्यासाठीं दीड-दोनशें ओळी 


खर्ची पडल्याचें दृष्टीस आलें. प्रत्येक कार्यक्रमाची 


तारीख-वार-तास-मिनिटें सुद्धां नमूद करण्याची 


प्रकाशित झालेल्या ह्या गुजराथी काव्याशीं आपल्या 
कृतीचा तर कुठेच. मेळ बसत नाहीं! हे. पाहून 
मळा एकं कल्पना सुचली व मी लगेच पत्र लिहिले 
ऱ्श्ञ “ गुजराथी-काव्य मिळालें. माझे काव्य, 
च रवाना झालेले, आपणांस मिळालेंच असेल. 
गाड आक . परीक्षक समितीपुढे मार्झे काव्य जायचें 
“४ ह कॉ काय, मला मोहीत नाहीं. तसें असल्य़ास 


त्या समितीलां मा र जा 
[व इच्छितो. ह्यावर उत्तर आढ कीं “तशी 
1 नाहीं. आपलें काव्य श्रीमंतांना सादर 
काव्ये समजावून देण्याच्या आपल्या 
ईल तर्से कळविण्यांत येईल. 
च आणखी पत्र आळे: 


कांहीं योजन 
केळे आहे. न 
: कल्पनेवर जसा हुकूम ६४" 
ह्यानंतर आठवड्याच्या आंत 


६ श्रीमंत मद्ाराज ग पर्‌ 
पडली असून आपण काव्य-वाचनासाठ यावे, 


काव्यवाचन ता. २७ ऑगस्ट १९४० रोजी 
व्हायचे ठरलें 
लक झालो 


धु छि 


काळजी घेतळेळी दिसली, सरकारमान्यता लाभून 


झे काव्य समक्ष समजावून 


, लद्ष्मीविळास राजवाड्यांत त्याप्रमाणें . 
_ श्रीमंत महाराजसाहेब आणि खाजगी- 


/१ 


साहेबांना आपली सूचंना पसंत 


भी 


५ 


केडील मोजकीच अधिक्रारी मंडळी, एव्हढाच 
श्रोतरसमुदाय. मीं प्रस्तावना केली £ 
“ राज्याभित्रेकाचा अद्वितीय सोहाळा झाला. 
मीं तो प्रत्यक्ष पादिला नाहीं. अनेक कार्यक्रम झाले 
राजेश्वर्यांच्या विळाताला उधाण आले होतें. स्वाऱ्या, 
समारंभ, दरत्रार, मिरवणुका,, कवायती. उपवन- 
संमेलने, संगीताचे जळते, करमणुकीचे कार्यक्रम, 
भेजवान्या---किती म्हणून गणना करावी? आणि 
/  ययांचे किती म्हणून वर्गन करावें? पण त्यांच्या 
तपशि््यार वर्गनानें काव्य होत नाही, ज्यांत 
भावा्थसोन्द्य असेळ अशाच कार्यक्रमांचा काव्याला 
. 2; उपयोग. ही दृष्टि ठेवून मी निवड केळी आहे 
' आगि अशा. काव्यात्म घटनांचाच येथे रहस्यावि- 
प्कार केला आहे. प्रासंगिकतेच्या पळीकडे नजर 
थवर जाऊं शकेळ तिथवर नेण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. काव्याचें मोळ ह्याव च अवलंबून अततें. 
काब्याठा चिरतनता तरच प्राप्त. होते, आज दीड 
तप सी काव्यानोर्मिति करीत आलों आहे. त्या 
माझ्या ठेखगीची वूज मला राखली पाहिजे. हा 
. काव्यकिरीट आपणांठा जपा शिरोधार्य वाटावा 
९ तेताच तो महाराष्ट्र शारदेळाहि शिरोधार्य वाटावा 
: अशी माझी महत्त्वाकांक्षा आहे. ही भूमिका 
तामतांनीं ध्यानीं घ्यावी.” 


क्काठ स्तरात 
इतका प्रस्ताव करून काव्यवराचनात छु 


गांधोजींचे वारत 
| भारत-पाक करारावरीळ पंडितजींच्या भाषण 


बून राष्ट्रापेत्याच्या आत पाचे 


&काव्यकिरीटा 'ची जडणघडण 


केळी, विशेषतः ज्या प्रकरणांत राजघर्माचा उद्दापोह 
आहे, जनतेच्या आक्रांक्षा मुखरित झाल्या आहेत, 
ज्यांत सूयतीच्या कर्तग्पावर-औघित्याला तिळमात 
धक्का न लावतां पण प्रांजळमणारने-मर आहे, . 
युगमानाचे निदर्शन ज्यांत स्पष्टयगे केळे आहे, ती 

तीं प्रकरणे कटाक्षाने वाचून दाखत्रिढी; आमि . : 
वाचनाच्या ओघांत त्या त्या. स्थळी राजेताहेबांच्य़ा 
मान्यतेचा कोळ घेत घेत सपम्र काव्य अडीच 
तासांत ऐकविळे, 

६: ब्वेठकीसाठी किती वेळ ठरला आहे ? ? अशी 
तुख्वातीला मी एच्छा केली होती, पण तर्ते कांही . 
ठरळेळें नव्हते. तरी पग इतका वेळ बैठक रंगेळ. . 
अशी कोणाचीच कल्पना नव्हती. मध्येतरी, कांडी 
काम घेऊन दिवाणसाहेब आळे होते. तेव्हां बेठक 
येवड्यावरच थांभणार्‌ कीं काय असे वाटलें, पण... 
त्यांच्या .कामाचा लगेच निकाल कलूनं त्यांना 
निरोप देण्यांत आला आणि फिहून सुरुवात 
झाली. बैठक रंगली आहे ह्याचेच ते गमक. होतं. 

आणि त्याच दिवशी दुपार्री हुजूर आफितांवून 
विचारणा झाडी“.आपणं बडेंदा दराचे. 
राजकविमद स्त्रीकाराल का, असें. श्रीमंत महाराज-._ . 
साहिबांनीं विचारळें आहे.” । 

_ ६: जशी श्रीमंत महाराज सरकारांची मर्जी !-” 
भी तरी दुसरे काय उत्तर देगार £ 


साद ऐकूं येतात, चांगुल- 
डितर्जीरनी. आपळें सर्वस्व 


तुन्यशक्ति आहे, या आअशिवर पाडितजीन! ् 

त्‌ क्क ही आपल्या दृष्टीने एक जवरदस चे बनती (येवन यापूर्वी कितीदा तरी आपल्या 
ती *२ व. अ न भ्ट चड ” न > रवी : 
0 तीच क घया आहेत. त्यांत ती. कधी, कथा हरली, कर्धी क 


भवितव्याची कदर न करतां नियतीचे फांते फेक 
तिनें अनन्वित यातनाहि सोसल्या. पग आपल्या 
घडवून आणण्यांत पंडितजींनी जे थेग्र दाख 
आलेल्या अमर यालिकांत त्यांनीं स्थान पटका 
वारस सांपडले असून त्यांना सामथ्येठेपन बनाव 
_ इंतिहासांतील आजपयेतच्या वि 
रक अनन्यसाधारण विजेते ठरळे. कारण तड 
साजच्या घटनांनी हवाच मार्ग अपरिहार्य ठर 


भारीत असे म्हणण्याचे कोण घाडत करील! 
व र >>श्री. अद्या 


अनुक्रमणिका 


ज्ञानमागीपासून ती र 
विळे त्यामुळें भारताच्या. 
वें आहे, गांधीजीनी जा 
॥ हे आपळें आययकतेव्य ठरव, 
जेत्यांच्या मालिक 
जोडीच्या, 
विळा असल्यास  ५« 


क 
षे 


तिमरहिं ढळली नाहीं. हा करार. 
तिप्रांचीन काळापापून चालत 


भारताच्या / अतिप्राच पावता. 
“थोर परंयरा मार्गे ठेविली तिला 


सौद्दार्दीच्या भावनेनेच त्यांचा विजय भरला होता. 
साहाद. नेदहहि ठिंकत््या पदवीला. पोहचणार 
मदत, वरक १३४४-७१ बहत. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


:५८.245220 


५102830226 .*/:. २१) 
२५८१ ४८४७७५५.१५-८/१३:- २७ /-**/3 


भरा, रा. श्री» जोग 


€< 


. कविवर्य यशवन्त : राजका 


रविकिएणमंडळ आणि यरवन्त 
पोच वर्धे होऊन गेलीं, मराठी काव्य- 
ची रस एक अर्थपूर्ण व महत्वाची घटना घडली 
पा रविकिरणमंडळाची स्थापना, इतर अनेक 
च्या घटनांप्रमार्णे हवी घटनाहि यदहच्छयाच 
प पण तिचा परिणाम मराठी कवितेवर विशष 
न १९२० ते १९२३ या कालांत पुण्यामर्ध्ये 
| क ता या किंवां व्यवसायाच्या निमित्ताने बाहेरून 
परे तवय करणाऱ्या कर्वीमधूनच मुख्यतः या 
| निर्मिति झाली. या मंडळाने गेल्या 
| रक वर्षात. ब विदेषतः स्थापनेनंतरच्या 
दहाबारा वषीत मराठी काव्याची जी सेवा 
) तिळा अलीकडच्या कालांत तंरी तोड नाही 
“प मंडळ आज मंडळ म्हणून अस्तित्वांत नादी अ 
कज तरी चालण्यासारखे आहे. तथापि त्याचे 
ठा द्‌ व्यक्तिशः व स्वतंत्रपणे मराठी वाडूमयाची 
करीत राहिळे आहेत. त्यांत केवळ काव्याची 
भय आजतागायत अविरतपणें ज्यांनी चाळ, ठेवडी 
₹॑ व विपुल अश्ञी काव्यरचना करून 


अपे श्री. यंशवन्त यांची यंदांच्या साहित्य- ., 


सं 
कजाच्या अध्यक्षपर्दी जी योजना . झाली आहे, 
काविते रविकिरणंमंडळाच्या_ गोरवापेक्षां मरा 
चा आणि व्यक्तिशः यद्यवन्तांचाच अधिक 


ग 
गौरव आहे यांत शंका नाहीं :अंधिर्क भावनात्कटतेवर आहे) कांही युने 
. पण यशवन्तांच्या घडणीत. .रविकिरिंगंपंडळांचा चमत्कृतावर नप पिढीकडे तीमध्ये इतर निर्देश 
र ज् आहे हें विसरतां येत नार्ही) रविकिरण- ! पा जं ३ अभग्रहणाकरिंतां. वाचक फारसा 
- अर्वाचीन संप्रदायांतील करवा प मंडळ नश वाढतो. अतिरिक्त तंत्तरान किबा 
हीय केयतदुतानी प्रवर्तित केडेल्या काव्याचे पाईक धी ता ते फारसा आश्रय करीत नाहीत 
णारे कवीच त्यांत एकत्त आठेळे दोवे 
ष्र 


का्‌ 


२१ 


« यशवंत यांचे गुरुषराणे मूळचें, वेगळे आहे. सांग- 
लीचे[कांवि कै. साधुदास हे. यंश्ववंतांना काब्याचा . 
मंत्रोपदेशा देणारे गुरु होत.) ते. केशवसुतपरेपरेमधील - / 


कवि नव्हत. संस्कृतमधील महाकाव्यपद्धति .ही 
त्यांची सांप्रदायिक. उपासना. त्या-परधरत काब्याचा 


मंत्र मिळालेले यंशवंत हे खरोखर त्याच . परंपरेमर्ध्ये 


शिरावित; तथापि तर्से झालें नाही. कोलचक्राची. 


कवितेचा काळ मार्गे पडून 


गवि चाढ. होती दध 
घरंठेला. होता. यशवंतांची ही 


स्फुट कवितेर्ने जो 
पहिली कविता अशी 


कवितेचे दुसरे अंग 
कवितेमध्ये येण्यास रविकिरॅणमंडळच. कारण झाले 


त्यांतील इतर कर्वीच्या सहवांसार्ने यशवतांची काव्या- 


मिरुचि निश्चित 


आणि पुढे आजपर्यंत 
आविष्कृत होत आंठी आहे. मावेगीतकावे यशवंत 


यांच्या घडणीत रविकिरणमंडळाचा भाग. हा अथ्रा 


स्वरूपाचा आहे... _.. र 
अपूर्व लोकप्रियतेचे रहस्य :् 
यशस्वी तकव या. नात्याने यद्यवंतारनी. 
जी अपूर्व लोकप्रियता मिळविली आहे, ती वंर्वर्स्वी 
वर अवलंबून आहे. त्यांच्या काव्यात 
उ तर्ठे ) विचारापेक्षां भावनेला 


(काव्यांत. अता 
नका असते. त्यांच्या कवितेचा मर अर्थ 


अनुक्रमणिका 


शी स्फुटच . झाली, परतु नवीन. 
अ आत्मटेखनांर्चे, ते यद्यवतांच्या 


झाली, त्यांच्या. कवितेचे रूप ठरले, . 
बत ती बहुतांशी त्याच स्वरूपांत. 


न्‌ 


कविवर्य यशवन्त ! राजकवि कीं लोककवि! 


"२ याया 
ल्य क 

्यनांची तज जन्या भावनेला सरस अशा 

नांचे आईग हे देतात. पण ये्थेहि अचाट कल्स- 

माषेत प्रसादाबरो आणीत नाहींत. त्यांच्या काव्याच्या 

आदाभरोबर ओज आणि माधुय यांचाहि 


योग्य 
संगम 
मा झालेला आहे. प्रचलित शुद्ध मराठी 


भाषाच थो 

ऱ्श्‌ ड्याशा संस्कृतच्य 

यंक णत्याहि या उपयोगाने प्रोढ करून, 
1ररची विषमता कटाक्षाने टाळून, 


नायो 
जिलेठी आहे. तीवर इंग्रजी भाषेची छाया 
नाहीं, माधुर्याकरितां अनुप्रासांचें 
श्र न कक. किंबा फाजील सोकुमायीच्या 
त. त्यां समुचित अशा शब्दांचीच योजना 
गाहि च की भाषेमर्ध्ये संगमरवरी घोटीव- 
पम आणि क नाही. ती अर्थवाइनाला 
र प क आहे. या सर्वांच्या जोडीस 
दी यशवंतांना सहजसाध्य 
कापरय व्ह ह विकी सरसरमणीय व 
वी यांत आश्चर्ये ते काय ! 


स्तो 
म मे न माजावि 
तते 


शेणून लो 


. उण यशवंतांची 
उपरिने बेतांची लोकप्रियता त्यांच्या कवितेमधीळ 


व्ष. 
पी केवळ 
यय चि बरोब बाह्य गुणांवर अवलंबून आहे 
यांच मज नाही. ह्या गुणांपेक्षांदरि 
यांनी पे आवाहन वम आणि तदनुरूप भावना 
पियता लिहिटेल्या कांना फार वाटते. “आई संबंधाने 
र: शातता वळ इतकी प्रसिद्धि व लोक- 
मापी असंख्य र्चे कारण आईविना पोरक्या 
कि घे भावना मीस. ती भावना पटते, 
महे आई! त व्यक्त झाली आहे असें वाटते, 
भारे मटल्याबरोबर करावया तूं नाहीस कोतुकाळा र 
ही ज् असंख्य लोकांचे जे दुःख 
ते झग सी सारी मका हांत ठेवतात अर्से वाटते. 
ते. पात, ते तऱ्हा सदा उफराटी ' अर्से जेव्हां 


अते _. सहित 
उेट्‌गा असे वाटतें. “ जमेचि ना, बनेच ना 
1 तीमधील गद्यप्राये गेयता लक्षांत 


र डा : गुलामार्ये गाऱ्दाणे ? 
“रो ःच्या भावनेची. अभिंब्यक्ति 


उ गगाऱ्या 7 तथापि जगा 
, पपच बहार जगांतील, . मानेवर.जूँ धारण 
| कती? भावना ते व्यक्त करते झाले, । 


क क़ वि ् 
भा अनेकांच्या. जिल्हाम्रावर राहिली" 


अनुक्रमणिका 


१ सुद्धां अनेक लोकांचा, अनुभवच ' 
) 


काढले व लोकांनाहिव्रे मानवळे, 


५३ 


विषय प्रेमाचा असो, कीं वात्सल्याचा अभो, अशिचा 
असो की नैराश्याचा असो, विनोदाचा असो की 
विषादाचा असो, बहुतेक वाचकांना (यांच्या कवितेत 
जिव्हाळा प्रत्ययाला येतो/वाचकाठा हवे असते तै 
मिळतें. यशवंत हे त्याला शिकवायला क्वचितच निष- 
तात किंवा आपण कोणी प्रेषित आहो या भावनेनेहि 
ते प्रेरित झाळेळे नसतात. त्यामुळें वाचक विन्मुख न 
होतां.काव्य वाचून त्याचा रसास्वाद घेतो(यरावंतांची .. 


कविता लोकप्रिय होण्याच 
बाचतांना कवि हा आपल्या 
मनुष्य असून आपल्याच सुखदुः त्यारचीदि - 
ठुखदुःखे आहित असें वाचका ठया. राहत] त्यांच्या 

कवितेविषयी, किंबहुना र च्या 


८५22) 


धस्स 


क 


फायाऱलसा 


-५०५.००००५०सळ, 


2-6. 


2.9. 


कर्सितत ३... ९ 
असं बण ढाहूडी असेल. त्यांनीं आपल्यास 
नाह शसेकांस किंवा इतर कवीस केव्हांच वाट 


: नेवभारते 


केळेळी आढळते. तशी तक्रार यशवंतहि मधूनमधून 


- करतात. लोकप्रतिनिधित्व करण्याची दृष्टि त्यांना 


सानवत नार्ही. “ नप्ते जग सर्वस्वी अनुदार ? असें 
ते केव्हां केव्हां म्हणत असले, तरी “' जगा तुझी 
सारी तऱ्हा अते उफराटी ? असें त्यांचें खरें मत 
मन्ना वाटतें. प ते स्वतःच्या भावना "व्यक्त 
ढोकां ता लिहतात. त्यांत त्यांना अनेक 
त सहूकम्प मिळतो हें खरें, परंतु आपण 

न च्या भावना व्यक्त करण्याकरितां लिहीत 
रही म्ये जाणीव त्यांना नसावी. ' आपली 
वचि! आपल्याच र्जावनांतून निर्माण झाडी असें 
॥ स्हणतात याचा अ्थेहि हाच आहे. मानवामानवां- 


ती वि व ; 
« "७ समानधमेत्वामुळें त्यांच्या भावनांचा आस्वाद 


कात! घेतां येतो व सहश्यानुभवासुळें पटतो हँ 
लक काव्याच्या लोकप्रियतेचे कारण होय. 
“पक्षा अधिक लोकंप्रतिनिधित्व त्यांच्याकडे 

जाणार नाही. 
णी अर्थानें लोक यशवंतांना राजकवि म्हणत 
, 'ठ, तरी तसे राजकीय ते केव्हांच बनळे नाहींत. 
राजकावि श्‍ र उच्चारल्या र 6... त 
शब्द उच्चारल्याबराबर, वडूंतूवर्थ 


व के ही नं ती /”*९. ज 
वान त्ते पद स्वाकारल्यानंतर ब्राउर्निंगने त्याज- 


वि षी च् ह... ७ 
पथा जे लिहळें त्याची आठवण झाल्यावांचून 


। राहत नाही, चे पड 800६ ॥छात/पा लयएथ' 


ए७ 12५ 
1९६ 5? अर्से ब्राउनिंगने व्डसूवर्थविषयी 


च 
प जाउनिंगच्या उद्‌गारांतीळ पूर्वाध 
भाम़त वत्वाबद्दळ यरवंतांना मिळणाऱ्या वेतनाच्या 
वंतांर फ्य््य असला, तरी त्याचा उत्तराधे यश- 
"या आाबतीत केव्हांच खरा नव्हता. ते राजकवि 


| वी (>. ब ४. य 
. तरी पूर्वाप्रमार्णेंच काव्य लिद्दीत राहिले. सामान्य 


वधी रदणाऱ्या, स्वतःच्या सुखदुःखांचा आवि 
आपला करात राहिले, किंब्रहुना राजालाच हा. 
आपळी शत्र आहे काय अशी शका यावी अशी 
-. काव्यरचना त्यांनी स्यच्छंदं ठेवली, राज" 


त्यांनी 
सोडलें 
वाटलें 


1:॥ र ग तका 
झालों म्हणून त्यांच्या स्तुतिपर कविता 


कितीहि घेती तरी समर्थाच्या या. मक्ताला ती ' 
एक केवळ उपाधि या.पंळीकडे आपल्या जीवनांत. 


तिला स्थान असल्यांसारखें वाटले नाहीं, आतां बडोदे 
संस्थान विठीन झाल्यावर त्यांचें रांजक्रवित्व संशया- 


रूढच झालें आहे... तात्पर्य अंर्ते की राजकवि. 


झाल्यामुळें त्यांनी आपली प्रतिभा. आणि ठेखणी 
राजास वाहून टाकली असें झालें नाही. ..राजकवि 
झाल्यानंतरचे त्यांचे काव्यसंग्रह पाहिळे.. तर. त्यांत 
त्यांच्या “ राजंकवि त्वामुळे लिहिळी* गेलेली एक 


तरी कविता सांपडेल.की नाहीं याची शंका वाटते, 


त्यांचें लोककवित्व. एक वेळ.मान्य, करितां येईल, 
पण त्यांचें 'रांजकवि?त्व. त्यांतील तूचित. प्रतिकूळा 
थोर्ने केवेहांच मान्य होणार नाही... :-. 
पग हं जवे असावें. तसेंच आहे:,विशेषतः भाव- 
गीतकवीच्या बाबतींत तरी तसे. आहे. त्याने आत्म- 
निष्ठ आणि स्वच्छंदच असावयास <पाहिजे.  रांजे- 
लोकांच्या मोहबतीखोातर जतें त्यांने कांही लिहू नये, 


तसेंच “लोकराज्या च्या तंत्रानुसारें आपल्या प्रतिभेला . 


त्याने नाचवितां कामा नये. कारण, आज तरी 


दोघेहि सारखेच लहरी, सारखेच जुलमी, . सारखेच 


अविचारी असल्यातारखे दिसत आहित. शिवाय 
हा विचारच मुळीं . काव्यनिमितीच्या प्रक्रियेच्या 
दृष्टीने अप्रस्तुत आहे. साहित्यामध्य, आणि विशेषतः 
काव्यामध्ये, आणि त्यांतहि. ' भांवगीतकवितेमध्ये 
कवीच्या व्येक्तित्वाच्या खुल्या आविष्कारास'च महत्व 
आहे. त्यावर बेवर्ने पडू लागली कीं. त्याच्या 
काव्याची उत्स्ूर्ता नट होईल, उत्कटता कनी 
होईळ, सरसतेत्रर मयादा पडेल, म्हणजेच त्यामुनील ल 
काव्य कमी होईल, अशा कवीचे आपण कोणा 

प्रतिनिधित्व करीत आहो. कॉऱनाही याचा विचार 
करण्याचे कारण नाहीं. तयाने, स्वतःचे प्रतिनिधित्व 
मात्र प्रामाणिकपणे करावे. कवि. यरवित हे. करीत 


आहेत म्ह्पून ्ि > २. "५-, > टं > 
राजकवि किया छोक्केवि होण्याचा हेंच -अधिक 
गौरवार्ह आहे. | 

जीवनविषयक इंट्टिकीबॅ-- 1 णक. 
व नो सांगतो त्या. ततत्वशाना- 


हीचा मोठेपणा हा त १ 
कवीचा: पद्धाति 'आज बरीच ढं 


टु 
रोजकवि ढ्दांत कोणास काह. . 

आ पंग या शा जञमावण्या रा सीन 
ह वाटलें ब ते उपपद यदवतांचा उल्लेख काक की बाळाचं . जीवनविषयक . दृष्टिकोन 
गता. त्या | * कोणी .सांढेढी. 0”... (की, 
“त्यांना लावण्याची खबरदारी का. ज्र 

| | सुव 


राठा 1८ स 


संगणकीकत 


ते. कविवर्य झाळे आहेत, व ' 


। स 1 1.) 4 
कि स्वीकृत केडेल्या स्वातंत्य,, तमता' य! 
वा या तत्त्वत्रयीवर आधारलेले. आहे/] 


कांबेवये यशवन्त : राजकवि कीं लोककवि 


असेंहि अनेक वेळा म्हणण्यांत- येतें. कर्वीना आपलें 
स्वतःच तत्त्वशञान असावयास कांहीं हरकत नसली, 
तरी ते नेहमींच असतें असें नाहीं. रूढ तत्त्वज्ञानच 
त्यांना अनेक वेळां पुरेसे हेते, व त्या तत्त्वत्ताना- 
वराह तो मोठा ठरणें अशक्‍य नसते. [व्री. यशवंत 
याच्या कवितेमध्येंहि स्वतंत्र अर्से तत्त्वज्ञान वाचकाला 
आढळेल अले वाटत नाही?) ( खरें म्हटळें म्हणजे 


- फैव्य वाचतांना तत्त्वज्ञान पाहण्याचे त्याला सुचत 


नाहीं. ) यशवंतांनीं रूढ केशवसुत-संप्रदायांतील 

तत्वशानच स्वीकारठेळें आहे व तेंहि जाणीवपूर्वक 
केळे अर्से नाहीं. परमेश्वरविषयक अशेयवाद अथवा 
अधिक कांटेकोरपणें>बोलायचें तर, मानवाच्या ४ 
जीवनांतील परमेश्वराच्या स्थानाविषयीं शंका वा 
क ही केशवसुत-संप्रदायांत जशी होती, तशीच 
पशवतांच्या कवितेमध्ये दितून. येते. वस्तुतः राम- 
दासी संप्रदायाचे बालपणी संस्कार झालेला आणि 
उ साघुदासांच्या हातून काव्यदीक्षा मिळालेला हा 
केवि श्रद्धाळु असावयास पाहिजे होता. पण अर्वा- 
चीन कवितेने त्यांच्यावर जो वरदहस्त ठेवला, त्या” 
चरे सुरूची श्रेद्धा शिष्यास लाभली नाहीं, त्याच- 
रोबर अतेंहि झाळें की ऐहिक जीवनापलीकडे 
ऱ्या गूढ समस्यांचे आकर्षणहि त्यास कधीं 
वाटलें नाहीं. ऐहिक समस्याच सोडवितांना पुरते 
ताहयाबर इतर समस्यांकडे लक्ष जार्वे कर्णे ! (अथवा. 
अर्तहरि असेल---या ळोकांतील समस्यांच्या पुढे परा- 
भूत झाल्यावर पारलीकिकाकडेच ढोक वळत अत- 
पीक) कसेंहि असलें, तरी कांही गूढ, असात; 


. संदिग्ध अर्ठे कोरडे यशवंतांना अखस्थ करीत नार्ही. 


जी कांहीं अस्वस्थता आहे, ती श्ञाताच्या कक्षेमधील 
आहे, त्यांच्या कवितेत यामुळें कित्येक रतिकांना 
आकषक वाटणारी गूढता नाहीं, अज्ञाताबद्दळ इ? 
दौ सामान्यांओना समजते. अलीकडच्या काळांत 

डे दुर्मिळ होऊं लागली आहे. 


<अशबंतांचे सामाजिक तत्त्ववानिं केयवर्खत” 


याचा 
व त्यांनी ते स्पष्टपणें जाहीर केळे, किंवा मिया 
र केळा असा -नाहदीं,. तें. त्यांच्या. कवितेम 


ल म 


स्व 


की खपुष्पारचे वेड नार्ही, म्हयून ती. 


5५५ 


मुरळेळें आहे. या तत्त्वत्रयीमधीळ खातंत्र्य ह प्राधा 
न्यानें सामाजिक अस्ते, पण राजकीय स्वातंत्र्यहे 
त्यांत अंतंभूत असतेच. यशवंतांच्या काव्यांत ही. 
राजकीय स्वातंत्र्याची तळमळ रविकिरणमंडळांतील -._. 
इतर कर्वीच्यापेक्षां पुष्कळच उत्कट होती; त्यांची . 
पहिली काव्यस्फूर्ति राष्ट्रीय स्वरूपाची होती व त्यांत: 
महाराष्ट्राच्या पूर्वेतिह्याठाचा भभिमान विशेष होता. 
: माझा महाराष्ट्र » “ समथांच्या पायाशी ', 'देहाचा 
पूळ ? इत्यादि कविता त्यांच्या पहिल्या अवस्थेतील 
होत. या स्वातंत्र्यमावनेत पुढें केवळ महाराष्ट्रीय. र 
स्वरूप न राहतां अधिक व्यापक स्वरूप मिळाले... * 
(तुरुंगाच्या दांरांत? किंवा “द्या आम्हांहा मुळी इत्यादि. _ :_ 
कविता या डुसंऱ्या अवर्स्थेतीळ होत. स्वातंत्र्य मिळा- र 
ल्यावर अर्थात्‌ कवीला आनंद व्हावा ही गोष्ट साहजिक 
होती. त्या आनंदांत तो मुलांना, मित्ञांना उद्देशून 
एकदम उद्गारतो $ “ आज करा आनंद-आजं 
आपल्याभावतिचे हे निखळुनि गेळे बंध । खुली कवाडे 
झालीं-होाती आजवरी जीं बंद. ” £ आज माझ्या . 
दारावर, फडकते राष्ट्रध्वजा । तिला प्रणाम कराया 
सुरतात कोटी अजा... अता, त्याडा. 
वाटतो. *“ आजपाठून आम्हीच, भाग्यविधाते कयी 
आमुचे, पुनः कं हिंदुस्थान गुत्यान जगतार्चे.. व 
ातंत््यप्राप्तींच्या आनंदाचा हा पहिला भर ओसंर- 
तांच व पुढीळ भयंकर घटना झाल्यावर इतर 
अनेकांम्रमार्णे त्यांचे मन अस्त शज व रामदासी 
घर्माची त्यांना आठवण ज्ञा€" , धभे आमुचा _: 
चा, कुबडीमधल्या शुततीचा; युंतीवांचुनि _ 
जज हा दरारा असेळ भवती असेहि ते. 
नळ ८ जरी पताका भगवी हाती..! .. 
मागत ..] फळ भाल्याचे-अंशीच .. 


जकीय रवी किवा त्यापेक्षां अधिक 
हाळ छामाजिक स्वातत्य हा केशवदुंत-संप्र- 
आरि रविकिरॅगंमंडळाचा जिव्हाळ्याचा _ | 
1, डन्या धार्गिक' र्ढीमुळें 'गामाजिक _.“ 


) 
आ्याची 


--*-*-- 


रप्तक र कासस्टपया्याणणापशायिणणा 
शर > “>. 
र ४ 


इ निणीयक व 


नंवभारते 


थांबदळची र 
वृत्ति * माझा धर्म ' या कवितेत स्पष्ट 


र र केली आहे. » ६ - क्र नट ४) 
हे. “' अंत्यजाचें शेंबर्डे पोर रस्त्याच्या 


कडेस 
ना लि पडलेळें पाहून त्याला कडेवर 
कानन आम्हांस ठाऊक आहे; राष्ट्रसंस्था- 
बसवून जेवण नली य संभाजी याला एका ताटांत 
आहे; ब जीन हद्दी वी आमच्या धर्मास मान्य 
कर आब न पतितां परावतेन हें आमच्या 
बर्मात वा क स्त्रियांचा उद्धार हाहि आमच्या 
पोंगवात, २ है. ' असे विचार त्या कवितेत ते 
ल ापल्या काव्याची पाणपोई * धर्मजाती 
ते सबोरू भेद ऐता येथ नार्ही.” अशा वृत्तीने 
0 खुली ठेवतात. त्यांच्या “ दुःशीळा 
वैनानय क उल्लेखिलेल्या त्यांच्या 
न न म आहेत. सामाजिक स्वातंत्र्य, 
_ र गोष्टी ग्रहीत धरूनच इतरत्रहि 
; वैनी” लो आहे. हें सामाजिक तत्त्वज्ञान 
नास पुरे र क न नाहीं; तथापि तें कवीच्या जीव- 
यशनन्तांतरि क इतक समर्थ आहे, व्यावक आहे. 
घैयाक्तक ल पुरें वाटलेळें आहे. म्हणून आपल्या 
निघालेल्या को ॥त किंवा काव्यांत त्यांना नवीन 
पंथांत णत्याहि राजकीय अथवा सामाजिक 
भेखून शिरावेसे वाटलेळे नार्ही 
क क वे » समता प्रिय 
पुंकावीशी >. द वा साम्यवाद यांची तुतारी 
तयांना वाटत दी र 
नाही. 


कीच या असला, तरी यशवन्त है 
ला वा आत्मनिष्ठ असेच कवि 
्ि र विकी वैयक्तिक भावना- 

भधान ठरतो व त्यांच्या बहु- 


शी न 


विष र 
हस्य 


_ विषयी रचिता या स्वरूपा ] 
च्या आहेत. यांतून जीवना- 


“ यीचा त्यां 
याते अ चो वैयक्तिक दृष्टिकोण प्रकट होतो. 
ग क त! वैयक्तिक अनुभव हाच 
भॉरेशेण न्य केशबसुतसंप्रदायांतील कवितेचे 
भो कवितेत प वीडी ते यंशवन्तांच्या आर- 
वारे. भजने ते 1 बऱ्याच प्रमाणांत व्यक्त झाले 
आ गी, वी फारसे कमी झालें असावें. अर्स 
डेट प - अन्यथा हि * केवि म्हणू प्रभु तुजती 
ी र त्यांच्य चि व्य जर मिरावित राही ' असे 
दग, टो बाहेर पडतात. अजूनहि 

ग । वाढेबुनि तव तंगमग 


च 


्श् 
2०270८१: 


अनुक्रमणिका 


अक्षी स्थिति अधूनमधून दिसतेच, अजूनहिः-< 
£ वर्षांमागुनि वर्षे जाती 

काय राहते शिल्लक हाती । 

भाग्यवान जे तयां गवसती 

काळरशिंपल्यामंधळे मोती । 

रिते शिंपले, परंतु मिळती 

बहुतेकांना सरितापार्त्री । 

ही दैवाची कपटी माया 

__ दवैवनियंत्रित जीवित दुनिया । 
अले त्यांना वाटते. “ लावितो हे दक्ष आम्ही 
व्हावया छाया जर्गी । पाहिजे छायाच आतां 
वाढत्या जेथें धगी ॥ ” अश्री जगाची सद्यःस्थिति 
आहे अर्से त्यांना वाटतें. एकंदर जीवनाविषर्यी 
: जमेचि ना, पटेचि ना,' बनेंचि ना, घडेचि ना 
असाच त्यांचा अभिप्राय दिसतो. हा अभिप्राय, 
जीवनाविषयी ठराविक तंत्त्वशशाने ज्यांनी बांधून . 
ठेवली आहेत, अश्या कोणास न पटला) तरी त्यांतून 
असंख्य लोकांची मनःस्थिति व्यक्त होते यांत शंका 
नाहीं. यशवन्तांचें हें अठमाधान युक्त असो वा 
अयुक्त असो, त्याने त्यांच्या कवितेस एक प्रकारचे 
वैशिष्ट्य आणि चटक. लामली : आहे. शिवाय 
: कांद्दी चं असमाधान ह इतर कांहींच्या समाघाना- 
पेक्षां फार. चांगळे .अर्से “पका मीक तत्त्वाने 
म्हणून ठेवळेंच आहेः... _.. क सी 
“नवकवितेविषयी._ _._.. ,. ७: 
यशवन्तांना कांब्यठेखनास प्रारंभ करून ३० 


त 6. त्यामुळे व्येष्ठत्वांचा मान त्यांना 
त आलीं, त्यांमुळे व्येष्ठत्वाचा _.. 
वर्ष हवा त मराठी 


काळ आहोटीं ७ 
अलीकडे कांही वर्षे पुनः 


अवघधीमध्ये यशवन्त न 


वित चे पाईक त्याना: ” नव कविता > 


रर 


धृ 
॥_)/१ 


१ 
|. 
| 1 


ही. हे 
शा मा 


प कविवर्य यशवन्त ! राजकवि कीं लोककावि ! 


आहे. “ नव कविता ? मुक्तच्छंदांत लिहिळी जात 
आहे, म्हणून मात्र असे झालें नाहीं. कांहीं मयोदे- 
पयंत मुक्तच्छंदाचाहि आश्रय स्वतः यशवन्तांनी 
1 आहे. पण अजूनहि त्याचें ते मनापासून 
न करीत असावेसे वाटत नाहीं. तथापि 
मनी. मुक्ततेपेक्षां “ नव कविते 'मधीलळ इतर 
५ त्याना अधिक बोचक वाटतात. कविता 
क होण झाली तरी तिने कलाविषयक कांहीं 
मनळळू पाहिजेत अशी त्यांची भावना आहे. 
नन असमाधान असले, तरी त्याविषर्यी 
वी ॥णे उबग त्यांना वाटत नाही, च त्याच 
वितेमधीलळ उघडे दशन त्यांच्या सोंदर्यदृष्टीस 
पाका पक त्यांचें सामाजिक तत्त्वान जसें रूढ 
केतन वड नकुल्य आहे, तसेंच कलाविषयक 
रामे ' य, शिक पुरला? या पुल््या 
रीच टर उभारलेले आहे. त्यांत सत्यदर्शनाला 
अते पयन तरी सोंदयाला ते अविरोधी असावें 
व्हय वट वाटते. र सत्यदर्शनाने शिव-साधनि 
त्यांना वाटतं. तं हात नसेळ, तर नुसत 


. सत पोंदरयाजे र 
क ह उद्याने कितीहि नटवून सांगितळें, व त्यांतून 
 नौति- 
१ > 


ते. ळक. प्रतिपादन झालें तर त्यांना तै अमान्य 
नेभ दीन वितेमध्ये अनेक वेळा होणारे सत्याचे 
कोबितेत 3. कारणामुळें त्यांना पटत नाहीं. त्या 
. अल होणार इंग्रजी कवितेच्या छायेचें दर्शनहि 


त्यांना मानवत नाहीं, कारण स्वतः त्यांची कविता 
इग्रजी काय किंवा संस्कृत काय यांच्या प्रतिमाच्छाये- 
पासून दूर आहे. नव कवितेमधील दुर्बोधता हा 
आणखी एंक विशेष त्यांना जाचक वाटतो. त्यांना 
स्वतःला आपल्यास काय सांगावयाचें असते .ते 
स्पष्ट झालेलें असते व ते सांगण्याकरितां आवश्‍यक 
तं शब्दप्रभुत्व व रचनाप्रभुत्व त्यांच्या ठिकाणी भर- 
पूर आहे. म्हणून त्यांची कविता अत्यंत प्रसादपूर्ण 


उतरते, व त्ढेंच इतरांचेहि व्हावें असे त्यांना . 


वाट्ते. अथैसंक्रामगाची जबाबदारी कवीवर आहे 
असें त्यांना वाटते. वाचकांनी वाटल्यास अर्थ सम- 
जून घेण्याची धडपड करावी अशी त्यांची वृत्त 
नाहीं. म्हणून नवकवितेमधील संदिग्धता, दुर्बोधता 


र ३ | 
अथवा गूढता त्यांना त्रासदायक वाटते. यापेक्षांहि. 


अधिक मूलग्राही असा त्यांचा कांहीं आक्षप नव- 
कवितेवर असेल, पण तो आगाऊच येर्थे अपेक्षिण्या- 
पेक्षां तो त्यांनाच सांगूं द्यावा हे बरेंः त्याचे -विवे 
चन करण्याचा प्रसंग त्यांना आतां आलेलाच आहे. 
: नव-कविते ला प्रारंभ व॑ विरोध दोन्ही जवळजवळ 
एककालिकच आहेत. अशावेळी .. साहित्यसंमेल- 
नाच्या अध्यक्षपदी एका मागील पिढीतील धुरंधर 


कवीची योजना व्हावी ही गोष्ट इष्ट्च झाली नाहीं. _ 


काय? 


आ 


खरे भावकवि 


त... कोव्यगायन एवढेंच यशवंतांचें वैशिष्ट्य नव्हे; ते खरे 
तें 1 हृंद्याचा लगेच ठावं घेते. त्यांचे भावं अतिशय मान 
चं आणि प्रसादगुणामुळें तें त्यांच्या अंतरंगांत.रेंगाळत राहा 

7 "ण त्यांच्या काव्याचा विशेष म्हणजे कल्पकता. त्यांच्या 


प्र 
। 
आशय 


येते 
नावा 
भोडा 


$ 
निश्चितपणे वाढविली आहेत. 


न“ 


. क 


॥. 


ख्या इलत असतात. आणि कल्पकता यांचा इत तः फ 
म वेणु. हे आगि' ल्याने मरांठी काव्याची कक्षा आणि 


असताते. 
आढळतो; यामुळेंच त्यांचें काव्य थोर झाळें आ 


रे भावकवि आहेत. त्यांच्या काव्यांतली मावो- 
"बी 'असल्यानें त्यांचें काव्य लोकांना . लगेच 


काव्यांतील भावप्रवोह्मावर कल्पकतेच्या 
का अर्थपूर्ण संगम मराठी काव्यांत: फार 


; नवशक्ति मुंब ता. ७४-५०, अग्ठेखांतून 


५७  . नाते 


उदक, 
ज्ञा ्ा कु. 


"कखगघर चि्जतज, गघर जळ 9 
र न 
-चंफबयभम* नस्य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकार 
संगणकीकत 


ते. त्यांच्या काव्यांतीळ: गेयतेमुळें. माधुर्य १ 


संस्थेद्वारे । 


1121:/- 
814. 


प्रा ल. म. सिंगारे 


यदावन्तांची 


केशवसुत-गोविंदाम्रजांच्या पिढीत स्फुट रचनेला 
' प्राधान्य मिळाळें, ते इतर्के कीं दीर्ध रचना पूर्णपगे 
मार्गे पडली अर्से वाटूं लागलें. परंतु नंतरच्या पिढीत 
पुनः एकदां दीर्घ रचनेला स्थान मिळाल्याचे दिसतं 
त्या पिढीतील तीन प्रमुख कबी माधव जूलयन, 
यशवन्त आंणि गिरीश यांची स्फुट 'आणि दीचे 
रचना जवळजवळ तुल्यबळ आहे. याचें 
मुख्य कारण असें सांगतां येईल की केशवसुत दि 
आधुनिक कविपंचकां ? तील बहुतेक सवे अल्पा- 
युषी ठरल्यामुळें' नव्या स्फुट रचनेच्या नादांतच 
त्यांची जीवित-यात्रा संपली. सुदैवार्न पुढच्या पिढी- 
तील कर्वीनीं पुष्कळशी भावर्गीतात्मक रचना केल्या- 
वर वा करतांनाच त्यांचें लक्ष दीघ रचनेकडे वळळें 
छेखनांत विविधता साधण्याचा एक हेठु त्यांत 
कदाचित्‌ असेल. त्याचप्रमाणें या पिढीत दीधरचना 
ही अगदींच  युनाट ? न राहतां उलट ' नव्याने 
प्रयोग करण्यारखी वाहूं लागली. 


या नव्या रचनेची नेमकी घडण. कशी होऊं 
लागलीं ह सांगणं कठिण असलें तरी सामान्वतः , 
असे म्हणतां येईल कीं रचनाकांलीं या 'कर्वीचे लक्ष 
संस्कृतानुगामी महाकाव्य या प्रकाराकडे. असण्या- 
पेक्षा, असळेंच तर इंग्रजीतील दी्ध कथनपर रचने 
.. ,'केडे अधिक असावें, किंबहुना पद्य-गद्यांच्या झटा- 
- पटीत गुंतून न पडणाऱ्या वाचकांस गद्यांतील सामा- 
जिक कादंबरी आणि प्रस्तुत कवींच्या प्रदार्ध रचना 
यांत वेगळेपणा काय तो ओळषणें कठिणच . आह 
तथापि, पद्याचा तेवढा स्वतंत्र सुभा मानून त्याची 
चिकित्सा करतांना कोणाला लांबी-झुंदीवरून महा" 
काव्याचे मोजमाप दिसु लागलें; कोणी चिकित्सक 


स्ट 


शर्त 
त्स 


3: 


अनुक्रमणिका 


" गुन्ह्याकडे प्रववात्ते कां होतें येथपासून ते. 


.त्याः विषयांनेःलक्ष वेधून घेतले. 


बन्दीशाळा ” 


महाकाव्ये कां निर्माण होत नाहींत, यायी चर्चा 
करूं लागले; आणि कोणी कवि महाकाव्य-रचनेला/“-- 
गैणत्या बाह्य वातावरणाची आवश्यकता आहे हं 
सांगून पर्यायाने 'महाकवित्वा "च्या निर्मितीची शक्‍यता 
समजावून सांगूं लागळे. साहजिकच या प्रदीर्ध रचने 
कडे पहाण्याच्या दृष्टींत ' महाकाव्या चे वारे शिरून 
राहिलें. मला असे वाटतें की याःउपऱ्या भागामुळे _ : 
यशवन्तांसारख्याच्या. स्चनेचा .तंरी मूळ गोडवा. 
ओळखण्याला अडचण. होते र 

: बुन्दीशाळा ? ही यरावेतांची 'पंहिली कथात्मक , 
रचना. या;कांब्यांठा. लिहिलेल्या. प्रस्तावर्नंत त्यांनीं १ 
काव्यविषयांच्या स्वरूपाची; विस्तृतः. रूपरेषा दिली 
आहे. व्येबैसायाच्या निमित्ताने त्यांचा, संबध “ गुन्हे 
गार मुलांच्या शाळे लहान मुलांची 
-बन्दीशाळे 


तून बाहेर पडल्यावर कोणेत्या.-अडचणी त्यांना 
घल्ला. गेला; आणि . 


येतात .येथपर्यंत कवीच्या दृष्टीचा 


'मांग पडेल स्वच्छपणे येतात. 


(आ ) बेन्दीशाळेतील दृत्त आणि क र 
वृत्त अश्या. तीन. टप्प्यांतून गेलेली ३ 
प्रस्तावनेतीळ विषय-विवेंचंनांला घरून आहेत असें. 
स्थूलमानाने द्सितें ् 
(अ ) आपत्तीशी झगडता. यव 
मरण पावला आणि त्यासुळें. त्यांची तरुण पत्नी _ 
गुणिळा व मुलगा सक्षीव ही उघडी पंडळीं, देणेकरी, | 
दाराशी बसंलेः अंशा वेळी प्रभाकरचे धुनी दकोदर- 


"करखगघरचिठर्जचज, री 


तां झेगडतां प्रभाकर | 


अ ९>'..> 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


यशबन्ताची “ षन्दीशाळा ” 


पत वकील, या मायलेकरांच्या उपयोगी पडून त्यांनी 
उभयतांना आश्रय दिला. गुणिलेची सारी आशा 
आतां सज्ञीबावंर अवलंबून होती. पण तिच्या 
मनाला मधूनच कांहीं हुरहूर लागे. इकडे दृकोदर- 
पंतहि बेचेन झाळे होते. अश्या तऱ्हेच्या जीवनांत 
गुणिळेळा कधी कधी सज्ञीवाचा राग येई आणि 
वाटे की तो नसता तर आपण पतीच्या मागोमाग 
जाऊन सुटका करून घेतली असती. वृकोदरपंतांना 
प्र त्या पोराची अडचण. वाटे. आणि त्यांच्या 
निपुलिक पत्नीलाहि तो नकोसा होई. तथापि, 
' त्याची मुंज वगेरे रीतीप्रमाणे झालें. पोरका सज्ञीव 
आडदांडपणा करूं लागला. त्याच्या कागाळ्या येऊं 
ळागल्या. एक दिवस तो घरीं आला नाहीं. गुणि- 
ठेला काळंजी वाटली. त्याची परस्पर बन्दीशाळेंत 
रबानगी करण्याचा बेत दृकोदरपंतांनींच पार पाडला 
होता, पण सभ्यपणे त्यांनी चौकशीचे नाटक केलें. 
र ( आ ) बन्दीशाळेंत अनेक ठिकाणची सुळे 
शेती. त्यांतच सज्ञीव येऊन पडला. मुलांना 
हैणाऱ्या शिक्षा पाहून तो शहारला. प्रथमतः त्याला 
एकान्तबासांत ठेवळें होतें. परंतु कांहीं दिवसांनीं 
ता इतर मुलांप्रमाणे धंदेशिक्षण घेऊं लागला. 
त्याला आईची आठवण होऊं .लागलळी--“'आपल्या 
चुकलेल्या वागणुकीची जाणीव झाली. सज्ञीवाकडे 
मुख्याधिकाऱ्याच्या मुलीचे-पुतळीचे-लक्ष वेधल्या- 
पासून त्याचें जीवन पुष्कळच आनंदी झालें. कालां- 
तरांने त्याची. मुदत भरल्यावर सुटका झाली. 
सज्ञीव उत्सुकंतेनें आईला. भेटण्यासाठी निघाला. 
 द्रम्यान एकदां सज्ञीवाचें सुखलूपतेचें पल आल्या- 
- वैर गुणिला त्याला. भेटण्यासाठी आली होती. 
सोबत बरकोद्रपंत. होते. गाडीच्या प्रवासांत पंतांनी 


/ अतिप्रसंग. करण्याचा प्रयत्न केल्यान गुणिळेला 


१४] शिसोरी आली. चैत्राच्या दिवसांत बायको . घरी 
नसतांना. पंतांनी आमळें “मनोगत? गुणिलेपुढें उघडे 
| नर््याी येत्न केल्यानंतर गुणिलेने. वृकोदरपंतांच्या | 
९ वढ ) आश्रयाचा अर्थ ओळखून. * एहत्याग री 
(इ). त्यामुळे सुटकेनंतर उत्सुकतेने घरीं 
नही ह याला तुझी आई । आतांी येर्थे, 


एवढाच . रूक्ष जबोब मिळाला, त्याचें 


अनुक्रमणिका 


सुखस्वम्न भंगळें. जीवनकलह हांक मारीत होता. 
सऊजीवाला कांहींनीं आश्वासने दिलीं, पण प्रत्यक्ष 
साह्य कोणीच करीना; कारण त्यांला “कैदी? हा 
शिक्का लागला होता. आपल्या गांवापासून दूर 
जाऊन त्यांने प्रयत्न केला. एक नोकरी मिळाली, 
पण तेथील प्रत्येक मल्याबुऱ्या घटनेशी. त्याचा . 
संत्रंध जोडण्यांत येऊन ञास झाला. नोकरी सुटली, 
आपली बालमैत्रीण पुतळी इच्याकडे जाऊन पहावे. , 
असा सञ्ञीवर्ने वेत केळा. ती आतां बाला नव्हती. . 
-तरुणी होती. तिला वाटलें संजीव आपलीं, पायरी : 
सोडून वागतो. तेथून कसाबसा. संजीव सुटला; आणि*-- 
महायुद्ध सुरू झाल्यानें सैन्यांत भरती." क्षोला, . 
परदेशी जायच्या ऐन वेळीं त्याला ओझरतेपर्णी आई: .. : 
दिसली. पुढें गुणिलेनेंद्रि त्याच। पत्ता. लावला. "पर्णे -... : 
एके दिवशीं तिला पत्र मिळाळे कीं युद्धांत सज्ज्ञीव > ::5 > 
कार्मी आला ! र 


८ बन्दोशाळे च्या या कर्थेत गुणिलेची कथा 
आणि सञ्जीवाची कथा अशा दोन गोष्टी आलेल्या 
आहेत. सञ्जीवाची बन्दीशाळेंत रवानगी होईपयेतर्चे 
पूर्ववृत्त ही खरोखरी विधवा गुणिला आणि बुभुक्षित _ .. 
वुकोदरपंत यांची कथा अंसून वृुकोदरपंतांच्या कार- 
स्थानांतून एकीकडे सऊजीव बन्दीशाळेंत जातो तर. 
दुसरीकडे आपला हेठु सिद्ध करण्याच्या त्यांच्या 
प्रयत्नामुळे गुणिला ग्॒हत्यागं करते. म्हणजे वैधव्यामुळे..__. 
वृक्तोदरपंतांच्या घरी आल्यापासून तो. तेथून बाहेर न 
पडेपमैतची गोष्ट दी. गुणिळेची होय. सऊजीव बन्दी- 
शाळेंत जाईपर्यंत (भाग ७ अखेर) ती गोष्ट सलगपर्ण 
आली असून तिचें पर्यवसान मात्र भाग १०, १४. . ३) 
व १५ या भागांत मिळून थोडेसें विलगपणे आले -.. : ४ 


आहि. | व - 
ल्हान मुलांची गुन्ह्याकडे प्रदत्त कां होते यांची टश 


मीमांसा किंवा कथेच्या भाषेंत * सञ्जीवाचे पूर्वदत्त ९ 
हें या भागाचें स्वरूप साऱ्या रचनत दुय्यम होऊन | 
बसळे आहे. तिसऱ्या भागात आलेलें गुणिलेच्या 
: तुंबळ विचारांस्ये विशेषण किंवा त्या. :पुढील ... न 
भागांतील र्कोदरपंतांनीं पुरूर्याच्या भूमिकेत शिरून  ... 
केलेळे  उरधशी-चिंतन " इत्यादि गोष्टी संञ्जीवाच्या - > 
आयुष्यावर परिणाम करणारी सामग्री. असप्यापेक्षा 

1] ग्य रि /” श्रे “ १ - र 


2 दग्ध ी; द्ऱञ 
हिदी 


"कंडग् 


डर रन ४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


त्या स्वतंत्रपर्णेच अधिक प्रभावी, स्वयंपूर्ण आणि रचनेला छागणाऱ्या तपश्चर्येत अथवा विशिष्ट पात्र- 
परिणामकारक आहेत, असं वाट्ते. योजनेंत असे नाहीं: उलट ज्या वैशिष्ट्यामुळे 
युणिलेच्या या कथेकडून सञ्जीवाच्या कथेकडे “ बन्दीशाळें तीळ अनेक दोषहि झांकले गेले आहेत 
वळल्यास निराळ्याच गोष्टीस तोंड द्यानें लागतें. बृको- तें वैशिष्ट्य उल्गडण्यांत “अधिक ओचित्य आहे 
दर-गुणिला यांच्या चित्रांतील विरोधामुळे उद्भवळेली असें वाटतें. भग | 
सकता ही या सञ्जीवाच्या कर्थेत लप झाळेळी सर्वसाधारण वाचकाला “ बंदीशाळा ? वाचतांना 
दिसते. सड्जीव बन्दीशाळेंत जातो. ात्तताचानय आच: अनुभव हा कीं, काव्याचा कोणताहि भाग 
धंदेशिक्षणाकडे वळतो-आणि लवकरच त्याची ना'त्यांती ह आयी क 
अुतळीशी गट्टी जमते. या साऱ्या घटना आहित' प्' ग्या तातील नच. अवा नाह धि 
पन व जमवन सवध काव्य एकाच बेठकींत वा सल्गपणें संपवळेंच 
क मी केथानक आहे असें म्हणतां येणार नाहीं. पाहिजे अशी निकडहि लागत नाही; किंवा मागचे 
बोडा ा जीवनांतहि पुतळीची बदललेली दत्त पुढचे भाग आगेमार्गे वाचल्याने त्यांतील संदर्भ . 
५ सैरीळा एकदम आई द्सि ्ा दोन नया अडवून क्रमानुसारित्वाकडे खेचतो असेंहि नाहीं. ' 
सोडल्या तर इतरत्र वर्णनांचा आणि विः्षेषणाचा निराळ्या शब्दांत सांगावयाचे म्हयजे. काव्याच्य' । 
भागच अधिक प्रमाणांत आढळून येतो. वेगवेगळ्या भागांतील पथंगात्मकतां ही काव्याच्या | 
केथात्मकतेची दृष्टि सोडून स्वमावचित्रे शोधू एकात्मकतेपेक्षां अधिक स्पष्ट आणि आकर्षक आहे. 
लागलों तर त्यामध्येंहि कांहीं गोष्टी फार इटकत कथात्मक्तेतून अपरिहार्यपणे येणाऱ्या एकसंचपणा- 
डोळ्यांत भरतात. छृकोदर आणि गुणिला ही 'खल? पेक्षां काव्यात्मक विल्गपणा स्वच्छ आहे. ' लहान 
आणि “ नायिका ? यांची जोडी फार भडक आणि मुलांची गुन्ह्याकडे प्रवृत्ति कां होते यार्चे विवेचन 
ठळक अशा दोन टोकांच्या व्यक्तींची आहे. दृको- करणारा आठवा भाग हा एक स्वतंत्र निबंध-_- 
दराचे अखेरचे मतपंरिवर्तन किंवा पुतळीचा स्नेहृ- फार तर पद्यांतील---होऊं. शकेल याचा उल्लेख . 
या गोष्टी त्यांच्या .त्यांच्या स्वभावांत इतक्या केलाच. त्याचा पुढील . भांगहि. असाच आहे. 
विदुद्तीने कथेत चिलित होतात कीं त्या € अन्दीशाळे "च्या स्वरूपाचे हे सामान्य वर्णन स्वतंत 
' _काव्यां तील आहेत हें वाचक विसरू शकत म्हणून रम्य आहे. त्यांतील * शिशिरत्डतूचा तीत 
नाहींत. कडाका. ' इत्यादि-साष्टिवर्णन किंवा “ घण घण घंटा 
प्रदीर्ध कथात्मक रचनेच्या म्हणून येणाऱ्या अड- पुन्हा जाहली. ..? हे विशिष्ट प्रसंगाचे वर्णन ही त्या 
चणी आहेत त्या वेगळ्छाच. स्वतः कर्वीर्नींच प्रस्ता- भागांतसुद्धां स्वतंत्र पोट-भांग म्हणून अधिक बरी 
वनेंत मटल्याप्रमा्गे * पुष्कळ वेळां गद्यसदश.ओळी वाटतात. तीच स्थिति .' पुतळीच्या तेराव्या किंवा 
अम्कण्याचा प्रसंग येतो. ” याचे. उदाहरण म्हणून विश्ाव्या भागांत आलेल्या वर्णनांची म्हणतां येईल, . 
(ते अत्यंत आवश्‍यक असलेल्या म कळी कन अत जबाबदार आहेत त्यांत. 
क (जुल उत्तरें स्थूळ मानानें विमला प्रतिभेचा काव्यात्मक पिंड मुख्य होत. . या काव्या 
म्ह हित तो भागं पक, |ंध । त्मकतेनें आकर्षकता. रांखली आहे “ हेंच खरे. 
पून वा प्रस्तावनेतील विषयावरील कु क गत नकवी कक. ल 
धून कितीहि आंवश्यक असलां तरी सबंध र 2. | 
सञ्जीबाच्या कथेत प्रत्यक्षपणे आणि “काव्य? या & कृष्णामाई ! काय तुझ्या या वात्सल्याचा पूर्‌ 
नें कितपत सर्वमान्य होईळ याविषयी शंका येते. म्राय भेटली गमे, आज जरि कैक कोस ती द्र 
क श्र £: 7-८ 5 
् रतक असूनहि “ बन्दीशाळा ? हे. एक क कृष्णामाई ! दुझिया- पोटी आज बुटी. घेतांना 
"प आहे. पण्य त्या उत्कृष्टपणाचे मर्म त्याच्या कृ हीत जें लाभळें आइच्या येई सोख्य ते स्मरणा 
"गरदी नवीन वित्रयांत, किंवा प्रदीर्ध कनात अश क काक ताची 
े "पक 


र 


छळ पज टे अ कड -> > जेर : कि > ्् 33.2: ; 27247: ०430040: अर ल टला आ जे प टन नट वडी 

ळ ७७४०८२४६०० १७-५३: 3340234०74: /-5304. . 4./ "करखगघर[चिछ धान 
-रढडटच डि 
चाफळ व्वा 


यशवन्तांची “ 


कृष्णामाई ! काय तुझा हा मभेदातीतपणा गे 
साधु-असाधू पावन होती सलिलनिमज्जनयोगें. 


प्रातेदिन घंडला केदेमार्जी अमित .भ्रष्टाकार 
: करोत मजला पावन तव हे मडूगल तौर्थतुषार, 


कृष्णामाई ! द्याचितेस्तव ही घेतो. तव आचमने 
मालिन्य़ाचें क्षालन करि हे गड्गे, गोदे, यमुने ! ” 
(१६: १९३८--, ४७) 
वरील दहा ओळी म्हणजे एक स्वतंत्र'कृष्णा- 
स्तोत्रय आहे हे उघडपणें दिसते. अह्या तऱ्हेची 
निरनिराळीं अनेक उदाहरणें देतां येतील. “ सज्ञी- 
वाची नव्या जिण्याची उत्सुकता ? ( १८०४-, 
१३) । किडठेलळी कळी? (४२७-४४६ ) 
सज्ञोवाचा ओढ ' (६५१-, ७२ ) इत्यादि 
: प्रसंग वा वर्णने या दृष्टीने मुद्दाम पहावींत. अर्थात्‌ 
काव्याच्या चिकित्सेत “ काव्यात्मक ? हें 'विशेषण 
प्रथमदर्शनी पुनरुक्तिवजा वाटेल.--“पण ते कथा- 
त्मकतेचं प्रतिद्वंद्री म्हणून “ कथात्मक काव्या च्या 
चिकित्संत योजळें आहे. याकडे विशेष. लक्ष दिलें 
पाहिजे. 
या ' काव्यात्मकते 'च॑ स्वरूप आणखीहि स्पष्ट 
करतां येईल. वरील कृष्णास्तोत्राच्या वाचकांच्या 
ध्यानांत येइल की त्यांत “ कृष्णामाई ! ' हें संबोधन 
( फक्त सातवी ओळ वगळून ) प्रत्येक द्विपदीच्या 
आरु्भी योजून त्याची बहुतांशी एकसारखी नियमित 
उनरुक्ति करण्यांत आली आहे. ही लकब भाव- 
गीतांतील धुवपदाची आहे. याहून अधिक स्पष्ट 
उदाहरण द्यावयाचें तर बाराव्या भागांतील. 
“ सावध सावध बाळजिवांनो ! नीरव उद्यमगीत 


सा. ओळीच्या - पुनरक्‍तीकडे बारकाईने ल्क्ष 
यावें. ' गर्मे तया कीं गीत निनादे वातावरणातून 


अशा प्रस्तावनेनंतर या ओळीची प्रत्येक परिच्छे- 
दाच्या आरभी योजना करतांना दिसून येणारी . 
पवात्ति निश्चितपणे. भावगीतात्मकतेची आहे. किंब- 
हुना संध काव्यांत “ जिगे नव्हे हँ, बत्दिवांस हा 
| पेर हें बन्दीशाळा ? या ओळीची मधून मधून 
६ मुख्य विषयाच्या पोषणाळा मारक असा 
करणाचा - जो प्रयत्न  ' तत्त्वसानी 


झाला आहे, त्यांचेंह्दिं ममे भावकवीच्या 


अनुक्रमणिका 


। कडू, , 


बन्दीशाळा ” 


आपल्या मनोगतार्चे सार श्रुवपदांतुन सांगण्याच्या 
पद्धतींत आढळून येईल. मार्गे उल्लेखिलेल्या विलग ' 
गोडीचाहि उलगडा, आपण कवीच्या भावगीतात्मक 
पिंडाची कल्पना मान्य केल्यास उघड होईल अर्से :. 


वाटते. - 
या भावगीतात्मकतेचा दुसरा पडताळा ..' 
: बरन्दीशाळें 'त मधून मधून आलेल्या भावगीतां- 
वरूनहि घेतां येतो. “ नीरव उद्यमगीता ची £ 
नुसती कल्पना होती पण “ उर्वशी ! किंवा ' वंदन 
तुज हे ? या प्रत्यक्ष भावगीतांच्याकडे वळल्यास 
असे दिसतें कीं कवीची प्रतिभा ही दीर्घ रचनेच्या 
तडाख्यांतून सुटून भावगीतांच्या प्रांतांत येण्यासाठी 
लगबग करीत आहे आणि तेथें ती पोचतांच तिचा 
विलास मोकळेपणाने सुरू होतो, याची अधिक स्पष्ट 
बानगी “ काव्यकिरीटा मध्ये मिळते. तेथें बहुदा: 
प्रत्येक प्रकरणांतून भावगीताची योजना करण्यांत 
आलेली दिसते आणि ' तीर्थास आवाहन 


१. ५.. 


करतांना म्हटलेल्या ' भूपाळी “तच किंवा तत्सम 


रचनेत कवि आधिक मनमोकळे वाटतात. 
यशवन्तांच्या भावगीतात्मकतेचा आणखी प्रत्यय 


हवा असेल तर ' अन्दीशाळे कडून ' जयमड्गठे - . . की 
कडे वळावे. ' बन्दीशाळें'तील बंदिस्त रचनापद्धती- - 


कडून “ जयमडूगले. २च्या केवळ भावगीतमालि- 
केंत येतांच काव्याची अपूर्व नवलाई आढळूं लागते. 


बिल्हणचरित्तासारख्या या कर्थेतील नायकाने. गाइ- 


लेल्या या गीतांतून व्यक्‍ताविळेली प्रेमकथा मघले 
कांहीं दुवे कल्पांवयाचे असतांनाहि अधिक परिपूर्ण 
व सोंदर्ययुकक्‍त वाटते; आणि त्यांतील “हा काय . 
माझा. गुन्हा £ ' किंवा. “ सडृंगमावर हीं गीते. 
कथाडगे म्हणूनि स्वयंपूणे भावगीतांइततकीं रम्य 
आहित. न कि त 
म्हणूनच यशवन्तांच्या प्रदीर्थ रचनेच्या अभ्यासका- 
ला त्यांची दही रचना आकर्षक वाटते ती. तिच्या- 
मधीळ भावगीतात्मकतेमुळें, असें म्हटल्याने यशवन्तां- 
च्या गौरवांत कांहीं उणेपणा येत नाहीं, महाकाव्य 
म्हणजे एक. विश्िष्ट प्रकारचें ( ७९00) काव्य 
आगि महाकवि म्हणजे ते“ एपिक * रचणारा 


कवि असे या दोन शब्दांचे परंपरागत अंथ आहेत. _ , | 


पान ६५ पहा ] , 
, 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


उ २ 


20702 यानी 
1:00900937ध्या 


21; 


99:22 


ठक 


25.01... 
१6003/72204590200004 


2 


2. 


2७.०:.६८२ ५ 
322409” ४0४ 


४७७४५५४ 


* स्पर्शाने 


श्रीः नाळ ग्‌, जो शी्‌ 


क॒वि यदावन्त 


धुक्यांत वासरमणि दडलेळे महदाकाडक्षांचे 
घडे मग दर्शनं मज त्यांचे. .. 


द्गगोल ते सह्जींच छटाया उठाव मन घेई 


केशवसुतादि आधुनिक कवींचा काल कवितेच्या 
दृष्टीने महाराष्ट्राला मोठा समृद्धीचा गेला, त्या सुमा- 
रासच चंद्रशेखर, बी, तांबे, दत्त यांसारख्या कवींच्या 
काव्यालाहि बहर आठेला होता. गोविंदाम्रजांच्या 
भाब्रेच्या ढखलखाटारन आणि चमत्कृतींच्या चम- 
चमाटारने रसिकमने दिपून गेळेलीं होतीं. पेडिती 
काव्याच्या प्राणधेण्या मिठींतून कवितेला जिवंत 
भावनांच्या आत्मपर क्षेत्रांत आणून तिला स्वतत्र, 
मुक्त विहाराचं सौख्य छाभावयास या सर्व कवींचे 
श्रम कारण झाले, “मानव आणि निसर्ग यांच्या 
संबंधीच्या संवेदनांची अभिनव अभिव्यक्ति केशव- 
सुत-जालकवींच्या काव्यांत महाराष्ट्राला पाहावयार 
मिळाळी. जड, चेतनहीन/ मांसाचा थड गोळा 
भनलेल्या महाराष्ट्रमनाला आपल्या प्रतिमेच्या विधुत: 
खडबडून जागें करावयाचें सामथ्य त्या 
कवनांतून प्रकट झालें होते. आपल्या परपरागत 
संकुचित मनोवृत्तीतून---गोगलगायांच्या कवर्चीतुन 
"र्‍्महाराष्ट्रीय चेतनेळा बाहेर काढून व तिला 
मानवघर्माचा ऊञस्वल मंत्र सांगून अमरत्बाकडे 
जाण्याचा परमंभ्रष्ठ मार्ग त्या कविप्रतिभेने दाखविला, 


- अशा या महान्‌ कवितेच्या आंविष्कारानंतरहि 


' कांही काळ महाराष्ट्रीय काब्यविश्वांत जडता शिरली. 
“अजून पडितयुगाचे वारसदार आपले बुरूज सांभां 


ती. 
डर « 


---कवि यशवन्त, “ नजराणा >? कविता 
(' जयमंगला > ) 


ळून होते. ते हुल्जडडांसळून पाडण्यासाठी अगो- 
दरच्या क्रांतिकारी कर्वीरनी केलेले इले पारिणामकारक 
झाले होते. तरी पण कांहीं पडक्या बुरुजांच्या आड 
जुन्याच शिलेदार नाकेबेदी करून दडलेले होतेच. 
त्यांनी फिरून. कवींच्या अनिर्जेघ. प्रातिभासंचाराला 


६ यमनियमां चीं कांटेरी कुंपणे घालावयाचे अटो- , 


काट प्रयत्न चालविले होते. नवीन तरुण मनांचा 
कोंडमारा करून त्याला जीण परंपरेकडे पुन्हां 
खेचण्याचा तो त्यांचा अट्टाहास हाता. रविकिरण- 
मंडळांच्या सदस्यांनी आपली कविता लिहावयास 
सुरुवात केली तेव्हां सुवारकांचा उदारमतवाद 
दिखाऊ होऊन तो जीणमतवादाच्या . 
ळागळा होता. आणि दुधारकांचा पुरागंमतवाद 
तर राजकीय जद्यालपणाच्या गठातीतन चणा 
तच वावरत होताः- त्यामुळें पाश्चात्य नरवावचारांच्या 
संपर्कीरने जी लोकशाहीची, व्यक्तिस्वातंत्र्याची महनीय 


भावना तरुण मनांत फुलू. लागली. होती तिनें . 


उळून जावे अक्षी परिस्थिति निमाण झाली होती. 
रविकिरणमंडळाच्या * सदस्यांना आपल्या 
कांब्यासाठीं ब विचारांसाठी जो मनस्ताप. संहन 
करावा लागला तो तत्कालीन महाराष्ट्राच्या धुदर- 
मनस्कतेचें प्रत्यंतर आणून देतो. वास्तंविक या 
मंडळाच्या सदस्यांपैकी कोणीहि.असा मोठा क्रांति- 


६२ 


>>> 


"करखगंघरच्जचज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पंथाला 


व तत कयात सय ह 


* ह. 


*.*> 


वी 


ती, 
> 


कवि. यक्षवन्त 


कारक समाजसुधारक नव्हता, कोणीहि एवढा 
महान्‌ प्रातिमासंपन कवि नव्हता की ज्याच्या 
अकल्पनीय नावीन्यामुळें किंवा भविष्यदृष्टीमुळें 
महाराष्ट्रीय विद्वानांनी गांगरून जावे. माधव 
ज्यूलियन, यशावन्त, गिरीश हे श्रीश्शारदेच्या 
दरबारांत नम्रेपणाने खंडणी देण्यासाठी धडपडणारे 
मध्यमवर्गीय व मध्यममा्गीय कवि होते. पण त्यांनीं 
आपली वैयक्तिक मानसिक प्रतिक्रिया एका विशिष्ट 
तऱ्हेर्ने काव्यांत निबद्ध केल्यामुळें त्यावर तत्कालीन 
. टीकाकार तुटून पडले ! ज्या काव्यशास्त्रश्ञांनी 
केशवसुतांची व बालकवींची कविता पाहिली होती 
त्यांनीं या नवोदित तरुण कवींना एवढें चावरेपणाने 
गिळायला घांबाबें याच आतां कोणालाहि हंसून 
येईल. या कवींनी प्रेमाची भाषा धीटस केली, 
अधिक घरगुती व ओळखीची वापरली व कांहीं 
ठिकार्णी त्यांत इराणी रंगरध्र्झरला, म्हणून हाहाःकार 
झाल्यासारखा हळकललोाळ उठावा याचे. आतां 
आपणांला आश्च्सच वाटते. परंतु या तरुण मंडळीला 
असले निवुद्ध आघात सहन कॅरांवे लागले हँ 
खरेच, आणि खरोखर पाहतां या आघातांमुळेंच 
त्यांचे आज आहे तें महत्त्व टिकून राहिलें आहे. 
हा तत्कालीन मूढ समाजाने केलेला हल्लाच रवि- 
किरणमंडळाच्या कवितेला कांहींशी दृढता, घट्टपणा 
आणायला कारण झाला. या अथीने व्यक्तिशः ती 
मंडळी नसली तरी मराठी कविता तरी त्या मंदगति 
आक्षेपकांची कणीच *हटली पाहिजे. 


दा कवित्रयींत माधव ज्यूलियनांचें स्थान 
आघाडीचे आहे. चांगल्या कवीला लागणारी भाव- 
संवेदनाक्षम वृत्ति त्यांच्यांत होती, कल्पना व 
चमत्कृति यांची बरीच चांगली देणगी त्यांना 
मिळालेली होती. एक प्रकारची निश्चित जीवनदृष्टि 
त्यांच्यापार्शी होती. भाषेवर प्रभुत्व होतें. रचनेवर. 
पकड होती. विस्तृत वाचनामुळें मन सर्द झालेलें 
शेते. वैयक्तिक दुःखाच्या मागील सामाजिक 
अन्यायाची बैठक कळण्याची त्यांच्या, बुद्धीची 
पाञ्रता होती. एकच '' अल्लाहु अकबर ” ही 
कविता त्यांच्या या सामर्थ्यांची खूणगांठ पटविण्या- 
सारखी आहे, पण ह्या सीची फारशी वाढ झा 

नाही, अधिकाधिक संकोच झाला. तीन-कोमळ॑ 


र्ध 


क. "९९ 


अनुक्रमणिका 


. ्कारांचें दरीन आ 


भावना जाऊन उपहास-उपरोधारने कविप्रतिभेचा 

ग्रास केला. ज्या पंडितंमन्यांच्या आघातांचा प्राति- 

कार या तरुण मनाने केला हाता त्यांच्याच थाटाच्या 

पाडेती कवितेचा पुढ विजय झाला ! पण माघव 

ज्यूलियनांच्या कवितेबरोबरच त्यांच्या इतर कार्य- 

प्रवृत्तीचीहि महाराष्ट्राने शेवटी दखल घेतली. ते. 
जळगांवच्या साहित्यसंमैलनाचे अध्यक्ष झाले, 


आतां. महाराष्ट्र साहित्यसंमेलनाच्या अध्यक्ष” 
पदाचा मान रविकिरणमंडळाच्या दुसऱ्या सभा- 
'सदाला-कवि यशवन्त-यांना या वर्षी लाभला आहे. 
गोविंदाम्रजांनतर ( माधव जूलियन सोडले तर) _ 
एवढी लोकाप्रियता कचितच कोणाला लाभली __. ऱ् 
असेल. भा मध्यमवर्गीय महाराष्ट्र मनाला. भुलवून 
टाकणारी/ भावगीतांची जादू श्री, यशवन्तांनी .सांध्य 
करून घेतली होती. सर्वसाधारण कुडंबवत्सल व्यक्ती- 
च्या आयुष्यांत येणाऱ्या विविध अनुभवांच्या अभि- .. 
व्यक्तीने त्यांचे काव्य सहजगम्य व सहजरम्य झालेले. 
होर्ते; आणि काब्यगायनाच्या नवीन प्रथमुळें. त्यांच्या : 
प्रसिद्धीलाहि फारच मदत झाली. पूर्वीच्या कवि-_ - 1 
तेळा विद्यापीठांत स्थान मिळालें नव्हते ते. यां, 
कवींच्या कवितांना लांभलें, त्यामुळेंदि त्यांचा बोल-. > 
बाळा फार झाला. “आई सारख्या कविता 
सहर्जी सवीच्या तोंडी बसाव्यात अक्ष आहेत. : 
[किल्यक कावतांत अन्यायाविरुद्ध चीड आहे, दैवा-: 
विरुद्ध कुरकूर आहे, टीकाखोरांविरुद्ध गाऱ्हाणे: 
आहे. अनेक कवितांत समाधानाचे सुस्कारे आहेत. * 
संतुष्टतेचे निःश्वास आहेत. त्यांच्या कवितांचे पांच 
संग्रह चाळळे तर त्यांत कांहीं कविता तळमळीच्या, 
आविगाच्या, उत्कट्तेच्या द्योतक आढळतीढ र 
त्यांच्या आकांक्षा मोठ्या आहेत. “थ्ुंगोळ छटाया 
झप घालण्याची स्वप्ने त्यांच्या मनाळा पडत आहेत. 
6 यक्षोगिरि ? व“ ओजस्विनी २ या काव्य- 
संग्रेहांमध्ये कवीला नवीन निर्मितीची किवा ऱ्ज 
प्रगतीची ओढ लागल्याची निदर्शक कांही काव्ये 
आहेत. परंतु |““ यश्षोधनां १९त ज्या मनाच्या आवि- : 
पणांला घडते त्याहून. फारशा. 
उत्क्नान्त वा उनत मनाचे दर्शन यापुढच्या काव्यांत . 
कांहीं घडत नाही. जी र कळक झळ मली 

क  हागून. लड 

सिंदेची झळ त्यांना सोसावी लागून "0५५ 


व्य १ भः. 


र 
भ ”- 
2.1 
2. 
भक 
> 
र 
2 | 
न्न 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नेवेभारंत 


पैकीं काव्यनिर्मिति झाली तिचे परिमार्जन त्यांना 
साहित्यसंमेलनाचें स्थान मिळाल्याने झाळें आहे. 
श्री. यशवन्तांनीं “ यशोधनां त अशी तळमळ 
व्यक्त केली होती : 
सफल कर्धी आकाडूक्षा व्हायच्या कळेना | 
करि उदण्ड मी प्रयास सुयश ते मिळेना । 
आतां होकिक अथाने तरी त्यांच्या ' यशः 'प्रारथी 


_ सनाठा कृतकृत्यतेचें समाधान लाभावें हे स्वाभाविक . का 
श्रेष्ठ कळेची निर्मिति होते. : 


। करिवि यशवक्तांच्या काव्याचें यश ज्या गोष्टींवर 
अवलंबून आहे त्या गोष्टी ज्या प्रमाणांत “ यशो- 
- घनां त प्रकट झाल्या तेवढ्याच पुढें टिकल्या हें 
' आश्चर्य आहे. त्यांच्या भावनेची मृदुता, कुता 
- आणि तळमळ सर्वसामान्य जीवनानुभवांच्या अभि- 
व्यक्तींत प्रकट झाली ती तशीच पुढेंहि होत 
राहिली. रचनेचा गोडवा, गेयतेची आकर्षकता, 
सहज समजण्यासारख्या अलंकारांचा व कल्पनांचा 
सपच, देनोंदिन जीवनांत नडणाऱ्या वैयक्तिक व 
/ कोडुंबिक अडचणींबद्दळची काव्यांत प्रकट होणारी 
._ सतिक्रिया यांमुळें त्यांच्या सर्व संग्रह्मंतून कांहीं 
. कॅविता अजूनद्वि वाचनीय वाटतात] 
_. परंठु याहूनहि फार मोठ्या तोळाचा कवि 
_ रेणून गोरव प्रासत होण्यास लागणाऱ्या गोष्टी 
शः , 'नेळ याच नव्हेत. योवनसुलभ प्रेमवृत्तीचा आवि- 
कर मोठमोठ्या तेजस्वी भावकवींत ज्या समर्पण- 


*5€ 4 


( ४081101 ) वृत्तीने, ज्या साखूप्यानं, ज्या 


; उद्दाम बेफिकीरीनें व ज्वलंत भावोद्ेकार्ने होतो, 
__ सारूप्य किंवा तो भावोद्रेक यशवन्तांच्या काव्यांत 
. शो्ही; वेयक्तिक-कोटुंबिक अन्यायांशीं झगडण्यां- 
। नळ लढाऊ वृत्तीचे परिवर्तन होऊन सामाजिक 
विषमतेच्या मुळालाच हात -घाळूंन त्यावर आपल्या 
0२ बञ्रगंभीर आघाताची किमया धडवांव- 
| रि सं ठागणारी मोलिक चिंतनशक्ति येथें आढळत 
हण कची 
| दिस बात्मक भविष्यदृष्टींचा मव्य विछास 

८ वयाचा तो येथ दिसत नाहीं, मीं पूर्वी 


9; त 
( नि ये. सा. पततिका ) जाने.-मार्च १९४६ 8) 
- । २३ आाहे तसेंच मला अजूनहि म्हणावेसे वाटते : 


अ १ 


। 
। 


न्या 


ओजाशवनी ? संग्रहाच्या परीक्षणांच्या ओघांत. 


“ वाढत्या वयाजरोबर व्यावह्यारेक अनुभज॑ 
वाढळे म्हणजे र्जावनाविषयक अनुभूति ( म्हणवे 
जीवनदर्शन ) वाढतेंच असे नाहीं. शान्दिकतेचा 
स्थूळ रंग साधला तरी सोन्दर्यतत्त्वाची . सूक्ष्म 


- जाणीव ( संवेदना ) प्रात झालेली असतेच असें 


नाहीं, हळहळीची परिणति निर्माणक्षम प्रक्षाभांत, 
तलमळीचचा शेवट ( सुजनशीळ ) मानवंतेत व 
ऐतिहासिकाचें पर्यवसान भविष्यदृष्टींत झाळें.. तरच 


श्री, यशवन्त कवींच्या कवितेत तरी असें कांहीं 
घडलेळें ( पुनर्वाचनानंतरहि ) वाटत. नाहीं. जी, 
भव्योत्कटता, गूढगंभीरता आणि विशाळ कल्पक- 
कता महान्‌ कवि होण्याला जरूर असते ती येथें 
प्रतीत होत नाहीं. के. डॉ. पां. दा. गुगे यांनीं 
( केशवसुतांच्या काव्यांतील ) महाकवित्वा'चे 
निदर्शक गुण असे सांगितळे आहेतः ““ अचाट 
कल्पनाशक्ति, प्रचंड निरीक्षण, पराकाष्ठिची सह्ृदयतो- 
प्रासादिक वाणी, भाषेवरील प्रभुत्व, तिला वाटेल 
तशी लववावयाचें सामथ्ये व आपणांला आपल्या 
देशबांधवांना सर्शचा, परमेश्वराचा, उदात्त संदेश 
सांगावयाचा आहे ही हृढ भावना, ही महाकवि 
होण्याला लागणारी सामस्री केशवसुत. यांच्यामध्ये 
होती ” ( “ मनोरंजन ” 'आक्टो. १९१७- 
केशवसुतांची कविता : परीक्षण ) श्री. यशवन्त यांचा 
आज सर्वश्रेष्ठ सन्मान होत असतांना त्यांच्या 
काव्याचें तौलनिक महत्त्वमापन होणें अगत्याचें आहे, 
असा प्रयत्न करणें म्हणजे औचित्यभंग खास नव्हे. 
त्यांच्या “ यशो.” धनाचा हेवा.तर तो नव्हेच नव्हे, 
खरी गोष्ट अशी आहे. की आपल्या ' महाराष्ट्रांतील 
लेखककर्वीचे. मनच अजुन एवढें भव्य-प्रगल्म, 
सूक्ष्म संवेदनाशील, गूढ आविष्कारी झालेले. नाही; 
मनाची ज्ञैपच अजून कोती आहे, विचारसामर्थ्या- 
ची व्यापकता व .खोलीच' अजून तोकडी. आहे.' 
कल्पकतेची उंचीच अजून 'खुजट. आहे. आजच्या 
जीवनांत जीं अभूतपूर्व परिवर्तने होत आहेत त्यांचे 
ग्रहण या मनाच्या संवेदनांना अजुन. मूलभूतपणे 
झालेळेंच नाही. मानवी मनोविश्वाचा कमालीचा 
गूढ-संमिश्रपणा त्यांच्या अनुभूर्तांच्या कक्षेत अजून 
आलेलाच नाहीं. जीव व जगतू यांच्या मूंलरचनेसंबं्धी - 


शू 


कावि यक्ववन्त 


र 


21 क्रांतिकार 
क सिद्धान्त ज्ञान-विज्ञानाच्या क्षेत्रांत 


व वि बुद्धीला दिपबीत आहेत. सामाजिक, 
: धांमागची क्रांतिकारी कारणपरंपरा 
आज आपल्या जीवनाला धक्के देत आहे; मानवी 
रोको ब सत्तेची आसुरी अभिलाषा आज 
व नाशक, संहारसाधनांच्या शोधांत अभिव्यक्त 
| कळी आपल्या समग्र जीवनाचा पायाच 
- प्रमेयांच्या री आजच्या युगाचा महाकवि या सर्व 
लाच र अभाबितपणुंच गुंगला जाईल; 
भाणि कळ :& अपरिहार्यपर्णेंच तेवढी उन्नत 
आविष्कार होईल आणि त्या अतुभूतीचा 
हि 'तेवढांच भव्य असेल, 


पूर्वींच्या महान्‌ कर्वींत ही झैंप दिसते; तत्का- 
लीन महाप्रश्नांना त्यांनीं डावलले तर नाहींच, पण 


त्यांचा उलगडा करण्याची महेच्छा त्यांनी धारण । 


केली. आज विचारविश्व अति विशाल बनलें आहे. 
संवेदनांचे विश्व अत्यंत सूक्ष्म झालें आहे; 


तेव्हां आजचा महाकवि त्या तर्‍्हेचाच निमोण 


झाला पाहिजे. कवि यशवन्तांनीं त्यांच्या यद्याचें 
परमश्िखर आज गांठळें असतां त्या निमित्ताने 
महाराष्ट्राने आत्मनिरीक्षणपूर्वक आपल्या काव्य- 
जीवंनाचे सामथ्ये व मर्यादा यांची जाणीव ठेवर्णे 


उचित होईल. 


यश व्न्तां 6 न्दी ह ऱ् 
शवन्तांची “ बन्दीशाळा  ( पान ६१ वरून पुढें पान ७२ पहा). 


4 * 
हिंदुस्थानांतील अर्यंत : 
'नांतीळ अत्यंत हृदयस्पर्शी दृश्य ' 


क स ग कथा-कादुंबरी-नाटक-कार श्री. 
बड क. ह. यावी. "१ 'आव्याविही र 
| अदी तपा म०020ठा) ” महिदध झाठी 

निवडक प्रसंग यांनीं, आपल्या जीवनांतील कांही 

* र दुडे द ही व विचार जनतेपुढे ठेवले आहेत. 
होते. त्या व तै हिंदुस्थानच्या प्रवासाला आले 
परिणत बया त्यांचें वय साठी उलटून गेलेले हेते. 
- . फेळणे तील त्यांचें हिंदुस्थानसंबंधीं प्रत्यक्ष मत 
त्यांना प्रश्न प नक आहे. या प्रवासाच्या शेवर्टी 
गोष्टीचा बड, पारण्यांत आला कीं येथील कोणत्या 

-. प्या वेळी मच्यावर सवीत जास्त परिणाम झाला! ' 

ल त्यांनी उत्तर दिलि $ 


' आपली अपेक्षा असेल तर्से मात्र नाहीं. 


पाजमहाळ म 
देवाढ डे नाहीं, बनारसचे घाट नाहींत, महुरेचे 


य. 
नाहीं किंवा त्रावणकोरची पर्वतराजीही 


राहणे हीच त्याची आश्रा ! 


केला नाहीं, जितका हिंदुस्थानच्या शेतकऱ्याने की 
केला ! किती अस्थिपंजर आहे तो ! त्यार्चे शरीर. . 


झांकायळा एंक पटकूर आणि त्याचा ' स्वतःचा 
रंगहि तो मद्यागत करीत असलेल्या जमिर्नासारखाच ! 
संकाळच्या थंडीत कुडकुडत असतो, दुपारच्या 


"उन्हांत घामाने निथळत असतो, आणि सूर्य मावळून 


शुष्क शेतांवर लालसर प्रकाश पडेपर्यंत तो शेतांत 
खपत असतो. विशाल. हिंदुस्थानांतील कोठल्याहि 


दिशेकडचा तो असो 
असतो आणि त्याला 
सारखा. राबत आला; मुलगा 
आज. तीन हजार वर्षे, आयोनीं ये 
केल्यादिवसापासून,- चालत आलें आहे! आणि या 
श्रमाचा मोबदला म्हणून त्याला कसावना पोटाला 


मिळतो. 
अधी घास मि प हा र 


विशय तळमळ हावी.” 


नाही ।' युनो र; 

» रि * । र कर 1] अ 

$ म कांही माझ्या हृदयाला इतका स्पशै ञ्यांमुळ माझ्या स्त 
भी ६५. 

्श्ु क 


> आपला सारखा श्रम करीत : . 
] विश्रांति माहीत नसते. बाप 
हि राबतो आहे. ! अर्से 
नीं. येथे प्रथम प्रवेश 


केवळ प्राण कुर्डीत जिवंत. 


सारसंकलन 


श्रीरमणमह्षीचें नियोण 
आधुनिक भारताच्या इतिहासांत आध्यात्मिक 
साधनेच्या दृष्टीने परमपदास गेलेल्या ज्या विभूती 
झाल्या त्यांत श्रीरमणंमहर्षींची गणना होते.श्री रामकृष्ण 
परमहुंसांनंतर ( एक श्री अरविंद वगळून ) यांच्या- 
एवढा उन्नत महात्मा दुसरा क्वचितच असेल. त्यांनी 
आपलें अवतारकार्य नुकतेच संपवून दक्षिण भारतांत 
तिरुवनंमलाई येथे आपला देह ठेवला. 
महषींच्या विरक्‍तीची कथा मोठी अपूर्व आहे. 
अगर्दी लहानपणींच त्यांना बालधुवाप्रमार्णे परमे- 
खेॅराच्या सानिध्याची ओढ लागली. मदुरेस असतां 
बाळ रमण मीनाक्षीमंदिराच्या विस्तीर्ण अंगणांत 
रमत असे. सु-वर्ण कमलांच्या पुष्करिणीच्या कांठी 
तों तासच्या तास प्रभूच्या चिंतनांत घालवी. त्या 
भव्य मंदिराच्या सानिघ्यांत त्याला प्रभूच्या भव्यतेची 
गूढ जाणीव होऊं लांगळी. तो बालक अस्वस्थ 
शोला. त्याला प्रभुदर्शनाची तळमळ लागली, प्रभूर्शी 
तन्मय होण्यासार्ठी त्याचें हृदय घड्पट्डं लागलें. 
परमेश्वराची हांक त्याला सारखी ऐकूं येऊं लागली, 
- शेवटी एके दिवशी मर उन्हाळ्याच्या दिवसांत तो 
बाळ रमण मदुरेहून प्रभूच्या शोधार्थ एकटा निघाला, 
'मदुरेपासून तिरुवनमलाई तीनशे मेळ दूर आहे. 
तेथे अर्णाचलावर त्याला प्रभूच्या महत्तेचा साक्षा- 
 स्कार झाला, “ शिव, शिव ” असे उद्‌गार त्याच्या 
सोडून निघाले. तीच साधनेची सुरुवात. तेव्हांपासून 
रमणमह्षीनी आपलें सर्व आयुष्य तेथेच घालविले. 
, महषींच्या साधनेची कीर्ति त्रिसुवनांत पसरली. 
ष्‌ देशांहून माणसें त्यांच्या दर्शनार्थ येऊं लागली. 


छाखो लोकांना त्यांच्याकडून स्फूर्ति मिळूं छागली. ' 


अरुणांचळ हे॑एक महान तीर्थस्थान बनलें. कांही 
दशकांपूर्वी कलकच्या*चा कालळीघाट जसा राभमकृष्णा- 
च्या ज्वळन्त. भक्तीने उजळून निघाळा आणि आज 


पांदींचरीर्चे जे महत्त्व श्रीअरविंदांच्या योगे प्रस्था- 
पित झालें आहे, तसेंच एक स्थान दक्षिण भारतांत 
अरुणाचल बनर्ले. ध्यानधारणा व प्रभुप्रार्थना या- 
द्वारें मइषींना परमपुरुषाचा साक्षात्कार घडला आणि 
त्याच द्वारें ते इतरांनाहि. तसाच साक्षात्कार .घड- 
विण्यासाठी झटत होते. म्हणूनच ते आधुनिक .- 
काळांतील एक श्रेष्ठ संत ठरले. र 

सर्व संतांची व भक्तांची जी प्राथना असते 
तीच त्यांचीहि प्राथना आहेः “* मला जीवन, संपात्ति 
किंवा अन्य कांहींहि नको. पण, हे प्रभो ! एकगोष्ट 
मात्र दें. माझ्या हृदयांतीसं तुझ्याबदळची भक्ति, 
हे अनन्याकारा ! जराहि बदळूं नये. या परिवर्तनशील 
विश्वांत माझे तुजबद्दलचें प्रेम अपरिवर्तित राहो; 
हीच माझी प्रार्थना आहे. 

[ व्ही. ए. सुन्दरम्‌ यांच्या. नभोवाणीवरीळू 
भाषणाच्या आधारे. ] मि 
इन्डो-चायनाच्या परिसरांतील . पौराणिक कथा 

प्राच्यविद्यासंशोधनाच्या क्षेत्रांत आज कित्येक 
वर्षीपासून जावा, सुमात्रा, बाली वगेरे बेटांचा 
इन्डोनेशियां आणि सयाम वगेरेसहृ द्वीपकल्पा- . 
सारखा असणारा इन्डो-चायन| यांमधील पुरातन 
संस्कृतीचा अभ्यास चाळू आहे. पुरातन भारताच्या भी 
या संस्कृतिविस्ताराच्या क्षेत्राला “ बृहृत्तर भारत > 
अर्से नांव अभ्यासकांनी दिठें आहे. आशियाई 
राष्ट्रांचा एकसंध गट करण्याची आकांक्षा बाळग- 
गाऱ्या प्रत्येकार्ने. आपंल्या शेजारच्या बांधवराष्ट्रांचा 
सांस्क्रातिक इतिहास आपुलकीर्ने - अवलोकन करणे हें 
अत्यंत अगत्याचे आहे. ; 

पुरातन हिंदु व बोद्ध कथांचा प्रचार त्या भागांत 
झाल्याचे पुरावे अनेक आहेत. रामयणाची तेथील 


- स्थानिक ख्ूपांतरे फार सुनी आहेत, आणि बौद्ध 


जातककथांचाहि तेथे फार उपयोग केळेळा आहे. 


६६ 


| 


सारसंकलन 


त्या काळी ही एक प्रकारची सांस्कातिक सावभौमताच 
भारतार्न तेथे स्थापिली होती. हिंदु-बौद्ध संस्कू- 
_ तीच्या आश्रयाने राहणारे तेथीळ राजे व चीनमधून 
येणारे आक्रमक विजिगीषु लोक यांमध्ये सारखे 
संघष चाळत व त्यांत तेथील लोकांचा कळ भारतीय 
पस्कृतीच्या बाजूला विशेष असून चिनी आक्रमकांचा 
ते नेटाने विरोध करीत. या सांस्कृतिक देवघेवींत 
- सयामसह इन्डोचायनानें अनेक भारतीय कथा 
'भात्मतातू केल्या, भारतीय देवदेवता घेतल्या, 
इन्द्राचे सावभोमत्व मान्य केलें. 
1 : श्रीपरेशचन्द्र दासगुत यांचा या इन्डोचिनी 
उराणकथांविषर्यांचा एक उत्तम लेख “' माडने 
रिव्ह्यू > च्या ( मार्च १९५ ० च्या ) अंकांत प्रसिद्ध 
साळा आहे. त्यांत त्यांनीं डॉ. बी. आर. चतर्जी 
पाच्या संशोधनाचा उल्लेख करून अर्से लिहिल 
भाहे. कीं, कित्येक बंगाली लोककथा व अतिपूर्वे- 


कडील पुराणकथा यांत फार साम्य आहे. कदाचित्‌ 


सांतावसन्त-कथेसारख्या बंगाळी कथा बंगाली 
' घेयापाऱ्यांनीं तिकडे नेल्या असाव्यात, असे डॉ. 


'पेतर्जी यांचें मत आहे. काम्बोडियाचे राजपुत्र 


व्होरव्होंग ब सौरिव्हींग यांची कथा ब सीता- 
बेसन्ताची कंमैकहाणी यांतील साम्य फारच आश्रर्य- 
कारक आहे. . 
, इन्डोचायन,द्रीळ या पुराणकथांमुळें इतिहास- 
पूर्वकालीन ' आ्ट्रोळांइड ? समूहांच्या स्थलांतरावरच 
निशेष एतिहासिक प्रकाह पडतो अर्से नाही, तर 
त्य बृहत्तर भारतांतील कांडी महत्त्वाच्या जमाती 
। तेथील “ मोन-ख्मेर ?, : लाव वगैरे जमाती 
क्य सामाजिक स्थितीवरहि प्रकाश पडतो. यांपैकी 
या कथा अर्थातच स्थानिक असून.पूर्वकालीन 
ह, वरनिंयत, लोकांच्या इतिहासपूर्व संस्कृतीच्याहि 
'' द्योतक आहेत. त्या वेळीं या संस्कृतीचा विस्तार 
% हिंदुस्थानच्या मोठ्या भागावरहि पसरलेला होता. 
४ केथातील समाज बहुधा बुद्धकालळापेक्षांहि पुरातन 
असावा, त्या संस्कृतीचे मुख्य श्रद्धाविषय म्हणजे 
आह व जन्मान्तराचें तत्व होय, हे. समज 
म्य अनेक भागांच्या पुरातन संस्कृतींतदि 
भर च पण एका बाबतींत इन्डोचिनी पुराणकथा 
शांच्या कथांहून वेगळ्या वाटातत व त्याचें 


६७ 


अनुक्रमणिका 


कारण त्यांचा सागराशशी असलेला सार्वत्रिक संतंध 
होय. प्रो, प्रिझलुस्की यांनीं आपल्या प्राच्यविद्या- 
संशोधनांत या गोष्टीच सूचन केळेळेंच आहे. इन्डो- 
चायनाच्या प्रारंमिक 'लोककथांचें व दंतकथांच वर्गी- 
करण पुढीलप्रमार्गे करण्याला कांडी हरकत ' नाही : 
(१) ऑस्ट्रो-आक्षियाइ (२ ) हिंदु (२ ) बौडू. 
मात्र दं वर्गीकरण. म्हणजे पूण वेगळे असणारे कप्पे 
नव्हेत. या सवीची सरमिसळ झालेलीहि आढळून 
येतेच. 
परंतु “फ्यापान्‌, '“फ्रार्॒आग, 'फ्राला' 
किंबा “ इन्द्रप्रस्थाचा एक राजपुत्र > यांसारख्या 
लोककथांत केवळ पौराणिक कपोलकल्पितापेक्षां 
अधिक ऐतिहासिक अश्या छटा आहेत. यांपैकी 'फ्रा 
ळी? ची कथा सयाम व इन्डोचायनाच्या जनतेची 
अत्यंत प्रिय अशी शोकांतिका आहे. या कथेवरील 
नाटक बँकाकच्या “शिल्पकोण नार्यमंदिरा सारख्या 
ठिकार्णी अजूनीह रंगते. या नाट्याला गृत्याची जोड 
दिली जाते व मग “लाखोान राम? २, (नृत्यनाट्या )” 
चा प्रकार सिद्ध होतो. मध्ययुगीन “ शान ? राज्ये 
आणि उत्तर सयाम यांतील जुना उमराव वर्ग व 
सामान्य जनता यांची शब्दचित्रे यांत उत्तम रेखाटलेली 


आहेत. या कथेची लोकप्रियता अमर्याद आहे आणि. 
अजूनहि “ थाय लोक ही कथा आळवतात . आगि : 


“: सुंदर मुखचंद्राच्या राजपुत्रा ची ( म्हणजेच 
“फ्रा ला'ची ) करुण कहाणी आठवून अश्रू ढाळतात. 

"फ्रा लॉ रची कथा थोडक्यांत अशी आहे. फरा त्ग 
म्हणजेच “ सुंदर राजपुत्र . त्याचा प्रतिस्पर्धी दुसरा 


राजा पिजाई नांवाचा असतो. फ्रा लोच्या बापाने 


पिजाईंच्या बापाचा युद्धांत. वध केलेला असल्यामुळें. त. 


त्यांचें परंपरागत वैर. असते; पण: दुदैवाने पिजाईच्या 


फ्रा पौग व फरा पेन नांवाच्या दोन्ही सुंदर कन्यांचं मन 
या फ्रा लौवर जडते. बापाच्या विरोधांची खात्री 
असूनहि मुलींनी कांहीं भाटचारण फा लाकडे पाठवून 
दिळे व॑ त्यांनी कैलेल्या वर्णनामुळें फ्रा लॉंहि या 
राजकंन्यांवर मुंग्ध झोला ( येथे भारतीय वीचकाला 
नळ-दमयंती कथेतील हंस-दूताची 'आठवण व्हावी ). 
तो शेवटी प्रेमभराने वेडावढा जाऊन सैन्यासह 


- पिजाईच्या राजधानीकडे यांवयास निघतो. त्याची 


आहरे मोठी शहाणी बाई असते. तिनें पुढचे दुर्देव 


नवभारत 


हेरलेळें असते. पण तिच्या शब्दांनींहि फ्रा हॉ अडवला 
जाऊ शकला नाहीं ( हा जादूटोण्याचा पारेणाम आहे 
हं त्या राजाळाहि समजतें ). तो आईची आठवण 
होऊन विलाप करतो, पण भवितव्य अटळ आहे 

शी त्याची खूगगांठ असते. शेवर्टी * गार लॉग ? 
'नदीच्या पलीकडच्या किनाऱ्यावर पिजाईंची राजधानी 
दिसते. या नदीला संज्रोधून, आईचा हितोपदेश न 
मानतां तिचा शब्द मोडल्याचें दुःख तो ओरडून 

सांगतो. शेवटी सैन्य परत पाठवून कांहीं विश्वासू 
सोञत्यांसह तो राजाच्या क्राडोद्यानांत- येतो. तेथें 
त्याची राजकन्यांशी भेट होते. प्रेमाची प्रेमाला 
ओळख पटते; पण त्या मीलनांतच करुणान्ताची बीजे 
ळपून आहेत याची त्यांना जाणीव असते. पिजाईला 
ही बातमी कळल्यावर तो त्वेषाने तेथें येता, पण ते 


दैवी मीलनददद्य पाहून कळवळतो, मुलींना क्षमा . 


करतो व वैर सोडून देता. पण दुर्देव अटळ असते 
त्याची सावत्र आई “ दारा ? केकेयीसारखी असते 
आपल्या पतीच्या मरणाचा सूड त्याच्या वधकत्योच्या 
सुलावर उगवून घेण्याची ही संधि ती वांया दवडीत 
नाही. गुपचूपपर्णे ती मारेकरी पाठवते. ते दुरून फ्रा 
ठावर बाण फॅकतात. फक्त तलवारीनिशी फ्रा ला 
ढढायळा निघतो, पण तत्काळ बाणार्ने घायाळ 
. होऊन पडतो. त्या दोन्ही राजकन्याहि या दंगलीत 
मारल्या जातात. पिजाईला याचें फार दुःख होतें 
तो पुढे आपल्या सावत्र आईला याबद्दल शिक्षा 
करतो. पण आतां त्याचें काय ! वाईटांदून चांगलें 
एवढेच कीं या तीन दिव्य प्रेमिकांच्या रक्‍तरसिंचनार्ने 
यया दोन राष्ट्रकांमधील वैर शमते. 


भारतम्रेमी चित्रक्त्नाचे देहावसान 


नवीन वृत्तीच्या. चित्रकारांनाहि भारताच्या 


पूवकालांतील व वर्तमानकालांतील भव्यतेनें व आदर्श 
. वादानं मोहून टाकल्याची उदाहरणेंहि आपल्या 
समोर आहेत. स्व. रारिकचें नांव सर्वत्र महद्यूर आहे 
त्याचा हिमालयांच्या वातावरणाची भवब्योदात्त चित्रे 
अत्यत लोकाप्रेय झालीं आणि आतां आणंखी एका 
भारताग्रेतर चित्रकर्तीरचे नांव. तिच्या मरणामुळें 
आपणांपुढें आळे आहे. या कलाकार शाझ ब्रुनर 
ह्या होत. भारताच्या रामरोमांत. मिनळेळा अगम्य- 
आद किंबा गूढवाद यांचें या बाईना मोठें आंक- 


वट 


धंण होते. त्यावरून रेखाटलेल्या चित्रांमुळें त्यांना 
प्रख्याति मिळाली. भारत सरकारनें त्यांची कित्येक 
चित्र राष्ट्रीय वस्तुसंम्रहालयांत ठेवण्यासाठी विकत 
घेतलीं आहेत. 

शाझ बत्रूनर यांचा जन्म हंगेरीच्या “ झाला 
नांवाच्या परगण्यांत सन १८८९ मर्ध्ये झाला. 


“बाल्कन तलावाच्या रमणीय नैसर्गिक सोंदर्यांचा 


त्यांच्या मनावर खोल परिणाम झाला होता. १९- 
व्या. वर्षी त्यांनीं त्या वेळचे अग्रगण्य कलाकार 
मि. सास तुनर . यांच्याशी. विवाह केला. ( मि. 
ब्रुनर हे सुप्रतिद्ध कलाधर' प्रो. होलोसेफ - यांचे 


विद्यार्थी हात. ) या दोघांनीं तत्कालीन हंगेरियन 


कलापरंपरेविरुद्ध बंड पुकारळें व आधुनिक फ्रेंच 
चित्रकारांचे अनुकरंण सुरू केलें. .कलाविषयक 
सामथ्ये असलेल्या तरुण कलावंतांना शिक्षण देण्या- 
साठीं व जनतेला कलाभिमुख बनविण्यासाठी त्यांनी 


हर 


एक फिरती शाळा स्थापिली. या इंगेरियन दंपतीने 


हुंगेरींताील निरनिराळ्या शहरी प्रवासासाठी प्रवास 


कला. 
पण पहिल्या महायुद्धांत झालेला मानवसहार 


पाहून या कलावंत दांपत्याचें अंतःकरण कळवळळें 


आणि अनेक वर्षे त्यांनीं कलम हाती घेतळे नाही 
१९२५ सालीं शाझ ब्रुनरच्या जीवनांत मोठें 
परिवर्तन घडलें. फक्त फळें खाऊन त्या एकांतांत 
जीवन कंठूं लागल्या. आत्मद्युद्धीसाठी २८ दिव- 
सांचा उपवास करून त्यांनीं या नव्या जीवनाचा 
प्रारंम केला. त्यांची शारीरिक शक्ति यामुळें कमी 
झाली. . पण. आध्यात्मिक शक्तीमध्ये मात्र भरच 
पडढी.. ... : 
येशू खिस्तारचे अत्यंत भावपूर्ण असे एंक चित्र 
त्यांनी काढलेंहात. ते पाहून रवीन्द्रनाथांवर फार 


खोळ परिणाम झाला. टागोरांनी शाझ जूनरना . 


शांतिनिकेतनांत यावयास आमंत्रण दिलें. कुटटंजांतून 
विरोध होत. अंसूनहि त्या . चार. हातसुताच्या 
कपड्यानिशीं हिंदुस्थानास . निघाल्या. आणि १७ 
फेब्रुवारी १९२० ला सरळ शांतिनिकेतनांत गेल्या. 

शांतिनिकेतनांत त्यांनी तात्काल चित्ररेखाटन 
सुरू न करतां ध्यानधारणा सुरू केली; कारण या 
साधनेनेंच आपणांला भारताचे हृदय बं आत्मा 


नत 


पे 


सारसंकलन 


यांचें आकलन होईल असे त्यांचें मत होते. पुर्ढे 
“पाना टागोरांच्या सूचनेवरून सर्व हिंदुस्थानचा 
प्रवास केळा आणि हिंदी जीवनांतीळ साध्यासुध्या 
पट्गार्ची चित्रे तयार केलीं. बेंगळूरच्या मनोहर 
सृष्टिसोंदर्याने प्रेरणा मिळून त्यांनी गूढवादारची 
निदर्शक अशी अनेक सुंदर चित्रे काढली. यानंतर 
1. प्रातांत गेल्या, पण तेथेहि त्यांनीं हिंदाविषयक 
नच काढलीं, अमेरिकेत आपल्या चित्रांचे 
परद्शन भरवून त्यांनीं तेथील जनतेला भारताचा 
सांगितला, 
तेथून युरोपांत येऊन हंगेरीमध्ये तान आठवडेच 
त्या. इंग्ढंडला आल्या. तेथील प्रदर्शनांत स्व. 
सयाजीराब. गायकवाड . त्यांची चित्रे' पाहून खूष 
झा वे त्यांनी त्यांना, बडोद्यार्चे आमंत्रण दिलें. 
याच्या म्यूझियममध्ये त्यांची सुमारें तीस चिरत्र 
आहेत. हिमाच्छादित काइमीरच्या त्यांच्या प्रवासां: 
तोल निसर्गसुंदर चित्रे भारताज्या राष्ट्रीय चित्रसंग्र- 
शासाठी सरकारने खरेदी केलीं आहेत. 
गे अद्घाच्या काळांत, १९४२ सालीं त्यांना, त्या 
गेरियन असल्यामुळें, स्थानबद्ध करण्यांत. आले. 
"ण १९४४ मध्ये त्यांची सुटका झाली व ? ४५ 
साठीं वसंत करतत त्यांच्या चित्रांचे प्रदशीन दिलीस 
मरठें, त्यांतील गांधीजींविषयक चित्रें फारच सुंदर 
पे उदात्त होतीं. गांधीजींच्या आत्मिक भव्यतेचा 
संदेश त्यांतून जगाला मिळत होता. 
त्या नुकत्याच आजारी पडून ता. १९ जाने- 
। वारी रोजी बरेळीच्या क्ठेरा स्वन इत्पितळांत मरण 


पाबल्या क 

0 
डोकशाहींतीळ भयस्थानें 
. भारतांत होकझाही राज्यतंत्र स्थापन झाले ही 
रक अभूतपूर्व गोष्ट झाली यांत शंकाच नार्ही. 
आपल्या ळोकशाहीच वैशिष्ट्य हे की, येथ तिची 
(पेनो भेत्री, . निर्बैरता आणि तपस्या यांच्या 
न न न्णी मुख्यत्वे झाली. रक्ताचे पाट बाहले 
अत. कीं द्वेषाची आग भडकली नार्ही. आंम्ही 
नर लीकततताक रोख्यवटबोहि पिरिश, (1 
अ ४ पत्ता यापुढेंच स्थापन व्हावयाची आहे. 
च्य हृदयांत व राज्यसत्तेच्या व्यवहारांत 
ष्कार यापुढे व्हावयाचा आहे. त्या- 


अनुक्रमणिका 


६५ 


' साठीं अनेक विचारवंतांनी अनेक प्रकारच्या सूचना 


केल्या आहेत. पं. सुखलालजी या गुजरातच्या 


पंडितश्रेष्ठार्ने लोकस्ततील चार भयस्थानांवर अचूक . 


बोट ठेवळें आहे (“ संस्कृति ,, मार्च १९५०_). 
पं. सुखलालजी हे अंध विद्वान्‌ जैनमतार्चे अधि- 
कारी मीमांसक असून गांधीजींच्या मतांशी समरस 
झालेले आहेत. येत्या प्राच्यावैद्यासंमेळनांत त्यांना 
जनाविदयेच्या पोटशाखेचे अध्यक्ष नेमण्यांत आर्ले 
आहि. पं. सुखलालजींचे म्हणणें थोडक्यात अर्से 
आहे : न -. 

“£ ( १) उच्चनीचतामूलक जांत्याभिमानी तत्त्वे 
धुमाकूळ घाळूं लागलीं आहेत. पुढारी म्हटले 
जाणारे अनेक लोक भारतीय संस्कृतीच्या पुनरु- 
त्यानाची भाषा बोलतात, पण त्याचा अर्थ ब्राह्म- 
णादि वणीची सत्ता स्थापणे एवढाच सामाजिक 
दृष्ट्या असतो. ते प्रत्यक्ष तसं बोळूं शकत नार्हीत, 


वण त्यांची कार्यपद्धति त्या बाजूकडे झुकते. हे पहिलें . . : 


भयस्थान आहे.' ० 


. & (२) राजेमहाराजे व सरदार-वंतनदार 
यांची सत्ता गेला असली तरी त्यांचीं मर्न अंजूनं .. . 
सरंजामशाहींतच अहित. ही क्षातियत्वाभमानाची . 


भावना साफ नाहींशी झालेली नाही. ईं. दुसरे 
भयस्थान. किली 


“£ (३) तिसरे भयस्थान भांडवलदार-वर्ग. 


प्रजेच्या कल्याणाचा कोणताहि कायदा यांच्या 
ह्वा थांआड येत असल्यामुळें हा वर्ग एकीकडे 
प्रजेला शोषीत असतां दुसरीकडून सरकारलाहि 
आहें. यांचे मार्ग जगजाहीर आहेत. 
दार-वर्ग, सरदार-जमीनदारांचा वर्ग 
कतावादी जात्यभिमानी वर्ग हे. आपा- 


अडवून धरीत 
हा. भांडवल 
आणि धार्मि 


पसांत विरो | 
विरोधं करण्यांत ते एकच होतात. . : 


:£ (४ ) चवर्थे भयस्थान कंदांचितू या . संबी- 


हून अधिक भयंकर आहे. ते. र आ 
कारी-वर्ग. ब्रिटिशांच्या रांजवटांत तयार झालेला हा 
वर एका बाजूनें प्रजेवर शिरजोरी करायला शिकंला 


पायाच "न 


1१ पा 
१ रंगी, शी 1) 


ढोकसत्तेच्या स्थापनेनंतरहदि चाळ आहे. ही भयप्रद 


0. छ्जचंञ 


> ६०१०६0० &' ६.  [-॥ 
षत चच 


घी असले तरी प्रजासत्तच्या भावनेला 


हे. ते. म्हणजे आपला अधि- ल 


2130 पप्टण्का ४”. ध्य रट 
१२५०६००७७६ 4८६७६८५७७५१८/४७४६& ४५८३५५७. 2 


नवभारत 


गोष्ट आहे. त्यांचें मन होते तर्सेच राहिलें आहे. 
आणि सरकारी तंत्र तर या लोकांवरच सर्वस्वी अव- 
&ंबून आहे. पण हे लोक आपल्या बुद्धीचा किंवा 
सेवावृत्तीचा लाभ सरकारी राज्यतंत्रालाहि देत 
नाहींत कीं जनतेलाहि देत नाहींत, उलट आपल्या 
व्यवहाराने हे लोक सरकार व प्रजा यांमध्ये अंतराय 
उभे करतात.” | | 
आपल्यांत असे अनेक लोकनेते आहेत की जे 
खरोखर जनकल्याणाच्या इच्छेने कार्यरतं झालेले 
आहेत. पण त्यांच्या कायीचा घात हीं वरील भय- 
स्थाने करीत आहेत. हें अनिष्ट दूर व्हार्वे व भार- 
प्रजासत्ता कार्यप्रवण व्हावी हाच ही भयस्थाने 
दाखविण्यांतीळ मुख्य उद्देश आहे. 
अनेकभाषाकोविद अब्दुरहीम खानखानॉ 
अकराच्या पदरी जीं नऊ रत्ने होतीं त्यांपैकी 
एक रतन खानखानॉ हे होय. हिंदु-मुस्लिम संस्कृति- 
संगमाच्या दृष्टीने कदाचित्‌ त्याचें महत्व अकबरा- 
पेक्षांहि जास्त म्हटले पाहिजे. तो मोठा सरदार होता 
आणि विद्यांम्रमी होता. अब्हुरहीम खानखानॉ याला 
फार्सी, अरबी, तुर्की ह्या भाषांप्रमाणेंच संस्कृत व 
दा. भाषाहि चांगल्या येत. त्याने जहांगीरला या 
भाषांचे शिक्षण दिळे. आपल्या कारकीदीत त्यानें 
थुजराथ, अहमदनगर, सिंध, बलुचिस्तान यांवर 
स्वाऱ्या कलून ते प्रदेश मोगल साम्नाज्यासाठीं जिंकले. 
दिवस त्याला वाईट आले. ह्या कष्टाच्या 
काकीच्या, घांदलीच्या जीवनांतहि त्याने अनेक 
भाषांचा तज्श, साहित्याचा पोशिंदा, व स्वताः 


फार्सी ब हिंदी साहित्यांतळा कवि व लेखक म्ह्णून 


हिंदुस्तान, इराण वगेरे देशांत मानार्चे स्थान प्रात 
घेतलें होतें, त्याच्याविषयी एक मार्मिक लेख 
का * ठे. स. अभ्यंकर यांनीं “£ मनोहर ” मासि- 
या (माच १९५० च्या ) अंकांत प्रसिद्ध केला 

॥. पंत ते लिहितात : रु 
,. हस्सळ तुकी रक्ताचे ते मुसलमान होते. 
क घुतलमानांचंच होतें. पण त्यांच्या काव्यांत 
भ " केल्पना, हिंदी भावना, हिंदी विचार इतके 
ब्र आहेत की कोणाहि हिंदु कवीला तें काव्य 
न. साहित्याच्या दृष्टीनें तरी ते राष्ट्रीय मुसल- 
रैते. ..* रहीम ? यांचें हिंदी काब्य ईं अस्सल 


७० 


“ हिंदी > होतें. . .त्यांच्या हिंदी काव्यावर संस्कृत 


काव्याची दाट छाया दिसते. ( कांहीं मिश्र भाषांच्या , 


कविताहि ह्यांच्या नांवावर प्रसिद्ध आहेत. 3) 

“ : बरवे नांवाच्या छंदांत रहीमनी जे काव्य 
केळे आहे ते ( हिंदीच्या ) अवघी नांबाच्या पोट- 
भाषेत आहे. हे 'बरवे' इतके सुंदर आहेत की तुलसी- 
दासांनीं आपलें “ बरवे रामायण ' रहमचे .* बरवे ! 
पाहूनच रचलळें अर्से मानण्यांत येते. रहीमचा व 
तुलसीदासांचा चांगलाच परिचय होता. रहीमर्नी 
दोहे, सदेये, कविता, छप्पय वगेरे छंदांत जी रचना 
कली आहे ती जज-माषेंत (-ही हिंदीची दुसरी पोट- 
भाषा-) आहे. रहीमच्या काव्यांपेकी दोहेच विशेष 
प्रासिद्ध आहेत. 

रद्दीम हे भारतीय जीवनाशी किती समरस. झाले 
होते त्याचे प्रत्यंतर पुढील दोन दोह्यांवरून सहज 
येईल: | 

* मॉगे घटत रहीम पद, 
कितो करो बर्ढि काम | 
तीन पैर वसुधा करी, 
तरु बाबने नाम ॥ 

“हे रहीम, याचनेने मनुष्याची प्रतिष्ठा कमी होते; 
मग त्यार्ने कितीहि मोर्ठे काम केलेळें असो ! वामनाने 
तीन पावलांत पएथ्वी व्यापिळी तरी त्यार्चे नांव 
“ ब्रोना ? ( ठेंगू ) हेंच राहिलें. ' _' ' 
कमला थिर न रहिम कहि, 
यह जानत सत्र कोय । 
पुरुष पुरातन की बघू, 
क्या न चंचला होय ॥। » 

कमला ही कोठेंहि स्थिर राहात नाहीं हे सवोना 
माहीत आहे. ती. पुरातन पुरुषाची ( विष्णूची, 
पक्षी म्हाताऱ्याची') स्री आहे; मग ती चंचल कां 

णार नाहीं ? 
० किंवा लक्ष्मी अश्या चिहांचे सोंदय 
ओळखण्याची शक्ति त्यांच्यांत होती. धर्मवेडाने 
ती प्त झाली नव्हती. त्यांची परंपरा पुढें चाळवली 
गेळी असती तर हिंदुस्तानचा इतिहास खचित 
पालटला असता.” र 


&_ ग्र 
: युद्ध अटळ आहे का! ् क 
क 71 111९ए11910]1९ असा एक लेख बटोड 


शि 


1 
रसेल रांनी (१६-३-५०) नुकताच लिहिला 
असून त्यांतील विचारांचा सारांश पुर्ढ दिला आहे : 

“ इर्ट्री युद्धविषयक जो..ताण सवोच्या मनावर 
पडलेला दिसून येतो त्याचीं अनेक कारणे आहेत: 
भ्ार्थिक, राजकीय आणि वैचारिक. यांपैकी केवळ 
एकाच कारणावर भर देऊन सुटण्याइतका हा प्रभ 
साधा नाही. 

“ आर्थिक दृद्य बघूं जातां असे दिसर्ते की 
आज जगांत श्रीमंत राष्ट्र आहेत, गरीब राष्ट्रे आहेत; 
गरीब राष्ट्रांत श्रीमंत व्यक्ती आहेत; श्रीमंत राष्ट्रांत 
गरीब व्यक्ती आहेत. स्थूल मानाने म्हणायचे तर, 
श्रीमंत राष्ट्र आणि व्यक्ती अमेरिकेच्या बाजूला 
आहेत आणि गरीब राष्ट्र आणि व्यक्ती रशियाच्या 
वाजूळा आहेत. याचा परिणाम असा झाला आहे 
की, जग गरीब ठेवण्यांतं रशियाचे हित आहे तर 
जग समृद्ध करण्यांत अमेरिकेचें हित आहे. अर्थात्‌, 
कम्युनिस्ट बजावून सांगतात कीं, त्यांच्यामुळे 
येणारी गरिबी ही तात्पुरती असून त्यामागून 
सावीतेक समाद्वे येणार आहे. परंतु सध्यां तरी 
ससद्ध स्थिति ही कम्युनिस्टांना शत्रूसारखीच आहे. 
-र्‍>आज. जगांतील कित्येक देशांना समता. पाहिजे 
आहे. पाश्चात्य राष्ट्रे त्यांना ती समता त्यांना स्वतंत्र 
करून देऊं शकतील; पण त्या स्वातंत्र्यांतून नेबंद- 
शाहीच उत्पन होईल. उलटपक्षीं, मास्को त्या 
राष्ट्रांना समतेची आगाऊच ग्वाही देऊन समता 
देऊं शकेल. पण समता म्हणजे रशियत सापम्राज्य- 
' वादाचे बचैस्व पत्करणे होय. पण त्यांत फायदा 

एबढाच कीं देद्यांत नेत्रंदशाही तरी होणार नाही ! 
__ “ राजकीय कारणांचा विचार. करतां, हीचा 
संघषे हा स्पेनर्ने, फ्रान्सने आणि जमेनीर्ने जग 
जिंकायच्या महत्त्वाकाक्षेन जे पूर्वी तीनदां संघर्ष 
उत्पन्न _केळे त्यांसारखा आहे. मात्र आज जर 
! कोणतें नावीन्य दिसून येत असेल तर ते हेंच र्की, 
पूर्वीच्या तिन्ही वेळच्या. संघषीना तोंड देण्यांत 
इंग्लंडचे नेतृत्व होते, तर आज ते नेतृत्व अमेरिके- 
कडे आहे. अमेरिका ही साम्राज्यवादी आहे, र्से 
आपण कम्युनिस्टांकडून ऐकतो. परंतु मध्यवर्ती 

पायावर एक वरवंठ्यासारखे एकदगडी 
. ४0०1011011 ) राज्य निमीण करायचा *% 


सारसंकलनें 


निश्चय आणि इतर राज्यपद्धतीविषयी मीपण 
असदिष्णुता हीं जर्शी रशियांत दिसून येतात तर्शी 
अमेरिकेंत दिसून येत नाहींत. 


“६ [विचारसरणींतील संघर्षाचा विचार, केळा तर 
एका दृष्टीनें तो अत्यंत गंभीर आणि तीन आहे 
असे वार्टते, तर दुसऱ्या दृष्टीनें तो केवळ बनवा- 
बनवीचा प्रकार (_11प०एट ) वाटतो. कम्युनिस्ट 
विचारसरागे ही पूर्वी होऊन गेलेल्या साम्राज्य- 
वादांतील विचांरसरणीपेक्षां अधिक जहाळ आणि 
लवचीक आहि. काळे मार्क्सच्या नागमोडी विरोाघ- 
विकासवादाची कांदीं बुद्धिमंतांवः अशी कांहीं 
जत्ररदस्त मोहनी पडते कीं, ती पाहून सेंट आऑग- 
स्टिनवर सेंट पॉलच्या पडलेल्या मोहनीची आठवण 
होते. त्या आकर्षेणांत दुहेरी शक्ति आहे. बुद्धीला 


आवाहन आहे; पण तें केवळ नाममात्र, खरें. जबर-' 


दस्त आवाहन . भावनांना, विकारांना आहे! जे 
' असंतुष्ट आहेत त्यांना वाटते कीं, त्यामुळें परि- 
स्थितींत' क्रांतिकारक बदल. होऊन आपंल्या शात्रूना 
शासन होईल. अन्यायाखार्ली जे बिचारं भरडून 
निधाळे आहेत त्यांना वाटते कीं, कम्युनिझमर्न 


सर्वी अन्यायांचें मूळ ओोधून काढलें. असून त्यांवर - 


असा कांहीं गूढ मंत्र शोधून काढला आहे कीं, 
त्यामुळें त्या अन्यायारचें परिमाजैन इटकून ठेवलेच ! 


६ क्रेम्लिनर्शी खराखुरा सामोपचारी. संधि. कंरणे 
शाक्य नाहीं, अर्से मला वाटते. युद्धाला अमकां 
समय अनुकूल नाहीं, असे दिसतांच क्रेम्लिन .सम-, 
जूतदारपणाचा असा आव आणील कीं, पाश्चात्यांच्या 
मनावरील ताण त्यामुळे कमी होईल. परंतु कम्यु- 
निझमूर्चे गूढ उपनिषदू सांगते कीं “ खरी शांतता 
शक्‍यच नाहीं. आज ना उद्या कम्युनिझम हा विजयी 

' झाळाच पाहिजे.' हेगेलनें आपल्या विरोध-विकासं- 
वद्धतीर्ने जर्मनीचे भवितव्य असेंच वर्तविळे होतं ! 
माक्‍सेच्या सिद्धान्तांपैकी कांही सिद्धान्त कंम्युनिस्टॉरनी 
गाळून टाकळे आहेत. परंठु युद्धाची . अपरिहार्यता 
आणि विजयाची निश्चिति यांबद्दलच्या त्याच्या सिद्धध- 


न्तावर स्टॅलिनपासून प्रत्येक कम्युनिस्टांची अढळश्रद्धा - 


आहे. साहजिकच कम्युनिस्टांना वाटतें की, त्यांच्या 


प्रतिपक्षायांनींदी युद्धाची अपरिहार्यता ओळखावी . 


>“ 


वा - > 120: 
ना १123009208 - ४३८८०५०0८४ 4700/2१.40200422022-17/::/:/:0/7' 8.00: »८< 
"4 -* ५२३४५/४३७ ५ 


५३१८४८. 


कस णय टली 
४०७८४७५७४५. ॥//(/८५: १... 


७८>५:५: 
४21027): 


नवभारत 


त्यामुळे €. 

कच॒ वाटणार ! 
“ मग रशियांशी ८, “अ तरी कर्से! 

त्याला एकच आश्या आहे आणि त! ०५४: "ज्गापेक्षां 


'णंच्या घ्राटाघाटी या जजल्यधि- 


आपण अधिक बलाढ्य राहिलें पाहिजे. ४२"... 


पुढे-मार्गे बदल होण्याची शक्‍यता आहे. स्टेलिननतर 
ताचा पदाधिकाशा कोण व्हावा याबद्दल बाद माजणें 
संभवनीय आहे. कदाचित्‌ * टिटो-वाद ' अधिकाधिक 
पसरेळहि, माझी तर अशी खात्री आहे कीं, पाश्चात्य 
राष्ट्रांनी जर चिनी कम्युनिझमनद्दळ सहिष्णुतावृत्ति 
दाखविली तर चीन हा नेहमीच मास्कोचा ताबेदार 
राहणार नाहीं. रशियांत पुढे-मार्गे असंतोष माजणें 
यक्‍य आहे. आज युक्रेनमध्ये तर खप असंतोष आहे. 
कांही काळाने रश्ियांतीळ अधिकारी झारच्या वेळच्या 
- सारखे आळशी आणि नाळायख बनण्याचा संभव 
, आहे. तेथील शास्त्रज्ञांना स्त्रातंत्य नाहीं, त्यामुळे 
/ उेढोल दहा वर्षोत रशियन युद्धयंत्र अमेरिकेच्या 
मानाने कार्यक्षम रहाणार नाहीं असें निश्चित वाटतें. 
४ पोसारख्या कारणांमुळें जर युद्ध आणखी दहा वर्बे 
* टाळता आलें तर पुढें कधीही युद्ध न होण्याचाहि 
क | 
१. ४. हूल्लीच्यापेक्षां अधिक प्रभावी प्रचार केल्याने 
मक आपल्या कर्क्षंत ओढून घेतलेल्या 
गी हल्यात रख्या राष्ट्रांचे. “ रूसीकरण ', सोव्हिएट 
>. तील कामकऱ्यांची आर्थिक 'दुरवस्था, यांवर 
.विशेष-मर्‌ द्यावा. टिटोला त्याचप्रमार्णे पोलंड, 
> 7 सडका [रिआ.आणि हंगेरी या देशांमधील तत्सददश 
ह (र "वळला जोराचा पाठिंबा द्यावा. ट्रमनच्या 


' घोथ्या मुद्दुया? प्रमाणें आर्थिक मदत द्यायची पराकाष्ठा 


शः 


पेणारे या अर्थाने ) महाकविं नसले तरी त्यांच्या 
तमे भावगीतात्मकतेमुळें त्यांचे महान्‌, कवित्व 
तीत आहे. जन्या मराठींतीळ . उदाहरणार्न 


परपरागत दृष्टीने यशवन्त हे ( महाकाव्य-“एपिक?- 


“भुष्कळ कार्य होऊं शकेल अर्से मला वाटते. त्या. 


कुळवी. तयार, युद्ध झाळें तर प्रत्वक्ष २ ब्ञराल्न- 
बळावत इनेजव “अमेल, डैओेजन-बॉब-निर्मितीळा 
जे विरोध कस्काय, सच्या सो सहमत नाहे 
शस्त्रासत्रनिर्मितील' ओळ एकाच पक्याने अयोदा 
घालणें हें तेव्हांच तकेडण्या समप्वीय चरेळ, जेव्हां 
२: * नियंत्रणाचे पर्यवद्तज ठछंपूर्ण शांततेमर्ध्ये होईल. 
कार 5: जिंकायची जर्‌ आद्या नेल तर तें 
लढण्यांत तरस काः; “र्थ आहे? 


“ उलट पक्षी, पाश्चात्यां'॑ 5ळ जससर्स बाढत 
जाईल तसतसा युद्धाचा संभव कमी झो जाईल 
असेंच मला वाटते. 


“६ यापुढील युद्ध जर झालें, तर॑ मानवजातीवर 
कधीं पूर्वी झाला नाही एवढा भयंकर अनथे 
गुद्रेल ! त्यापेक्षां अधिक. भयंकर अंशा ज्या 
एका अनर्थांची मी कल्पना क& शकतो, तो अनर्थ 
म्हणजे क्रेम्लिनची सर्व जगावर सत्ताप्रस्थापना होणें. 
सुदैवार्ने दोन्ही अनर्थाचे निवारण करायची साधनें 
एकच आहेत. त्याच साधनांनीं मानवी स्वातंत्र्याला 
पोषक अशा शाक्ती बलिष्ठ होतील. या प्रश्नाची 
किती निकड आहे, या मानानें जुन्या काळची वैमनस्य 
किती क्षुद्र आहेत याची कल्पना लोकांना पुरेशी 
नाही हे. पाहून खेद होतो. पोलादी पडद्याच्या 
धाहेरील राष्ट्रांना एखाद्या श्रेष्ठ वक्त्याने आपल्या 
प्रभावी वाणीर्ने जागे करून या. संकटाची जाणीव 
करून दिली तर किती चांगले “होईल ? कांडींहि 
होवो, आपण एकजुटीने राहूंच राहूं. पण ती एकजूट 
सवीनीं मिळून मरण्यांत होण्यापेक्षा, सवोरनी मिळून 


स्वतःवरील अनर्थ निवारण. करण्यांत होणें 


खचित बरें ! 


यशवन्तांची “ बन्दीशाळा ”? (पाने ६१ वरून पुढें चालू) . 
सांगावयाचें तर, '“ महाकाव्य ' रचून सामराज 


विठ्ठळांना जे “ महाकवित्व ' मिळालें असे म्हणतां 


येईल त्यापेक्षां तुकारामांच्या तुटक्या अभंगांतील 


: महान्‌ कवित्व ) हेंच. अधिक विळोमनीय आहे. . 


-ऐओअ ली 


डोर ऐिणयज ०:00: 
"करखगघरचछ डि 
क-हे (८:20 “वली 
कतर शच 


तह४ळ 


